६०६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१८५०, बिठ्ठल माउली कृपेचि सावली । आळवितां घाली प्रेम पान्हा। १ । 
न सांगतां सर्व जाणे तान्ह भूक । जवळी व्यापक न विसंबे। २ । 
माया मोह कैसा करावा सर्वथा । अंतरींची व्यथा तोचि जाणे। ३ । 
सुखशांति रूपे लेवविलीं अंगीं । लागों नेदी धगी संसाराची । ४ । 
देऊनि अभय करें कुरवाळी । करित सावली पीतांबरें। ५ । 
मुखीं नाम माळा कीर्तन श्रवर्णी । लेवविर्ली लेणी नवविध। ६ । 
नयनीं अंजन सूदलें सांबळें। समाधान झालें सर्व अंग | ७ । 
अच्युत अनंत सुवर्णाची पेटी । घातलीसे कंठीं निर्विकार । ८ । 
चतुर्भुज शोभा रूप मध्यें मणि । प्रभा त्रिभुवनी विराजित। ९ । 
मुक्तलग शुद्ध बिंदुली गोजिरीं। पद्महस्त शिरीं स्थापितसे । १०। 
संत पायरज कपाळीं टिळका। नाहीं भय शंका कळिकाळा । ११। 
सगुण साजिरा कटीं कडदोरा। अवर्ण दुर्भरा टुढबोधु । १२। 
काम क्रोधादिक करूनि पुतळे । पायी जे घातले पायवाट । १३। 
वासनेची दृष्टि लागेल त्या झणीं। उभा चक्रपाणि मागें पुढें । १४। 
संतपायीं नामा शृंगार मंडितु। अखंड क्रीडतु महाद्वारी । १५। 


१८५१. दुरोनि ओळंगिल्या अविनाश देताहे । तो जवळी जातां काय देईल नेणो । ध्रु० । 
ऐसा तूं कृपाळु लक्षुमीचा कांत। सांडूनि होतात कष्टी झणी । 
सेवा माझा स्वामि वैकुंठनायक । भुक्ति-मुक्तिनायक पांडुरंग। १ । 
साथिले नगर देऊनियां शिर । कष्ट दशशिरें एवढे केले । 
तें दिले बिभिषणा एका नमस्कारा । त्या माझ्या उदारा कां न भजा। २ । 
मांडीवरी बैसों नेदी सापत्न माता। म्हणे राजसुता नव्हसी तूं । 
हें ऐकोनी बना जाय तो तत्त्वता । सकळ देवा माथां बरिष्ठ केला। ३ । 
दुर्योधने भोजना बहु केले सायास। परि न घे ग्रास तया घरीं । 
विदुराचे घरीं न पुसतां जाय। भक्ति प्रीय होय स्वामि माझा | ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६०७ 


अर्जुनाचे काजी सांडी निज पैजा | सुदर्शन वोजा धरियेलें । 
आपण लटिका झाला भीष्म साच केला । काळाचा अभुला स्वामि माझा। ५ । 
दीक्षित अवदान देता निज करीं । परि मुख न करी तयांकडे । 
सुदाम्याचे पोहे देखे दृष्टिभरी । तयासी श्रीहरी पसरी हात । ६ । 
म्हणुनि हा गावा म्हणुनिया ध्यावा । तोचि आराधावा हृदयकमळीं । 
हरिगुण नाम हेंचि प्रिय आम्हां। कीर्ति गाय नामा होऊनि भाट। ७ । 


१८५२. अणिमादि सिद्धि जवाचिया दासी । उणें तयापासीं काय आहे । १ । 
आणिकाचे द्वारी सांडोवा पैं होसी । धिग्‌ धिग न लाजसी अरे जना। २ । 
सुलभ सोपारा सेवा माझा स्वामी । म्हणतां जोडे नामीं एक वाचे। ३ । 
अजामेळ वैकुंठा एक नेला नामें । गणिका विमानें स्वयें नेली । ४ । 
ऐसा हा कृपाळु आसनीं शयनीं। न विसंबावा मनीं भाग्यवंतीं । ५ । 
जटायु पक्षियाचें स्वये झाला लेंकरूं। त्याचा क्रियापारु केला रामें । ६ । 
शबरीचीं फळें उच्छिष्टेंही खाय । मा विसरती पाय कैसे प्राणी । ७ । 
शाहाणिया द्वारपाळ म्हणतां लाज थोरी। जरी झाला भिकारी न साहे। ८ । 
तो बळीचा द्वारपाळु सारथी पार्थाचा । तो गोसावी आमुचा देवराणा । ९ । 
गर्भवास तया न होती रे जना । म्हणोनि लोक भजना प्रवर्तले। १०। 
अंबकऋषिराया सांपडले सायास । साहिला गर्भवास सकळ देवें । ११। 
उच्छिष्ट हेंचि खातां प्रायश्चित्त असे । तो गोपाळाचें कैसें खाय हरी | १२। 
त्या सुखा सुरवर जन्म इच्छिताती । ऐसा लक्ष्मीपति कां न सेवावा । १३। 
म्हणोनि सोइरा आन दुजा नाहीं । गुरु पिता पाहीं हाचि बंधु । १४। 
सज्जन सांगाती अनेक नाहीं आम्हां । कीर्ति वर्णी नामा होऊनि भाट | १५। 
१८५३. पांडव भाग्याची वर्णावया थोरी। शेषाची वैखरी न वर्णवे। १। 
पीतांबर कास घालूनि वनमाळी । काढी उष्टावळी आवडीनें। २ । 
विधीचा जनक रमा ज्याची दासी। ध्यान अहर्निशी करी शिव। ३ | 


६०८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


रोमीं जयाचे ब्रह्मा्डे अनंत । चारी वेदां अंत न कळे ज्याचा । 
नामा म्हणे राबे भक्तांचिये घरीं । भाव देखोनि हरि भुलतसे । 


१८५४. नेणे साही शास्त्रे तुज केशिराजा। स्वरूपे कुबजा काय होती। 
न मागे मी तैसा न मागें मी तैसा । न मागें मी तैसा कदा काळीं । 
कौरवांचे काजीं घेसी गाढेपण। धर्मा घरीं पूर्ण घोडे धुसी। 
नामा म्हणे आम्हीं कीतिं वाखाणावी। भक्तांसी गोसांबी होसी देवा । 


१८५५, काय वानुं आतां पायाचा महिमा । जेथें झाली सीमा बोलायाची | 
विठोबाचे पाय आठवितां मनीं । गेलें हरपोनी भवभय। 
पाय नारदानें हृदयीं धरितां । ब्रह्मांडी मान्यता झाली त्याची । 
सनकादिकांलागीं पाय वज्र कवच । ब्रह्मादिदेवांस पद जेणें। 
लागतांचि पाय शिळा दिव्य झाली। पाषाण तारिले उदकावरी। 
पाय ते रमेचे सौभाग्य साजिरें । योगि क्रषीश्वर थोर जेणें। 
नामा म्हणे मनीं पाय सर्वकाळ । म्हणोनि सुकाळ आनंदाचा । 


१८५६. उभा भ्रीमातिरीं कर कटावरी। राहे निरंतरी भक्तांपुढें। 
भक्तभाग्य थोर नव्हे कधीं प्राप्ती । जाणोनि श्रीपती गुज बोले । 
गणिका गजेंद्र उद्धव नारद । आपण गोविंद मिळोनियां । 
समुद्रमंथनीं उभा करोनिया । लागतसे पाया नामा म्हणे । 


१८५७. जो हे सदाशिव योगी। ज्याची लक्ष्मी राजभोगी। 
ज्याचे नवनिधी घरीं । कामधेनु वसे द्वारीं । 
नित्य वसे चिंतामणी। सदा शिवाचे सदनीं । 
दिली बिभिषणा लंका । काय ठावा तिहीं लोकां। 
देह बुद्धि जाल्या नाश। काय घेतला संन्यास। 
नामा म्हणे दासापाशीं। रिद्धी सिद्धी घरीं दासी। 


० 
~ 


१ 
२ 
डे 
४ 
१ 
२ 
३ 
डं 
५ 
६ 
७ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१८५८. गगनी ध्रुव तुवां अढळ पैं केला । तो बाळ धाकुला न म्हणसी । 
अजामेळाचें तुवां चुकविलें संकट ब्राह्मण तो नष्ट न म्हणसी । 
प्रन्हादाचा तुवां केला कैवारु। वैन्याचा कुमरु न म्हणसी । 
गर्जेद्रपशु सोडविला पानडिये । मगर वोढि ऐसिये न म्हणसी । 
रुक्मांगदाची तुवां उद्धरिली नगरी । विषयीं मुरारी न म्हणसी । 
ऐसे अपराधी न म्हणसी देवा। नामा तो केशवा विनवितसे । 


१८५९. खगावरी स्वारी करूनिया देवा । धांवसी केशवा भक्तांसार्ठी । 
रामा परशुरामा कृष्णा नारायणा । हरी संकर्षणा भक्तांसाठी । 
बिभीषण तारी रावणासी मारी | दावी भाव हरी भक्तांसाठी । 
नामा म्हणे भक्तांकारणें गोविंदा । घेवोनियां गदा उभा ठासी । 


१८६०. कोस्तुभ सोज्वळ कंठी शोभताहे । भक्तांसार्ी बाहे उभारिली। 
आन हितासाठीं करिसी धांवण्या । विदुराच्या कण्या गोड करी । 
ब्रह्मचारी साक्ष सत्यत्वे करिसी । पुढें तूं धांवसी आवडीनें। 
बचना अंतर पडों नेदी सत्य । नामा म्हणे भृत्य होसी देवा। 


१८६१. दर्दुराचे पिलूं म्हणे रामकृष्ण । नाहीं उदक उष्ण झालें तेथें । 
कढईमध्ये बाळ करी तळमळ । गोविंद गोपाळ पावे वेगीं । 
तये काळीं आज्ञा केली पावकासी । झणीं तापविसी तयालागीं । 
ऐसा तो कृपाळु आपुलिया दासा। आमुचा कोंबसा नामा म्हणे । 


१८६२. देवा पांडुरंगा वासुदेवा हरी । गोविंदा मुरारी नारायणा । 
नारायणा कृष्णा कमळलोचना। माधवा प्रद्युम्ना रावणारी । 
रावणारी होसी जानकी टाकुनी । हिंडसी अंगणीं अर्जुनाच्या । 
अर्जुनाच्या घरीं अंगें घोडे धुसी । लज्जा द्रौपदीची राखियेली । 
राखतोसी द्वार भक्ति बळिवंता । नामा म्हणे आतां काय सांगूं। 


६०९ 


१ 
२ 
३ 
डू 
५ 
६ 
१ 
२ 
ञ 
४ 
१ 
२ 
३ 
.: 
१ 
२ 
३ 
ड 
१ 
२ 


३ । 
४ । 
५ । 


६१० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१८६३. भरते त्यागिली जननी । ख्याति झाली त्रिभुवनी । 


ऐसी भक्ति तुझी हरी | जगीं करंटा न करी। 
बंधु अवज्ञी बिभिषणा । प्रगट झाला रामराणा। 
प्रल्हाद पितृआज्ञा न करी। स्तंभीं प्रगटला नरहरी । 
पति अवज्ञा ऋषिपत्न्यांसी | कृष्ण दर्शन पूर्ण त्यांसी । 
नामा म्हणे भक्ता अवरोधीं पाही । त्यासी त्यजिल्या दोष नाहीं। 


१८६४. पंढरीचा देव बहुत कोंवळा। सगुण सांवळा सारथी हा। 
सारथी सर्वांचा साक्षिभूत असे। संकटी सायासें गजेंद्रासी । 
गर्जेद्रासी रक्षी गणिका उद्धरी । भिल्लीणीचे करीं फळें भक्षी । 
भक्षी सुदाम्याचे पोहे मुष्टिभरी । नामा म्हणे हरि गोड मानी। 


१८६५. पंढरीचा देव पाहातां सगुण । प्रल्हादाकारणे सिद्ध झाला। 
पंढरीचा देव पतितपावन । उभा नारायण विटेवरी । 
पंढरीचा देव प्रत्यक्ष उदार। बाळ्या भोळ्या पार दावितसे । 
नामा म्हणे देवा कीर्ति वानू काय । आम्हांसाठीं सोय लावीं बापा । 


१८६६. नेणें मन काही विश्वास नामाचा । गोसावी आमुचा पांडुरंग । 
संसारीं पडलों कर्माचे भांडारी । कृपा निरंतरीं करीं मज। 
नेणें तुझें ध्यान नेणें तुझें प्रेम । दावी मज वर्म सेवकासी । 
नामा म्हणे माझे गुणदोष कांहीं । ठाव तुझे पायीं देई मज। 


१८६७. ऐके मोक्षाची मी कथा । तेणें भय वाटे चित्ता। 
देवा कांहीं नमगे नमगे। मौन असें संतसंगें । 
ऐके मुक्तीचिया गोष्टी। तेणें होतसे हिंपुटी। 
ऐके समाधिची गोडी। मन तुझे पायी ओढी | 
ऐके स्वर्गसुख थोरी । भेर्णे कांप येतो भारी | 


१ 
२ 
३ 
ड 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 


३ 
४ 
५ 


नामा म्हणे अभयदान | देउनि सांगे प्रेमखूण ॥ ६ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१८६८. सुख दुःख दोनी आम्हासी सारिखी । प्रतीति पारखी मना आली। 


अंतर्बाहा एक ब्रह्मचि कोंदलें। दुजेपण गेलें निपटोनी। 
त्वचा टाकूनियां सर्प गेला बिळीं । मग ती सांभाळी कोण सांगा । 
ओघ सोडूनियां गंगा सिंधू ठाये । विस्तारली धाये खळाळाची । 
नामा म्हणे रात्र जैसी कां पाहाळे । धारणातें झाले तैसें आम्हां। 


१८६९. आएं वैष्णवांचा कुछधर्म कुळींचा । विश्वास नामाचा सर्वभावें। 
तरी हरिचे दास म्हणतां श्लाघिजे । निर्वासना कीजे चित्त आधीं। 
गाऊं नाचों आम्ही आनंदें कीर्तनीं । भुक्ति मुक्ति दोन्ही न मागू तुज । 
वृत्तिसहित मन बुडे प्रेम डोहीं । नाठवती देहीं देहभाव । 
सगुणीं निर्गुणी एकचि आवडी । मनें दिली बुडी चिदाकाशीं । 
नामा म्हणे देवा ऐसी मज सेवा । द्यावी जी केशवा जन्मोजन्मी । 


१८७०. निद्रिस्ताचे सेजे सर्प कां उर्वशी । पाहों विषयासी तैसें आम्ही । 
ऐसी कृपा केली माझ्या केशिराजें । प्रतितीचें भोजें एकसरां। 
शेण आणि सोनें भासते समान । रत्न कां पाषाण एकरूप। 
पायां लागो स्वर्ग वरी पडो आग । आत्मस्थिति भंग नोहे नोहे । 
नामा म्हणे कोणी निंदा आणि वंदा । झालों ब्रह्मानंदाकार आम्ही । 


१८७१. सगुण तें ब्रह्म विटेवरी नीट । कोण्या प्राण्या कष्ट होऊं नेदी । 
देऊनियां क्षेम देह पालटिसी। वृद्ध रूप होसी कर्णासाठीं। 
भजन भक्तांचे मानिसी वचन । नाम नारायण म्हणे कां रे। 
उफराटी वदवी वाल्मिका नामाच्या । शतकोटी संख्या प्रविस्तार। 
नामा म्हणे देवा भक्तिचें पैं पिसें । त्यालागीं हव्यासें होसी जाण। 


१८७२. भक्ताचिया भावा होऊनि ऋणवितु। उभा असे तिष्ठतु पंढरीये । 
महाद्वारींची हे तळींची यापरी । तो वैकुठावरी कळस केला । 
भूतळींचे वैभव कायसे बापुर्डे । बोलतां लाज पडे देवराया । 


| “पु 
जज 


KN IO र? ON " २९,०१९ mM 


६१२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


त्या सुखाची नव्हाळी कैची रसातळी । बोलतां बोबडी जिव्हा पडे । 


म्हणोनि पांडुरंग मौनचि राहिला । नामयानें धरिला दोन्हीं चरणीं । 


१८७३. तुझा तूं आहेसी एकला एकु । वांयां कां हा शोकु वाढविसी । 
तुझा तूं मानसीं विचारोनि पाहीं । सावध नामया होई सोय धरी । 
तुझा तूंचि देव तुझा तूंचि भक्त । पाहे पां सिद्धांत गुरुमुखें । 
तुझा तूंचि पूज्य तुझा तूं पूजिता। भजन भजता तुझा तूंचि। 
तुझा तूंचि गुरु तुझा तूंचि शिष्य। तुझा उपेदश तुज नामया। 
नामा म्हणे केशवा हेंचि सर्व माझें । हृदयीं चरण तुझें निरंतर । 
१८७४. माझ्या पर्ने तुझ्या चारणी दिली बुढी । इंद्रियें बापुडी वेडावर्ली । 
आतां विषयसुख जाणावें हें कोणें । जाणोनि भोगणे कोणें स्वामी । 
देह सहज स्थिति राहिले निष्काम । हृदयीं सदा प्रेम वोसंडत। 
नामा म्हणे केशवा कृपेच्या सागरा । तूं आम्हां सोयरा आदि अंतीं । 


१८७५. केशवाचे नाम्या लागलेसे ध्यान। देखे त्रिभुवन तदाकार। 
जया तया म्हणे माझा चक्रपाणि । जाय लोटागणीं सर्व भावें । 
प्रेम वोथरत नामाचेनि छर्दै। हदय प्रेमानंदे वोसंडत। 
धांवूनि येऊनि चरणाजवळीं। वंदी पायधुळी सर्वभावे । 
घनःश्याम मूर्ति सुंदर सांवळी। ध्यान हृदयकमळीं नित्य राहे। 
भाग्यवंत नामा भक्तां शिरोमणी । अखंड उन्मनी भोगितसे। 


१८७६. शाममूर्ति डोळस सुंदर सांवळी । तें ध्यान हृदयकमळीं धरूनि ठेला । 
सकळ स्थिति सुखाचा अनुभव झाला । सकळ विसरला देहभाव। 
पांगुळलें मन स्वरूपीं गुंतले । बोलणे खुंटले प्रपंचाचें। 
सबाह्याभ्यंतरीं स्वरूप कोंदलें। द्वैत निरसिलें चंद्राकारें। 


०८ 600 AN “0 FS ०८ 


५ 


pe") 


६ 
१ 
२ 
३ 
है. 
१ 
२ 
३ 
है. 
५ 
६ 
१ 
२ 


३ 
1 


निज निर्धारितां नयन सोज्वळ झाले । रोमांच दाटले रवरवीत । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नामामृताचा घन बोळला अंबरीं । वर्षाव सहस्र धारी होत असे । 
तें क्षीर सेवितां झालें समाधान । चुकलें जन्ममरण कल्पकोडी । 
सहज सुखें निवाला भवदुःख विसरला । विसांवा भेटला पांडुरंग। 
नामा म्हणे देवा दृष्टि लागे झणी | पुंडलिका धर्म करूनि जोडलासी । 


६१३ 


६ । 
७ । 
८ | 
९ । 


१८७७. माता पिता बंधु भगिनी इष्टमित्र विठ्ठला माझा तूं गा। धृ० | 


बापा यावें भेटावे विसांवा माझा तूंगा। 
माझा कुळाचार माहेर रे जिव्हारा विठ्ठला तूं गा। 
माझें विद्याधन आयुष्य आरोग्यता विठ्ठला तूं गा। 
माझें तप व्रत तीर्थ दान पुण्य विठोबा तूं गा। 
माझा गुरुमंत्र दैवत आगम निगम विठ्ठला तूं गा। 
भूपति सुरपति ब्रह्ममूर्ति विठोबा तूं गा। 
माझा आचार विचार सत्यबाद धीर धर्म विठोबा तूं गा। 
यश कीर्ति निवृत्ति आतां माझी तृप्ति विठोबा तूं गा । 
माझे यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार विठोबा तूं गा । 
नामा म्हणे विठोबा केशव परमात्मा माझा तूं गा। 


१८७८. जयालागी हृदय उले । ते म्यां जीवेंसि धरिलें। 
विठ्ठलाची पाऊलें । म्यां मस्तकीं वाहिलीं । 
नामा म्हणे मुनि रंगले। तें म्यां जीवेंसि धरिलें। 


१८७९. अनंत म्हणती माझिया स्वार्मत । अनंत गुण त्यातें म्हणोनिया । 
पतित पावन म्हणती माझिया स्वामीतें । उद्धरी पतितातें म्हणोनियां । 
विश्वंभर म्हणती माझिया स्वामीतें। पोशितो विश्खातें म्हणोनियां । 
जगजीवन म्हणती माझिया स्वामीते । जीववी जगातें म्हणोनियां । 
हृषिकेश म्हणती माझिया स्वामीतें । चाळी इंद्रियातें म्हणोनियां । 
नामा म्हणे केशव म्हणती स्वामीतें। नासितो क्लेशातें म्हणोनियां । 


१। 


२ । 


३ । 


४ । 


५। 


१। 
२। 
३ । 


१। 
२। 
३ । 
४ । 
५ 
६ । 


६१४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१८८०. सुलभ सोपारें नाम केशवाचे । आठवितां वाचे दोष जाती । 
अनाथाचा सखा उभा नामापासी । ऐसा तो प्रेमासी भुललासे । 
जातिवंत आम्ही वेदाचे पाठक । तरी सर्व फिर्के नामाविण। 
नामा म्हणे नामी रंगलों सतत । म्हणोनि अनंतें दिधली भेटी। 


१८८१. विसांवा विश्वाचा जो प्राण जीवाचा । तोचि नित्य वाचा जपों आम्ही । 
गोविंद बामन भावयुक्त भजन । सर्व जनार्दन हाचि भाव। 
चैतन्य अचिंत्य नाम हेंचि सत्य । नित्यता कृतार्थ विठ्ठलनामें। 
नामा म्हणे उद्धरण आणिक नाठवे । केशवचि सर्वे पुरे आम्हां । 


१८८२. अवघा संसार करीन सुखाचा । जरी झाला दुःखाचा दुर्धरु हा । 
विठोबाचें नाम गाईन मनोभावे । चित्त तेणें नांवें सुखावेल । 
इंद्रियांची कोडें सर्वस्वे पुरती । मनाचे मावळती मनोधर्म । 
श्रवर्णी श्रवणा नामाचा प्रबंदा । नायके स्तुतिनिंदा दुर्जनांची । 
कुंडल मंडित श्रीमुख निर्मळ । पाहतां हे डोळे निवती माझे । 
विटे सहित चरण धरीन मस्तकीं । तेणें तनु सुखी होईल माझी। 
संतसमागमें नाचेन रंगणीं । तेणें होईल धुणी त्रिविध तापा। 
नामा म्हणे सर्व सुखाचा सोइरा। न विसंबें दातारा क्षणभरी । 


१८८३. महो तुझी मुक्ति नो तुझी भुक्ति । मज आहे विश्रांति वेगळीच । 
माझें मज कळलें माझें मज कळलें । माझें मज कळलें प्रेमसुख । 
न करीं तुझें ध्यान नलगे ब्रह्मज्ञान । माझी आहे खूण वेगळीच । 
न करीं तुझी स्तुति न वाखाणीं कीतिं । धरिलीसे ते युक्ति वेगळीच । 
न करीं कायाक्लेश इंद्रियां निरोध । माझा आहे बोध वेगळाचि । 
नामा म्हणे नाम गाईन निर्विकल्प । येसि आपोआप गिंबसीत । 


१८८४. चाळक माझें मन पांगुळ पै झालें। हारपोनि गेलें साक्षात्कारे । 
मन हारपले करू आतां काय। पहावया गेलें तंव परतोनि कांहीं नये । 


०९८ ७0० -० “० NN «७ ०८ NN A «७७ 


९८: ७० 9 रछ ७० क 00 ,८ 


ME 


“0 ७0 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


भक्ति ज्ञान वैराग्य नोहे । अवघेचि आहे अवघे तो आहे। ३ । 


६१५ 


नामा म्हणे जनाबाई आहे वो कैसा । बाबा उदकीं घट बुडोनि ठेला जैसा । ४ । 


१८८५. ऐसें माझे मर्नी येत पंढरीनाथा । न सोडीं सर्वथा चरण तुझे । 
यासि काय करूं सांगा जी गोपाळा । कां स्नेह लावियेला पूर्वीहुनी । 
हृदयी चित्तवृत्ति मर्नेसि मिळोनी । अवघी तुझ्या चरणीं सुरवाडिली। 
नामा म्हणे केशवा धरिली तुझी सेवा । सुखा अनुभवा अनुभविलें । 


१८८६. संसाराची सोय चुकले बापुईे । केशव मागें पुढें सांभाळित । 
आळीकर नामें खेळे महाद्वारी । आंतून बाहेरी न वचे कांहीं । 
संतां तें देखोनी मिठी घाली चरणी। कुरवंडी करूनी देह टाकी । 
ऐसें निजबोधें राहिले निवांत। नामा राहे एकांत केशव चरणीं । 


१८८७. माझं सर्व भाग्य केशवाचे पार्थी । आणिक उपाय नेणो आम्ही । 
पक्षी अवचित अंगणांत आला । घेऊनियां गेला चारा तेणें । 
हाटकरी आम्ही हाटासी पैं गेलों । फिरोनियां आलों गांवामाजीं । 
जामा म्हणे नमूं सर्व जीवजंत। दिसे ते अनंत दृष्टीपुढे । 


१८८८. योगी हे शिणती तुटे प्राधिला्गी । नातुडसी जगीं कवणासी । 
एक जटा नखें स्वर्ये वाढविती। दिगंबर होती एक देवा। 
त्यांसी तुझी भेटी नव्हेचि कल्पांती । अखंड शिणती साधनाने । 
आमुचे सन्निध सर्वदा राहसी । आमुच्या भाग्यासी पार नाहीं । 
धन्य झालों आम्ही तुझिया प्रसादे । नाचे तुझ्या छदे नामदेव। 
१८८९. परी ज्ञानिया घ्यातां लक्षा नये । आम्हां वाट पाहे अनाथांची । 
जपकांचें जाप्य नानामंत्रमय। आम्हां भक्ति प्रिय भावें सारी । 
पुंडलिकासाठीं बोळला वोरसें । नेणों काय कैसें प्रेम त्याचें । 
जामा म्हणे जीवें करू निंबलोण । झणीं नारायणा दिठावसी । 


१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
र्‌ 
चि 
डे 


५ 


१ 
२ 
३ 
डे 


~ 


६१६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१८९०. दाही दिशा पाहतां दिसती निर्मळ । स्फुरण वक्षःस्थळ होत असे। 
येईल माझा विठो देईल आलिंगन । जीवें निंबलोण करीन त्यासी । 
प्रेमपूर भरतें सुखसिंधू लोटली । माउली भेटली जिवलग । 
धरूनि हनुवटी सांगेल गुज गोष्टी । पाहील कृपादृष्टी माझें म्हणोनि । 
प्रीतीचे पडिभरें कुर्वाळील मज । सांगेन निजगुज संसारींचें । 
हर्षे निर्भर नामा निवाला निवार्डे । नाचे संतांपुढें सांगे गुज । 


१८९१. अपत्याचे परी सांभाळितो श्रीही । बाट निरंतरीं पाहातु असे । 
संसारी कष्ट झाले बहु भारी। मज निववी हरी मायबापा। 
गांव तें पंढरी भिवरेच्या तीरीं। निरोप माहेरी सांगें जो कां। 
क्षीरसागरा भीतरी पहुडले श्रीहरी । कवण धाक करी कुमारीचा। 
पुंडलिकाची भक्ति मांडली चराचरीं। गुढिया निरंतरी उभारिल्या । 
संत सनकादिक ते माझे सज्जन । द्वारीं असे वाहन गरुडाचें । 
रखुमाई माता विठो माझा पिता। नामा म्हणे संतां भेटावया । 


१८९२. मायबापांपरीस लोभ तुझा ही। आहे मजवरी केशिराजा। 
आतां जाणसी तें कृपाळुवा करी । लाज सर्व हरी आहे तुज । 
माझें जातिकुळ नाहीं त्वां पुसिले। अन्याय साहिले कोट्यानकोटी । 
जन्मोजन्मी मज घातलें पाठिसी । संकटीं रक्षिसी नारायणा। 
देऊनि प्रेमभातें पाळिलें पैं मातें। साउली तळहाते केली देवा । 
जे खुण जाणती तेचि माझे सखे। मी तुझें लाडकें म्हणवीं देवा । 
नामा म्हणे कांय होऊं उतराई । पुढें जन्म नाहीं ऐसें केलें । 
१८९३. नित्य आहां सुख तुझ्या पावांपार्सी । शरण कोणासी जाऊं आम्हीं । 
सकाळीं उठोनि ऐकतों कीर्तन । तेणें समाधान मज होय । 
उभा महाद्वारी वैष्णव भेटती । सांखळ्या तुटती चौच्यांशीच्या । 
नामा म्हणे सदा पंढरी रहिवास । मागुता जन्मास येतो कोण । 


ON CEN LS 5९८ 200 ON CEN CX NAN ली ३६२ NN 


३ । 
४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१८९४. ऐकतां कीर्तन होती जीवन्मुक्त। दाविसी अनंत नाममात्रे । 
मृत्युलोकी जो जन्म इच्छी नर। त्याच्या पुण्या पार कोण वाणी । 
भक्तिसारामृत श्रेष्ठ कलियुगीं। उद्धरिले योगी ब्रह्मादिक। 
नामा म्हणे मज नाही चिंता भय। हृदयीं तुमचे पाय पुरे आतां। 


१८९५. कीतंनाच्या सुखे सुखी होतो देव । कोणतें वैभव वाणी आतां । 
अंत्यज आणि जातिवंता । मुखीं नाम घेतां उडी घाली । 
बैसोनी आसनीं आळवितां नाम | उभा सर्वोत्तम तयापुढें। 
प्रेमाचिया भरें उभ्यानें गर्जत। नाचे हा अनंत तयासर्वे । 
नामा म्हणे तया कीर्तनाची गोडी । घालितसे उडी नेटेपाटे । 


१८९६. मुक्तपण आम्हा नको देवराया। भेटी मज पायां पुरे बापा । 
चातुर्यपणाची नको मज चाड । प्रेमभाव गोड पुरे बापा । 
खाय भिल्लिणीर्ची फळें आवडतीं । काय त्याचे चित्तीं दुजा भाव । 
भावापाशी देव उभा सर्वकाळ । खेंचरानें बळें दाखविला । 
नामा म्हणे मज सद्गुरुची सत्ता । आम्हासि मुक्तता नको बापा । 


१८९७. व्यापकापरीस मन केलें वाड । सांपडलें गोड प्रेमसुख । 
जिकडे पाहें तिकडे विठोबा अवघा। भीमा चंद्रभागा पुंडलीक । 
बाहेरी भीतरीं सर्व निरंतरीं । ब्रह्मांड पंढरी झाली मज । 
महुरलें तरुवर फळीं पुष्पीं भार । तेंचि निर्विकार सनकादिक । 
आवडीचा आनंदु तोचि वेणुनादु । अनुभवें गोविंदु गोपवेशें। 
नामा म्हणे विठो भक्तिच्या वल्लभा । मागें पुढें उभा सांभाळित। 
१८९८. ध्यानी ध्याता गर्नी हाचि येउनी बैसे। गीतीं गातां वसे हृदयकमळीं । 
बाहेरी भीतरी वेधिलें बो येणें । रुक्मिणीरमणें पांडुरंगें । 
याविण दुसरें मज कांहींच नाठवे । लागलीसे सवे गोपाळाची । 


भ्रोगिता या जीवा कांहींच नावडे। वाचोनी पवाडे गोपाळाचे । ४ । 


६१८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


निद्रां आणि जागृती स्वर्णी आणि सुषुर्णी । देखें कृष्णमूर्ति सर्वगत । 


ऐसा अखंड विदेही लौकिका विरहित । नामा जिवन्मुक्त होउनी ठेला । 


१८९९. जाये जाये जाये परतोनि पाहे । लाचावला जीव पर न लगे सोय गे माय । 
नावेक विट्टल पाहूं द्या साजणी । न पुरे गे धणी डोळियांची । 
देखिला गे माय लावण्यसागर | नामया दातार केशिराज । 


१९००, सर्व देवांमाजी विठ्ठल वरिष्ट। बोलतसे स्पष्ट वेदशास्त्रीं । 
अच्युता अनंता माधवा मुकुंदा । गोपाळा गोविंदा गोपवेषा । 
कृष्णा कमलाक्षा कस्तुरीचा टिळा। नेसला पाटोळा खोंचे शिरीं। 
नामा म्हणे रामकृष्ण नारायण । तारिसी पाषाण सिंधूमाजी । 


१९०१. योगी मुनि जन तपस्वी याज्ञिक । ते तंव पादुका वंदिती शिरीं। 
हरिहर ब्रह्मा सूर्य चंद्रादिक । ओढवीती मस्तक रजरेणु । 
गंगा भागीरथी होती शुचिमंत । आणिकांची मात काय सांगों । 
नामा म्हणे नेणों पार तुझा देवा । कृपाळु केशवा केशिराजा । 


१९०२. चातुर्यसागरा आमुची जननी । जाणते रुक्मिणी प्रेमकळा । 
चरणींची प्रभा जाणे मणिग्रीव । नकुळ वैष्णव सखे माझे । 
कुबेर गौतमवधू अहिल्या । चक्रपाणि तया मुक्त केलें । 
नामा म्हणे तुझे पायीं संजीवन । सदाशिव ध्यान तेंचि करी । 
१९०३. चारी वेद गाती जयासी अखंड । नेणवे प्रचंड कीर्ति ज्याची । 
तोचि भीमातीरीं उभा दिगंबर । ठेवी कटीं कर भक्तांसाठीं। 
युद्धीं अर्जुनातें सांगितली गीता । सहस्रशा कांता केल्या ज्यानें । 
नामा म्हणे शिवा दिले शिवपण। ब्रहाया लागोन उपदेश । 


१९०४. विश्वाच्या मोहना कपट नाटका । पंढरीनायका पांडुरंगा। 
अवतार धरूनि होऊनि निमित्त । बुजविसी दैत्य सर्पखाणी। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


गोपिकांचे घरीं कामासी लंपट। करिसी धीट गवळियांसी । ३ । 


६१९ 


भाव अभावाचा न करी कंटाळा | दावी बाळलीला म्हणे नामा । ४ । 


१९०५. सर्वांभूती नांदे सर्व नारायण । सर्व संस्थापन पांडुरंग । 
अगा देववंद्या अगा गोपवेशा । पावन परेशा परमार्थासी। 
मूर्त अमूर्ताच्या मुक्त परांगता । सर्व मायातीता साक्षिरूपा । 
नामा म्हणे देवांदानवां जिंकिसी । ते भाके आम्हांसी सांभाळावे । 


१९०६. देऊनि भातुर्के गळां घाली मिठी । सखा जगजेठी भक्ती भावा। 
आधार करोनि राहिले पंढरीं । तेथें निरंतरीं प्रेम दावी । 
नामा म्हणे सेवा करोनियां शुद्ध । संसार संबंध नाहीं तया । 


१९०७. हरि गातां बरवा ऐकतां बरवा । हृदयीं ध्यातां बरवा बाड्यांनो । 
केशव पैं देणें केशव पै घेणें । केशव करणें धंदा आम्हीं । 
चंद्रबिंबाची कुरवंडी ओवाळू श्रीमुखावरी । मदन हा जिव्हारी लाजिन्नला । 
नामा म्हणे निवविलें सकळ इंद्रियांते । म्हणोनि त्या केशवातें शरण जावे । 


१९०८. वेदासी कानडा श्रुतीसी कानडा । विठ्ठल उघडा पंढरीये। 
नाम बरवें रूप बरवें । दर्शन बरवें कानडीयाचें । 
नामा म्हणे तुझें अवघेचि बरवें । त्याहूनि बरवें प्रेम तुझें । 


१९०९. निर्धन थनाते कीं आंधळे लोचनातें। मयूर घनातें जेंवि भावी । 
पारधियें पाडस धरियलें बनीं । तें चिंती जननि रात्रंदिवस । 
तैसा तुझा छंद लागो कां गा देवा। माझिया बा जीवा केशिराजा। 
सर्पे डंखिलें तें स्मरतो गारोडी । पुरीं जातां सांगडी मन चिंती । 
रोगी वैद्यातें बोलावूं धाडी । पडिले बांदवडी सुटका इच्छी । 
बोळविली बाला ते मनी वाहे कुवसा । कां रसज्ञु जैसा ओषध गिवसी । 
धेनुकारणें व्याकुळ होय वत्स । तें दशदिशेस अवलोकितें। 


१ 


२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
ड़ 
१ 
२ 
डे 
१ 
२ 
३ 
1 
५ 
६ 
७ 


६२० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


निचेतन देह प्राण असे अछक। धायवट उदक स्मरे वर्नी। ८ । 
चकोरें मिळोनि चंद्रा जेंबि ध्याती । इंद्रिया निवृत्ति कें होईल। ९ । 
पक्षिणीचें पिलू येऊनि द्वाराजवळें । मुख पसरी कोंबळें अलोहित | १० । 
नामा म्हणे म्यां आन नाहीं जाणितर्ले । मज पुरे इतुलें केशिराजा । ११ । 


१९१०, सर्व पाप पुण्य हींचि दोनही भांडी । विवेक न सांडीं येतां जातां । 
तुझें नाम तारू तुझें नाम तारू। तुझें नाम तारू श्रीबिठ्ठला । 
विष्णुदास नामयानें उभारिली शिडी। ठाकावया पेढी वैकुठींची। 


१९११. सगुण संपन्न पंढरीच्या राया । आमुच्या स्वामिया केशिराजा । 
रामकृष्ण हरी श्रीधरा मुकुंदा । सज्जनीं स्वानंदा सर्वातीता । 
गोविंद गोपाळ गोपवेषधारी । गोवर्धन धरी नखावरी । 
दुष्ट दुर्जनासी दुःख फार चित्तां । पावन पतितां नामा म्हणे। 


१९१२. चिंतातुर देही न साहे काजळी । मनाची पाजळी उभय दिवीं। 
प्रकाश पडेल ब्रह्म हें दिसेल । वैकुंठ जोडेल भजनभक्तीं । 
नाहीं यातीवर्ण नाहीं या व्युत्पत्ती । नामेंचि संतृप्ति होती जीवा । 
नामा म्हणे नाम हेंचि बीजसार । तुटेल येरझार भवबंधाची | 


१९१३. गोक्षीर लाविले अंधळिया मुखीं । तेथील पारखी जिव्हा जाणे। 
तैसें देवा तुझें नाम निरंतर । जिव्हेसी पाझर अमृताचे। 
सोलुनियां केळें साखरें घोळिलें । अंधारी खादलें तरी गोड । 
्राक्षफळां घड सेवितां चोखड । तयाहुनि गोड नाम तुझें । 
आळुनियां क्षीर तुपाचिये आळें। कालविलें गुळें गोड़ जैसें । 
जाणोनियां नामा करी विनवणी । अमृताचि खाणी नाम तुझें । 


१९१४. नामचि हैं आहे पंचतत्तां ठाव । नाहीं दुजा भाव देखावया । 
देखणारा जाहाली कर्पुराची वाती । नामाग्नि विश्रांती ठाई जाहाली । 


१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
ड 
५ 
६ 
१ 
२ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६२१ 


द्वैताद्वैत तेर्थे नेणें जाणपण । गेले हरपोन नामै सर्व। ३। 
नामदेव म्हणे अनाम तें नाम । नाना नामभ्रम तेथें दुजा। ४ । 


१९१५. जन्मजन्मांतरी असेल सामोग्री। तरिच नाम जिव्हाग्री येईल राम । १ । 
कर जोडूनि दोन्ही मोक्ष पाहे वास । म्हणे होईन दास हरिदासांचा। २ । 
तरि हें तुच्छ करूनि न पाहती दृष्टी । आपंगिलें शेवटीं ब्रहाज्ञानीं। ३ । 
नामाचेनि बळें उड़विलीं साधनें । तोडिलें बंधनें संसाराची | ४ । 
मुक्तिपद कोणी न घेती फुकासाठीं । हिंडे वाळवंटी दीनरूपें । ५ । 
योगियांचे घर रीघे काकुलती। अव्हेरिलें संतीं म्हणोनियां। ६ । 
रिद्धीसिद्धी म्हणती आमुची कवण गती । यावें काकुलती कवणा आम्हीं । ७ । 
मोक्षमुक्ति जिहीं हाणितल्या लार्थी । ते काय धरिती आमुची सोय। ८ । 
ऐसें सर्व देवांसी श्रीदेव ते पुज्य । केलें एक राज्य पुंडलिके । ९ । 
हर्षे निर्भर नामा नाचे महाद्वारी । मुखीं निरंतरी नामघोष । १०। 


१९१६. असत्याचे मळ बैसले ये वाचे। ते न फिटती साचे तीर्थोदकें। १ । 
हरी नामामृत प्रक्षाळी जिव्हेतें । पाणियें बहुतें काय करिती। २ । 
गंगासागरादी तीर्थे कोडीवरी । हरीनामाची सरी न पवती। ३ । 
हरीनामगंगे सुस्नात पैं झाला । नामयाजवळी आला केशिराज | ४ । 


१९१७. नामाचे सामर्थ्य नेणे वेदशास्त्र। शेषाचीं वकुत्रै मौनावलीं । १ । 
गंगा गणपति चंद्र सूर्य श्रेष्ठ । शंकर वरिष्ठ मौनावले। २ । 
भीष्म पाराशर उद्धव अंगद | ब्रह्मा मुचकुंद मौनावले। ३ । 
नामा म्हणे येरे काय जाणे स्तुति। दाटोनि श्रीपती उभा केला। ४ । 


१९१८. करीं घेऊनि ब्रह्मवीणा । नारद वोळगे नारायणा । १ । 
हेचि हेचि तात्त्वसार । नाम म्हणे निरंतर। २। 
आपण शिव आणि शक्ति । रामनाम जपती । ३ । 
गात नाचत प्रल्हाद वीर | खांबी केलासे अवतार। ४ । 


६२२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


कुंटिणी पक्षिया म्हणे रामा। तिसी नेलें निजधामा। ५ । 
अहल्येसी लागतां चरण । तिसी आलें मनुष्यपण। ६ । 
अजामेळ पातकी अपार। नामें पावला पैलपार। ७। 
गरेंद्रें केलें स्मरण । त्याचें तोडिलें बंधन । ८ । 
द्रौपदी स्मरे हषिकेशी । वस्त्रें पुरविर्ली तियेसी। ९ । 
परिक्षितीसी घडलें स्मरण । त्यासी झाले सुलभ चरण। १०। 
नामा म्हणे निरंतरु । गगनीं अढळ केला धुरू। ११। 


१९१९. अमी जाळी तरी न जळती पांडव । हृदयीं माधव म्हणोनियां। १ 
अग्नी जाळी तरी न जळती गोपाळ । हृदयीं देवबोल म्हणोनियां । २ 
अग्नी जाळी तरी न जळे हनुमंत। हृदयीं सीताकांत म्हणोनियां । ३ 
अग्नी जाळी तरी न जळे प्रल्हाद। हृदयीं गोविंद म्हणोनियां । ४ 
अग्नी जाळी तरी न जळे पै सीता। हृदयीं रघुनाथ म्हणोनियां। ५ 
लंकेसी उरले बिभिषणाचें घर। हृदयीं सीतावर म्हणोनियां । ६ 
नामा म्हणे स्वामी स्मरावें गोविंदा। चुके भवबाधा संसाराची | ७ 
१ 
२ 
३ 
॥ 1 


१९२०. नामाचा प्रताप जाणवेना कोणा। समुद्री पाषाणा तारियेले। 
आवडीनें कोणी चिंतितां उल्हास। काय तो तयास उपेक्षील । 
कुंटिणी ते नीच राव्यासाठी नेली। वैकुंठी ठेविली सन्निधची। 
अजामिळ खळ पुत्राचिया मिषें। उद्धरिले त्यास दीनानार्थे । 
नामा म्हणे ऐसें सांगों आतां किती । नामापाशीं मुक्ति उभा असे। ५ 


१९२१. आणीक ही मंत्र मोक्षवानी खे । अशौचाचा थार असूं नये। १ । 
नाममंत्र कांहीं बाधीना कोणासी । जया अहर्निशी रामकृष्ण । २ । 
तपाची मांडणी आकाशाचे खेंब । इंद्रियांची हांच राहे तरी | ३ । 
यज्ञ तो आचार धनाचें सांकडें । तरी जाण द्वाड स्वर्गसुख । ४ । 
नामा म्हणे नाम साधकाची माता । जैसें तैसें घेतां भक्ति जोडे । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


Im 
A! 
4 


१९२२. साराचेंही सार भक्तीचे भांडार । नाम निरंतर गातां वाचे । 
कासया करावें आणिक साधन । नामाविण क्षण जाऊं नेदी । 
दया क्षमा शांति हेंचि पै भूषण। नामसंकीर्तन अहर्निशीं । 
नामा म्हणे जप अखंड नामाचा । काळ हा सुखाचा सदोदित । 


१९२३. दही होतसे आलें जें आकारा । असोनि निर्धारा नाम नाहीं । 
नाम अनुभवे प्रपंचचि ब्रह्म । जाहाला सर्वोत्तम संतकृपें । 
म्हणोनियां संतां जाऊनि शरण | साधावे निधान नामब्रहा। 
नामदेव म्हणे संताचिया कृपे । माजी नाम सोपें नांदतसे । 


१९२४. जांदतसे नाम आकाश पाताळी । सर्व भूमंडळीं घनदाट । 
पाताळ फोडोनि किती आहे पुड । नाहीं आंत वाड नभ वरी। 
चौऱयांसीं भोगिती दुर्मति पामर । नाहीं सारासार जाणत तें । 
नामदेव म्हणे नाम अविनाश । तेथें नाना वेष नाम सर्व। 


१९२५. गुरुराव गुण गंभीरो वावो चैतन्य प्रकाशु । 


योगी सहज सुकामिनी विलासु । ध्रु० 


चिदानंदघनु तनु सांबळावो हरि पाहातां निवती लोचन। 
तनु मन चरणीं वो गुंतलीं नाम गोपाळाचें अमृत समान | 
पितांबरशेला माळ कंठीं या रावो गोपाळा। 
मुगुटीं झळाळा सर्वांगी कस्तुरीचें विलेपन कंठी रुळे वनमाळा । 
येणेचि जन्मे पाविजे गोपाळासी अनु नाही सार । 
श्रीवत्सलांछन हेचि खुण विष्णुदास नामया दातार । 
१९२६. कृपेचा कोंबळा रघुनाथ दास । धरीन त्याची कास सर्वभावे । 
सांडूनि सर्व संगु होईन शरणागत । करिती मनोरथ पूर्ण माझे। 
भवसिंधूचा पार उतरोनि निर्धारी । त्यापरती सोयरीं नाहीं सृष्टी । 


ANNO NAN NS य AN 20 २७ 


१ 


२ 


३ 
१ 
र 
३ 


अंतरींचें गुज सांगती श्रवर्णी । अमृत संजीवनी रामनाम। ४ 


६२४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


तेणें त्रिविधताप हरती मनींचे । जाणती जीवींचे झाले कष्ट । 
तो जीवलग जननी परिस लोभापरु । सर्वस्व उदारु प्राणसखा । 
नामा त्याचे बळें झेलतु यमासी । रिघोनि पाठींसी केशवाच्या । 


१९२७. संसार सागरीं रे । माझें माहेर पंढरपुरीं। 
विठोबा बाप माझा। माता रखुमाई सुंदरी । 
पुंडलिक भाऊ माझा। तोहि नांदे बरव्यापारी। 
सासुरें दुर्बळ भारी । मज मोकलिलें दुरी। 


५ । 
६ । 
७ । 


१। 


३ । 


सुख दुःख कवणा सांगूं। माझे माहेर पंढरपुरी । ध्रु०। 


भ्रतार निष्ठुर वो । काम क्रोध दोघे दीर। 
आशा हे सासू माझी।ते मज गांजितसे थोर। 
तृष्णा हे नणंद सखी। तिनें व्यापियेले घरी । 
भक्ति हे माझी बहिणी। ते मज होईल निर्धारी। 
वर्ष महिने दिवस घडिया । वाट पाहे अझुनी | 
देहामाजी करिती देखा | न्यावया न पवे कोणी। 


गजेंद्र हरिश्चंद्र त्यासी । सोडावया आला । 
प्रल्हाद अंबकऋषि । तिहीं तुझा धांवा केला। 
उपमन्यु दूध मागतां। क्षीरसागरु दिला। 
गजेंद्र अजामेळ । त्यांच्या सत्वा तूं पावला । 
नामया विष्णुदास । गीती गोविंदु गाइला। 


१९२८. कळावंताच्या कळाकुसरी। त्या मी नेणें गा श्रीहरी। 
वारा धांवे भलत्या ठायां । तैसी माझी रंग छाया। 
प्रेमभातें भरलं अंगीं । तेणें छदे नाचें रंगीं। 


७ । 
१। 
ह. 
३ । 


घातमात नेणें देवा । नामा विनवितो केशवा । ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१९२९. भक्तिप्रतापे पावलों मी सुपंथ । सफळ निश्चित परमार्थ । 
देव सर्वांभूती असतां प्रगट । निर्वाणी चोखट भक्ति जाण। 
धरूनियां मनीं जपसील नाम । तेणें निजधाम पावसील । 
जप तप ध्यान न लगे साधन । भक्ति ते कारण नामा म्हणे। 


१९३०. माझिया मने मज उपदेश केला । तो मज बिंबला हदयकमळीं । 
निर्वाणींची एक सांगितली खूण । कैवल्य चरण केशवाचे । 
वेदशास्त्र श्रुति आणीक पुराणें । पढोनि जाणणें हेंचि सत्य । 
क्रिया कर्म धर्म करणें ज्या कारणें । तें खूण निर्वाण चरण हेचि । 
जप तप अनुष्ठान करोनि साधन । प्रत्यक्ष निधान चरण हेचि । 
नामा म्हणे मज कळलें अनुभवें। न विसंबें चरण जीवें तुझे । 


१९३१. निर्गुण सगुण नव्हे तें समान। तैसें तेंही जाण योगाभ्यासी । 
प्रल्हादासी हरी शंख चक्र गदा । सगुण गोविंदा शोभतसे । 
अर्जुनासी देव उभा पाचारासी । सखा उद्धवासी साक्ष दावी । 
नामा म्हणे माझा केशिराज भोळा। दावि गोपाळां बाळलीळा । 


१९३२. नेणे घात मात नव्हे कळावंत । शास्त्रज्ञ पंडित तोही नव्हे। 
रंकाहनि रंक संतांचा सेवक । मी नामधारक विठोबाचा । 
नव्हे बहुश्रुत दाता ज्ञानशीळ। नव्हे मी वाचाळ तर्कवादी। 
नामा म्हणे राया विठोचा डिंगर। नामें पैलपार उतरलो । 


१९३३. आम्हां सांपडलें वर्म । करूं भागवतधर्म । 
अवतार हा भेटला । बोलू चालूं हा विसरला । 
अरे हा भावाचा लंपट । सांडुनि आलासे वैकुंठ । 
संतसंगतीं साधावा । धरूनि हृदयीं बांधावा। 
नामा म्हणे केउता जाय । आमुचा गळा त्याचे पाय। 


डा 
ऱ्या 
£ 


५६. “0 >७ ०७० ०८ ५८० २६१ «७७8 ०८; «९४ ० २७ 20 ० NAN WN Aw 


५ 


६२६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१९३४. अवघा संसार सुखाचा करीन । अवघ्या भावें धरीन विठ्ठल एक । 
अवघा शिणभाग हिरोन घेईल । अवर्घेचि तोडिन मायाजाळ । 
अवघा जिवलग हाचि पैं होईल। अवघा घेईल भार माथां। 
अवघा त्रिबिधताप क्षणे मावळेल । अवघा चालविल योगक्षेम । 
अवध्या संसाराचे बैसणें मोडील। अवर्घेचि तोडील मायाजाळ । 
नामा म्हणे अवघी सांडीं मिथ्या भ्रांति । विद्वलेंविण विश्रांति नाहीं कोठें। 


१९३५. दुर्घट ते दुःख लागों नेदी भक्ता । त्याची तुज चिता असे फार । 
आणिक प्रकार घडे तो निकट | पैठणीं प्रगट रूप दावीं। 
जेथुनी सत्वर निघाले स्वदेशा । मुक्त केलें महिषा मार्गी जाण। 
जाणती प्रेमळ कीर्तनासी नर । समाधी निरंतर म्हणे नामा । 


१९३६. बाप संतसभा भली। बहुता पुण्ये जोडली । 
हृदयींचि गोवी आपुली। संतांप्रति निवेदीन । 
आजि प्रसंग हरिभक्तीचा। हरि स्वभावें उच्चारु वाचा । 
विठोबा ऋणियारा भक्तांचा । ऋण फेडितो भक्तांचे । 
अरे हा अनादिचा लाग करीं । अरे जन्माची उभरा भरी। 
आमुचा लागिया ' श्रीहरि। दों उत्तरी निवडावा । 
आतां असो हा कर्मविभागु । आम्ही मागूं आपुला लागू । 
जरि हा म्हणेल निःसंगु। तयासिं आम्हांसी संबंध कायसा। 
जरि हा नलगे आमुचें ऋण। हातीं घेऊनि सुदर्शन। 
आम्ही करू हरीकीर्तन । तेथे तिष्टे कां उभा। 
मार्गे चाळविली याच रीती। परि आम्हांसि आलिया प्रचीति । 
ज्यासि हरिची सोय संगती। तयासि न मने अन्य स्थळ। 
हरि कौसाळ मल्ल म्हणती। ते अबघी रे जाणवि भ्रांति! 
सेवा हरिची सांगताती। संत होती हरीकडे। 


A 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६२७ 


आणिक एकू आम्हांसी आठवलें। आम्हीं भांडु कारे एकले। 
आमुचें केलें काय चाले। या हरिभक्तां वांचूनि। ८ । 
जे हरिभक्ति विरहित। त्यांचें हरिचरणीं न बोधे चित्त । 
अवघे मिळूनि हरीचे भक्त। हरि व्हावा म्हणताती । ९ । 
आणिक एक नवल परि। जो याची सेवा करी। 
त्याचें सर्वस्व हरि । आणिक श्रीहरि नाम मिरवितु । १० । 
हरि आळवितां मागा उभा । आठवितां पुढें उभा। 
हरि ध्यातां हृदयीं उभा । हैं तंव सभा विचारा । ११ । 
आमुचें हो तेंच तुम्हीं विनवावें। आम्हांसि मानलें आघवें। 
किती येरझारीं शिणावे । शरण रिधावें श्रीहरी । १२। 
विश्व श्रीहरिचें आघवे । म्यां गाऱ्हाणे कवणासी द्यावें । 
लागे त्यासिच मागावें। हरिविण ठावो नसेचि।१३। 
वीरराया पंढरिनाथा । आतां अपंगावें शरणागता । 
जरी उपेक्षिसी सर्वथा । वाट कोणाची पहावी। १४। 
नको नको निंदा स्तुति | हाचि भावो हेचि भक्ति। 
मज नेदी पुनरावृत्ति । विष्णुदास म्हणे नामा। १५। 


१९३७. जन्ममरणाची कायसी हे चिंता तुझ्या शरणागता पांडुरंगा। १ । 
बदनीं तुझें नाम अमृतसंजीवनी । असतां चक्रपाणि भय कवणा । २ । 
हृदयीं तुझें रूप बिंबलें साचार। तेथें कवण पार संसाराचा | ३ । 
नामा म्हणे तुझ्या नामाची पांखर। असतां कळीकाळ पायांतळीं । ४ । 


१९३८. पंढरी आनंद पाहातीये घड़ी । वास कल्पकोडी वैकुंठीचा । १ । 
आणितां अनुमाना नपवे समसरीं। महिमा न कळे थोरी सहस्रमुखा । २ । 
जें सुख सुरखरां स्वप्नीं नाहीं दृष्टी। तें या वाळवंटी आम्हां तुम्हां । ३ । 
धन्य चंद्रभागा पुण्य सरोवर । धन्य भीमातीर पुण्यभूमी । ४ । 


६२८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


धन्य नरनारी गर्जती जे नामीं । एकोनि डोले प्रेमी शूळपाणि। ५ । 
धन्य वेणु नाद धन्य वृंदावन । धन्य तें जीवन क्षेत्र वासी । ६ । 
धन्य पंचक्रोसी धन्य आसपासी । गर्जती अहर्निसीं नाम घोष। ७ । 
धन्य पशुपक्षी कीटक पतंग भुजंग। जया अंगसंग पांडुरंग । ८ । 
धन्य ते तरुवर अवघे साने थोर । अवतरले सुर गुप्त रूप! ९। 
धन्य ते संसारी अवघे जीवन मुक्त । ज्याचें कुळ दैवत पांडुरंग । १० । 
धन्य त्यांचा वंश जाणोनि विश्‍वास । धन्य विष्णुदास नामा तेथें । ११ । 


१९३९. जिव्हा हेचि पोथी करुनी चांगली । लिहीन नामावळी लक्ष कोडी। १ । 
गोविंद गोपाळाचा टाळ । दिसतो निर्मळ सर्वाभूर्ती। २ । 
वारंवार तेंचि वाचिन सत्वर | न राहें मी स्थीर पळ लव । ३ । 
नामा म्हणे हेंचि सदा माझें काम । देणें घेणें राम कृष्ण हरी। ४ । 


१९४०. तीथे जें मूळ वृत्ताचे जें फळ । ब्रह्म तें केवळ पंढरीसी । १ । 
तें आम्ही देखिले आपुल्या नयनीं । फिटलीं पारणीं डोळियांची । २ । 
सुरवरां चिंतनी मुनिवरां ध्यानीं । आकार निर्गुणीं तेंचि असे। ३ । 
जीवांचें जीवन सुखाचें जें सार। उभें कटीं कर ठेऊनियां । ४ । 
नामा म्हणे नाहीं श्रुति आतुड़लें । आम्हां सांपडलें गीती गातां। ५ । 


१९४१. अहो दाटला सन्मुख । मागें फुडे तेंचि देख। 

ब्रह्ममय जाला हरी । सत्य दाटला मुरारी । १ । 
आतां फुटेना कीं वाट । अणुरेणुहुनि दाट । २। 
सदा अखंड भरला । ब्रह्मरूप एक जाला। ३। 
नामदेवाचा हो पूर । लोटे चैतन्य सागर । ४। 


१९४२. मुळू वदनाचा उदानु मेत्राचा। अंगुळु हस्ताचा स्वामी माझा। १ । 
मुगूट जमाचा कबल्या आगळिकारी। पवित्र तळवटी चरण ज्याचे। २ । 
सेलिते भागति पोकु वेडावले । अंगुळु मुंगी झाली भक्तितया । ३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६२९ 


ढगार वदनाचा आला वर्णावया । जिव्हा चिरलिया न कले त्यासी। ४ । 
सदूभावे शरण आवरु जोडोनी । खेचर विसाचरणी विनटला । ५ । 


१९४३. माझे विठोबाचे श्रीमुख साजिरे । झळकती मनोहरे कुंडलेति । 
मना तेची आठवी आसनी शयनी । भोगिसी उन्मनि सहजसुख। 
गगनी आसफल जैसा नमे मार्तड। तैसे अखंड करि ध्यान । 
कमळकळिके जैसे भ्रमर आसफल। तैसा तूं निश्चिंत राहे चरणी। 
जैसा का संमधु जिवन जळचरू | येणेची निर्धारु दृढ धरी । 
नामा म्हणे माझे बापाचे साधन । सांपडली खूण अंतरिची । 


१९४४. सुंदरपणे सुंदर बाप मदनाचा। तो स्वामी आमुचा पांडुरंग। 
जुंझारपणे बाप सुरा असुरांचा । तो स्वामी आमुचा पांडुरंग। 
सुंदरपणे बाप उदार त्रैलोक्याचा। तो स्वामी आमुचा पांडुरंग। 
चतुरपणे बाप चतुराननाचा। तो स्वामी आमुचा पांडुरंग । 
पवित्रपणे बाप पवित्र हा गंगेचा। तो स्वामी आमुचा पांडुरंग । 
नामा म्हणे बाप हरि विशवाचा। तो स्वामी आमुचा पांडुरंग । 
# भावभन्तिप्रेमोद्गार # 
१९४५. सर्वभावें तूं ते जे ध्याती दातारा । त्यांचिया संसारा तूंचि होसी। 
ज्याचे चित्ती नाहीं आणिक कांही काम । त्याचा योगक्षेम तूंचि होसी । 
ऐहिक परत्र जें कांहीं देखिजे। तें तुवां होईजे मायबाप । 
नामा म्हणे माझी भक्ति हे माउली । केशवा वाहिली क्षणमात्रें। 
१९४६. धांवुनि जाईन श्रीमुख पाहीन । ईडापीडा घेईन विठोबाची । 
तया सुखा दृष्टि लागेल वो झणीं। मग मी साजणी काय करू । 
म्हणोनि माझें चित्त व्यापिले उद्रेगें। शिणलों मी उबर्गे जन्मोजन्मी । 


१ 


२ 
रि 
ड 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
है. 
५ 
६ 


१ 
२ 
३ 
ड़ 
१ 
२ 
३ 


धरोनियां घालीं जीवाचे अंतरीं । आंतोनि बाहेरी जाऊं नेदी । ४ । 


६३० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


वासना पापिणी करील पायरव | मग हा अनुभव कोठें पाहूं । 
वृत्तिसहित करीन मनाचें सांडणें । न विसंबें प्राणें म्हणे नामा । 


१९४७. विठोबाचे मुख पाहातां लोचनी । पुरलिसे ' धणी एकसरा। 
पाहावा पाहावा गोजिरा गोपाळ । नंदजीचा बाळ बाईयांनो । 
गोखुरी धुरळा कुतळी शोभला । मस्तकी खोंविला मोरपत्र। 
त्रिभंगी देहुडा वाजवितो वेणु । शोभा काय वर्णू तयाचि मी। 
आनंदाचा ठेवा न माये मानसी | नामया ध्यानासी अखंडित! 


१९४८. बोलूं ऐसे बोल । जेणें बोलें विठ्ठल डोले। 
प्रेम सर्वागाचे ठायीं। वाचे विठ्ठल रखुमाई। 
परेहुनि परतें घर । तेथें राहूं निरंतर । 
सर्वाचे जे अधिष्ठान। तेचि माझे रूप पूर्ण । 
नाचू कीर्तनाचे रंगी । ज्ञानदीप लावूं जगी । 
सर्वसत्ता आली हातां । नामयाचा खेचर दाता। 


१९४९. आही तुझे असों एकचि वोळधे। नित्य परमानंदे वोसंडित। 
विठ्ठलचि ध्यावा विठ्ठलची गावा । बिठ्ठलचि पहावा सर्वाभृति। 
या परपार न दिसे सर्वथा । केले येतां जातां गर्भबास। 
नामा म्हणे चित्तीं विठ्ठलाचे रूप । संकल्प विकल्प मावळले । 


१९५०. नामाचा गजर गर्जे भीमातीर । महिमा साजे थोर तुज एका । 
रिद्धि सिद्धि दासी अंगण झाडिती । उच्छिष्टे काढिती मुक्ति चारी। 
चारी वेद भाट होऊनि गर्जती । सनकादिक गाती कीर्ति तुझी। 
सुरवरांचे भार अंगणीं लोळती । चरणरज क्षिति शीव बंदी । 
नामा म्हणे देव ऐसा हो कृपाळू । करि तो सांभाळू अनाथांचा । 


१९५१. विठोबाच्या गांवा जाईन धावोनी । घालीन लोळणी चरणांवरी। 
शिणभाग दवडिला म्हणेल। जीविचें पुसेल जडभारी । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


हरुषें लोळत जाईन महाद्वारां । भेटाया सामोरा येईल मज । 
उचलोनी सीस पुसील आदरें । मुखं पीतांबरें पुसिल माझें । 
धरोनि हनुवटी उठवील हस्तकीं । ठेवील मस्तकीं अभयकर। 
राही रखुमाई माता सत्यभामा । कडे घेऊनि नामा बुझाविला। 
विठ्ठल रुखुमाई भजनाचा प्रारंभ संत नामदेवांचा आहे. 
१९५२. ऐसी चाल नाहीं कोठें । नमस्कारा आधीं भेटे । 
मायबाप निर्विकारी । सखा नांदतो पंढरीं। 
देव भक्तपण । नाही नाहीं त्यासी आन । 
नामा म्हणे आधीं भेटी । मग चरणां घालीन मिठी । 


१९५३. शब्दाचे सुख श्रवणाचेनि द्रार। माझिया दातारें ऐसें केलें । 
स्पर्शाचे सुख त्वचेचेनि द्वारें । माझिया दातारें ऐसें केलें । 
रूपाचे सुख नेत्राचेनि द्वारें । माझिया दातारें ऐसें केलें । 
रसाचे तें सुख रसनेचेनि द्वारें । माझिया दातारें ऐसें केलें । 
गंधाचे सुख नाकाचेनि द्वारे । माझिया दातारें ऐसें केले । 
नामा म्हणे ऐसे जयाचे उपकार । तयासी गव्हार विसरले । 


१९५४. हरिकथाश्रवण श्रवणाचेनि द्वारें। माझिया दातारें केशवें दिले। 
तीर्थाचे सुख चरणाचेनि द्वारें । माझिया दातारें केशवें दिले। 
पुजनाचें सुख कराचेनि द्वारें । माझिया दातारें केशवें दिले। 
नामा म्हणे ऐसे जयाचे उपकार । तो विठ्ठल दातार विसरले। 


१९५५. भक्ताचे हृदर्यीची जाणोनि अवस्था । आल्या शरणागता लोभापरु । 
संतां पुसे माझा दाखवा रे नामा। तुम्हां समागमा खेळे सदा । 
दृष्टिसीं दाटलें कृपेचें भरिते । म्हणे तें आवडतें केउतें गेलें । 
निरंजलें नयनीं कोमायिलें बदनीं । आणा रे गबसुणी आळीकर। 
तंव वाट पाहात होता परलक्षीं । भेटी देऊनि सुखी केला देवें । 
नामा म्हणे विठो माझा सुखराशी । झणीं दूर जासी हृदयींचा । 


६३२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१९५६. अठ्ठावीस युगें उभा चंद्रभागे । परी पालटची नेघे पांडुरंग । 
उभा उगेपणें पुंडलिकाचेनी सुखें । आहे तेथें लक्षें जैसा तैसा । 
प्रेम रसरंगें प्रीतीचेनी पांगे । सदां संतसंगे खेळ करी । 
जो नलभे योगें यागें आणि देहत्यागें। तो सांपडला सर्वागे हृदयीं धरा । 
धुंडाळितां श्रुतिस्मृति जो नुमगे। तो भक्ता साहे मागें सांभाळीत । 
योगियांच्या ध्यानीं क्षणएक न रंगे। तो सुखी गोष्टी सांगे नामयासी। 


१९५७. प्रल्हादादिकांें अंतरीचे ध्यान। तें पंढरीये निधान उभें असे । 
सर्व जन जया नेणते जाहले। सुख दाखविलें पुंडलीके । 
वेदांचें जें सार श्रुतींचें जिव्हार। तेंचि कटीं कर उभें असे। 
ज्ञानाचें जीवन वैराग्या भूषण। तें सुख निधान विटेवरी । 
शुद्ध बुद्ध मुक्त समाधीचे सुख । तें उभें प्रत्यक्ष वाळबंटीं । 
हृदर्यी धरूनि नामा निजबोधे निमाला । शिण हारपला संसाराचा। 


१९५८. कैवल्याचे भरते आलें भीमातटा | परब्रह्मा चोखटा कोंदाटलें। 
घ्यारे घ्यारे तुम्ही सुखाचें फुकाचें। पाय विठोबाचे हृदयीं धरा। 
लोटला क्षीरसिंधु आला हो संगमा । देखोनि भुलला प्रेमा पुंडलिकाच्या । 
पृथ्वीची तीर्थे झालीसे मलिनें । व्हावया पावनें येथें आलीं। 
ऋषीमुनी गंधर्व शुक सनकादिक । पातले प्रत्यक्ष सुखालागीं । 
नामा म्हणे वेगीं ठाकारे पंढरी । प्रेम सुख लहरी तेर्थे आहे । 


१९५९. चित्रकार पुष्पमाळा लिहिवेली । परिमळ तो लिहितां नये रे। 
शशिसूर्यबिंब अवधे लिहितां येईल । प्रकाश तो लिहितां नये रे । 
संन्याशार्चे सोंग अवर्धे येईल । वैराग्य तों आणितां नये रे । 
ज्याचें रत्न हारपतां तया न गवसतां । हानीची चिंता मानूं नये रे । 
नामा म्हणे करणी करों येईल । विठोबाचें प्रेम आणितां नये रे । 


१। 
२ । 
३ | 
४ । 
५ | 
६ । 


१। 
२। 
३ । 
४ । 
५। 
६ । 


१। 
ह | 
३ । 
४ । 
५। 
६ । 


१। 
२ । 
३ । 
४ । 
५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६३३ 


१९६०. चरण ध्याऊं.तरी चरण पाताळी । हृदयकमळीं केवीं राहे । १ । 
रूप ध्याऊं तरी वेदां अगोचर । वर्णितां साचार केंवि होय । २ । 
नाम ध्याऊं तरी अनंत गुणनाम । त्याविण परब्रह्म पाविजेना। ३ । 
तीर्थे हिंडिजे तरी भूमि नव खंड । आयुष्य उदंड नाहीं मज। ४ । 
धर्म करुं तरी न तुटे हे तृष्णा। संसार बंधन केवीं तुटे । ५ । 
नामा म्हणे केशवा अघटित घडे । जन्म मरण कोडें घालिसी झणीं। ६ । 


१९६१. जतन करावया उभा विटेवरी । तळवटीं पंढरी वोढवली । १ । 


तिहीं लोकीं पिकला जगज्जीवन | प्राप्त पाहुनि देतसे । 
चातक चिंतनीं जळधर गगनीं । पुढारला मुनी पुंडलीक । 
विष्णुदासनामा विनवी वेळोवेळां । प्रेमजीवनकळा मुराली । 


१९६२. कमळार्भ गर्नी धोर चिता की । पदाठसे वरी उमटताती । 
नीलोत्पल जैसें चरण वानूं कैसे । सकुमार राजस विठ्ठलाचे । 
लावण्यसागरु रूप पाहों ठेली । दृष्टी पैं खुंटली रुक्मिणीची । 
नामा म्हणे विठोचे चरण सकुमार । तेथें वाहे धार गंगादेवी। 


१९६३. परब्रह्ममूर्ति सांवळें सगुण । पंढरी निधान वाळुवंटी। 
आनंद अमृत वबोळला दरुशनें। तुटेल बंधन हेळामात्रें । 
नामा म्हणे असो नामीं सदा मन । उभा नारायण भेटी पुरे। 


१९६४. शांति भीमातीरी भक्ति पंढपुरी । प्रेम विटेवरी देखियले। 
देखिलागे माय देखिलागे माय। देखिलागे माय पंढरीये । 
नामा रूपातीत नित्य सदोदित । जेथें विरे चित्त योगियांचें। 
दुरी ना जवळी त्रिपुटी वेगळा । केशव भेटला नामा म्हणे। 
१९६५. ध्यान धारणा नलगे टाळी । विठो पाहावा उघडे डोळीं । 


विठो समाधीचे सुख। पाहतां हरे तहान भूक। 
नामा म्हणे न करीं कांहीं । चित्त रंगलें हरीचे पार्यी। 


२ 
३ 
। 1 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
१ 
र 
४ 
१ 
२ 


३ 


६३४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१९६६. हरिसी शरण रिघा वहिलें। राहे कळिकाळ उगलें । 
खंडलें एका बोलें । विठ्ठल समर्थे अंगिकारिलें । 
नामयाने संसारा जिंकिले । केशव चरणीं मन ठेविलें । 


१९६७. केशव पै मुक्ति केशव पै भक्ति। केशव विश्रांति पंढरीये। 
केशव लौकिकीं केशव व्यवहारी । केशव निर्धारी नाम तुझें। 
नामा म्हणे आम्हा केशव वोळला। भावासि भुलला वाळवंटी । 


१९६८. हरिहर ब्रह्मा इद्रादिकां देव। इच्छिताती केशवा पायधुळी। 
यावरी गोपाळ आनंदें नाचती । भूषणें श्रीपति शोभायमान । 
पाहोनियां सुख आले सर्व देव । पंढरीचा राव पाहावया। 
नामा म्हणे मिषें गोपाळकाल्याचे। निरंतर बाचे घेत नाम। 


१९६९. पंढरीस जावें जीवन्मुक्त व्हावें । विठ्ठला भेटार्वे जिवलगा । 
कायावाचामन चरणीं ठेवावें । प्रेमसुख घ्यावें सर्वकाळ । 
सुखाचे साजिरें श्रीमुख पहावें । जीवें उतरावे निंबलोण । 
बाहेरी भीतरीं कैवल्य आघवे । वाचे न बोलावें ब्रह्मानंदु । 
चिरंजीव नामा कंठीं धरी प्राण। करी तुझें ध्यान रात्रेदिवस । 
१९७०. विचारूनि पाहा पंढरिचें पाडे । सुख होय थोडें क्षीरसिंधू । 
सांडूनि वैकुंठ आले जगजेठी । वस्ती वाळवंटीं केली जाण। 
भक्त साहाकारी ब्रीदें बडिवार । सेवा सुखसार पांडुरंग। 
जीवींचे सोयरे न मिळे वैकुंठी । हरिदासा भेटी आडलिया । 
प्रीतीचे बोरसे उभा मागें पुढें । जीवासी आवडे भक्त राणा। 
लक्ष्मीचा विलासी न वाटे विश्रांती । आवडे श्रीपति भक्तभावा । 


२ 
३ 
१ 
र 
३ 
ड 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 


६ 


सर्गे सर्वकाळ धांवे पाठोवाटी । घाली कृपादृष्टी तयावरी। ७ । 
अमृत सुरस नव्हेचि पैं गोडी । म्हणोनि आवडी काल्याची । ८ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


हरुषें निर्भर सुरवरा खेळे। वाळवंटी लोळे संतसंगे । ९ । 


६३५ 


अठ्ठावीस युगें उभा विटेवरी । भक्तप्रिय हरि स्वामी माझा । १० । 
नामा म्हणे त्याचे सुखरूप पाय । क्षणेक न होय जीवाहुनी । ११ । 


१९७१. पुंडलिकें रचिली पेंठ । संत ग्राहिक चोखट। १ । 


प्रेम साखरा वांटिती । नेघे त्यांचे तोंडीं माती । 
समतेचे फणस गरे। आंबे पिकले पडिभरें । 
नामद्राक्षाचे घड | अपार रस आले गोड। 
नामा म्हणे भावें घ्यावे । अभक्तांचें मढेँ जावें। 
गोपाळकाल्याचा प्रारंभ संत नामदेवांचा आहे 
१९७२. माझिया भ्र्ता जे ठेविती दूषणा । तुटोनी रसना पडेल त्यांची। 
ऐसे दुराचारी असती जे नर । भोगिती अघोर सत्य जाणा। 
माझिया भक्तां जे करती छळण बुद्धि । त्यांची वंशवृद्धि नव्हे कदा । 
माझिया भक्तांचा करिती उपहास । त्यांचा समूळ वंश यमलोकी । 
केशव म्हणे नामया बोलिलों सत्यवाणी । लटीकें म्हणेल पतनीं पडेल पापी । 


१९७३. हरिनाम गातां पवित्र। सेविती हरिहर ब्रह्मादिक। 
नाम तारी नाम साहाकारी । नामें उच्चारी रूपें तुझीं । 
ऐसीं अनंत नामें तुझीं न वर्णवती देवा । नामा म्हणे केशवा विनवितसें। 


१९७४. अनाथाचानाथ दीनाचा दयाळ । भक्तांचा कृपाळ पांडुरंग । 
येगा तूं विठ्ठला माझिया माहेरा। कृपेच्या सागरा पांडुरंगा । 
वर्णिती पुराणें न करीं लाजिरवाणे । बोलती वचनें सनकादिक । 
कृपेचा सागरु कैवल्य उदारू। रखुमाईचा वरु पांडुरंग । 
पुंडलिकाचे भेटी अससी वाळवंटी । हात ठेवुनि कटीं विटेवरी। 
भक्तिलगीं कैसा उभा असे तिष्ठत । असे वाट पहात भीमातीरीं । 
येऊनि जन्मासि पहावी पंढरी । तेणें भवसागरी तरसील । 
नामा म्हणे मज हरीचा विश्वास । झालों असें दास जन्मोजन्मी । 


२ 


६३६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१९७५. जनीवनी अवघा देखे जनादन। नित्य हे वचन राम नाम। १ । 
खुंटतिल योनी तुटतील यातना । भक्ति नारायणा पावेल तुझी । २ । 
स्मरेल सदा काळे न लागती पाल्हाळे । सर्वत्र गोपाळ वसिजे सदा। ३ । 
नामा म्हणे ब्रह्म सर्वमय हरि । येक चराचरी जनार्दन । ४ । 


१९७६. आहासी हो नाही आणिक प्रमाण । नामासी कारण विठोबाच्या । १ । 
घालोनियां कास करितो कैवाड | येवू नेदि आड कळीकाळासी। २ । 
अबद्ध वाकुडे गावू कैसे तरी । वाचे नाम हरी उच्चारण। ३ । 
नामा म्हणे निकी सापडली सोय । न सोडी मी पाय केशवाचे । ४ | 


१९७७. केशव पुसे नामयासी । तुझी नांदणूक कैसी । १ । 
आम्हां काय उणें काय उर्णे । तुझेनि धर्मे दातारा । २ । 
तुम्हां घरीं बोचके लुगडी । आम्हां घरीं पोरें उघडीं। ३ । 
तुम्हां दुर्ग दारवंटा । आम्हां घरीं बारा वाटा । ४। 
तुम्हां घरी गाई म्हैशी । आम्हां घरीं उंदीर घुशी। ५ । 
तुम्हां घरीं बटकी दासी । आम्हां घरीं आहेत लांसी। ६ । 
तुम्हां घरीं शेजा बाजा । आम्हां घरी तृण शेजा । ७। 
तुम्हां घरी सुवर्ण मडकीं। आम्हां घरीं खापरें फुटकीं। ८ । 
तुम्हां घरीं लेकुरे वाडें। आम्हां घरीं तुळशी झाडें । ९ । 
नामा म्हणे तुमचे घरीं सोनें दाम । आमुचे घरीं तुमचें नाम । १०। 
१९७८. अपराधी तरी केला अंगिकार । कासया विचार तुज माजी। १ । 
लोहो होतें परि परिस संगति । तैसा तूं श्रीपती जगामाजी । २ । 
घुसळितां रवी नेणें लाभ हानी। तैसें चक्रपाणि होऊं नये। ३ । 
हीन दीन सर्व तुझाच आधार । नामा म्हणे सार हेंचि आतां । ४ | 
१९७९. अविनाश वस्तु स्वयंभु संचली । ऐसी तैसी बोली साहिना त्या। १ । 
वर्णिता लागेनाचि पार | झाला तदाकार अनुभवे । २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६३७ 


मौन्य रूपें तेणें दाखविली खुण । दिसेना आपण दुर्जेविण। ३ । 
घेऊं लागे नाम झाला लज्जित। बोलताती संत ब्रहा असे । ४ । 
नामदेव म्हणे ब्रह्म तें अब्रहा । त्या नामी निमग्न नाना झाले । ५ । 


१९८०. हैं कोणाचें महिमान । पाणियाचें मोती होणें । धृ०। 
अहो पडतां नीरबिंदु । मुक्त मोती होय सिंधु । १ । 
शिळेमाजी हो दर्दुरी। अन्नोदक दिलें हरि। २। 
नामयाचें ब्रह्मज्ञान । अवघ्या सत्तेचे महिमान । ३ । 
# नाटाचे अभंग # 
१९८१. विठ्ठल बिसांवा सकळिकां। विठ्ठल आधार तिही लोकां | 
विठ्ठल नकळे ब्रह्मांदिकां । विठ्ठल देखा पंढरीये। १। 
विठ्ठल डोळस सांवळा । विठ्ठल पाहाती अबलाबाळा । 
विठ्ठल ध्यावा वेळोवेळां । विठ्ठल कमळावल्लभ । २ । 
विठ्ठल धरारे मानसीं । विठ्ठल सोडवील अहर्निशीं। 
विट्टलावीण मुक्ती कैंची । कुंटणी गणिकेसी उद्धरिलें । ३ । 
विठ्ठल उभा भीमातिरीं । कर ठेवुनि कटावरी। 
विठ्ठल भक्तकाज कैवारी । विठ्ठल हरी महा दोष। ४। 
विठ्ठल अनाथा कोंबसा । विठ्ठल नुपेक्षी भरंवसा । 
विठ्ठलेविण शून्य दाही दिशा । विठ्ठलाविण नाहीं हे अनेक । ५ । 
श्रीविठ्ठल धन्य दिवस । श्रीविठ्ठल भक्तिरस । 
श्रीविठ्ठल परम पुरूष। विष्णुदास म्हणे नामा। ६ | 


१९८२. देवा दिवस गेले वायांविण। हरिसी न रिघतां शरण । 
बाळकत्व अज्ञानपण । तै आठवण नव्हेचि। १ । 
भाला तारूण्याचा अवसरू । सवेंचि विषयाचा पडिभरू। 
शिम क्रोध मदमत्सरू । अति व्यापारू तृष्णेचा। २ । 


६३८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


सर्वेचि वृद्धत्व पातले । सकळ इंद्रिये सांडियलें। 
देह न करी म्हणितलें । अंतर पडलें भक्तीसी । 
देवा हित कांहीं नव्हे माझें । दास्यत्व न घडेचि तुझें । 
आयुष्य गेलें वांया कार्जे । धरणिये ओझें पैं झालें । 
पुनरपि जन्मा येणें मागुता । कवण जाणे कैसी व्यवस्था । 
कैसा देह लाधेल अनंता । केव्हां तव चरणीं येईल । 
आतां मज करूं नको उदास । तुझिया नामाचा विश्वास । 
हृदयी नांदे हृषीकेश । विष्णुदास म्हणे नामा। 


१९८३. मज चालतां आयुष्यपंथें। तारुण्यचन पातले तेथें । 
मदमत्सरादि श्वापदे बहुतें। आलीं कळकळीत मजपाशी । 
तीं धांवती पाठोपाठी । पाहें तंब विषयाचे घाटीं। 
काम क्रोध व्याघ्रांची दाटी । देखोनि पोटीं रिघाले पाय । 
मग स्वधर्ममार्गी रिघालों। तंव अहंकारतस्करें आकळिलों । 
राहे राहे म्हणोनि उभा केलों । तेणें अंतरलों स्वामिया । 
जंब क्षण एक उघडिले डोळे । पाहें तव कंठ व्यापिला व्याळें । 
मायामोहसरपी ` डंखिलें । त्यांचिये गरळें झळंबलों । 
जंव न पवे शेवटील लहरी । तंव थांब उपाब करीं । 
विष्णुदास नामा धांवा पुकारी । माझी कैवारी केशिराज । 


१९८४. तुज नेणों गा महेशा । म्हणुनि आलों गा गर्भवासा। 
अंध कूपीं पडिला जैसा। रात्रिदिवसा तो नेणे। 
तुझिया नामाची सांगडी। अखंड देई ते न खंडी। 
पावेन मी पैलथडी। त्या सांगडी आधारे। 
कामक्रोधादि जळचरीं। कासाविस जालों भारी। 
व्याकुळ होय चिंतालहरीं । दुःखें भारी दाटलों । 


३ । 


१। 


२ । 


३ । 


४ । 


2 


५ | 


१। 


२ । 


३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


कल्पना व्याळी गुंडाळिलो पायीं । तेणें बुडालो विषयडोहीं । 
भवर्ते पार्हे तंव कोण्ही नाहीं । मग तुज ध्यायीं विश्वेशा। 
मज बांधुनी कर्मदोरी । घातलें संसारदुर्धरी । 
मायानदीच्या महापुरी । बाहावलों गा दातारा । 
ऐसा खेद क्षीण जालों बहुवस। न देखें विश्रांतीची वास। 
विनवी नामा विष्णुदास । गर्भवास पुरे आतां | 


१९८५. देवा तुझी अवज्ञा घडे । तयाचे दांत होती वांकुडे । 
व्याधिविण देहीं पीडे । बुडे सागरी चितेच्या। 
देवां तूं होसी उदासीन। तरी हांसती सकळ जन। 
जेथें जाय तेर्थे होय अनमान । जगाधीन होऊनि ठाके। 
देवा तूं नाहींस जयाचे चित्तीं । सोनें धरिल्या होय माती । 
पीक न पीके तयाचे शेतीं । पेंबी पाणी निघतसे। 
सेवा करी जयाचे घरीं । तींचि होतीं पाठमोरीं। 
इष्टमित्र सज्जन सोयरी । आप्त वैरि होऊनि ठाके। 
पाय ठेविला चुके आपण। मागतोचि मागे जाण। 
सत्यास घडे आपदास्थपण। बोल तितुके लटिकेचि। 
ऐसा अनुभव घडला मज । म्हणोनि बा शरण आलों तुज। 
नामा म्हणे केशीराज । कृपा करीं दातारा। 


१९८६. देवा छळें पाप कांपते मेदिनी । षट्कमें सांडियेलीं ब्राह्मणीं । 
दैत्यांचेनि भारे दाटली अवनी। प्रथम चरणीं कलियुगी । 
लटिक्याचा साच जिंकियेला कली । पाखांडी वेदातें न मानिती बळी । 
अधर्म प्रवर्तला महीतळीं। ऐसीं पापें कळीं थोर झालीं । 
प्हणोनि करूणा भाकितु आहे । जैसी व्याघ्रे वेढिली गाये । 
नेंबि पंचानन ग्रासूं पाहे । तैसे दिसती नारायणा | 


६३९ 


४ । 


५ । 


६ । 


१। 


३ | 


३ । 


६४० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


भक्ति भावो नावडे पैं गा । जैसें कां अमृत मुखीं भुजंगा । 
डंख करू आवडे जगां। ऐसें श्रीरंगा नवल चोज। 
भ्रतारभक्ति सोडियली नारी । परपुरूषीं मन निर्धारी । 
पितियासि पुत्र असों नेदी घरी । नित्य निंदा करी अपमान । 
म्हणोनियां जिवें त्रासु घेतला । सत्य लोपलें धर्म बुडाला । 
अझूनि काय पाहतोसि उगला । धांवें विठ्ठला म्हणे नामा। 


१९८७. वेदांवेगळे कर्म करी। मनी पाखंड धरी । 
तो पचिजे अघोरीं । चिरकाळ वरी। 
तो न आणावा पै दृष्टी । तोचि दोषी एक या सृष्टी। 
तो होईल महा कष्टी । हरीसि न भजतां । 
संध्या स्नान नेणे दान। नेणे हरिकथा श्रवण। 


तोहि पतीत जाण । महापातकी चांडाळ। 
सांडूनि ब्राह्मणपण । शूद्ररीती आचरण । 
तो दृष्टी पड़लिया जाण । महादोष घडेल । 
निंदा करी जो संतांची। पूजा नेणे जो देवाची । 
तोचि राशि पापाची । प्रत्यक्ष जाणावी । 


तीर्थ न करी हिंडतां। व्रत न करी बोलतां। 
पुराण नायके पाहतां । तो तंव राक्षस जाणावा। 
सदा अमंगळ अशुची | गुरु आज्ञा भंगी साची। 
अखंड निंदा करी संतांची। तो स्वामिद्रोही जाणावा। 
कपट शिके नानाविध। गोत्रजांशी करी विरोध । 
तो जाणावा हें प्रसिद्ध । महापातकी चांडाळ । 
गृहदारावरी नाहीं चित्त । परस्त्रियेसी करी स्तुत। 
तो प्रत्यक्ष महा दैत्य। त्याचें मुख पाहों नये। 


४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६४१ 


नाठवी जो उपकार । स्वामीसी न करी जो नमस्कार । 
तो जन्मांतरींचा “होय नर । पतीत चांडाळ बोलिजे। १०। 
पाखांड रची कवित्व । माता पितियाचें न करी महत्व। 
पंच पातकी जीवित्व। तो पूर्वीचा बोका होता । ११। 
नामा म्हणे तैसे दोषी।न आणावे पंढरीसी । 
काय करावे ते पाषाण जन्मासी । जे विङ्टलनामासी मिळतीना। १२। 


१९८८. यम सांगे दूतां । तुम्हीं जावें मृत्युलोका। 
आपुलाला लोक जितुका । तितुका आणावा । १ । 
तुम्हां सांगतों कुळरंग। निंदा द्वेष करिती राग। 
खरी खोटी चहाडी सांगे। तें कुळ आपुलें । २ । 
ज्यांचे विषयावर ध्यान । परद्रव्य परस्त्री गमन। 
धर्मासी विन्मुखपण । तें कुळ आपुलें। ३ । 
भार्वेवीण भक्ति करिती । भक्तिवीणें भाव दाविती । 
त्यांची तुम्ही फजिती । बहुतां प्रकारें करावी। ४। 
पत्रसंचारी जे लोक । देव सांडून देवताउपासक। 
झोटिंग वेताळ खेताळ देख। ते सखे बापा तुमचे । ५ । 
टिके वासनेच्या नवसा। करिती करविती पशुहिंसा । 
यानें बहुत दिवस भरंवसा । धरिला आहे । ६ । 
पातकी पातकी गुरूद्रोही । हित सांगतां गुरूसी हेडवी । 
वेष्णुदासावेगळें करून पाहीं । सांगितले तितुके आणावे। ७ । 
पमा म्हणे एक्या पातकीयां दंडिती । नाना विपत्ति काय सांगूं किती । 
वेष्णुदासाचे बंदिती । चरणरज ते यम। ८। 


!९८९. अरे मना तूं मर्कटा । पापिया चांडाळा लंपटा । 
रट्टा हिंडसी सुनटा। अरे पापी चांडाळा । १। 


115 संत नामदेवांची ( मराठी 1--21 & 


६४२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अरे तुज पापावरी बहुगोडी। देवधर्मी नाहीं आवडी। 
तेणें न पावसी पैल थडी। कर्म बांधवडी पडसील । २ । 
अरे तूं अभिलाषिसी परनारी। तेणें सिद्धपंथ राहेल दुरी । 
जवळी येईल यमपुरी । आपदा पावसील । ३ । 
आतां तुज वाटतसे गोड । अंतकाळी जाईल जड। 
महादोष येति सुखा आड । करितील कईवाड यमदूत। ४ । 
माझें शिकविले नाइकसी । आतां सांगेन बळिया केशवासी । 
धरूनि नेईल वैकुंठासी । चरणीं जडसी म्हणे नामा। ५ । 


१९९०. नानापरिची दैवते । बहुत असती असंख्यातें । 
सेंदुर शेरणी जीं इच्छितीं । तीं काय आर्त पुरविती। १ । 
अंध नको होऊं आलीया | भजे भजे पंढरिराया । धृ०। 
सोडूं नको विष्णु त्रिरात्र पारणिया । तोंडी कुलूप पाठी गळ टोचोनियां। २ । 
बाळा अबळा मुकी मोळी । क्षुद्र देवता जीवदान बळी । 
तेणें न पावती सुख कल्लोंळी । एक बिठ्ठलावांचूनियां । ३ । 
नाना धातूची प्रतीमा केली। षोडशोपचारे पूजा केली। 
दुकळी विकूनि खादली । तें काय आर्त पुरविती। ४ | 
आतां दृढ धरोनियां भाव | वोळगा बोळगा पंढरीराव। 
आपुले चरणीं देईल ठाव । विष्णुदास नामा म्हणे। ५। 


१९९१. अर्चन विष्णूचे नाहीं पूजन। तये गांवींचे अनामिक जन । 
भूतप्रेताचे करिती भजन । तयासि दंडन करी यम। १। 
हरीसी वंचोनि सुकृत करी। तया नांब पुण्य ठेविजे जरी। 
तुटोनि पडो तयाची वैखरी। अंतीं महा घोरी वास तया। २ । 
समारंभ करिती आणिका देवाचा । म्हणती येणें विष्णु तृप्त होय साचा । 
धिग्‌ धिग्‌ आचार जळो त्यांचा । वांयावीण वाचा विटाळली । ३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


पहा हो नवही द्वारे एकेचि देहीं । रसस्वाद कान देतील कांहीं । 


जयाचा मान तयाच्या ठायी । येतसे पाहीं सेवितां। 
जो  देवदेवां शिरोमणि । असुर रुळती जयाच्या चरणीं । 
तो सांडिता चक्रपाणि । भजना हानी होईल तुझिया । 
विष्णुदास नामा विनवी जगा। अझूनि तरी हरीसि शरण रिघा । 
जे जे अपराध केले असतील मागा । ते ते नेईल भंगा स्वामि माझा । 


१९९२. जन तुम्ही करारे उदीम । वाचे स्मरा नारायण। 
तो तुम्हां चुकवील जन्ममरण । मायाभ्रमण चुकवील। 
तारू करुनी शरिराचें। केणें भरिलें हरिनामाचें । 
शिड उभविरले सत्त्वाचें। वल्हें पडती धर्माचें। 
आत्मयांची करुनी कुवे काठी। वारा लागतो जगजेठी। 
तारू चाले थोरा नेटी। विठ्ठल भेटी पंढरीये। 
तारा सांपडलें बंदर । राया विठोबाचें नगर। 
तें बा संतार्चे माहेर । विष्णुदास म्हणे नामा। 


१९९३. तो देव स्मरारे अनंत। जो कां वैकुंठींचा नाथ। 
दृढ धरा रे हृदयांत । तेणें यमपंथ चुकेल। 
आकांतीं द्रौपदीयें स्मरिला। तिची वस्त्रें आपणचि झाला। 
सभेमाजी मान रक्षिला। काळ पैं झाला कौरवांचा। 
बिमळार्जून उन्मळिला । जरासंध तोही मारिला। 
कंसासूर निर्दाळिला । कान्हया झाला गोकुळींचा। 
ध्रुव जेणे आढळपदीं बैसविला । नामें एक अजामिळ उद्धरिला। 
उत्तरेचा गर्भ रक्षिला । तैं सोडविला परीक्षिती। 
जाति कुळ न पाहेची । नामें एके उद्धरिलें गणिकेसी । 
खाय त्या गोपाळाचें उच्छिष्टासी । सोडवी गजासी पाणियाडें । 


1915 संत नामटेवांची ( मराठी )--210 


६४३ 


रै । 


४ । 


१। 


२। 


३ | 


४ । 


५। 


६४४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ऐसा तूं कृपाळु गा देवा । प्रसन्न झालासि पांडवा । 


विष्णुदास नामा विनवी केशवा । प्रेमभाव द्यावा मजलागीं । 
१९९४. प्रतिदिनीं स्वधर्म करी । हरिमूर्ति नमस्कारी । 
भावें भजन वसे शरीरीं । तोचि भक्त हरीचा। 
अनंत  जन्मींचे कांट। तेणेंचि केलें सपाट । 
स्वधर्मे करोनियाँ नीट | शुद्धपक्ष हरि हरि। 
तेंचि तापसा सामर्थ्य । तेर्णेचि जोडिलें तीर्थ । 
त्याचे धरोनि मनोरथ । हरिभजन पर्थी लागला। 
देवो त्याचा अंकिला । सत्वा न टळे तो कष्टविला । 
अकर्मी तोचि भला । त्याचें धन्य जीवित्व। 
तोचि सफळ सकळीं। सदा निर्मळ सर्वकाळी । 
जो हरिनामें वाजवी टाळी । तोचि समर्थ त्रिभुवनीं। 
नामा हरिरंगी रंगला | तेणें विठ्ठल संतोषला । 
येऊनियां राहिला । हदयकमळीं भक्ताच्या । 
१९९५. नाम जींही उच्चारण केलें। तींहीं वैकुंठ साधिलें । 
भवसागर पार पावले। उद्धरले हरीभक्त। 
नाम दुर्लभ दुर्लभ । तारील हा पदानाभ। 
पुंडलिकें करोनिया स्वयंभ। केशव मूर्ति केली उभी। 
ऐसें अगाध हरी रूपडे । प्रत्यक्ष पुंडलिकापुर्ढे । 
भक्ती काज कैवाडें । भीमातीरी उभा असे। 
वर्णावया न पुरे शेष । वेदां न घालवे कांस। 
तेर्थे शास्त्र काय घेती भाष । रूप वर्णावया हरीचें। 
उद्धब अक्रूर द्वापारीं । त्यासवें खेळले हरी । 
मग उद्धरिले अवधारीं। ज्ञान देऊनि श्रीकृष्णें। 


६ । 


; 


२। 


३ । 


४ । 


५ । 


६। 


५8, 


७! 


३ । 


४ । 


५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नामा म्हणे ऐसे नाम । हरीकथेसी धरी प्रेम । 


तरी तुझा धन्य होईल जन्म । मनुष्य जन्मी असतां | 


१९९६. काये करावें हें बदन | जेथें नाही हरिचें कीर्तन । 
काये करावे हे श्रवण। हरिचे गुण नाइकति। 
काये करावे हे नयन। जे नोळखति पाप पुण्य । 
काये करावे हे करचरण। तिर्थागमन न घडेची। 
काये करावें जोडलें धन । जैसे कां भुजंग रक्षण। 
काये करावें गृहस्थपण। अतीता भोजन न घडेचि । 
काये करावें योगीपण। मूळ इंद्रिया नाहीं बंधन । 
काये करावें कठिणपण । उदकी पाषाण भिजेचिना। 
काये करावे ` सुंदरपण । मन मैळ कुश्चीळ तनु । 
काये करावे जाणितेपण। सर्वाभूतीं भजन जया नाहीं । 
काये करावें आयुष्यहीन। नुसतें बत्तिस लक्षण । 
नामा म्हणे तैसें भक्तिविण । केशव निधान अंतरले । 


१९९७. नटनाटकी नारायणा । पार नाहीं तुझिया गुणां । 
कां न ये माझी तुज करूणा । दयाघना पांडुरंगा । 
पडिलो मोहाच्या बांधवड़ीं। पायीं जडली आशा बेड़ी। 
तुझी कीर्ती ऐसी चोखड़ी। घालुनि उडी सोड़वी। 
मागे तारिले अनेक। महापापी अजामेळादिक । 
आतां कां हो अलौकिक | मौन्य सुख धरिलेंसे । 
मी जरी महापापी । तुझा म्हणबितों साक्षेपी । 
येर्थे उपेक्षितें तथापि। ब्रीद स्वरूपी लोपलें। 
नामा म्हणे देवाधिदेवा । भेटीस उशीर न करावा! 
पुरवी माझा येतुला हेवा । ये माधवा विद्ठला। 


६४५ 


६ । 


१। 


२ । 


३ । 


४ । 


४ । 


५। 


६४६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१९९८. सर्व जिवां करी कारुण्य । वाचे सत्य उच्चारण । 


नित्य नामस्मरण । तोचि दास भगवंताचा । 
धन्य धन्य भूमंडळीं । धन्य धन्य साधुवचन पाळी । 
वेदमर्यादा वेगळी । कार्ये न करी सर्वथा। 
प्रातःकाव्ठी उठुनी । नरहरिनाम उच्चारूनि । 


उभा राह्नि किर्तनी । जय जय नामें गर्जतसे । 
देवभक्ति आवडे ज्यासी । पुण्यप्रारब्ध म्हणती त्यासी। 
जो उपजोनि आपुले वंशी । पूर्वजांसि उद्धरितो। 
तीर्थे एक भावे भज़न। नित्य सत्य तें पिंडदान। 
भूतदया तें भागीरथी स्नान। तेथ जनार्दन उभा असे। 
देखिलिया ब्राह्मण । वेदांसमान देत मान। 
यथाशक्ति करूनि दान | अतिथिपूजन जो करी। 
नामा म्हणे तोचि तरे। वैकुंठ तेथें उतरे। 
तीर्थे म्हणती तो त्वरें। पाहों दृष्टी एकवेळ । 


१९९९. देवा तुझें मी चाटारु। सहस्रा एका हाकीं करू। 
लाभ होतसे' अपारु। घडी घडीये माझारी। 
तुझ्या पायांची जोडी | त्यासी होतसे परवडी । 
आवारु न लाहे एक घड़ी । नंदाप्रिय होतसे । 
मुदल पुसतसे वेळोवेळां । हा मना रे पापी चांडाळा। 
सांग चोविसां आगळा | कवणेपरी न धाय | 
वासना मागतसे तुज । हे द्यावी जी मज। 
दाटणी होतसे सहज । म्हणवोनि मज अंकीतसे। 
नामा म्हणे जी दातारा | तुझिये भेटी सारंगधरा। 
लाभ होतसे अपारा । घडी घडीये विट्ठला। 


१। 


२। 


३ । 


& । 


५। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०००. आम्हां संगती नावडे काहीं । म्हणोनि झालों बा विदेही । 
दुःखमूळ संगतीचें पाही । आम्ही नव्हों त्या गांबींचे । 
आम्हां माहीं रूप नांव । वस्तीसी नाहीं एक ठाव। 
मने घ्या इच्छेसि धांव। आम्ही नव्हों त्या गांींचे। 
स्नान केलें गंगातीरीं। गंध लाविलें पंढरपुरी । 
संध्या केली कृष्णातिरीं। आम्ही त्या नव्हों गांवींचे। 
भिक्षा केली कोल्हापुरी । भोजन केलें महाद्वारी। 
निद्रा केली माहुरी । आम्ही नव्हों त्या गांवींचे। 
ऐसियाची संगत करीं । त्याचे चरण हृदयीं धरीं। 


नामा म्हणे या संसारीं। आम्हीं नव्हों त्या गांबींचे। 
२००१. बोलवरी बोलती । श्रुति वाखाणिती । 
हरि पाविजे ती गति। वेगळी असे। 
तुज न पावे गा तें स्वप्न । हरिशब्द एकचि ब्रह्म। 
पाविजे तें चर्म । वेगळें असे । 
एक जाणीव खटपट । करिती ते सैराट। 
हरि पाविजे ती वाट । वेगळी असे । 
एक आहेत तार्कीक । चार्वाकादी वादक । 
हरि पाविजे तें सुख। वेगळें असे। 
एक चातुर्यवक्ते। व्युत्पन्न कवित्वें । 
संत रंजविते । लोकाचारी | 


जिहीं तुज जाणितर्ले । तिहीं मौन धरिलें । 
नामा म्हणे ते पावले । भक्ततियोगें | 


२००२. साधावया स्वरूपसिद्धी। सिद्ध साधक समाधी । 
बैसोनी ध्यान बुद्धी । परी तो हरी न सांपडे । 


६४७ 


३ । 


४ । 


५ । 


१॥ 


२। 


३ । 


६ । 


६४८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


धन्य धन्य वैष्णव संग | अखंड तेथें पांडुरंग । 
कीर्तनी नाचतसे अभंग । अखंड काळ सर्वदा । 
नाम घेतां धांबे विठ्ठल । न लगे तप नलगे मोल। 
कष्ट न लगती बहुसाल । हा कृपाळु दीनाचा। 
नामा म्हणे भक्तीचें कारण । भक्तीसी तुष्टे नारायण। 


याचें करितां कीर्तन । आपोंआप तुष्टेल । 
२००३. देहधर्म विहित करीं । द्वरैतभाव चित्ती न धरीं। 
सर्वाभूती नमस्कारी । एक आत्मा म्हणोनियां । 


एक तत्त्व एक हरी । एक चित्ते नमस्कारी | 
आदि अंतींचा नरहरी। सकळ कुळासी तारील। 
पवित्र त्याचे हें कुळ । आचार त्याचाचि सुशिळ। 


अखंड जपे सर्वकाळ । रामकृष्ण नरहरी । 
नामा जपे नाममंत्र । अखंड हरीनाम सहस्र । 
हाचि आमुचा निज मंत्र । रामकृष्ण गोविंद । 


२००४. तूं अवकाश मी भूमिका । तूं लिंग मी साळुंका। 


तूं समुद्र मी द्वारका स्वयें दोन्ही। 
तूं वृंदावन मी चिरी | तू तुळशी मी मंजरी। 
तूं पांवा मी मोहरी । स्वयें दोन्ही। 
तूं चांद मी चांदणी । तू नाग मी पद्मिणी। 
तूं कृष्ण मी रुक्मिणी। स्वयें दोन्ही। 
तुं नदी मी थड़ी।तूं तारू मी सांगडी। 
तूं धनुष्य मी भातोडी । स्वयें दोन्ही। 
तूं वेद मी स्तविता।तूं शास्त्र मी गीता। 
तूं गंध मी अक्षता । स्वयें दोन्ही। 


२। 


३ । 


डे । 


४ । 


५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६४९ 


नामा म्हणे, पुरूषोत्तमा। स्वये जडलों तुझ्या प्रेमा । 
तूं आत्मा मी कुडी । स्वयें दोन्ही। ६ । 


२००५. तुझें गुणनाप्र ऐकतां श्रवण गाराध्ये । अवलोकन करितां नयन नाराध्ये । 

पूजन करितां कर नाराध्ये । ऐसी नाराणुक द्यावी कमळापती । ध्रू० । 
नरहरि नरहरि या नामें उदंड । केव्हांही नसावें रिकामें तोंड । 
खांदी सतत वाहे करंड। मस्तकीं अखंड निर्माल्य राहे । 
नेत्री आनंदजळ बाहे । याम्रध्यें देवा झणें कांहीं उणें होय। 
तुझेनी प्रसादे जठर पोसिलें । चरणोदकें तृष्णाहरण केलें । 
नामें नृत्य करितां मन हें निवालें। दंडवत घालितां श्रम हरले । २ । 
गतशयनीं विसर न द्यावा श्रीरामा । यापरी निश्चित परमात्मा । 

तूं आलिया निवारिसी श्रमा । ऐसें केशिराजा विनवितो नामा । ३ । 


२००६. देवा तूं जया होसी प्रसन्न | तया नलगे कर्मबंधन। 
निके म्हणती सकळ जन । नीच शलोक वंदिती। १। 
तुझी दृष्टी कृपावंता। जयावरी पडे अनाथनाथा। 
तया न बाधी संसारव्यथा। सर्वस्व त्याचें हरीसी। २। 
माती धरिल्या होय कनक । भोग भोगिती परममूर्ख। 
नाढळती महादोष। मुखीं नाम गर्जतां। 
धन्य धन्य ते संसारीं पुरूष अथवा हो नारी! 
दरिद्र नाहीं त्याचें घरीं। तूं श्रीहरी सानुकुळ झालिया । ४ । 
ऋद्धि सिद्धि द्वारीं वोळंगती । वैरी दास्यत्व करिती। 
विषें अमृतें होती । तूं श्रीपति सानुकुळ झालिया । ५ । 
येथूनि नेसील परते । नामा म्हणे कैकुंठातें । 
लक्षा नये चहं वेदां तें। नाना मतें धुंडाळितां। ६ । 


जक 


EN 


६५० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२००७. यम सांगे दूता । तुम्ही जावे मृत्युलोका । 


नमस्कार हरिभक्ता । येर निंदका आणावे । 
आणूनि घाला नरककुंडी । कृमी घाला त्याचे तोंडी। 
पूर्वजासहीत त्याची बुडी । अंगी सांडस लावावी। 
जो न लावी गोपीचंदन टिळा । न घाली गळा तुळसी माळा । 
न जाय शरण त्या गोपाळा । त्या चांडाळ आणावे । 
आणिक एक सांगतो परी । स्त्री भ्रताराची सेवा न करी। 
तिसी आणावे झडकरी। जळत खांबी बांधावी। 
आणिक एक सांगतो पाही। जो पिडील ब्राह्मण गायी। 
अतिप्रीती विषयाच्या ठाई। त्या चांडाळा आणावे। 
हो का नारी अथवा नर । त्यासी द्यावा पै अनन्य मार। 
विष्णुदास नामया दातार । हा बडीवार बोलिला। 


२००८. जप तप अनुष्ठान हरी । एकचि तो नमस्कारीं। 
भूतद्रेष कदा न करीं । तप सामुग्री हेचि तुझी। 
हरी माधव यादवा। कृष्णा गोविंदा केशवा। 
येणें करोनिया . जीवा। सर्वकाळ रंजवीं । 
स्मरतां हरीचे नाम । पळोनि जाती काळयम। 
तुटती नाना योनी जन्म। गर्भवास मग नये। 
नामा जपे नामावळी। अखंड तप हेंचि सदा काळीं। 
हरिनामें पिटोनि टाळी । हाचि तरणोपाय सकळांचा । 


२००९. सर्वकाळ हरी जप। हेंचि तपामाजी तप। 
न लगती घालावे संकल्प । नाना मंत्राचे परीयेसी । 
मंत्रामाजी मंत्रसार । रामकृष्ण हा उच्चार | 
नित्यनित्य निर्विकार । हरी जोडेल साचारें। 


00 


है.1 


न 


1 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


मार्गे कृतायुगी सांगों । त्रेतायुर्गी काय ओळगों । 


द्वापारी कृष्ण रंगे रंगों परी कलीमाजी नामतारक । 


नामा म्हणे ग्रंथी । पाहे पां यथानिगुती। 
नाम जपतांचि तरती । हें व्यासाचे वचन ऐसें। 
२०१०. नाम वाचे उच्चारितां । हरे संसाराची व्यथा। 
जाती दोषाचिया चळथा। रामकृष्ण उच्चारणीं । 
ह्री माधव गोविंद । याची नामाचा जया छंद । 
तोचि पावेल परमपद । निजभुवन वैकुंठीं। 
जन्मजन्माची तपरासी । तेणें नाम आलें मुखासी। 


स्मरतां हरी हषिकेशी। सकळ पूर्वजां उद्धार। 
नामा जपे ध्यानीं मनीं। अखंड विठ्ठल हरी कीर्तनीं। 
तेणें जपे ये मेदिनी । कोटी यज्ञ घडले । 


२०११. अवधिया आचार निष्ठा। चित्त जरी जाय वैकुंठा। 
तरीच निस्तारिलें कष्टां । भवपाशापासोनी 
धन्य धन्य चित्तवृत्ती । विठ्ठल भक्तीसी पुढत पुढती। 
त्याचे पूर्वज उद्धरती । गीत गाती रामकृष्ण । 
हेचि जपतप ध्यान। हरी चरणीं ठेवूनि मन। 
साधलें कार्याचे कारण । रामकृष्ण उच्चारणीं। 
नामा जपे ठेऊनि चित्त । अखंडचरणीं झाला रत। 
पुरले आमुचे मनोरथ। सर्व कृतार्थ पैं झालों । 
२०१२. गोबिंद गुणाचें निधान। गोबिंद नयनीचें अंजन । 
गोविंद बाळकाचे स्थान । गोविंद चिंतन योगियांचें । 
गोविंद पांघुरे कांबळा। गोविंद कृपेचा कोंबळा। 
गोविंद भावालागीं भोळा । गोविंदे अजामेळा उद्धरिलें । 


६५१ 


३ । 


४ । 


६५२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


गोविंद बुद्धिची बुद्धि । गोविंद एकली मांदी। 
गोविंदे हरिली विध्नव्याधि । गोविंद सिद्धि स्मरलिया । 
गोविंद गोकुळपाळक । गोविंद अंगवर्णे एक। 
गोविंदें दैत्या लावियला धाक । गोविंद शेष शयनीं । 
गोविंद आडलिया काजा कैवारी । गोविंद बुडतियातें तारी । 
गोविंद सोळासहस्र नारी । गोविंद बाळ ब्रह्मचारी । 
गोविंद दान दीक्षा गुरू | गोविंदें अढळ केला धुरु । 
गोविंद नामया दातारु । रुक्मिणीवरु गोविंदु । 

# मूर्ति किंवा पोथी स्थापना प्रसंगीचे अभंग & 


२०१३. येथोनिया अवतार । रामकृष्णादि अपार । 
ते हे ध्यान विटे उगले। रूपी रूप सामावले । 


येथोनिया होती जाती। तो हा माझा कृपामूर्तिं । 
अवतार चिन्हमाळा । अंगी जयाच्या सकळा। 
अवताराची खाणी। नामा म्हणे चक्रपाणी । 


२०१४. अवताराची राशी तो हा उभर विटेकी । शंख चक्रगदापदासहित हरी । 
देखिला देखिला देवाआदिदेव बरवा । समाधान जीवा पाहतां वाटे गे माये । 
सगुण चतुर्भुज रूपडें तेज पुंजाळती । वंदुनि चरणरज नाम्रा विनवीतसे पुढती । 


२०१५. देवराज आले मंचकीं बैसले। भक्तांसि दिधलें अभयदान । 
दास हो तुम्ही सकळ सुखी रहा । सुखी राहोनियां आनंद करा । 
रात्रंदिवस माझें करा रे चिंतन । यमाचे बंधन नाहीं तुम्हां । 
विष्णुदास नामा गाऊनियां गेला। शेजे पहुडला देवराणा। 


२०१६. उदाराचा राजा उभा भक्तकाजा । उभारोनि भुजा वाट पाहे । 
म्हणे घ्यारे सुख प्रेम अलौकिक । साधन आणिक न लगे कांहीं। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


मनाचेनि मने हृदयी मज धरा। वाचेसि उच्चारा नाम माझें । 
जेणें कर्मे मज साधिलें पुंडलीकें। तेंचि तुम्हां निके सांगितलें । 
अनुदिनी आवडी करूनि नित्य नवी । मज धरा जिवीं सर्वभावे । 
म्हणोनि पांडुरंगा उभा भीमातीरीं । नामा निरंतरीं वोळगे चरण। 


२०१७. म्हणो दीनबंधु तुम्ही सावध व्हावें । संतांसी नमन माझे नाम जपावें। 
नामाविण साधन नाहीं कलियुगात । व्यर्थ श्रम होती पाहातां आणिकाचे मत्त । 
मताभिमाने तुम्ही जाल आइवाटां । अभिमाने ठकविलें नारदादि श्रेष्ठां 
आलिया जन्मास आतां न करी आळस । नामदेवालागीं सांगे जगन्निवास । 


२०१८. देव दयानिधि भक्तांचा कैवारी। नाममात्रें तारी सर्वालागीं । 
तया देवराया गावें हो आवडी | लागे मनीं गोडी सर्वकाळ । 
नाहीं यातिकूळ उंच नीच भेद । भाव एक शुद्ध पाहातसे। 
नामा म्हणे काय सांगावे नवल । अखंड दंडलें व्योमाकार । 


२०१९. देव गुज सांगे पंढरीसि यारे । प्रेमसुख घ्यारे नाम माझें । 
तारीन भवसिंधु घ्यारे माझी भाक । साक्ष पुंडलीक करूनि सांगे। 
काया वाचा मनें दृढ धरा जीवीं । मी त्याचा चालवीं भार सर्व । 
हें जरी लटिकें नामयासी पुसा । आहे त्या भरंवसा नामीं माझे। 


२०२०. अट्ठावीस युगें उभा ठेला द्वारी । पुंडलीकावरी ठेवुनि लक्ष । 
कृपेचा सागर भक्तजनवत्सल । आमुचा विठ्ठल मायबाप । 
भक्तीसि भाळला अरूप रूपा आला । वेळाईत झाला भक्तालागी । 
भक्तीचिया रूपें न घडे तें केलें । वैकुंठा आणिलें भूमंडळी । 
भ्रक्ति मुक्ति सिद्धी त्यापायी लागती । विदूगद गर्जती विद्वलनामें । 
नामा म्हणे केशव उदाराचा राव । सेवा चरणीं ठाव देई आम्हां । 


६५४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०२१. अवधी हे पंढरी सुखाची वोवरी । अवघ्या घरोघरीं ब्रह्मानंद । 
अवघा हा विठ्ठल सुखाचाचि आहे । अनुसरे तो लाहे सर्व सुख । 
पहावा नयनीं ऐकावा श्रवर्णी । अवघा घ्यावा ध्यानीं अवघ्या मर्ने । 
अवधिये आवडी अवघा गावा गीती । अवघा सर्वांभूती तोचि आहे । 
अवघा हा जाणावा अवघा हा मानावा । अवघा वाखाणावा अवघी वाचा । 
अवघा ओळखोनि अवघा गिळिजे मनें । अवघा हाचि होणें म्हणे नामा । 


२०२२. अवघी हे पंढर सुखाची मांदुस । माजी स्वयंप्रकाश रत्नहरी । 
धन्य संतजन येथिचे पारखी। ज्यां झाली ओळखी विटुलरूपी । 
अनुभवुर्नी चित्तीं पाहिलें विवेकें । धरिलें पुंडलिकें हदयकमळीं। 
भक्तिचे खेवण प्रेमाचे कोंदण। करोनि भूषण भोगितसें । 
युगें गेलीं परी पालटचि नाहीं। नित्य शुद्ध पाहीं तेजःपुंज। 
पाहतां नित्य नवें ध्यातां चित्त निवे। म्हणोनि नामा जिवें विसंबेना। 


२०२३. येईबो येईवो येईबो विठाबाई माऊली ये। 

निढळाबरी कर ठेऊनि वाट पाहे । 
येतिया पुसे जातिया धाडी निरोप | पंढरपुरी आहे आमुचा मायबाप। 
पितांबराची कांस शेला गगनी झळकला। 
गरूडावरी बैसोनि आमुचा कैवारी आला । 
विठोबाचे राज्य आम्हां नित्य दिवाळी । 
विष्णुदास नामा जीवे भावे ओवाळी। 


२०२४. झळझळीत सोनसळा । कळस दिसतो सोज्चळा । 
बरवें बरवें पंढरपुर। विठोबा रायाचे नगर। 
माहेर संतांचे । नामया स्वामी केशवाचें । 


A 


¥ 
१ 
२ 


रे 


'युगे अङ्घावीसे' च “जगन्माता पांडुरंगे' आरत्यानंतर आकल्प आयुष्य अभंग म्हणावा. 
श्री पंढरीत चौफाळा येथे हाच अभंग म्हणून सर्व दिंड्यांची आरती होते. 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६५५ 


# भगवंताला नेवेद्य अर्पण करताना व पंगतीचे प्रारंभी 


खालील अभंग हात जोडून म्हणावा # 
२०२५. केशवा माधवा गोविंदा गोपाळा जेवीं तूं कृपाळा पांडुरंगा । 
अच्युता वामना दशरथनंदना । जेवीं तूं बा कृष्णा पांडुरंगा । 
कृष्णा विष्णु हरी मधुसूदन मुरारी । जेवीं तूं नरहरी पांडुरंगा । 
ऐसी ग्लानि करितां विठ्ठल पावला । नैवेद्य जेव्रिला नामयाचा । 
भोजनाचे पंगतीत म्हणावयाचे अभंग 
२०२६. वैष्णवा घरी मांडिला पाहुणेर। नामाचा वोगर मांडियेला । 
घ्यारे ताट भरी जेवा पोटभरी। आनंद गजरी रामनाम | 
होईल पाईरव दुर्जना न सांगावे। एकांति सेवावे नामा म्हणे । 


२०२७. आजी आवंतण संतांचे । भोजन झाले हरिनामाचे । 
आम्ही जेवीलो जेवीलो । नामामृते पूर्ण धालो । 
बरवी परवडी वैष्णवांची। आवडी पुरली हरिनामाची । 
विष्णुदास नामा याती । केशव प्रसाद वाटती। 


२०२८. वैष्णवां घरीं सुकाळ । सदा झणझणती टाळ। 
कण्या भाकरीचे खाणें | गांठी रामनाम नाणें। 
बैसावयासी कांबळा | द्वारी तुळसी रंगमाळा । 
घरीं दुभे कामधेनु । तुपावरी तुळसी पानु। 
फराळासी पीठ लाह्या। वेळोवेळा पडती पायां। 
नामा म्हणे नेणती कांहीं। चित्त रंगले हरीचे पायी। 


२०२९. पाला खाऊनियां धाला बहिणी घी । भक्तिलागी हरि बेडा झाला। 
सुदाम्याचे पोहे कोरडेचि खाय। मटमटां पाहे चहूंकडे। 
विदुराच्या कण्या खाय धणीवरी । झाला बळिचे द्वारीं द्वारपाळ। 
नामा म्हणे हरिचे न कळती पवाडे । नेणों भक्तांपुर्ढे वेडा झाला । 


०८ NH A «७ 


०८ 0 -० ० :0 ,0 ०८ NAN ०८ -९४ -९ «७ -९७४ :९ -% 


६५६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०३०. काखे पान अंगणी उभें उगें। भोजन मार्गे रामनाम। 
आणिक नाहीं मज चाड । रामनाम गोड जेवूं घाला । 
अन्नरस सेवितां मंद पडलें । तुझेचि नाम रुचीस आलें। 
इच्छाभोजनीं तूं एक दाता । नामा विनवी पंढरिनाथा। 


२०३१. कोणे एके दिवशीं। विठो गेला जनीपाशीं। 
हळूच मागतो खायासी। काय देऊं बा मी तुसी। 
हातं धरून नेला आंत। वाढी पंचामृत भात। 
प्रेमसुखाचा ढेंकर दिला । जनी म्हणे विठो धाला। 


२०३२. माझा हा विठ्ठल येईल गे जेव्हां । जेवीन मी तेव्हां गोणाबाई। 
त्वरे जाऊनिया राउळासी पाहें । लवकरी बाहे भोजनासी। 
भरलिया रागे क्रोध त्याचा साहे। लवकरी बाहे भोजनासी। 
ज्ञानेश्वराघरी असेल बैसला | जाउनी विठ्ठला पाहें तेथें । 
जनी म्हणे देवा चला पुरुषोत्तमा । खोळंबला नामा भोजनासी । 


२०३३. जेवी जेवी बा विठ्टला। दहीभात कालविला। 
तुम्हा योग्य नोहे देवा। गोड करोनिया जेवा। 
भाजी भाकर अनाथाची। तूप पोळी समर्थाची । 
देव जेवोनि बैसले । दासी जनीने विडे दिले। 


२०३४. षड्रसाचे पक्वान्न । पाक केले रुक्मिणीने । 
आता उठा नारायणा। वेळ झालासे भोजना । 
मांडोनिया रंग पाट । विस्तारोनि ठेविले ताट। 
देव जेवोनि बैसले । दासी जनीने विडे दिले। 


२०३५. जेवी जेवी बा मुरारी । तुज वाढिली शिदोरी। 
कनकाचे ताटी । दहीदुधे भरली वाटी । 
आमुचे ब्रह्म सारंगपाणि । हिंडतसे रानोरानी। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


गोपाळांचे मेळी । हरी खेळे चेंडूफळी । 


तुळशीचे ” बखनी। उभी राहे दासी जनी। 


२०३६. खडतरले आसन त्यावरी धुडतरले वसन । 
रत्नजडीत सिंहासन तुजला कैसे रे विठोबा। 
काय करू उपचार भक्ति भावाचा लाचार । 
तू विश्वी विश्वाधार सर्व साक्षी रे विठोबा। 
फुटकासा तुंबा कैसे उदक घेसील तू बा। 
बाट पाहे रूक्मिणी ताट वाढून रे विठोबा। 
बाळूळे चिळूळे कुटके तेहि विटके आणि मोडके । 
माझ्या दासी घरचे कैसे खासी रे विठोबा। 
मोड़किसी बाज त्यावरी वाकळेची सेज । 
तुज सुकुमारासी नीज कैसी येईल रे विठोबा। 
काया कुर्वडिली प्राण पुष्पे वाहिली। 
काय ठावी नाही झाली दासी जनी रे विठोबा। 
& संत महिमान व दर्शन # 
२०३७. ब्रह्ममूर्ति संत जगीं अवतरले । उद्धरावया आले दीन जनां। 
ब्रह्मादिक त्यांचे वंदिती पायवणी । नाम घेता बदनीं दोष जाती। 
हो कां दुराचारी विषयीं आसक्त । संतकृपें त्वरित उद्धरतो । 
अखंडित नामा त्यांची वास पाहे । निशिदिनीं ध्याय संतसंग। 
२०३८. संताचा महिमा कोण जाणे सीमा । सीणला हा ब्रह्मा बोलवेना । 
संतांची हे कळां पाहतां न कळे । खेळोनियां खेळ वेगळाचि। 
संतांचिया पारा नेणें अवतारा। म्हणती याच्या पारा कोण जाणे। 
नामा म्हणे धन्य धन्य भेट झाली । कल्पना निमाली संतांपायीं । 


६५७ 


४ । 
५। 


१। 


१। 
२ । 
३ । 
४ । 


१ । 
&.1 
३ । 
४ । 


६५८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०३९. रवि रश्मि धरोनि स्वर्गी जाऊं येईल । परी साधुसंगतीचा पार नकळे नकळे । १ । 
वैतरणी उतरोनि वैकुंठा जाऊं येईल । परि साधुसंगतीचा पार नकळे नकळे । २ । 
स्वप्नींचा हा ठेवा साचहि होईल । परि साधुसंगतीचा पार नकळे नकळे । ३ । 
मायबाप बंधु भगिनी मिळे योनी । परि साधुची मिळणी भाग्ययोगें । ४ । 
तें व्रतें दाने गोविंद पैं भेटे । परि साधु तंब न भेटे भाग्येंबिण । ५ । 
नामा म्हणे केशवा बरा साधुसंग | यावेगळा भवरोग न तुटे न तुटे। ६ । 


२०४०. धणीवरी ध्यान करीं कारे मना । या सुख निधाना विठोबाच्या । १ । 
पढिये तैसें सुख आहे याचें पायीं । अनुसरोनि राहीं एकवेळ । २ । 
श्रीमुख साजिरें पाहीं दृष्टिभरी । जिवित्वाचें करीं निंबलोण। ३ । 
जेणें लक्ष धरोनि आहे पुंडलीक । तोचि भाव एक दृढ धरी । ४ । 
नलगे गुरूमंत्र नलगे जप तप | उघडे स्वरूप विटेवरी। ५ । 
नामा म्हणे धरी निकट संतचरण । तरीच प्रेमखूण पावसील । ६ । 


२०४१. मायेविण जें माहेर। ममतेविण जे सोयरे। ध्र०। 
ते मज भेटी केशवा । संत विश्रांतिचा ठेवा। १ । 


आंगेंविण अलिंगन । देऊनि निवविलें तनुमन। २ । 
असुनि नसती सर्वगत। सर्वाभूतीं सर्वातीत। ३ । 
लोभाविण ` लोभापर । लोभाविरहित करुणाकरं । ४ । 


नामा म्हणे विठोबाचे भेटी। प्राण दाटलासे कंठीं। ५। 


२०४२. कर्दळी फळ कर्पूर परिमळे भित्र । परि दोहींचें जन्म तें एकत्र जाण । 
आत्मा कीं परमात्मा अभेद कीं भिन्न । चंद्र सोमकांत शून्य महाशून्य। १ । 
सूर्य सूर्यकांत प्रकाश एकु । साधुसंत आरति राबो न रंकु। २ । 
भ्रमरांच्या रूजी मकरंद उधळती। असाध्य साधनीं लागल्या ज्योति । 
लयाचें लक्ष हारपली स्थिति। म्हणोनि साधुचरणी नित्य पंचारती। ३ । 
गोदेचा उगमु तो ठाईंच्या ठाई । आणिकें उदकें तीं चाली प्रवाही । 
तैसी साधुसंत कृपा उन्मत्त देहीं। सागरा भेटली क्षीरसिंधु तेही। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


सागरीचे उदक जगा निववीत । निवळूनि मागुतें पूर्ण भरीत । 
तैसें अंतरीचें नीर ओर्थे हे साधुसंत । परि सागरा अंतरी न वर्णवेमुक्त । 
तेथें अनुपम्य ऐकिजे शब्दाचि रचना । हें जाणतेनो जाणा अमृतखुणा। 
हैं रत्न कीं माणिक ऐसें अनुमाना । तें पानबुडिया परसोबा लाथलें निधाना। 
दुधावरील सायेवरी साखर मेळवणी । जैसी जिव्हा लोधली मधु लागुनि । 
तेथील गौलता तें रहस्य लागलें ध्यानीं । तें परसोबा लाधले येरा मूर्खां भुलवणी । 
तापर्ले लोहो तेणें शोषियेलें जीवन । तैसें अंतरी निवाले आपेआप आपण । 
परसा भागवत हें सकळांचे जीवन । विष्णुदास नामा त्याचे चरणींचे रजरेण। 


२०४३. देवाचे हे आत्मे ते हे जाणावे संत । त्यांचे पदीं व्हावें रत सदा दृढ । 
श्रीहरीची भेटी सहजचि होय । श्रम लया जाय झाला आधीं । 
पापाचे पर्वत भस्म नामाग्नीनें । अभक्तांसी हाण नामाविण । 
नामदेव म्हणे नामाग्नीच्या पोटीं । नाना पाप कोटीं दग्ध होती । 


२०४४. आजी गहामुख पृष्टी भी भायवंती । जालीसे विकृती पापा तापा। 
चालिले देखोनि वैष्णव जगजेठी । उभविती वैकुंठी गुढिया देव । 
आले आले रे हरीचे डिंगर । वीर वारीकर पंढरीचे। 
ज्याची चरण धुळी उधळे गगनपर्थे । ब्रह्मादिकां तेर्थे झाली दाटी । 
एकमेकांपुढें उडविती माथे । म्हणती आम्हातें लागो रज। 
भक्ति प्रेम भाव भरले ज्यांच्या अंगीं। नाचती हरिरंगीं नेणती लाजु। 
हर्षे निर्भर चित्तीं आनंदें डोलती । हृदर्यी कृष्णमूर्ति भेटो आली। 
कोंदलें हरिरूप देखती बिश्वाकार। सुटले पाझर नयन कमळीं । 
गुढिया रोमांकुरीं सात्विर्के दाटले। गर्जती विठ्ठले नामघोष। 


६५९ 


५ | 


4m 


९७ 7७ जी EC 106 NNN X ७० A -%० 0 


९। 


मोरपिसा कुंचे थाट गरूडटके । भार ते नेटके मिरविताती। १०। 
तेथें केशवाचे नामें तनु हे तुळिका केली । पायघडी घातली हरिच्या दासा । ११। 


६६० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०४५. बहु सुख देखिले संताचे चरणीं । भवश्रमापासुनि मुक्त झालों। 
तेणें मी विसरलों संमोहाचें दुःख । नेणें ताहान भूक काय झाली । 
सुख जेवीं चकोरा चंद्र देखतां दृष्टी। जैसी मज भेटी हरिदासांची । 
तृषाक्रांता सुख देखतां सरिता । तैसें मज होतां संत भेटी । 
शिणल्या पाडसा सुख ओसंगीं। तैसा मी संतसंगीं तुष्ट होय । 
चुकल्या बाळा सुख भेटतां कुरंगिणी । तैसी मज धणी संतसंगे । 
नामा म्हणे त्याचा वियोग केशवा । होते क्षणीं जावा प्राण माझा। 


२०४६. ध्वजा कुंचे गरूडटके । वैष्णव चालिले नेटके। 
आलें वैष्णवांचे दळ । भेणें पळे कळिकाळ। 
तुळसी मंजरीचे भाले । देखोनि यमदूत पळाले। 
ऐकोनि नामाचा गजर। प्रेमें डुल्लतो शंकर। 
नामा म्हणे भक्ति गाढी। सेवा न सोडीं अर्ध घड़ी। 


२०४७. आला वैष्णवांचा मेळ । पळालाहो कळिकाळ । 
आले आले हरिदास । कळिकाळावरी घाला कास। 
कल्मषा पडिला थाक । ते पळाली देऊनि हाक । 
पैल नामा -केशवाचा। सवें मेळु वैष्णवांचा । 


२०४८. भक्त केशवाचे आले | दूत यमाचे पळाले । 
भक्त हरीचे चालिले । हाती हरिनामाचे भाले। 
तळपे शांतीचे ओढण । घेती स्वानंद उट्डाण। 
नामा म्हणे निजदास। कळिकाळाचे भरंवसे । 


२०४९. यम सांगूं गेला वैकुंठा। देवा सांभाळा जी आपुल्या मठा । 
आम्ही नव जाऊं तयांचिया वाटा । वैष्णवदूत नागवती । 
कुंभिपाक पडला ओस । दूतां लागला त्रास। 
देवा कोपेल महेश । म्हणोनि सांगावया आलों । 


FX NAN 


XN SANNA «७७०७८ ळा >. Gm 


~ 


A) 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


देवा तुम्हीं एक वोखटें केलें। गंगेसि मृत्युलोकासी पाठविलें । 


तेणें थोर कार्य नाशिलें। हा प्रसाद गौतमाचा। 
ऐसे वैष्णवदूर्ती गांजिलो । तुजप्रति सांगावया आलों। 
देवे पाहिजे मना आणिलों । माझें साहा करावें स्वामी । 
विशेष शिंपी नामा । तो पंढरीये पुरूषोत्तमा। 
हाचि बोल ऐकूनि प्रेमा | त्याच्या शिवा न जावें। 


२०५०. यम सांगे दूतां कानीं । तुम्ही जातां मेदिनी। 


विष्णुभक्त चुकवूनि। येर बांधोनि आणा | 
दूत सांगती यमा । दिंडीपुढें चाले नामा। 
ते नागविती आम्हा । विष्णुदूत म्हणोनी । 


जे नेणती धर्मवेळा । वाचे न उच्चारिती गोपाळा । 
तयांसि जाचवावें वेळोवेळां । एकवीस कुळांसहित। 
जे न करिती हरिची भक्ति। तयांसी जाचवावें पुढता पुढती । 
रघुनाथनाम ज्याच्या कंठीं। त्याच्या वाटे नव जावें। 
दिंडी पताका गजर टाळघोषाचा । नाद उमटतो अंबरींचा। 
तेथें पाड नाहीं काळाचा। शिंपी नामा दळपति केशवरायाचा । 


२०५१. सांडोनि नित्य नेम कर्म। बोलती कळिकाळाचें वर्म । 
नामधारक नामाचे । झाले डिंगर केशवाचे । 
टाळ मृदंग वाजती। टके पताका शोभती। 
कंठी तुळसींच्या माळा । वज्ज पंजराचा टिळा । 
शंख चक्र मुद्रा धरणें । अंगीं मिरवती भूषणें। 
संतरज उधळले । तेणें सर्वांग डंवरलें । 
सहस्रनामें गर्जित । तेणें पळाले यमदूत । 
नामा म्हणे ते माझे सखे | स्वामी विठोबासारिखे। 


६६१ 


८ 


६६२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०५२. धन्य धन्य साधु वर्तति भूतं । जे कां भाळींभोळीं तारावया । 
जयाच्या दर्शने पातकाची धुणी। होय तो सज्जनीं मान्य सदा । 
विश्वीं विश्वंभर दाखविती पूर्ण । भवाचें बंधन तोडोनियां । 
जाती विजाती व्हावया प्रज्ञानहो । एक मग मोहो सोडविती । 
नामा म्हणे सदां साधुसी वर्णितां । वाचे पवित्रता अखंडित । 


२०५३. सर्वाभूतीं पाहे एक वासुदेव । पुसोनियां ठाव अहंतेचा । 
तोचि संतसाधु ओळखावा निका। येर ते आईका मायाबद्ध। 
देखिलिया धन मृत्तिकेसमान । नवविधा रत्ने जैसे धोंडे । 
काम क्रोध दोघे घातले बाहेरी । शांति क्षमा घरीं राबवित । 
नामा म्हणे नाम गोविंदाचे वाचे । विसंबेना त्याचे क्षणमात्र । 


२०५४. नावडे निजांगना शेजेवरी रूचेसी । कीं पतिसेजे जेवि व्यभिचारिणी अप्रीत जैसी । 
गांधी विष संग्रहीत भक्षणाची नाहीं प्रीत । चकोरा देखत सिद्धि अमावास्या। 
याचपरी संत वर्ते प्रपंच देह कर्मी। समूळ बुडे ब्रह्मी ब्रह्मपणें । 
पोसणा पुत्र लटकेंचि बाबा म्हणे। स्वपितयातें अंतरूनि पिंडदान करणें। 
बहुरूपि स्त्रियेचे कटाक्ष इतरां दावी । आपण जाणत जीवीं हें मी नव्हे । 
शत्रु सभे नाना उपचार होती । ते न लगती कांहीं चित्तीं भूपा। 
नामा म्हणे हृदयी मानी योगी निरंजन मनीं । मिथ्या विनोद कानीं क्षणिक जैसा । 


२०५५. आशा नाहीं ज्याला। देव कामारी तयाला । 
जेव्हां सुखाचि उन्नती । मोह पायांसी लागती । 
सर्वा चित्ती समभाव | सर्व मानी वासुदेव । 
नामा म्हणे अंगीं प्रेम। मुखीं विठोबाचें नाम । 
२०५६. धन्य महाराज जन्मले संसारी । जे ध्याती अंतरीं नारायणा । 
नारायण गाय नारायण ध्याय। धन्य त्यासि माय प्रसवली। 
प्रसवली तया कुळाचा उद्धार। तो तरे निर्धार नामा म्हणे। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०५७. जयाचेनि तीथा आलें तीर्थणण । केली सांठवण हृदयीं ती । 
नवल महिमा हरिदासां जीवीं तीर्थे उपजवी त्यांचे कुसीं । 
वाराणसीं प्राणी मरे अंतीं कोणी | तया चक्रपाणि नामें तारी । 
नामा म्हणे तीर्थे तया येती भेटी । बोळंगती दृष्टी त्रिभुवना । 


२०५८. सत्त्वसमाधानी कर्मनिष्ठ जाण। अखंडित ध्यान रामकृष्ण । 
सत्संग सर्वदा साक्ष सर्व देहीं । सर्वांभूती पाहीं अंशमात्रे । 
आपणासमान सर्वत्र पाहाती । अन्य सर्वांभूती रामविष्णु। 
नामा म्हणे ऐसें सकळिकें संमत । नामी सदोदित भक्ति मार्ग। 


२०५९. नित्य सर्वकाळ पुण्याचिया राशी। हरिनाम आलेया जिव्हेसी। 
नित्य तपानुष्ठानाच्या राशी । कोटि यज्ञासी लाभ झाला । 
धन्य धन्य त्याचा वंश । जे जे रतले नामास। 


रामनामी नित्य सौरस। ते विष्णुदास पवित्र जाणा । 
पवित्र ते स्वधमीँ । ज्यांसी सर्वकाळ नेम नामीं । 
तयांचे नाम पूर्णकार्मी । मनोरथ पुरतील । 


नामा जपे नाम हरीचें। सार्थक केलें संसाराचें। 
ओझें फेडिलें पूर्वजन्मींचें । हरी स्मरण केलिया। 


२०६०. एक भानु अवघा सृष्टीचा सोहळा । व्यापूनि सकळा आकाशासी। 
पवनसिंधुवरी मन वेगें पाखरी । मार्गु षट्चक्री वैकुंठासी । 
तोचि भोगी सुख चिदानंदीं वासु । संतसंगे प्रकाशु सफळ मग । 
नामा म्हणे यासी गुरूकृपा पाहिजे। संतसंगे पाविजे केशवचरण । 


२०६१. धन्य नरदेहीं संतसंग करी। त्रैलोक्य उद्धरी हेळामात्रें। 
नेणे सुख दुःख शरीराचे भान । अखंड भजन केशवाचें। 


AY NS ०८ ARN «७ 
A 


च्छ 


1 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 


२ 


कर्म करूनियां होय शुचिष्मंत । नामामृतीं प्रीत सर्वकाळ। ३ । 
नामा म्हणे ऐसे वर्ते देहभावीं । मूढजनां दावी भक्तिमार्ग। ४ । 


६६४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०६२. धन्य तोचि देश जेर्थे संतवास । तापत्रयदोष जाती सत्य । 
धन्य मातापिता उभयकुळशुद्धता । तोचि भजे संतां निधरिंसी । 
तीर्थरूपी जळ विलंबें करी निर्मळ । संतदर्शनें तत्काळ शुद्ध होती । 
धातुमय मूर्ति चिरकाळें फळती । संतांचे संगतीं निजस्वार्थ । 
नामा म्हणे मुक्ति जे नर इच्छिती । संतांचे संगती धरती भाव । 


२०६३. बहुरूपया ब्राह्मणा पडियेले मित्र । दोहीचे तें गोत्र एक झालें। 
संग तोचि बाधी संग तोचि बाधी । कुसंग तो बाधी नारायणा । 
वेश्या पतित्रते पडियेला शेजार । दोहींचा आचार एक झाला । 
नामा विष्णुदास सत्संगति बोधला । आत्मा हा लाधला पांडुरंग । 


२०६४. जायाचे सांवळें जायाची ही चोळी । जायाची गरसोळी तीहि जाय। 
जिणें हे जायाचे जिणे तें जायाचें । तें पैल कोणाचें देणें आहे | 
जायाचा आचार जायाचा विचार । जायाचा भ्रतार क्षणभरी। 
नामा म्हणे अवघे जिणें तें जायाचें । संतसंगतीचें सुख घ्यावें । 


२०६५. संतसंगतीर्चे काय सांगू सुख | आपणा पारिखें नाहीं तेथें । 
साधु थोर जाणा साधु थोर जाणा । साधु थोर जाणा कलियुगी । 
इहलोकी तोचि सर्वांभूती सम । शरीराचा भ्रम नेणे कदा। 
नामा म्हणे गाय दूध एक सरे । साधु निरंतर वर्ते तैसा। 


२०६६. होईन संतांचा बोळगणा । दास डिंगर पोसणा। 
प्रेम द्यावे नारायणा । भूतदया परिपूर्णा । 
संतचरणींचे रज । हेंचि सर्व तीर्थ मज। 
सेवीन संतउष्टावळी । तेणें पवित्र माझी कुळी । 
राखेन संताचे मी द्वार । तें मज वैकुंठाहुनि थोर। 


NH A “0 X HM A «७ ०< 40०0 A NS ०८ NN “० “7 ०८ ANN 


¥ 
५ 


नामा म्हणे पंढरीनाथा। न मागे आन सर्वथा। ६। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०६७. पूर्ण कृपा केली देवा । दिधली पादपदासेवा । 
पापें पळाली पळालीं । नामकीर्तनकल्लोळीं । 
रंगमाळा जागरणीं । तेथें मुक्ति बाहती पाणी । 
जन्म वैष्णवकुळीं द्यावा | घडो संतांचि हे सेवा । 
नामदेवाची आवडी । संतचरणीं देतो बुडी। 


२०६८. थांऊनियां मिठी घालीन संतचर्णी । सांगेन वचनीं मनिंचें गुज। 
विठोबाचे गांवा न्यारे एकवेळा । फार आहळला जीव माझा । 
आनंदाचें जीवन पाहेन श्रीमुख । शोक मोह दुःख हरती माझे । 
विटेसहित चरण देईन आलिंगनु । तेणें माझी तनु ओल्हावेल। 
तुम्ही आवडते हरीचे अंतरंग। माझे जिवलग प्राणसखे। 
नामा म्हणे विठोबा कृपेची माउली । तळहाते साउली करील मज। 


२०६९. भोळ्या भ्राविकांचे वचन नुलंघी। फिरतसे संगें तया मागें। 
मी एक अभक्त मी एक अभक्त । मी एक अभक्त पापराशी । 
नाममाळा दृढ न करीं जतन। परि जाणे वर्मखूण संतसंगें । 
नामा म्हणे नाहीं तुम्हांसी उपमा । आमुचे स्वधर्म शुद्ध नाहीं । 


२०७०. परिसाचेनि संगे लोह होय सुवर्ण । तैसा भेटे नारायण संतसंगें। 
कीटकी ध्यातां भृंगी झाला तोचि वर्ण । तैसा भेटे नारायण संतसंगे । 
वनस्पति परिमळु चंदन झाला जाण। तैसा भेटे नारायण संतसंगें । 
अग्नीस मिळे तें नये परतोन। तैसा भेटे नारायण संतसंगे । 
सरिता ओघ जाय सिंधूसि मिळून । तैसा भेटे नारायण संतसंगे । 
नामा म्हणे केशवा मज देई संतसंग । आणिक कांहीं तुज न मागें बापा। 


२०७१. येतां जातां थोर कष्टल गर्भवासी । पडिलों गा उपवासी प्रेमेंविण। 
बहुतांचा सेवकु झालो काकुळती । न पावे विश्रांति कधीं काळीं । 


६६६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ऐसें माझें मन शिणलें नानापरी । घालीन आभारी संतांचिया। ३ । 
वियोगें संताच्या व्याकुळ चिंतातुर । हिंडे दारोदार दीन रूपें | ४ । 
परि कोणी संतांच्या न घालिती चरणीं । तळमळी अनुदिनी श्रांत सदा। ५ । 
माझें माझें म्हणवूनि जया घाली मिठी । दिसे तेंचि दिठी नाहीं होय। ६ । 
तया शोकानळें संतप्त आंदोळे। गेले तें न मिळे कदा काळीं। ७ । 
न देखत ठायीं देखावया धांवें । भ्रांति भुले भावें नानामागीं | ८ । 
तुझा स्वरूपानंदु नाहीं ओळखिला । जाहली विठ्ठला हानि थोर । ९ । 
लोहाचा कवळु लागल्या परिसातें । पढिये सर्वते होय जेंवि। १०। 
नामा म्हणे तैसी भेटी संतचरणीं | करूनि त्रिभुवनी होईन सरता । ११। 


२०७२. सुख सांगार्वे संतांपुढें । जेणें सुख अधिक वाढे । १ । 
आणिका न करावें शाहणे । प्रेम दिठावेल झणें। २ । 
खंडिला कल्पनेचा लाग। त्यासि असावा अनुराग ३ । 
तोडिला वासनेचा तंतु। त्यासि असावा एकांतु। ४। 
गिळिलें अहंतेचें बीज | त्याचे व्हावे चरणरज | ५। 
नामा म्हणे त्या संगतीं | चित्ता आपेंआप निवृत्ति) ६ । 


२०७३. भस तो होतसे आला जो आकार । नासे प्रपंच सारा नाममंत्र। १ । 
झाला अनुभव प्रपंचींच ब्रह्म । मना झाला निश्चय संतकृपे। २ । 
म्हणोनियां संतां जावोनि शरण । साधुनि निजधन नामब्रह्म। ३ । 
नामदेव म्हणे संतांचेनि कृपें। हृदयीं नाम सोपें नांदतसे। ४ । 


२०७४. संतांच्या चरणा द्यावे अलिंगन । जीवें निंबलोण उतराबें। १ । 
तेर्थे तूं निश्चळ राहें माझ्या मना । मग तुज यातना नव्हती कांहीं । २ । 
संतांचे द्वारींचे होई द्रारपाळ । तुटे मायाजाळ मोहपाश। ३ । 
संतांचे प्रसाद सेविसीं उरले । आयुष्य सरले दुणावेल। ४ । 
नामा म्हणे संत आहेत कृपासिंधु । देती भक्तिबोधु प्रेमसुख। ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०७५. मंत्रयंत्र दीक्षा सांगतील लक्ष। परि राम प्रत्यक्ष न करी कोण्ही । 
प्रत्यक्ष दावील राम धरीन त्याचे पाय। आणिकांची काय चाड मज। 
सर्व कामीं राम भेटविती मातें | जीवेंभावें त्यातें ओंबाळीन । 
नामा म्हणे आम्हां थोर लाभ झाला । सोइरा भेटला अंतरींचा। 


२०७६. आपुले शरीर घालूनियां पुढे । पडे वार्डेकोर्डे सर्वभावें । 
नाम आवडती नानाभूत सृष्टी । देखेन मी दृष्टी ब्रह्मरूप। 
विष्णुरूप सर्व भावी अखंडित। मानी सर्वभूत आत्मा माझा । 
नामा म्हणे सत्य सत्य जे बोलती । त्यांचे पायींची माती इच्छितसें । 


२०७७. संतांचे लक्षण ओळखाया खूण । जो दिसे उदासीन देहभावा। 
सतत अंतरीं प्रेमाचा जिव्हाळा । वाचे वसे चाळा रामकृष्ण । 
त्या संताचे चरण देखिले मीं दृष्टी । जळती कल्पकोटी पापराशी । 
जयाच्या हृदयीं प्रेमाचा जिव्हाळा । जीवेंभावें गोपाळा न विसंबती। 
त्याचे आंगणींचा होईन सांडोवा। मग तूं केशवा नुपेक्षिसी। 
तुझ्या ध्यानीं ज्याचें सदा भरलें मन । विश्व तूंचि म्हणोन भजती भावें । 
त्याच्या उष्टावळीचा होईन मागता । तरीच पंढरीनाथा भेटी देसी । 
ऐसे नित्यानंदे बोधे जे निवाले। ते जिवावेगळे न करीं नामा। 


२०७८. माझे मायबाप साधुसंतजन। माझे जीवप्राण अंतरींचे। 
भवभयाहुनि तारियेलें मज । बाळेंभोळें गुज प्रेम दावी। 
रंकाहुनि रंक झालों मी सेवक । ब्रह्मादिक देख इच्छिती सुख । 
नामा म्हणे संतभाग्य अलौकिक । शुद्ध निष्कलंक पुण्यरूप। 
२०७९. पंढरीचे प्रेम आहे ज्यांचे जीवीं । त्यांची नित्य नवी करीन आशा । 
ते माझे सोइरे सुखाचे सद्गुरू । भवसिधुचा पारू उतरती । 
माझ्या विठोबाच्या नामीं ज्यां विश्वास । होइन त्यांचा दास आवडीचा । 


६६८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


माझ्या विठोबाच्या चरणीं ज्यांचा भाव। दारवंटा पाय धरीन त्यांचे । ४ । 
माझ्या विठोबाचें ध्यान ज्यांचे मनीं । सांडोबा अंगणीं होईन त्यांचे । ५ । 
ऐसे सर्वभावे माझ्या विठोबा शरण । त्यांचे वंदीन चरण नामा म्हणे। ६ । 


२०८०. पंढरीचे सुख जिहीं अनुभविलें। भावें अनुसरले विठ्ठलपायी। १ । 
काया वाचा मन रंगले चरणीं । धरियेला मनीं पांडुरंग । २ । 
नामाचेनि बळें उडविली साधनें । तोडिली बंधने संसाराची । ३ । 
योगियांचें घर रिघे काकुलती । आव्हेरीलें संतीं म्हणोनियां। ४ । 
दोन्ही कर जोडुनि मोक्ष पाहे वास । म्हणे होईन दास हरिदासाचा। ५ । 
तंव तुच्छ करोनि न पाहती दृष्टी । आपंगिलें शेवटीं ब्रह्मज्ञाने । ६ । 
अष्ट महासिद्धि म्हणती कवण गति। यावें काकुलती कवणा आम्ही। ७ । 
मोक्ष मुक्ति जिहीं हाणितल्या पायीं । आमुची ते सोयी काय धरिती । ८ । 
ऐसे भक्तराज देवां वंद्य झाले । ते एक राज्य केलें पुंडलिर्के । ९ । 
हर्षे निर्भर नामा नाचे महाद्वारी । मुखी निरंतरी नामघोष । १०। 


२०८१. नामामृत सरिता पवित्र हरिकथा । त्रिभुवनींच्या तीर्था मुगुटमणि। १ । 
तेथें माझ्या मना होई क्षेत्रवासी। राहे संतांपाशी सुख घेतां । २ । 
ऐहिक्य परत्र दोन्हीं . समतीरी । परमानंदलहरी झेपावत । ३ । 
मुक्तांचें जीवन मुमुक्षा माउली। शिणल्या साउली विषयासक्तां । ४ । 
परमहंसकुळ सनकादिक सकळ। राहिले निश्चळ करोनि चित्त। ५ । 
नामा म्हणे मना सोइरे हरिजन। तारक त्यांचे चरण दृढ घरीं। ६ । 


२०८२. तुझिया संतांची अंगसंगसंगति । पावलिया विश्राति संसारिया। १ । 
श्रवण कीर्तन ध्यान घडे अनायासे । भेदभ्रम नासे तेचि क्षणीं। २। 
ऐसें भाग्य मज देसी कवणे कार्ळी। होईन पायधुळी वैष्णवांची। ३ । 
चदनीं तुझें नाम वसे निरंतर | राखीन त्याचें द्वार थोर आशा। ४ । 
येतां जातां मज करिती सावधान। वदर्नी कृष्ण कृष्ण म्हणविती । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


कामधेनु घरीं असे प्रसवली । ते विकावया नेली दैवहतें । 
पंथी पडिला पायां लागे चिंतामणि। पाषाण म्हणऊनि उपेक्षिला । 
तैशी परी मज जाहली अधमा । चुकलों तुझ्या वर्मा केशिराजा । 
नामा म्हणे थोर खंती वाटे चित्ता । कृपा करूनि माथा ठेवी चरणीं । 


२०८३. जैसा वृक्ष नेणे मान अपमान। तैसे ते सज्जन वर्तताती । 
येऊनियां पूजा प्राणि जे करिती । त्याचें सुख चित्तीं तया नाहीं। 
अथवा कोणी प्राणि येऊनि तोडिती। तया न म्हणती छेदूं नका। 
निंदास्तुति सम मानिती जे संत | पूर्ण धैर्यवंत साधु ऐसे। 
नामा म्हणे त्यांची जरी होय भेटी । तरी जीव शिवा गांठी पडूनि जाय । 


२०८४. अवघे ते संसारी जाणावे ते धन्य । ज्यांचे प्रेम पूर्ण पांडुरंगी । 
अवघे ते दैवाचे विठ्ठल म्हणती वाचे । अवघे कुळ त्याचें पुण्यरूप । 
अवध्यारूपी एक विठ्ठल भाविती । अवघ्या मनें भजती अवधेपणें। 
अवघे मिथ्या जाणोनि अवधिया विठ्ठठे। अवघे विनटले विठ्ठलपायीं । 
अवघे पूर्ण बोधे भावें प्रेमे प्रीती । ध्यानीं गीतीं गाती केशिराज । 
अवघा हा विठ्ठलु भोगी दिनराती । बोळंगें किंकरवृत्ति नामा त्यासी । 


२०८५. संत-चरण-रज सेवितां सहज । वासनेचे बीज जळुनी जाय । 
मग रामनामी उपजे आवडी | सुख घडोघडी वाढों लागे । 
भेदभ्रम आटे आशापाश तुटे । विश्रांति हे भेटे संतसंगे । 
प्रेमे कंठ दाटे आनंदें पूर लोटे । हृदयीं प्रगटे रामरूप । 
नामा म्हणे सोपें साधन गोमटें । साधे त्या उत्कृष्ट पूर्वपुण्यें। 
२०८६. धन्य तोचि जगी जाणा राजयोगी । जेणे पांडुरंगी धरिला भाव। 


संकल्प विकल्प शून्य करूनि मन। हदयी धरिले ध्यान विठोबाचे । 
महापापराशी त्याचा झाली होळी । वाजविता टाळी विठ्ठल नामे। 


६७० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


कोटी कुळे त्याची क्षणेचि पावन। करिता एक स्नान चंद्रभागे) ४ । 
नामा म्हणे धन्य धन्य ते संसारी। चालविती वारी पंढरीची । ५ । 


२०८७. ज्याचियारे मर्ने देखियेलें तुज । त्याची लोकलाज माबळली। १ । 
नाहीं तया क्रिया नाहीं तया कर्म | वर्णाश्रमधर्म सुख दुःख। २ । 
नाही देहस्फूर्ति जाती कूळ भेद । अखंड आनंद ऐक्यतेचा । ३ । 
नामा म्हणे त्याचे चरणरज व्हावें । हेंचि भावे द्यावें केशिराजा। ४ । 


२०८८. संतापाय माथा धरिता सदभाव । तेणे बेटे देब आपेंआप। १ । 
म्हणवूनि संतांसी अखंड भजावे । त्यांचे पायी व्हावे लीन सदा। २ । 
संताघरी देव कामधंदा करी । पीतांबर धरी वरी छाया। ३ | 
नामा म्हणे देव इच्छी संतसंग । आम्हा जीवलग जन्मोजन्मीं। ४ । 


२०८९. आकल्प आयुष्य कार्वे तया कुढां । माझिया सकळां हरिच्या दासां। १ । 
कल्पनेची बाधा न हो कोणे काळीं । हि संत मंडळी सुखी असो । २ । 
अहंकाराचा वारा न लागो राजसां । माझ्या विष्णुदासां भाविकांसी । ३ । 
नामा म्हणे तया असावें कल्याण । ज्या मुखीं निधान पांडुरंग । ४ । 
भक्त पुंडलिक कार्याचे महिमान माघ शुद्ध एकादशीस, श्री पुंडलिकरायांचा 
उत्सव श्री क्षेत्र पंढरी येथे श्री पुंडलिकरायांचे मंदिराजवळ संपन्न होतो 


२०९०. प्रल्हादा ्षिें पांडवा प्रतपाढिलें। तया उभें केले पुंडलिकें । १ । 
बिभिषणा स्थापिले भ्रुवा अढळ केलें । तया उभे केलें पुंडलिक । २ । 
चैद्यादि मर्दिले सुरवर तारीले । तया उभें केले पुंडलीकें । ३ । 
अहिल्ये उद्धरिले गजेंद्रा उद्धरिलें । तया उभें केलें पुंडलीकें 1 ४ । 
गयासुरा वधिलें बळिस पाताळी घातले । तया उभें केलें पुंडलीक । ५ । 
नामा म्हणे केशवा भक्तांचे ठेवणें । घेऊनि केंवि जाणें घडे तुज। ६ । 


२०९१. भक्त पुंडलिका देखोनि निकटा । आलासी वैकुठाहुनि आजी । १ । 
नारद वचन ऐकोनियां मनीं । सुखें चक्रपाणि सुखावला । २ । 


सत नामदत्राचा उ २8511241 मी 


सुखरूप सदा देव दुरी ठेला । मुनीश्वर काला स्वर्ये दावी । ३ । 
नामा म्हणे तुज भक्ति पिसे फार । साधिले नगर क्षणमार्त्रे) ४ । 


२०९२. पितयाची भक्ति पुंडलिके केली । मात हे ऐकिली देवरायें। १ । 
नवलक्ष गोधनें पांचसें सबंगडे । रामकृष्ण पुढें चालताती। २ । 
उठा चला जावों पुंडलीक पाहो । देव म्हणे भावो पाहो त्याचा। ३ । 
गोकुळींहुनि देव पंढरपुरा पातला । त्वरित पावला वेणुनादीं। ४ । 
तेथुनि परतला वाळुवंटीं आला । तंब देव देखिला पुंडलीर्के। ५ । 
देव उभा आहे पुंडलीक पाहे । चतुर्भूज स्वयें देखियेला। ६ | 
देखियेले हरि शंख चक्र करीं। आयुधें तीं चारी झळकती । ७ । 
चतुर्भूज मूर्ति देखियेली दृष्टी । पुंडलिकें बीट टाकियेली। ८ । 
बीटेवरी उभा राहिला विठ्ठल । ठसा मिरवला त्रिभुवर्नी। ९ । 
पुंडलिक भाव पाहुं आला देव | प्रसन्न झाले सर्व पुंडलीका। १० । 
वैकुंठ कैलास आणिल हा येथ । नामा म्हणे हित झालें आम्हा । ११ । 


२०९३. पुंडलीकालागुनी म्हणे पांडुरंग । सखा जीवलग तूंची माझा। १ । 
न पाहासी वास बोलसी उदास । सांडोनियां आस सर्वस्वाची। २ । 
वैकुंठ सोडोनी आलों तुजपाशीं। कां गा न बोलसी भक्तराया। ३ । 
पितृभजनाचा झालासी अधिकारी | केली बा पायरी वैकुंठासी। ४ । 
माग बापा कांहीं आवडे तें घेई । मज वाटे हृदयीं घालावासी। ५ । 
नामा म्हणे देव स्वामी मुगुटमणी। उभा कर ठेवुनी कटीवरी। ६ | 


२०९४. एक वेळ भेटी आलो भ्रक्तराया । स्फुरति माझ्या बाहा क्षेमालार्गी। १ । 
ऊठ पुंडलिका परतोनियां पाहें । जीवींचें आर्त काय सांग मज। २ । 
जीवाचीं पारणीं फेडीं डोळियांची । वास श्रीमुखाची पाहूं देई। ३ । 
हेंची आर्त धरोनि आलों असें जीवीं। तें तूं सर्व पुरवीं भक्तराया। ४ । 
नामयाचा स्वामी कृपेचा कोंवळा । म्हणऊनि उतावळा भक्तालागीं। ५ । 


६७२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०९५. सांडुनी वैकुंठ न धरत पातलो । तुज भेटावया आलों पुंडलिका। १ । 
प्रीतीचा वोरसु हृदयीं दाटला । नुठिसी कां वहिला आलिंगना। २ । 
भक्त शिरोमणी आमुचा जीवलग । म्हणे पांडुरंग पुंडलिका । ३ । 
स्फुरती भुजादंड आणि वक्षस्थळ । हरूषें नयनकमळ विकासलें। ४ । 
आनंदें रोमांच उदूभवले आंगीं । क्षेम देई वेगीं भक्तराया। ५ । 
मज नामरूप तुमचेनी संभ्रमें। केलीं जन्म कर्मे असंख्यात । ६ । 
तुमचिया आवडी असे म्यां विकिला । सांग कोण्या बोला रुसलासी । ७ । 
हृदयीचे निजगुज सांग रे सकळीक । तेणें मज सुख होईल जीवा। ८ । 
परतोनियां दृष्टि पाहे आळुमाळ । तेणें हरेल सकळ श्रम माझा । ९ । 
ऐसा भक्तजनवत्सलु भक्तांचा विसावा । भक्तांचिया भावा भाळलासे। १०। 
कटावरी दोनी हात उभा पुंडलिका द्वारी । नामया स्वामी हरि विनवीतसे। ११। 


२०९६. प्राश्निया पितयाचा होईल निद्राभभ । न घडे प्रसंग बोलायाचा। १ । 
क्षण एक मौन धरूनियां रहा । शरणागत पहा कृपादृष्टी। २ । 
करूनि निर्धार आलेती जेणें भावें। जतन करावें वचन देवा। ३ । 
नच जावें देवा माझे गांवेहुनी । मागतों प्रार्थुनी हेंचि तुम्हां । ४ । 
माझें सुख पहावें मागेन तें द्यावें । माझे गांवीं व्हावें अधिपती । ५ । 
नामयाचा स्वामी भक्तीसी भुलला । पुंडलीकें राहविला पंढरीये। ६ । 


२०९७. आलासी आते धरिलासी चित्ते। आतां तुज मागुते जावों नेदीं। १ । 
शरीर प्राणाचा देईन मी बळी । तुज हदयकमळीं सांठवीन। २ । 
धरिलासी तूं एक वैकुंठनायक । म्हणे पुंडलीक पांडुरंगा। ३ । 
इहलोकीचें सुख न मगो सकळीक । आणिक परलोक चाड नाहीं। ४ । 
पंढरीस राही रखुमाई समवेत । तेणें मनोरथ पूर्ण होती। ५ । 
तुझें रूप दृष्टी नामस्मरण पुटीं । मना चरणीं मिठी पडोनि गेली। ६ । 
तुझे चरणीं आर्त हृदयीं नामामृत । तेणें मी समर्थ मिरवें जगीं । ७ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


संतां सोयरियांची व्हावयासि भेटी । म्हणोनि वाळवंटीं वस्ती केली । ८ । 


६७३ 


परब्रह्म पुतळा देखिळासि डोळां । समाधि सुख सोहळा पांडुरंगा । ९ । 
कटीं ठेवूनि हात आपण पंढरीनाथ । भक्तांचा एकांत श्रवण करी । १०। 
उभारे म्हणोनि दिधलें आपणातें। संबोखून नामयातें प्रेम दिलें। ११ । 


२०९८. तंव पुंडलिक पुढारला। कर जोडोनियाँ बदला। 


म्हणे वेदादिकां अबोला | तुझिया स्वरूपाचा। १ 
तो तूं प्रगटलासी श्रीरंगा। येऊनि आमुच्या लोभा। 
स्थीर राहुनि चंद्रभागा । भक्तजनां तारीसी । २ 
नेणों कोण भक्तपण। नेणों तुमचें महीमान। 
कोणे जन्मी साधन। कोण केलें हें नेणवे । ३ 
नीरे भीवरे संगमीं। चंद्रभागेचे उगमीं । 
वेणुनाद परब्रह्मी। गोपाळ गजरे गर्जती। ४। 
तरी स्वामी दीनदयाळा। महाविष्णु गा गोपाळा । 
भक्तालागीं कृपाळा । तारावया तयासी । ५ 
माझें करोनिया मीस | वास केला युगे अठ्ठावीस । 
धरूनि सगुण गुणास। माझे भक्ति लाधलासी। ६ 


तूं नियंता ईश्वरमूर्ती। सकळा गोसांवी श्रीपती। 
तुजवांचूनि नेणें मती । दयामूर्ति परब्रह्मा । 
नामा म्हणे पुंडलिकें। ऐसे स्तवन केले निकें। 
तंब म्हणितलें पुण्य शलोकें । ब पुरे करीं आतां। 
२०९९. कर्मजड मूढ पतीत पामर। भवसिंधु पार नटके जया। 


यालागीं पंढरी केली मुक्ति पेंठ। भक्ते भूवैकुंठ बसविलें । 
हेंचि पुंडलिकें मागितले निकें। जें सर्वथा परलोके चाड नाहीं । 


८ 
१ 
२ 
३ 


भक्ति मुक्ति सिद्धि जे जया आवडे। तें तया पवाडे विठ्ठलनामें। ४ । 


1915 संत नामदेवांची ( मराठी )--22 & 


६७४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


न लगती सायास करणें कायाक्लेश । नामाचा विश्वास दृढ धरा । ५ । 
नामा म्हणे अवघे चला पंढरीये । भेटो बापमाय पांडुरंगा। ६ । 


# भगवंतांनी पुंडलीकरायांना दिलेले वरदान # 
२१००. म्हणे पुंडलीक देवा शिरोमणी । परिसावी विनवणी एक माझी। १ । 
संसारबंधने तोडावी दरूषणे। हें एक मागणें तुजप्रति। २ । 
पंच महापातकी विश्वासघातकी । ज्यासी यमादिकीं गांजियलें। ३ । 
ऐसिया पतीता करावे सनाथ । पुरवीं माझे आर्त पांडुरंगा) ४ । 
हेंचि माझें काज अंतरींचें गुज । उद्धरी सहज महादोषी। ५ । 
नामा म्हणे वर दिला नारायणें । विठ्ठलदर्शनें मोक्ष जीवा । ६। 


# श्री पंढरी माहात्म्य, सर्वोत्तम तीर्थ, क्षेत्र आणि 
देव महिमान व दर्शन & 

२१०१. वेदां अगोचर परब्रह्म कारण । योगिया हदयींचें परमतत्व निर्वाण। 
आकळ्‌ं न कळे श्रुति धरियेलें मौन । तें रूप पंढरीये विटे समचरण। १ । 
कानडा विठ्ठलु । उभा भिवरेतीरी । 
भेटीचे आर्तवो जीवा लागलें भारी । ध्रु०। 
भूवैकुंठ पंढरी देवें रचियेली पैं गा । शिवें ती बंदिली चरणीची गंगा । 
सदाचार नामघोष कलिमल जाय भंगा । काय सुख वान्‌ तेथिंचें भेटी पांडुरंगा। २ । 
विठ्ठल नाम वाचे जना हाचि उपचारू। म्हणोनि दावितसे कर्टी ठेवुनियां करू। 
येरासी मायानदी काम क्रोध मगरू । ठेवा नामयाचा स्वामी विठ्ठल वीरू। ३ । 


२१०२. निर्गुण गुणासी आलें । परब्रह्म ठसावलें । 
भक्त पुंडलिका लाधलें। गौप्य केलें प्रगट। १। 
सेवा सेवा ब्रहारस। विठ्ठल पंढरीनिवास । ध्रु० । 
निर्गुण गुणाकार | मूर्ति सांवळी सुंदर। 


सकल गुणाचे माहेर। मुक्ति पेठ पंढरी। २। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६७५ 


धन्य धन्य भीमातट। चंद्रभागा हे निकट। 
जेथें विठ्ठल बीर प्रगट। नाम गर्जती हरिदास। ३ | 
धन्य धन्य पद्माळें। सभरा भरित आनंद जळें । 
स्नान केलिया निर्मळ। कोटी कुळें उद्धरती। ४। 
धन्य धन्य मान देश। विठ्ठले केला रहिवास। 
नामा म्हणे विष्णुदास | देई उल्हास भक्तीचा। ५ । 


२१०३. संपण किवाचा आत्याचा जो आमा । तोचि हा परमात्मा विटेवरी । १ । 
द्वादश लिंगांचें जें कां आत्मलिंग। ते हे पांडुरंग विटेवरी । २ । 
अनंत सूर्याची ज्योतीची नीजज्योती । तीही उभी मूर्ती विटेवरी। ३ । 
अनंत शक्तींची जी निजशक्ती । तीही उभी मूर्ती विटेवरी। ४ । 
अनंत ब्रह्मांचे जें कां निजब्रह्म। तें हें परब्रह्म विटेवरी। ५ । 
अनंत चैतन्यांचें जे कां निज चैतन्य। तें हें समध्यान विटेवरी। ६ । 
अनंत विराटाचें स्वरूपाचे निजरूप। तें हें चिदूस्वरूप विटेवरी । ७ । 
अनंत वेदांचा अर्थाचा निज अर्थ । तोचि महा सिद्धांत विटेवरी। ८ । 
अनंत शास्त्रांचें पुराणांचें सार । त्याचेही जिव्हार विटेवरी । ९ । 
अनंत सिद्धांची जी कां निज सिद्धी। ते हे महासिद्धि विटेवरी । १०। 
चहूंबाचेची जी निज वाचा। ते हे अनिर्वाच्य विटेवरी । ११। 
भक्तीची निज भक्ति मुक्तीची निज मुक्ति | शांतीची निज शांती विटेवरी । १२। 
शोधाचा महाशोध बोधाचा महा बोध । शुद्धाचाही शुद्ध विटेवरी। १३। 
काळाचा महाकाळ वेळेची महावेळ । फळाचें महाफळ विटेवरी। १४। 
अनंत पिंडाचें ब्रह्मांड । सांठवण सत्य विटेवरी 1 १५। 
अनंत सत्त्वाचें जें कां निज सत्त्व । तत्वाचे निज तत्व विटेवरी । १६ | 
सर्व संबंधाचा जो का निज संबंध । आनंदाचा कंद विटेवरी । १७। 
नामा म्हणे सर्व सुखाचा आराम। धामा परमधाम विटेवरी । १८ | 


1915 संत नामदेवांची ( मराठी )- 220 


६७६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२१०४. निर्विकल्प निराकारू। नि:शुन्य निराधारू । 
निर्गुण अपरंपारू। चिदानंद सांवळें। १ । 
तया पुंडलिकासाठीं । येऊनि उर्भे वाळवंटीं। 


दोन्ही कर ठेवुनि कर्टी। प्रसन्न दृष्टि पाहातसे। २ । 
म्हणऊनि उठा घ्यारे वाट | ठाका पंढरी वैकुठ। 
येर वावगे काय कष्ट। ब्रह्मी भेट पंढरीये। ३ । 
मूळग्राम मायापुर । पडिले भूत ग्रामाचार। 
म्हणऊनि कर जघनावर। उभा राहुनि दावितसे। ४ । 
विट्टल नाम हृदयीं धरा। हाचि उतार पैलपारा। 
मग नाहीं येरझारा । शंभु कुमार सांगतसे। ५। 
भेटी चौघे मुरडले। अठरा धांवतां भागले । 
पंथी साहि भांडले । ते अद्यापि बुझले नाहीं। ६। 
जो सहस्रा माजी न दिसे। चोविसांत न भासे। 
दो सहस्र अनारिसे । पाहतां अरे न दिसेचि। ७। 
लयलक्ष लाबुनि समाधि | योगियां हेचि उपाधि। 
उघडा डोळा . प्रेमपदी। रे विठोजी न्याहाळा । ८ । 
येर वाउगि खटपट। ठाका पंढरी वाळुबंट। 
हरूनि मनुष्यपण दुष्ट। चतुर्भुज करिल। ९ । 
जना ऐहिक पाहा रे हित। हें पंढरीचे कुळदैवत । 
येर वाउगे खेचर भूत।रे संगीत चित्रिंचें। १०। 
पूर्वज उद्धरावयाचि चाडु। तरी वेणुनादीं जेवण करा गोडु । 
कोटिकुळें उद्धरती सुरवाडु । रे पावाल कैवल्य । ११। 
धन्य धन्य तो संसारी । जेणें देखिली पंढरी। 
जेणें सप्रेम होऊनि महाद्वारी । लोटांगण घातलें । १२। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६७७ 


केले चंद्रभागे स्नान। आणि संतचरणीं दर्शन। 
नामघोषें निवे मन । समाधान जीवासी । १३। 
पंढरी हे वैकुंठ भुवन। म्हणऊनि करीं कारे दरुषन। 
मग नाहीं आया गमन।रे सुरगण वंदिती। १४। 
भुक्ति मुक्तिचा दातारू। तो हा बोळगा सारंगधरू । 
नामया स्वामीचा दातारू। रुक्मादेवीवरू पंढरीये । १५। 


२१०५. अनिर्वाच्य ब्रह्म निगम म्हणती । शिणले वेवादती अठरा साही। १ । 
तें हे पुंडलिक चोहाँटा उभें केलें। भावें भुलविलें पंढरीये। २ । 
घ्यारे घ्यारे तुम्ही कैवल्याचें पीक। देतो पुंडलीक सकळ जीवां। ३ । 
उपनिषदांचे मथितार्थ जें साराचें यथार्थ । तो हा पंढरीनाथ प्रगट जगीं। ४ । 
हरिहर विरंचि त्रिमूर्ति हाची । माउली दीनांची लोभा पर। ५ । 
जो श्रवणांचा श्रवण नयनांचा नयन । ज्ञानाचा दर्पण दृष्ट होय। ६। 
आदि मध्ये अंती व्यापक सर्वाभूतीं। तो हा झाला व्यक्ति भक्तिभार्वे। ७ । 
सच्चिदानंद आनंदघन परिपूर्ण । कारणें महाकारण प्रभा हेचि। ८ । 
चित्ता चेतविता बुद्धीतें पाळिता । मनादि चाळिता इंद्रियांसी । ९ । 
तो या चराचरी जीवलग सोइरा। म्हणोनि अनुसरा पांडुरंगा। १०। 
नामा म्हणे काया वाचा मर्ने त्याचें । नाम जपा कैचें जन्ममरण । ११। 


२१०६. अहो त्रिभुवना माझारी । भूर्वैकुंठ पंढरी। 
चंद्रभागा सरोवरी । विटेवरी नीट उभा। १। 
उभा कैवल्य नायक। दृष्टी सन्मुख पुंडलीक । 
ज्याचे ब्रह्मादिक सेवक। इतरां कोण पाड । २। 
सुरंग रंगे चरणतळें । रातलीं रातोत्पळें । 
जिंकिलीं माणिक निळें। मज पाहतां बाई । ३। 
पद अंकुश पताका । ध्वज वज़ांकित रेखा। 
तेथें लक्ष्मी रतली देखा । सिंधुतनया खाई । ४ । 


६७८ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अनुपम्य गे माय अनुपम्य सार। परब्रहा वो साकार। 
मंत्रमय त्रिअक्षर । विठ्ठलनाम बाई। ५ । 
तें गा प्रत्यक्ष ध्यान | सर्व सुखाचे निधान। 
दृष्टी पाहतांचि मन। माझें परतेना। ६ । 
न लागे पातयासी पातें। लक्ष लागलें निरूतें। 
सुख झालें बा मनातें। तें मी काय सांगों बो माय । ७ । 
मन इंद्रिये वेधर्ली। घर वृत्तिचें रिघालीं। 
काय स्वानंदा मुकली । वेगळेपणें । ८। 
पदद्वयाची ठेवणी । इंद्रनीळ गुल्फमणी । 
गंगा मिरवत चरणी। वांकी तोडर पार्यी। ९। 
सरळ अंगोळियावरी। नर्खे वर्तुळ साजिरीं। 
चंद्र देखोनि अंबरी। झाला कळाहीन। १०। 
पोटरीया जानु जंघ। मर्गजमणीचे स्तंभ । 
कैसे वोळलें स्वयंभ। ओघ जैसे कलिंदीचे। ११। 
पितांबर माळ गांठी। रत्नकिळा बरवंटीं। 
विद्युल्लतेच्या थाटीं । जैशा मेघमंडळीं । १२। 
वीरकंकणें मनगर्टी । कांडोवांडीं मुद्रिका दाटी। 
माज सामावे जो मुठीं। वरी कटी कटिसूत्र। १३। 
नाभीं सरोज गहन । ब्रह्मयाचें जन्मस्थान। 
वरी त्रिवळी लक्षण । कैसें शोभे रोमराजीं। १४। 
काय  वाणूं तें उदर। सांठवलें चराचर। 
ब्रह्मयोळ निरंतर । जया रोमरंध्रीं । १५। 
तनु मृदु शाम निर्मळ । प्रभा दिसती सोज्वळ । 
जेवी ओळलेंसे जळ । जैसें घनमंडळीं । १६। 
शुद्ध चंदन पातळ। अंगीं चर्चिला निर्मळ। 
जेवीं इंद्रनीछ किळ। गुल्फ मोतियांचे। १७। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६७९ 


पदक बाहुभूषणें । नवरत्नांचें खेवर्णे । 
कैसें सर्वा झाले पेणें। लेणें लेणियासी । १८। 
कौस्तुभ मिरे कंठीं । माजी रत्नांचिये दाटी। 
तेथें सुरवरांच्या दुष्टी। भाळलिया 1 १९। 


श्रवणीं कुंडले झळकती । जैशा विजुवा तळपती । 
कंठी माळ वैजयंती । सह तुळसी दळेसी। २०। 
विशाल नयन दुष्टी। ठेऊनियां नासापुर्टी । 
दावी योग कसवटी। योगीयांसी गे माये।२१। 
लिंग स्वयंभू शीर स्थळीं। रश्मी मुगुट झळाळी | 


बेटी मोरपिसातळीं । मृग नाभी तिळक । २२। 
स्मित अधर सुरेख | कैसे निमासूर मुख । 
तेथें मदन पर्यक। कोटी कुरवंड्या। २३। 
विष्णुदास नामा जिवें। ओंवाळी सर्व भावें। 
अनुभव अनुभवें । अनुभविजें सदा | २४। 


२१०७. काशी हे पंढरी। प्रयाग नीरा नृसिंहपुरी। 
पिंड ठेवा पुष्पावती संगमपदावरी। पूर्वज होती चतुर्भुज । १ । 
सकळ तीर्थासह वाराणसी । मध्यानकाळीं येती पंढरीसी । 
ओंबाळिती विठोबासी । विश्वनाथ म्हणोनियां । २ । 
म्हणऊनि वेगीं चला पंढरपुरा । विठोबारायाच्या नगरा । 


चंद्रभागा सरोवरा । देव कौतुक पाहती । ३ । 
वाराणसी मनिकर्णिका । चंद्रभागा पुंडलिका । 
वाराणसी भागीरथी देखा । पांडुरंगी भीमरथी | ४ । 
वाराणसी पंचगंगा । पुष्पावती पांडुरंगा । 


महा पातके जाती भंगा। तीर्थे मस्तकीं वंदिल्या । ५ । 


६८० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


वाराणसी दंडपाणि। क्षेत्रपाळ हे हनुमंत दोन्ही । 
सकळ तीर्थे विठोबाचे चरणीं । काशी होय पंढरी । ६। 
वाराणसी माधवबिंदू । पांडुरंगी वेणुनादु । 
पंचक्रोशी तीर्थ उदंडू। पांडुरंगी पद्मतीर्थ । ७ । 
वाराणसी मोक्षपंथा । विठ्ठलाचेनि सायुज्यता । 
एवढें तीर्थ त्रिभुवनी पाहतां | तीर्थ नाहीं यापरतें। ८ । 
वाराणसी चंद्रमौळी । पांडुरंगीं वनमाळी । 
विश्वनाथ नंदी जवळी । विठोबा गरूड । ९ । 
वाराणसी गौरी खुणा । पांडुरंगी रूक्मिणी जाणा । 
वाराणसी अन्नपूर्णा । पांडुरंगी जाणा सत्यभामा। १०। 


वाराणसी त्रिशुळावरी । सुदर्शनावरी पंढरी । 


कांहीं संदेह मनीं न धरीं। काशी होय पंढरी। ११। 


ऐसें सकळ तीर्थाचे माहेर । तीर्थ नाहीं यापरतें थोर। 


विष्णुदास नामयाचा दातार । पुंडलिकासहित असे । १२। 


२१०८. सहप्रदळांत आकाशाच्या पी । राहोनी शरीरीं शोभा दावी। 
तेंचि नटे थाटे उभा विटेवरी। कर कटावरी ठेऊनियां। 
जयाचिये नाभी जन्मला विधाता । तेथोनी वाढता लोक झाला। 
श्रुतीचिये वाचे नोहे गोचर | जेथें अवतार तिही देवा । 
नामा म्हणे विश्वंभरू आणिक । अंगुळ दशक आहे जें कां । 


२१०९. बखेपर्णे बरवा बाप मदनाचा । तो स्वामी आमुचा पंढरीराव। 
उदारपर्णे उदार दाता त्रैलोक्याचा । तो स्वामी आमुचा पंढरीराव। 
झुंझार आणि शूर आरी त्या दैत्यांचा। तो स्वामी आमुचा पंढरीराव। 
चतुरपणें चतुर बाप ब्रह्मयाचा । तो स्वामी आमुचा पंढरीराव। 
पवित्रपणें पवित्र उद्धार तीर्थांचा । तो स्वामी आमुचा पंढरीराव। 
नामा म्हणे आधार सकळां जीवांचा । तो स्वामी आमुचा पंढरीराव। 


> 
२ । 
३ । 
४ । 
५ । 


१ | 
२। 
३ । 
४ । 
५। 
६ । 


संत नामदेवांची अभंगंगाथा ६८१ 


२११०. कार्तिकी एकादशी । पोहा मिळाला पंढरिसी। 
तेथील महिमा वर्णू कैसी | ब्रह्मादिकां न वर्णवे। १। 
दिंड्या गरूडटक्यांचे भार। मृदंग वाजती अपार । 
वैष्णव नाचती जयजयकार । नाद अंबर गर्जतसे। २। 


उपजोनियां संसारीं । वेळोवेळां पाहा रे पंढरी । 
विठ्ठलराज भीमातीरीं। बाट पाहे भक्तांची | ३ । 
कल्पतरू चिंतामणी। घरीं कामधेनूची दुभणी । 
मोतियांचे चौक राजांगर्णी । वृंदावनें शोभती । ४ । 


संत बैसले पद्मासनीं । राया विठ्ठला तुझे चरण ध्यानी । 
हरिकिर्तन ऐकोनी कानीं । अंत:करणीं निवाले । ५ । 
जें जें चिंतन मानसीं । तें फळ पावलें अहर्निशी । 
मुक्ति देऊनि तयासी। अढळपदीं बैसविले । ६ । 
सकळ तीर्थे मध्यानकाळीं । येती चंद्रभागे जवळी। 
विमाने येती अंतराळीं। देव स्नाने करिताती। ७ । 
धन्य धन्य चंद्रभागा तीर्थ । तेर्थे चतुर्भुज होती प्राणिमात्र । 
ऐसें आणिक नाहीं क्षेत्र। भूवैकुंठ पंढरी। ८ । 
मणिकर्णी वैतरणी । स्नान करिजेती अंतःकरणीं । 
लीन होईल विठ्ठल चरणीं। पायाधुणी होईल । ९ । 
अनंत जन्मांचा उपाव । नामया स्वामी पंढरीराव। 
देईल वैकुंठी ठाव। पुनर्जन्म चुकवील । १०। 
२१११. अगाध भवजळ तरावया दुस्तर । रची पंढरपूर कलीमाजी। १ । 
तारू पंढरीनाथ मोलेंविण उतरी। उभा भिमातीरीं वाट पाहे। २ । 
बुडण्याचें भय नाहीं पैं संसारीं । कलीमाजी पंढरी थोर नाव। ३ । 
राव रंक दोन्ही बैसवोनी वरी। उतरी पैलतीरी भरंवसेनी। ४ । 
जया नावेवरी आठराही आवलें। साही खण भले मिरवती | ५ । 


६८२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


चहूंमुखीं जिचा नकळेचि पार । पाहतां विचार सहस्रमुखा। 
सङ्घा लाबी कांसे कुटुंबीं नावेवरी । उतरीले तीरी केशिराजें । 
प्रेमाचिया पेटी बांधोनियां पोटीं । उतरी जगजेठी पांडुरंग । 
अंगें घाली उडी बुडतिया काढी । ऐसे कल्प कोडी तारियेले। 


६। 
७ । 
८ । 
९ । 


तारियेलें सत्य हाचि पैं निर्धार । नामा पैल पार उतरला। १०। 


२११२. अगाध महिमा यात्रा कार्तिकिवे। आला पंढरीये नामदेव । 
भक्तां शिरोमणी श्रीपंढरीनाथा । कृपाळुवा माता बाळकासी । 
धन्य नामदेव धन्य नामदेव। हृदयीं पंढरीराव न विसंबे। 
प्रेमळ हरीभक्त मिळोनी अपार । करिताती गजर हरिनामाचा। 
नटनाट्य कीर्तन झळकती गरूडटके । करिती ब्रह्मादिक पुष्पवृष्टी । 
नामघोष श्रवण सकळां समाधान । चुकलें जन्ममरण कल्पकोटी। 
नामा म्हणे जीव निवाला बा येथें । पहातां विठोबातें श्रम गेला । 


२११३. सहस्रअठ्यांर्शींऋषि। स्कंद उपदेशी तयांसी । 
तिहीं एक पुसिली पुसी। ते तयासी अकळ । 
आतां जाऊं कैलासा। सकळ पुसूं त्या महेशा। 
मग निघाले आकाशा । पितृदेशा पातले । 
बरे होऊनिया सावध। ऐका भक्तीचा संबाद। 
विनवीता झाला स्कंद।तो अनुवाद शंभूचा। 
स्कंदे विनविला त्रिपुरारी। सहित वामभागीं गौरी। 
स्तुति स्तवने केलीं भारी। हृदयासनीं नमियेला। 
मग निघाला लोटांगणीं। म्हणे त्राहें त्राहें शूळपाणि। 
करें उचलिला धांवोनि। मग आसनी बैसविला। 
ऋषींसि आसनें देऊनि वेगां । जवळीं बैसविलें पैं गा। 
ते म्हणती झडकरी सांगा । जें वेदशास्त्रांसी प्रिय। 


१ ॥ 
2. 
३ । 
४ । 
५। 
६ । 
७ । 


१॥ 


२ । 


३ । 


४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६८३ 


तंव स्कंद म्हणे ताता। ऋषिनीं पुसिली जे वार्ता । 
ते आकळ माझिया चित्ता । वेदशास्त्रार्थ विरहित । ७ । 
बरवी तीर्थे पुण्यरासी। महात्म्ये सांगत होतों त्यांसी । 
परी तीर्थ क्षेत्र भक्त देवांसी । नाहीं चहुंसी एक मेळा। ८ । 
जे जे क्षेत्री करितां विचार । ते ते ठायीं तेंचि थोर। 
परि तयांमाजी असे सार। जें माहेर सकळिकां। ९ । 
पाप घडे जें मेदिनी। तयांसी तें तीर्थकर धुणी। 
तीर्था वर्णी शूळपाणि।सांगा हानि जें करी।१०। 
जळती पातकांचिया कोडी । ऐसीं तीर्थे आहेत गाढी। 
तयां सकळिकां तीर्था आहे खोडी। ते मी उघडी सांगेन। ११। 
हिमकाळीं कीजे स्नान । हेंचि प्रयागासी न्यून। 
काशी इच्छी जो मरण | थोर निर्वाण पाविजे। १२। 
पितृस्मरण आचमन । करोनि देईजे पिंडदान । 
तेणें पूर्वज होती पावन। हेंचि न्यून गयेसी। १३। 
गाढे कुरूक्षेत्र जाण।तेथे किजे हिरण्यदान । 
केदारीचें उदकपान। करी पीडन देहासी। १४। 
उपमा द्वारकेहुनी । अरूच गोमतीचें पाणी । 
सहा मास सेविल्यावांचुनी । नव्हे दाटणी चक्राशीं । १५। 
गंगा बारा वरूषें वरी। सकळिकां मध्यें गोदावरी। 
सिंहस्थी महिमा थोरी | हें न्यून भारी तयासी। १६। 
अयोध्या माया मथुरा । कांची आवंतिका करवीरा। 
लोण्हार हाटकेश्वर तुंगभद्रा। आणि पुष्करा कावेरी। १७। 
कलीमाजी वैकुंठ साक्षात। गाठें क्षेत्र जगन्नाथ। 
त्या देवासी नाहीं पाय हात । उणाव बहुत तयासी । १८। 


६८४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


गाढें श्रीशैल्यपर्वत । लक्षावया उदित । 
तेर्थे जीवासी करिजे घात। हा उणाव बहुत तयासी । १९। 
गाढें क्षेत्र परियेसा। गोकर्ण सेतुबंधु महेशा। 
तयासी उणाव ऐसा । जे यमदिशा म्हणताती । २०। 
ऐसीं तीर्थे कोटीरासी। परि लांछन आहे सर्वांसी | 
पहिलें राहिजे उपवासी । मग डोईसी मुंडण। २१। 
सकळ तीर्थांचा पारू। जोगा देखिला सागरू। 
तयासी उणाव आहे थोरू। योग येतो अमावास्ये। २२। 
म्हणोनि पुसों आलों तुज । सकळ तीर्थाचे बीज। 
तें झडकरी सांग मज। देवा तुज जें प्रिया २३। 
ऐसी करोनि विनवणी | मग स्कंद लागला चरणीं । 
येरे उचलिला झडकरूनी। मग शूळपाणि हे बोलिले। २४। 
पुत्रा तुवां जे केली विनंती | हेंचि गिरिजा पुसत होती । 
तरी सांगेन तुजप्रती। चित्त देऊनि परियेसीं। २५। 
महिमा दरूशनाचा पूर्ण। एक लक्ष्मी जाणे खूण। 
शुक सनकादिक मुनि सज्जन । आणि वैष्णव जन प्रेमळ । २६। 
जैसा कृपणाचा ठेवा। तैसें आर्त रे माझिया जीवा। 
पुत्र पुसिलें तुवां । तरी वृत्तांत बरवा सांगेन। २७। 
मी बैसोनियां स्मशानी । जयाचे नाम जपें ध्यानीं । 
ते दैवत आहे जये स्थानीं। चित्त देऊनि परियेसा। २८। 
युगा अट्ठावीसांवरी । आहे पुंडलिकाच्या द्वारी । 
विठ्ठल उभा भीमातीरीं । विश्व तारी दरूशनें। २९। 
घेऊनि तरूवरांची बुंथि। देव सेवा जाणविती। 
आदिकरोनी पार्वती । आम्हां वस्ति तये ठायीं । ३०। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६८५ 


तेजें झळालें वैकुंठ। तयापरी चोखट । 
पहा पंढरपूर नीट । महिमा अद्भुत तिहीं लोकीं । ३१ । 
जेणें पीडिलें तिन्ही लोकां । त्यासि वधावया पावलों देखा । 
ओढी काढोनी त्र्यंबका। श्रीहरि सखा स्मरिला। ३२। 
घात करोनी त्ररिपुरा। वधियेलें तिन्ही असुरां। 
तेंचि तीर्थ भिवरा। सचराचरा तारक। ३३। 
प्रतिदिनी माध्यान्ही । सकळ तीर्थे तिये स्थानीं । 
भिवरे सुस्नात होऊनि | विठ्ठलचरणीं लागती । ३४। 
तये क्षेत्री पाप घडे। ऐसें बोलतां जिव्हा झडे। 
काय तुज सांगूं पुढें। ब्रह्म उघडे असे जेर्थे। ३५। 
लोहो लागलिया परीसें । सोनें झालें एक सरिसें। 
आतां पालटेल कैसें। भलते तैसे जरी झालें । ३६। 
एक वेळ पंढरीये जाऊन । मग भलतिये ठायीं राहो कां जन। 
तो राहे वैकुंठींच जाण । कर्महीन जरी झाला। ३७। 
ऐसें ऐकोनी उत्तर | स्कंद हरूषे निर्भर । 
आदि करोनि ऋषीश्वर । पंढरपूर ठाकिती । ३८। 
विष्णुदास नामा म्हणे । एक वेळ पंढरीये जाणें। 
विठ्ठल धन्यावरी पाहणें। नाहीं येणें संसारा। ३९। 


२११४. जाऊं नको जेथें तेथें । परी तुज मुक्तीचे आर्ते। 
तुज मी सांगेन हित। देऊनि चित्त परियेसी। १ । 
शंभु अडसष्टी तीर्थाचे माहेर। सकळ सिद्धि ऋषीश्वर। 
मध्यान्हकाळीं सुरवर । पंढरपूर ठाकती। २ । 
जाई जाई आलियारे | पांडुरंगी राहे स्थिररे। 
न लगती आणिक दैवते रे। एक पुरे वितट्टलची। ३। 


६८६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


तीर्थ क्षेत्र दैवर्ते। ऐसें नाहीं जेथें तेथें । 
तिन्ही सर्वोत्तम जेथें।तें पैं क्षेत्र सांगेन) ४ । 
श्रीहरीच्या चोविस मूर्ति । विठ्ठल प्रेमदृष्टी प्रीति। 
सहस्र नामांवरती किर्ती । विठ्ठल दैवत जाणावें। ५ । 
रूद्रार्धांगी गौरी। जान्हवी असे शिरी। 
सर्वांग व्यापिनी भीमा सुंदरी । आले त्रिपुरारी ठाकोनी। ६ । 
कोटिजन्माचें पातक । नासे स्नान केलिया देख। 
एवढें क्षेत्र अलौकिक। पांडुरंग भींबरा । ७ । 
काशीं त्यागिजे शरीर। हिंवे शिणलें केदार। 
पाणी गोमतीचें क्षार । म्हणवोनि महिमा सम नाहीं। ८ । 
जन्म मरणावेगळें । वैकुंठ तुकिलें सगळें । 
परि त्याहुनि आगळें। एक अक्षर जाणावें । ९। 
गया भोंवुनि चौदापदी । तीं अनंते वेणुनादीं । 
काला केला गोविंदीं। हा दृष्टांत पहा पां।१०। 
ज्याचेनि नांवें पिंडदान । त्यासी गयेसी गति जाण। 
येथें करितां नाम्‌ स्मरण । सर्व पूर्वजां मुक्ति। ११। 
कार्तिकीये आदित्यवारीं । जो पद्माळा स्नान करी। 
त्यासी नाहीं येरझारी। नये पुढती संसारा । १२। 
इंद्र येवढे परमेष्टी । तेथें मनुष्याच्या काय गोष्टी । 
धन्य धन्य तो एक सूष्टीं। पंढरी दृष्टी जो देखे।१३। 
बरवें पुंडलीकें केलें। हें परब्रह्म रे अर्चिलें। 
जगांत शांतवन केलें। परि नेटके सर्वथा। १४। 
तीर्थ सोपारें सधर । कष्ट न लगती अपार। 
उपवासी निराहार । कीं क्षौर करणेंचि नलगे । १५। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६८७ 


येथें सुखें येणें जाणें | घेणें नलगे धरणें । 
मनींचें मनोरथ पुरवणें । एके भ्रेटीसाठीं । १६ । 
पूर्वजन्मीचा तापसी । तीर्थ केलीं पुण्यराशी । 
सहस्र शते भोजनासी । देवां द्विजां भजिन्नला । १७। 
शाळिग्रामाची पूजा करी। त्यासी प्रसन्न झाले हरि। 
त्यासी दावितो पंढरी। पूर्व संस्कारी म्हणोनियां। १८ । 
जयासी नावडे पंढरी। तो पापिया दुराचारी। 
उपजोनियां संसारीं । येरझारीं शिणतो। १९। 
त्यासी श्वान सूकर हांसती। म्हणती यासी कैसी पडली भ्रांती। 
उपजोनियां मनुष्ययातीं । पंढरपूरपती नोळखे । २०। 
जो विन्मुख पंढरपुरा। त्याचा संग झणीं धरा। 
मोडोनि सुकृताचा थारा । पाप शरीरासी तो गेला।२१। 
जो पंढरीसी आर्तु। त्याची करा बरवी मातु। 
अंतकाळीं पंढरीनाथु । यमपंथु चुकवील । २२। 
बरवें समतुल्य वाळुवंट। वरी वैष्णव मिळाले घनदाट। 
करिती हरिनामाचे बोभाट | वीर उद्धट विठ्ठलाचे । २३। 
जे येर्थे प्रेमासी आतुर। ते चतुर्भुज होती नर। 
येवढें क्षेत्र पंढरपुर । महिमा थोर तिहीं लोकीं । २४। 
अन्य क्षेत्री पाप कीजे। तें पुण्य क्षेत्री विनसिजे। 
पुण्य क्षेत्री पाप कीजे।तें त्यागिजे पंढरीसी। २५। 
पंढरीचें पातक । पंढरीसी नासे देख। 
एवढें क्षेत्र अलौकिक। त्रिभुवनामाझारी । २६। 
पैल विटेवरी सांवळा। विठोबा पहा पहा रे डोळां। 
विघ्न घालोनि पायातळा । आणिक कळिकाळा दमेना । २७। 


६८८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


जप तप अनुष्ठान । नलगे जिवासी बंधन। 
आणिक न करावें साधन । पहावे चरण विठोबाचे । २८। 
देवा सांगे वसुंधरा । मी न भिये सप्तसागरा । 


स्थावर जंगमादि सारा। नाही भार तयाचा।२९। 
ज्यासी नावडे विठ्ठल वीरू। त्याचा मज भार थोरू। 
त्यासी नरकीं होय थारू। तो असुर प्राणिया । ३०। 
ऐसा हा पंढरपुरपति । जिवंतु असतां देतो मुक्ति । 
मेलिया देतो ब्रह्मप्राप्ति। दोहींकडे सौरस । ३१। 
येरां प्राणियां कष्ट थोर । परि तें न भरे उदर। 
मेलिया यम किंकर । अष्टौप्रहर जाचिती । ३२। 
ऐसा हा कैलासींचा राणा। गिरीजे स्कंदा सांगे खुणा। 
तुम्ही आणिक मंत्र नेणां। या पांडुरंगावांचुनी । ३३। 
विट्ठल विठ्ठल म्हणतां । तुटती महापातकचळथा । 
विष्णुदास नामा विनवी संतां। सावधान व्हा जी म्हणतसे। ३४। 


२११५. श्रोते म्हणती विष्णुदासा । या ब्रह्मांडींचा प्रळय कैसा। 


पंढरीच्या ` भासा । नाश कीं नाहीं। १ । 
तंब नामा म्हणे सुदर्शनावरी । देवें रचिली पंढरी। 
भक्तांसहित राज्य करी। रुक्मिणीवर । २। 
तो परमात्मा गुणातीत। अपरोक्ष भक्तांसहित। 
तेथें प्रळय हात जोडित। जयालागीं । ३। 
जै ब्रह्मयाचें आयुष्य सरे। तै लया जाय चराचरें। 
तै पंढरपूर मिळे । वस्तुमाजी । ४ । 
नामा म्हणे या खुणा। कळती संतजना । 


इतर मायिक जना । नेणवती । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६८ 


२११६. कृत त्रेता द्वापार कली। ऐसा चौ युगांचा मेळीं । 


तें महायुग शब्द आढळी। वेदांत शास्त्री । 
ऐसा ब्रह्मयाचा दिनांतर। तैसीच रात्र एक सहस्र । 
तिसा दिवसांचा प्रखर । एक मास । 
ऐसे बारा मास । त्याचें एक रूष । 
शतभरी आयुष्य । ब्रह्मयाचें । 
ऐसा ब्रह्मयाचा दिनांत। शत वरूषें गणीत। 
ज्या प्रळयीं पोहत । मार्कंडेय उदकी । 
ऐसीं अठ्ठावीस युगें जाण | पंढरपुरासी झालीं पूर्ण। 
जो कीं ब्रहायाचा दिन । प्रळय केला। 
नामा म्हणे पंढरिची संख्या। सांगितली संत महंत लोकां । 
लक्षुनि पादुका । विठोबाच्या । 
२११७. आधीं रचिली पंढरी। मग * वैकुंठ नगरी। 
जेव्हां नव्हतें चराचर । तैं होतें पंढरपुर । 
जेव्हां नव्हती गोदा गंगा । तेव्हां होती चंद्रभागा । 
चंद्रभागेचे तटीं। धन्य पंढरी गोमटी। 
नासिलीया भूमंडळ । उरे पंढरीमंडळ । 
असे सुदर्शनावरी । म्हणुनि अविनाश पंढरी । 


नामा म्हणे बा श्रीहरी।ते म्यां देखिली पंढरी! 


२११८. महा मुक्ति क्षेत्र तीर्थाचे ताक । उपमेसी आणीक नाहीं दुजें । 
तें हें पंढरपुर प्रेमाचे भांडार। नामें निरंतर गर्जतसे। 


~ 


A) 


येवढें तीर्थ जवळी असतां पैं समर्थ । कोण भाग्यहत दैन्य भाकी । ध्रु० 


जीवन्मुक्त ज्ञानी येथे पुंडलिकमुनि। बैसलासे ध्यानीं पर लक्षी। 
योग्यांचे हृदयीचे निजध्यान नेटकें। तें जयाचेनि सुखें वेडावलें । 


३ 
ड 


६९० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


पुण्यपावन भीमा दक्षिण वाहिनी । अमृत संजीवनी पुण्यराशी | ५ । 
आनंदरसकुपिका प्रत्यक्ष चंद्रभागा । दर्शनें न या गा गर्भवासा। ६ । 
स्वगीं मंदाकिनी लाजोनि राहिली । पाताळीं प्रवेशली भोगावती । ७ । 
सहस्रभाग भेंणें होउनि भागीरथी | सागरा मिळती झाली वेगीं । ८ । 
भक्तजन भाग्याची कीं सुख आरोग्याची । जें कां वैराग्याची जन्मभूमी । ९ । 
तेथें हरिखे निर्भर नामा संतांचे संगती । गीती गाय कीर्ति विठोबाची | १० । 


२११९. अवघें तीर्थ तीर्थरूप । परि तें विठ्ठल चरणीचे स्वरूप। 


विठ्ठल देखिलिया नि:पाप । जीवजंतु होताती । १ । 
एवढे क्षेत्र पांडुरंग । सर्वा तीर्थामाजी अभंग। 
धरिलिया संतसंग । महादोष हरताती । २ । 


हरिकीर्तन करीं वेगीं। हेंचि उद्धरील जगालागीं। 


जें जें अनुसरले पांडुरंगीं। तें तें गेले वैकुंठा। ३। 
नामा जपे सदा काळीं। रामकृष्ण नामावळी। 
विठ्ठल विठ्ठल हदयकमळीं । जपतसे सर्वदा । ४ । 


२१२०. ऐका पंढरीचें महिमान। राउळ तितुकें प्रमाण। 
तेथील तृण आणि पाषाण तेहि देव जाणावे। १। 
ऐसी पंढरी मनीं जे ध्याती । त्यांसी तिहीं लोकीं गति । 
ते आणिका तीर्था जाती । तीर्थे वंदिती तयांसी। २। 
वाराणसी चालिजे मासा। गोदावरी एक दिवसा । 
पंढरी पाऊल परियेसा । ऐसा ठसा नामाचा। ३। 
शंकर सांगे ऋषीं जवळी। सकळ तीर्थे माध्यानकाळीं । 
येती पुंडलीकाजवळी। करिती अंघोळी वंदिती चरण। ४ । 
ऐसे तिथी पाप घडे । असत्य बोलतां जिव्हा झडे । 
नामा विनवी संतांपुढें । पंढरी पेठ न संडावी। ५। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२१२१. ऐसें तीर्थ कोणी दाखवा गोमटे । जेथें प्रत्यक्ष भेटे परब्रह्म । 


ऐसें क्षेत्र कोठे आहे त्रिभुवनीं । सकळां शिरोमणी चंद्रभागा । 
ऐसें तीर्थ कोणी दाखवार्वे । देखतांचि पावे सुख मन । 
ऐसें तीर्थ कोणी दाखवा साजिरें। सदा प्रेमपुर वोसंडत। 
ऐसें तीर्थ कोणी दाखवा निर्मळ । परब्रह्म केवळ सकळां जीवां। 
नामा म्हणे आम्हा दीनांचें माहेर। धन्य पंढरपुर गीतीं गातां। 


२१२२. ऐसें तीर्थ कोणी दाखवा सुलभ । जेथे समारंभ हरिकथेचा। 
तें एक पंढरी विख्यात त्रिभुवनी । सकळां शिरोमणी चंद्रभागा । 
ऐसें तीर्थ कोणी दाखवा सुखरूप । जेथें त्रिविध ताप हारपती। 
ऐसें तीर्थ कोणीं दाखवा सुंदर । गरूड टकेभार विराज़ती। 
ऐसें तीर्थ कोणीं दाखवा निर्मळ । जेथे नासे मळ दुष्टबुद्धि। 
नामा म्हणे संतजनाचें माहेर। गातां मनोहर गोड़ वाटे । 


२१२३. काय सांग तुझी करणी नारायणा । वेदपारायणा केशिराजा। 
पृथ्वीवरी तीर्थे आहेत अपार । परी पंढरिची सर एका नाहीं। 
जन्मोंजन्मींचिया पातकां दरारा । चुके येरझारा एके खेपें। 
ब्रहाज्ञानेंवीण मोक्ष आहे भूतीं । वाचेसी ते घेती विठ्ठलनाम । 
बेताळीसांसहित जातील वैकुंठा । नामा म्हणे भेटा विठ्ठलासी। 


२१२४. ज्यासी विन्मुख संसार । तो करी मोक्षाचा विचार । 
आम्ही पंढरीचे लाठे। नवजो वैकुंठींचे वाटे। 
सांडोनि पंढरीची वारी। मोक्ष मागे तो भिकारी। 
जन्मोंजन्मींचा आळसी । तो मुक्तीतें अभिलाषी । 
ताट ओगरिलें निके । सांडोनि कोण जाय भीके । 
जो कां नेणे नाम मोडी। तो मुक्तीतें चरफडी । 
नामा म्हणे विष्णुदासा । झणीं भ्याल गर्भवासा । 


F 
~ 


FN FS? ०6 ADA FOE WAS छछ IN ET 6८:४७ - 8 ०७ MN 6? 56८ 0 209 रछ 


६९२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२१२५. पाहातां देऊळाची पाठ | तीर्थे घडलीं तीनशे साठ । 
स्नान करितां पद्माळे। उद्धरती सर्व कुळें) 
सन्मुख पाहातां विठाई । त्यासी उपमा द्यावया नाहीं । 
ऐसा पंढरीचा महिमा। काय वर्णू म्हणे नामा। 


२१२६. अवघे हे पवित्र पांडुरंग क्षेत्र । सुखचि सर्वत्र भरलें असे । 
अवघा हो विठ्ठल गीती गातां गोड । अवर्घे पुरवी कोड नामें एके । 
अवघे जे सांडोनि अनुसरले यातें। अवघें देतो त्यांतें आपुलें प्रेम । 
अवघी चित्तवृत्ति ठेविती याच्या पार्यी । त्यातें अवध्या बाहीं आलिंगितो । 
अवघे आपुलें मन दिले जिहीं यातें। असे त्या सांगातें मागें पुढें। 
अवघ्यासि अनुसरला अवर्धेचि विसरला । अवघा नामा झाला सुखरूप । 


२१२७. पंढरीचे जन अवघे पावन । ज्या जवळी निधान पांडुरंग । 
विद्वलनामें घेणें विठ्टलनामें देणें । विठ्ठलनामें करणें सकळ काम। 
विद्वलनामें क्रिया विठ्ठलनामें कर्म । हाचि प्रिय धर्म जया चित्ता। 
सभराभरित विठ्ठल मागें पुर्ढे। जिकडे जाती तिकडे विठ्ठलचि । 
निरंतर गर्जती विठ्ठल पवाडे । पहाती निवाडे विङ्ठलरूप। 
विठ्ठलनाम सरतें विद्वलनाम पुरते । विठ्ठल नाम ज्यातें भांडवल । 
विद्वलनामें करिती अवघा योग क्षेम । नित्य ज्यांचे प्रेम विठ्ठलनामीं । 
सदा हृदयीं भरित विठ्ठलाचे प्रेम । हर्षे विङ्ठलनाम गर्जताती। 
बिङ्ठलनामीं गोडी धरोनी आवडी । विठ्ठलनामी बुडी दिली जेणें। 


१। 
२ 
३ । 
४ । 


१। 
२ । 
३ । 
४ । 
५। 


६ । 


१। 
२ । 
३ । 
४ । 
५। 
६ । 
७ । 
८। 
९। 


नामा म्हणे अवघे विठ्ठलचि झालें । विठ्ठले दिधलें प्रेमसुख । १०। 


२१२८. धन्य पंढरीचे सकळही जन । जिहीं सख्य केले जाण बिठ्ठलपार्यी । 
विठ्ठल हा ध्यानीं विठ्ठल हा मनी । विठ्ठल चितनीं रात्रंदिवस । 
विठ्ठलेविण जया नगमे एक घडी । सर्वस्वे आवडी विठ्ठलाची । 


१। 
२। 
३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ६९३ 


विठ्ठलची माता विठ्ठलचि पिता । भगिनी आणि भ्राता विट्टल ज्यांचा । ४ । 
विठ्ठलचि मित्र विठ्ठलचि पुत्र । बिठ्ठल कुळगोत्र केला जिहीं। ५ । 
विठ्ठलचि क्रिया विठ्ठलचि कर्म । विठ्ठल सकळ धर्म कुळदैवत। ६ । 
गुज गौप्य जीवींचें विठ्ठला सांगावें । विठ्ठले पुरवार्वे कोड त्यांचें । ७ । 
सर्वकाळ करणें बिठ्ठलाचि कथा । विठ्ठल जडला चित्ता जयाचिया। ८ । 
विठ्ठल जागृती स्वप्नी आणि सुषुप्ती । अखंड वोथरती विठ्ठल विठ्ठल। ९ । 
ऐसा सर्वर्स्वेसी विठ्ठल भजतां । सुख आलें हातां विठ्ठलाचें। १० । 
नामा म्हणे त्याचें चरणरेणु होऊन । झालो मी पावन म्हणे आतां । ११ । 


२१२९. वैकुंठी पाहे तंव चतुर्भुज दिसे । परि सुंदर रूप तेथे नाहीं। १ । 
क्षिस्सागरी पाहें तों तेथें निद्रिस्त । परि सुंदर रूप तेर्थे नाहीं। २ । 
द्वारके पाहे तंव पाताळीं चरण । परि सुंदर रूप तेर्थे नाहीं। ३ । 
हृदयीं पाहें तंव अव्यक्तचि दिसे । परि सुंदर रूप तेथें नाहीं। ४ । 
नामा म्हणे ऐसा सर्व गुण संपूर्ण । पंढरीये उभा शोभतसे। ५ । 


२१३०. अंगाचि सेज की फणीची साति। सहस्रमुखे स्तुती करी शेष | १ । 
परि तुझे चरित्र तया नव्हे अकळित। तेथे माझे गीत कोण्हींकडे। २ । 
येता जाता देवा पाहे दृष्टीवरी । उभा असे दारी कर जोडुनि। ३ । 
तया गरुडा अकळ होसी कि गा देवा । तेथे माझा केवा कोण्हींकडे। ४ । 
लक्ष्मी थोरपण सांडूनि आपण । सेवी तुझे चरण अष्टौप्रहर । ५ । 
तियेसीही पूर्ण न लभे तुझी भेटि । तेथे माझी गोष्टी कोण्हींकडे। ६ । 
भुतभविष्यवर्तमान जाणे परमेष्टी । घड़ीता मोडीता सृष्टी न लगे वेळ। ७ । 
तोही गोकुळात न लभे तुझा अंत । तेथे मी पतित कोण्हींकडे । ८ । 
दिव्य चक्षू दृष्टी देउनि किरिटी विश्वरूप भेटी केली तया। ९ । 
तोही तुज पाहाता जाला अलक्षु | तेथे हे चर्मचक्षु कोण्हींकडे। १०। 
मार्कंडेय भृगु लोमहर्षण अगस्ती । करीता तुझी स्तुती युगे गेली । ११। 


६९४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ध्यानीही पाहाता न पवती योगी । तेथे मी भवरोगी कोण्हींकडे । १२ । 


ऐकोनि बोलणे केशवराज खुणे म्हणे । माझ्या नामस्मरणें तरसी नाम्या। १३ । 
जाई रे माझे नाम हृदयी धरुनी प्रेम । हेची तुज वर्म सांगितले नामया । १४ । 


२१३१. सनकादिक तुझ्या गोंधळासी येसी मनोरथ पुरविसी त्याचा । 
दक्षणचरणी तोडरु गर्जे नामचरणी वाजे बाकी। 
सकळही तीर्थे राहिली तेथे विश्रांति तये विषयी। 
जानुजंघेवरी पीतांबरे मालगवी । पाहाता भक्त जाले सुखी । 
हे रूप देखोनी मदन आला पोटी । नामा म्हणे लागो दृष्टी । 


२१३२. तो पा गगनाचा गाभा । 
चित्‌पदक चांगले । जिवे मोती देती ढाल । 
मन चंदनाचि उटि | दृढ कस्तुरि ललाटी । 


१ । 
२। 


३ । 
१। 
ड: 
३ । 


अंतकाळी ते पंढरि। नामदेव उभा हरि। ४ । 


२१३३. त्रिभुवनामाजी सुंदर। भुवती मुक्तीदायक पंढरपूर । 


१। 


माझ्या विठोबाचे नाम बरवे रूप बरवे । आवडी घेतली माझी जीवे । ध्रु०। 


विटेवरी उभा नीट समचरणी । साजरे रूप ते म्या पाहिले नयनी । 
नामा म्हणे सर्व हा माझीया मनी । ते रूप आसनी भोजनी शयनी। 


२१३४. तापत्रये तापले शरीर मोडलें। वासना भांडिले मन माझे! 
केशवा वेगळे न देखें मी सुख। पाहे तुझे मुख वेळोवेळा । 
प्रेमाची साऊली पाहीन पंढरी। जाऊ महाद्वारी लोटांगणी । 
नामा म्हणे आम्हां शीणभाग कैचा । अनंत जन्माचा हरेल सर्व। 
२१३५. क्षणभरी मज न पडे विसर। तुज वारंवार नको देवा। 


केशवा वेगळे न देखें मी सुख । पाहे तुझे मुख वेळोवेळा । 
प्रेमाची साऊली पाहीन पंढरी । जाऊ महाद्वारी लोटांगणी । 


३ । 
१। 
२। 
३ । 
४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


पुरे तुझा संग बोलू पुढे काय । नामा म्हणे पाय चुकऊ नको । 
गगनी गरुडाचे वरिले। कैसा धावताहे हरिखे। 
दवड़ा दवड़ी हरी धावता । ना भी नामया म्हणता । 
यशवंत द्वारका राजा | नामा म्हणे स्वामी माझा । 


२१३६. नको तीर्थाटण पुराण श्रवण। नको ब्रह्मज्ञान शास्त्र बोधु। 
अहर्निशी नाम जपा श्रीरामाचे। होईल दैवाचे शिरोमणी । 
वर्णाश्रम धर्म नको आचरण। नको व्रतदान तपे काही। 
नको ध्यान स्थिती भावेवीण बोजा। नको देवपूजा एकनिष्ट। 
नामा म्हणे नाम विठोबाचे गाता । ब्रह्म सायोज्यता आनायासे। 


२१३७. चारी वेद तुझ्या नांदती नगरी । तेथें मी भिकारी काय वानू । 
वर्णितां पार नेणे चतुरानन । तेथें मी अज्ञान काय जाणों। 
अंगलग सेवक शेषाच्या सारिखा । तेर्थे माझा लेखा कोणीकडे । 
कैलासींचा राणा करितसे ध्यान । तेर्थे भ्रांत मन कोठें रिघे। 
इंद्रासहित देव जेर्थे ओळंगर्णे । तेथें दास्य करणें घडे कांहीं । 
नामा म्हणे केशवा काय म्यां करावें । तुझे पायीं रहावें कैशापरी । 


२१३८. वेदां नकळे पार श्रुती अगोचर । उपनिषदां सार नकळेचि। 
तो हरि गोकुळीं वसुदेवा कुळीं । यशोदेजवळी बाळकृष्ण । 
ब्रह्मादिक बंदिती शिवादिक ध्याती । शास्त्रांसी तों गति न कळेचि। 
योग्यांचें चिंतन मुनींचे अंजन। शेषादिकां ध्यान सदा ज्याचें। 
पुराणें भागलीं आचारे श्रमलीं । बोलतां राहिलीं साधुवृदे। 
नामा म्हणे तो हा विठ्ठल पंढरी । नाम मात्रे तारी सकळांसी। 


२१३९. सहस्र तोंडांचा तोहि भागियेला। अंत नाहीं ज्याला गुणालागीं। 
तेथें मी पामर काय बोलूं वाणी । तुझी कीर्ति जनीं काय कैसी । 
यथामति कांहीं बोलियलों बोल। तोचि हा विठ्ठल नामा म्हणे। 


६९५ 


६९६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२१४०. अगणित गुण वर्णिता पुराणें । पंढरीचे राणे ख्याती जगीं । 
अलक्ष भेटी लक्षिताची नाहीं । पुंडलिक कांहीं तप केलें । 
युगे गेलीं अठ्ठावीस ते अझुनी । उभा चक्रपाणी राहिलासी । 
वेद म्हणती नेति पुराणें तें किती । भांबावल्या मती म्हणे नामा । 
२१४१. फेडूनि पीतांबर उभा दिगंबर। कटी ठेवुनि कर वाळवंटीं। 
मोतियांचे हार सांडुनि रत्नकीळा । तुळशीच्या माळा गळां घाली। 
पर्यंक शयन शेषाचें आसन । सांडूनि निधान उभा विटे। 
सांडुनियां भक्त सनकादिकी प्रेमा । कलियुगी नामा आवडला । 


२१४२. वैकुंठ तें घर । सांडुनियां निरंतर । 
तो हा पुंडलिका द्वारी। उभा कर कटावरी। 
क्षीरसागरींची मूर्ती । तो हा रूक्मिणीचा पती। 
नये योगियांचे ध्यानीं । छदै नाचतो कीर्तनीं। 


नामा म्हणे आला। सवें परिबार आणिला। 


२१४३. सत्यसंकल्याचा कर्ता जो विश्वाचा । अनाथ जीवांचा मायबाप। 
पुंडलिक तया आणिलें रंगणीं । कटावरी पाणि ठेवूनियां। 
अणुरेणुमाजि व्यापूनि राहिला । अनंतत्व जाहला एकलाचि। 
नामा म्हणे वेद त्यालार्गी बोभाय । जोडोनियां पाय उभा ठाके। 
२१४४. विठ्ठल कानडे बोलूं जाणे। त्याची भाषा पुंडलीक नेणे। 
युगे अठ्ठावीस झालीं। दोघां नाहीं बोला बोली। 
कर ठेवुनि कटावरी। उभा भिंबरेच्या तिरीं। 
नामा म्हणे स्वामी माझा | उभा भक्तांचिया काजा। 


२१४५. तुझिया सत्तेनें वेदांसी बोलणे । सूर्यासीं चालणें तुझिया बळें। 
ऐसा तूं समर्थ ब्रह्मांडाचा धनी। वर्म हें जाणुनि शरण आलों। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


मेघांनीं वर्षावें पर्वतीं बैसार्वे। वायूर्ने विचरावे सत्ते तुझे । 
नामा म्हणे कांहीं न हाले साचार । प्रभु तूं निर्धार पांडुरंगा । 


२१४६. अच्युता अनंता श्रीधरा माधवा । देवाआदिदेवा पांडुरंगा । 
कृष्णा विष्णु हरि गोविंदा वामना तूंचि नारायणा नामधारी । 
मुकुंदा मुरारी प्रद्युम्रा केशवा । नाम सदाशिवा शांतरूपा। 
रूपातीत हरी दाखवीं सगुण। निरंतर ध्यान करी नामा। 


२१४७. पंढरीचा देव तत्सत्‌ चित्‌ अद्रय। तोचि बापमाय पांडुरंग। 
सगुण निर्गुण दावि प्रकार | दाही अवतार निमित्तासी । 
ऐसा माझा स्वामी समर्थ गोविंद । निरंतर छंद हरिनार्मी । 
नामा म्हणे कांहीं न धरी लाज। भाविकांसी गुज कानीं सांगे। 


२१४८. हरि भोळा हरि भोळा । आम्हीं डोळां पाहिला। 
हरि श्रेष्ट हरि श्रेष्ट। आम्हां कष्ट नाहीं ते। 
हरि उदार हरि उदार। आम्हां धीर होईना। 
नामा म्हणे हरि दाता। आम्हां दासां रक्षितो। 


२१४९. आशा तृष्णा माया नाही लाथाहिल्या । म्हणावा तो भला कासयानें। 
अमृत सेवितां मृत्यु पळे दुरी । सुख होय तरी तेंचि नाम । 
तेव्हां कोणी तरी धरावा सत्संग । होय पांडुरंग प्राप्ति सर्वा। 
अविश्वासी नर सर्वस्व पतिता । तारिसी अनंता म्हणे नामा । 
२१५०. श्रीधरा अनंता गोविंदा केशवा । मुकुंदा माधवा नारायणा। 
देवकीतनया गोपिकारमणा। भक्त उद्धारणा केशिराजा। 
मकरकुंडले श्रवणी शोभती । येकावळी दिप्ती सृष्टि लोपे । 
नामा म्हणे तुझा न कळेची पार । भजती निरंतर भक्तजन। 


६९७ 


३ 
1 
१ 
२ 
- 
1 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
1 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
डे 


है. 


६९८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२१५१. अनंत हे कळा अनंत हे लीछा। अनंत जयाला वेद गाती। 
तोचि पांडुरंग पंढरीचा राजा। धणी झाला बोजा भावबळें । 
अनंत जयाच्या सेवा बोजावणी । नामरूप गुणीं नामातीत । 
नामा म्हणे अंत असेना जो कांहीं । सांपडतो पाहीं पंढरीये । 


२१५२. पुंडलिकाचे भेर्टी भीवरेचे तटी । परब्रह्म उभें वाळुवंटीं गे माये । 
उभा विटेवरी कर कटावरी। उभा भीमातीरी जगजेठी गे माये । 
विठ्ठल कान्हा चरणीं वांकी तोडर । कासे पीतांबर पदकलीळा मनोहर गे माये । 
कान्हा विठ्ठल कान्हा प्रसन्नवदन थोर । जो आधी करूणाकर हारे नामया दातार । 


२१५३. खोळ बुंधीचा तो देवकीनदन। उभा तो गे बाई। 
नंदनंदन संताचे जीवन। उभा तो गे बाई) 
कामिनी मनोहर नामया दातार। उभा तो गे बाई। 


२१५४. दोन्ही हात ठेवूनि कडवा । उभा भिवरेच्या थडवा। 
हरि बरवया बरवया। विठोबा पंढरीच्या राया। 
नामा म्हणे धांवा । देव आले याचि गावा। 


२१५५. पंढरी हे क्षेत्र पावन पवित्र । महिमा विचित्र त्रिभुवर्नी। 
पाहिलिया क्षणीं नासती पातकें । ऐसियासी तुके दुजें कोण। 
तृण पक्षि सर्व झाले ऋषि देव। पहाती वैभव पंढरीचे । 
भूमि ते राहिली विष्णु चक्रावरी । वैकुंठिंची परी सर्व येथें । 
टाळ नृत्य घोष पताकांचे भार। गर्जे भीमातीर सर्वकाळ । 
पुंडलिकासाठीं ठाके केशिराज । भेटीनें सायुज्य त्यास देती । 
स्नाने उद्धरती दर्शनें प्रशस्तीं। वाचे नाम कीर्ति विठोबाची । 
नामा म्हणे लाभ थोर हा जोडतो । पंढरिसी येतो प्राणी त्यासी । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२१५६. जर्गी पेठा जाण असती अनेगा । अति सुरंगा वाखाणिती । 
जंव तूं न देखसी पेठ द्वारकेची । श्रीरंगरायाची राजधानी | 
द्वारकेची पेठ येर्थे स्वरूप चोख । बरवी वरवंट शोभत असे। 
तैसेचि पंढरीयें सोपें बहु ठाण । संत सुलक्षण जाणताती | 
तयाचे दर्शने लाभ कोटी गुणें झाला । भवसिंधु आटला हेळामात्रें। 
ऐसी पेठ निर्मिली देवें ही पंढरी । पुंडलीक द्वारीं उभा असे। 
या पेठेचा शेट्या पुंडलीक भक्त। नामा शरणागत केशवासी । 


२१५७. उदंड देखिली उदंड ऐकिली । उदंड वर्णिली क्षेत्र महिमा । 
पंढरीसारिखे क्षेत्र नाही कोठे । प्रत्यक्ष वैकुंठ दाखविले । 
ऐशी चंद्रभागा ऐसे भीमातीर । ऐसा विटेवर देव कोठे । 
ऐसा पुंडलिक ऐसे वाळवंट । ऐसा पांडुरंग आहे कोठे । 
ऐसे हरिदास ऐसा प्रेमरस । ऐसा नामघोष आहे कोठे । 
नामा म्हणे आम्हा अनाथाकारणे। पंढरी निर्माण केली देवे। 


२१५८. अच्युता अनंता गोविंदा । अरे मेघ:शामा तूं आत्मया रामा रे। 
आत्मया तूं रामा रे। म्हणा म्हणा गोविंद नामा रे। 
ऐसें तुझें ध्यान आम्हां रे। नामयाचा स्वामी पंढरीराणा रे। 


२१५९. पंढरीचे सुख आनंदें गर्जती । ध्यातसे पार्वती अखंडित । 
भीमातीरीं उभा सखा पांडुरंग। देई अंगसंग अखंडित । 
उशीर झाला काय कामकाजा । यावें अधोक्षजा अनिरूद्धा । 
नामा म्हणे पाहा पंढरीमाझारी । केशीराज तारी एकसरा। 
२१६०. निंबलोण करूं पंढरीच्या मुखा । आणिक पुंडलीका मायबापा । 
पाहतां भूमंडळीं नाहीं आणिक । पांडुरंग क्षेत्रा वांचूनियां। 
अणिमादी सिद्धि भक्तांचिये द्वारी । होउनि कामारि बोळंगती । 


परलोकींचे येती परतोनी मागुते। सर्व सुख येथें भोगावया । ४ । 


७०० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


मुक्तिपद कोणी नेघे फुकासाठीं । हिंडे वाळवंटी दीनरूप | ५ । 
भक्तांचिया पायां पडतो पुढतो पुढती । मज करा सांगाती मोक्ष म्हणे। ६ । 
सत्य लोकीं जया सुखाची शिराणी | तें आम्हां अनुदिनी प्रत्यक्ष दिसे। ७ । 
बंदी जन नामा उभा महाद्वारी । कीर्ति चराचरी वर्णितसे | ८ । 


२१६१. पंढरीचे सुख पाहतां एक घडी वास कल्प कोडी वैकुंठींचा। १ । 
आणितां अनुमाना न पवे सरी। महिमा न कळे थोरी सहस्रमुखा। २ । 
हें सुख सुरवरां स्वप्नीं नाही दृष्टी । जैसें बाळवंटीं तुम्हां आम्हां। ३ । 
धन्य चंद्रभागा पुण्य सरोवर । धन्य भीमातीर पुण्य भूमी । ४ । 
धन्य नरनारी गर्जती हरिनामें। ऐकोनि प्रेमे डोळे शूळपाणी। ५ । 
धन्य वेणुनाद धन्य वृंदावन । धन्य तें महिमान क्षेत्रवासी। ६ । 
धन्य पंचक्रोशी धन्य आसपासी । दुमदुमी अहर्निशीं नामघोष। ७ । 
धन्य पशु पक्षि कीटक आणि भृंग। जयां अंगसंग पांडुरंगीं। ८ । 
धन्य ते तरूवर अवघे सान थोर । अवतरले अमर गुप्तरूपें । ९ । 
धन्य ते संसारीं वर्तती जीवन्मुक्त । जया आर्त असे पांडुरंगी । १०। 
धन्य त्याचा वंश ज्या नामीं विश्वास। धन्य विष्णुदास नामा तेथें । ११। 


२१६२. आइ स्वर्गसुख मानूं जैसा ओक । देखोनियां सुख पंढरीचे । १ । 
नलगे वैकुंठ न बांछूं कैलास । सर्वस्वाची आस देवा पार्यी। २ । 
नलगे संतति आणि धन मान। एक असे ध्यान विठोबाचें । ३ । 
सत्य कीं मायिक आमुचें बोलणें। तुझी तुज आण सांग हरि । ४ । 
जीवभाव आम्ही सांडूं ओंवाळूनी । नामा लोटांगणी महाद्वारी । ५ । 
$$ श्रीक्षेत्र पंढरीस पायी वारी सोहळा अभंग & 
२१६३. संसार बंधन केलें जेणें शून्य । तयासी अनन्य शरण रिघा। १ । 
मायबाप सखा विठ्ठल विसांवा। त्याचे पायीं ठेबा सदा मन। २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


निजबोधरूप तोचि ज्ञानदिप। आनंदस्वरूप बाप माझा । 
नामा म्हणे त्याच्या संगतीचा वारा । पावे पैल पारा हेळामात्रें। 


२१६४. तुम्ही आम्ही जाऊं चला । भेटूं जीवलगा विट्ठला। 
विठो सांपडला फुका । जो दुर्लभ तिहीं लोकां । 
वेदपुराणासी वाड । तो हा भाविकांसी भीड। 
नामा म्हणे वंदू चरण । कांही पुसूं जिवींची खूण। 
२१६५. पैल दक्षिणेचा वारा। येतां देखिले सामोरा। 
चला चला पंढरपुरा। विठोबारायाच्या नगरा। 
पायी संतांच्या लागत । पाचारितो पंढरिनाथ। 
नामा म्हणे वेग करा। विठठल भक्तांचा सोइरा। 


२१६६. अभिमाने लोक जाती वाराणसी । आमुची मिरासी पंढरीये । 
तीर्थ व्रत नेम मज केशिराजा। पंढरीचा राजा वोळगावा । 
पाउला पाउलीं चालती मारग। उभा पांडुरंग मार्गे पुर्ढे। 
नामा म्हणे मज पंढरीं विसांबा। दर्शन केशवा पुरे मज। 


२१६७. पैल ते पंढरी पैल ते पंढरी । पांढरीवरी काळी वसविली । 
सोंबळें हैं ब्रह्म सुनिळ हें ब्रह्म | विद्युल्लता ब्रह्म पाहूं चला। 
नामा म्हणे माझा विठ्ठल हा डोळा । अर्धमात्रे जवळां पाहूं चला । 


२१६८. उठाउठी जावों पंढरीस राहों । आनंदें क्षेत्र पाहों बिठ्ठलाचें । 
नाम बदनीं ध्यावो चरण हदयी ध्यावो । रूप डोळां पाहों विठ्टलाचें। 
जीवें भेटी घेवों आनंदभावें गावो । प्रेमसुख घेवों म्हणे नामा । 


२१६९. पांडुरंगाचे नाम बरवें । आवडी घेतली माझ्या जीवें । 
कैसा देहुडा पाउलीं उभा। वेणुनादीं गोपाळ वेणु वाहे। 
आंगीं चंदन चर्चित माळा गळां । भाळीं शोभताहे कस्तुरीचा टिळा । 
नामा म्हणे धन्य धन्य जिर्णे। एकवेळा पंढरी पाहणें। 


७० 


३ 
४ 


१ 


ON ०९८ ७0 -० «७ ७९ ० NYS ०८ MN A 


३ | 


१ | 
के] 
३ । 
१। 
२ । 
३ । 
४ । 


७०२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२१७०. जाऊं म्हणतां पंढरी। यम थोर चिंता करी । 
धरितां पंढरीची वाट । पापें पळाली कपाट | 
कळस देखतां नयनीं । होय पातकांची धुणी । 
घेतां विठोबाची भेटी | दोष जाती उठाउठी। 
करितां चंद्रभागे स्नान। सर्व पापा घडे हान। 
पुंडलीका झाली भेटी । पूर्वज उद्धरिले वैकुंठी। 
नामा म्हणे रे केशवा। आम्ही करू तुझी सेवा । 
२१७१. जंबु या द्वीपामाजी एक पंढरपुरगांव गा। 
धर्माचें नगर देखा विठो पाटील त्याचें नांव गा। 
चला जाऊं तया ठाया कांहीं भोजन मागाया गा। 


१। 
२ । 
३ । 
४ । 
५। 
६ । 
७ । 


१। 


विठोबाचा धर्म जागो। त्याचे चरणीं लक्ष लागो गा। ध्रु०। 


ज्याशी नाहीं पंख पाय तेणें करावें तें काय गा। 
चित्ती धरोनि दृढ भाव पंढरपुरासी जावे गा। 
इच्छिलें फळ देतो यासी नवलाव तें काय गा। 
सुदामा ब्राह्मण दुःखें दारिट्रे पीडिला गा। 
मुष्टि पोहे घेऊनियां त्याचे भेटीसी गेला गा। 
शुद्ध भाव देखोनियां गांव सोनियाचा दिला गा। 
गण आणि गोत्रज सर्व हांसताती मज गा। 
गेलें याचें मनुष्यपण येणें सांडियेली लाज गा। 
विनवीतो शिपी नामा संत चरणींचा रज गा। 


२१७२. सुखालागी करिसी तळमळ । तरी तूं पंढरिसी जाय एक वेळ। 
मग तूं अवघाची सुखरूप होसी । जन्मोंजन्मींचे दु:ख विसरसी । 
चंद्रभागे करितां एक स्नान। तुझे दोष पळती रानोरान। 
लोटांगण घालीता महाद्वारी । कान धरोनि नाचता गरूडपारी। 
नामा म्हणे उपमा काय द्यावी । माझ्या विठोबाची अलाबला घ्यावी । 


३ । 


४ । 


१। 
२। 
३ । 
४ । 
५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२१७३. पैल गोपाळ सांवळा । कांसे मिरवी सोनसळा । 
पैल उभा तो श्रीहरी। शंख चक्र शोभे करीं । 
नामा म्हणे स्वामी माझा । विठो पंढरीचा राजा। 


२१७४. सुखाचा सोहळा वाटतसे जीवा । भेटर्णे केशवालागीं आजी । 
पाऊलां पाऊलीं याचिया वाटे । पताकांचे थाट दिसताती । 
पैल तो कळसु पाहें पां साजणी । नामघोष कानीं पडतसे। 
नामा म्हणे नामीं पारणें जो करी । तयासि श्रीहरी उपेक्षीना । 


२१७५. अनंत तीर्थाचे माहेर । अनंत रूपांचे हे सार। 
अनंती अनंत अपर | तो हा कटीं कर विटे उभा। 
धन्य धन्य पांडुरंग । सकळ दोषां होय भंग । 
पूर्वज उद्धरती सांग । पंढरपुर देखिलिया । 
निरा भिवरां पडतां दृष्टी । स्नान करितां शुद्ध सृष्टि। 
अंती वास त्या वैकुंठी । ऐसें परमेष्टि बोलिला। 
तेथें एक शीत दिधल्या अन्न । कोटी कुळांचें होय उद्धरण। 
कोटि याग केले पूर्ण। ऐसें महिमान ये तीर्थींचें । 
नामा म्हणे धन्य जन्म। जे धरिती पंढरीचा नेम। 
तयां अर्ती पुरूषोत्तम। जीवें भावे न विसंबे। 


२१७६. माझें कुळींचें दैवत । बाप माझा पंढरीनाथ । 
पंढरीसी जाऊं चला। भेटं रखुमाई वि्ठला। 
पुंडलिकें बरवें केलें । कैसें भक्तीने गोविलें । 
नामा म्हणे नीट । पायी जडलीसे बीट । 


२१७७. यारे नाचों प्रेमानंदें। विट्टल नामाचिया छंदें । 
जाऊं म्हणती पंढरि वाटे। कळिकाळा भय वारटे। 


७९७ 497 3७ 20 ७) 2१. २७ 


७ 


लर 


०१ «> ०८ A A NS A 


७०४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


चंद्रभागे घडलें स्नान । यमलोकी पडली हान। ३। 


झाली पुंडलिका भेटी । पूर्वज आनंदले वैकुंठीं। ४ । 


राउळासी जातां । झाली जीवाचि मुक्तता । 
विष्णुदास नामा म्हणे । आतां नाहीं येणें जाणें। 


२१७८. पंग्री सांडुनि जासी आणिका तथां । लाज तुझ्या चित्ता कैसी नये । 
त्रिभुवनिचीं तीर्थे झालीं तीं मळीण । व्हावया पावन आलीं येथें। 
एवढा ब्रह्मानंद कैंचा आणिका ठायीं। जो या आहे पायी विठोबाच्या । 
काळ मृत्यु दोन्ही घालोनि पायांतळीं । वाजविल्या टाळी कीर्तनसंगें। 
नित्य नबी दिवाळी सुखाचा सोहळा । भोगिजे अवलीळा संतसंगें। 
धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति चारी । देतो हा मुरारी नामें एका । 
नामा म्हणे चला जाऊं पंढरिये। पाहूं बापमाये पांडुरंग । 


# श्री क्षेत्र पंढरीचे वारीचे महिमान व 
एकादशी व्रताचे महिमान # 
२१७९. संपदा सोहोळा नावडे मनाला । छंद हा लागला पंढरीचा। 
जावें पंढरीसी आवडे मनासी । कधीं एकादशी आषाढी हे। 
आषाढी कार्तिकी कर्धी ये म्हणोनि। जातिया लागोनि पुसतसे । 
नामा म्हणे ऐसें आर्त ज्याचे मनीं । त्याची चक्रपाणि वाट पाहे । 


२१८०. जागारे गोपाळानो रामनामी जागा । कळीकाळ आंकना महादोष जाती भंगा । 
सहस्रदळ समान अनुहात ध्वनी उठी । नामाचेनि बळें पातके रिघालीं कपार्टी । 
दशमी एक व्रत करा दिंडी दरुशन। एकादशी उपवास तुम्ही जागा जागरण । 
द्वादशी साधन कोटीकुळें उद्धरती । नामा म्हणे केशव ठाव देईल वैकुंठीं। 


२१८१. पंद्मीच्या मुखा अंत पर नाही लेखा । शेषा सहस्रमुखा न वर्णवेचि। 
पंढरीच्या सुखा तोचि अधिकारी। जन्मोजन्मी वारी घडली तया। 


५ 


६ 
१ 
२ 
३ 
४ 


९ 
~ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


पंढरीस जातां प्रेम उचंबळत। आनंदें गर्जत नामघोष। 
विश्वमूर्ति विठो विश्वंभर देखे। विसरला दुःखें देहभाव । 
नामा म्हणे त्याचा होईन चरणरज । नुपेक्षील मज पांडुरंग । 


२१८२. आषाढी कार्तिकी हेचि आहां सुगी । शोभा पांडुरंगी घनवटे। 
संतांचीं दर्शनें हेंचि पीक जाण। देतां आलिंगन देह निवे। 
देह निवे किती नवल सांगावें । जीवासी दुणावे ब्रह्मानंद । 
नामा म्हणे यासी मूळ पांडुरंग । त्याचेनि अव्यंग सुख आम्हां । 
२१८३. विठ्ठलाचे नाम जे माउलिचे ओठी । विठो तिचे पोटीं गर्भवासी। 
जयाचिये कुळीं पंढरीची वारी । विठो त्याचे घरीं बाळलीळा। 
नामा म्हणे जिव्हे काढीन मी रवा । असत्य केशवा चंदन वचन होतां। 
२१८४. पंहरीची वारी जयाचिये कुळी । त्याची पायधुळी लागो मज। 
तेणें त्रिभुवनी होईन सरता । नलगे पुरूषार्था मुक्तिचारी। 
नामाची आवडी प्रेमाचा जिव्हाळा | क्षण जिवावेगळा न करी त्यासी । 
नामा म्हणे माझा सोयरा जिवलग। सदा पांडुरंग तयाजवळी । 
२१८५. काय पुण्य केलें इहीं जीव जनी । पंढरी नयनीं देखियेली । 
अनंता जन्मांचें हेंचि प्रायश्चित्त। वाचे जपे नित्य रामनाम। 
कोटी कुळें केलीं क्षणेंचि पावन । केल्या एक स्नान चंद्रभागे। 
शोक मोह ताप विध्वंसिला हेळां । अवलोकितां डोळां पांडुरंग । 
महा पापराशी तिहीं केल्या होळी। वाजविल्या टाळी विद्वलनामे। 
नामा म्हणे धन्य धन्य ते संसारी । चालविती वारी पंढरीची। 
२१८६. जें जें पुण्य हरिनाम गजरी । त्याचे बांटेकरी दोघेजण। 
सावधान श्रोता आणि प्रेमळ वक्ता । जो भजे अनंता निर्विकल्प । 
तेणें सुखें वाढे नित्य नवें । जाणती अनुभवें संतजन। 


1915 संत नामदेवांची ( मराठी )--23 & 


७०५ 


३ । 
४ । 
५ । 


LN MN 6 ०९८ A A “0 ०८ ० -० «७ NN «७ ०८ AM A) ww 


३ । 


७०६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


हातीं सुदर्शन आनंदें किर्तनीं। उभा चक्रपाणि मागें पुढे । 
प्रीतीच्या बोरसें अभयदान देत। हृदयी आलिंगित आपुल्या दासां । 
धर्म अर्थ काम मोक्ष आणि मुक्ति । टाकोनियां येती विश्रांतीसी । 
करूनी किर्तनाचा घोष मनी धरूनी आस। पाहतसे वास पंढरीची । 
नामा म्हणे धन्य धन्य ते संसारीं । न सांडिती वारी पंढरीची । 


२१८७. पंढरिची वारी करील जो कोणी । त्याच्या चक्रपाणि मागें पुढें। 
लोखंड असतां सोनें झालें कैसें । समागम मिषें गुणें त्याच्या । 
तैसें एक वेळ करीं मायबापा । चुकवीं या खेपा चौऱ्यांशींच्या । 
नामा म्हणे असो प्रारब्ध सरे । होई कृपण निकुरे चरणाचे। 


२१८८. करटें कपाळ नाम नये वाचे । सदैव दैवाचे प्रेम नामीं । 
जोडियेली जोडी हुंडारि दुरी । नावडे पंढरी तया जना । 
आपण नवजे दुजिया जावों नेदी । ऐसा तो कुबुद्धि नागवितो । 
नामा म्हणे नाम गर्जे वारकरी । वैकुंठ पंढरी देशोदेशीं। 


२१८९. एक एकादशी होय पंढरीसी । सुकृताच्या रासी ब्रह्मानेणे। 
चंद्रभागेतीरीं चतुर्भुज नरनारी । विठ्ठल कैवारी उभा असे । 
परतुन येर्थे न येसी मागुता । आणिकां सर्वथा ऐसें नाहीं । 
क्षीरसागरींचें जिव्हार बैकुंठीचें सार । पुंडलिर्के उपकार केला लोकां । 
नामा म्हणे आम्हां थोर लाभ झाला । तापत्रय गेला पांडुरंगा । 


२१९०. एकी एकादशी करिता काव वेचे । उपवासी राहतां काय वेंचे । 
एक तुळसीदळ वाहतां काय वेंचे । माउलीं बंदितां काय वेंचे। 
तुज जागरणा जातां काय वेंचे। हरिहरि म्हणतां काय वेंचे। 
संतसमागमा जातां काय वेंचे। चरणरज बंदितां काय वेंचे । 
एक दंडवत करितां काय वेंचे । अपराधी म्हणवितां काय वेंचे । 


| 
५ 
६ 


ANN HNN कट ,40 490 4०02. REG 


हक 
> 


A 00 


३ । 
४ । 
५। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७०७ 


एक प्रदक्षिणा करितां काय वेंचे । तीर्थयात्रेसी जातां काय वेंचे। ६ । 
ऐसी निमोली भक्ति कां न करिसी निदैवा । नामा म्हणे केशवा अनुसरे पां। ७ । 


२१९१. एकादशी दिनी खाईल जो अन्न । सूकर होऊनि येईल जन्मा । १ । 
एकादशी दिनीं करील जो भोग । त्यासी माता संग घडतसे। २ । 
एकदशी दिनीं खेळेल सोंगटी । काळ हाणील खुंटी गुदस्थानीं। ३ । 
रजस्त्री शोणीत सेविल्या समान । तांबुल चर्वण करील जो । ४ । 
नामा म्हणे नाहीं माझ्याकडे दोष। पुराणीं हें व्यासवाक्य आहे | ५ । 


# द्वादशीला देवांना भोजनाचे निमंत्रण देणेचा अभंग & 
२१९२. उठोनि प्रात:काळी अक्षता कचोळी । नित्य बोळावोळी राऊळासी। १ । 
अहो जी दातारा विनंति अवधारा । तुम्ही यावें घरा भोजनासी। २ । 
रखुमाई माते तुम्ही यावें तेर्थे । सामोग्री सांगातें चालवावी । ३ । 
सडासंमार्जन हें माझें करणें । उदक भरीन सुगंधेसी। ४ । 
शेषपत्रावळी काढीन उष्ठावळी । नित्य वेळोवेळीं हेचि काम। ५ । 
नामा म्हणे देवा तुमचे तुम्ही जेवा । प्रसाद तो द्यावा सेवकासी। ६ । 
+ आरती & 
२१९३. प्रेम सप्रेम आरती । गोविंदातें ओंवाळिती । १ । 
धन्य धन्य ते लोचन । नित्य करिती अवलोकन | २। 
बाळा प्रौढा आणि मुग्धा । ओंवाळीती परमानंदा । ३ । 
नामा म्हणे केशवासी । देखुनी राहिलो ताटस्थ। ४ | 


$ श्री विठ्ठलाची आरती # 
२१९४. युगे अठ्ठाविसे विटेवरी उभा । वामांगीं रखुमाई दिसे दिव्य शोभा । 
पुंडलिका भेटी परब्रह्म आलें गा । चरणीं वाहे भीमा उद्धरी जगा। १ । 


INIE rei 7s nn 


७०८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


जयदेव जयदेव जय पांडुरंगा । रखुमाई वल्लभा । 


राहीच्या वल्लभा । पार्वे जीवलगा । ध्रु०। 


तुळसी माळा गळां कर ठेवुनि कटीं । कांसे पीतांबर कस्तुरी लल्लाटी । 
देव सुरवर नित्य येती भेटी। गरुड हनुमंत पुढें उभे राहती। 
आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती । चंद्रभागेमाजी स्नान जे करिती। 
दर्शन हेळा मात्रै तयां होय मुक्ति | केशवासी नामदेव भारवे ओवाळिती । 


२१९५. घालीन लोटांगण धरीन चरण। डोळ्यांनी पाहीन रूप तुझें। 
प्रेमे आलिंगीन अनन्य पूजीन। भावें ओंबाळीन म्हणे नामा। 


# अन्य आरत्या # 
२१९६. क्षार उदक देउनी मधुरता आली । तैसी लवणस्थिति अमृत खोली । 
तयांच्या अंतरीं प्रवृत्ति मुराली । परी साखरेची मौल्यता कवणे आणिली । 
जयजय आरती प्रेम सिंधुपुरा । ऐक्या ऐक्य केलें तुवां येकसरा। 
नित्य प्रेमे जागती जागरणी जागा । आणिक उद्धरण जगासी सांगा । 
येकि येकादशी पुण्य आलें तें पहागा । द्वादशी लाधली ते भक्तासी मागा । 
ऐसे परउपकारीं लोळावे त्यांचे द्वारी । तेचि केशवध्यान येर लटिकें संसारी । 
त्यांचे रंगणीची शीळा देवा मज करीं । नाहीतरी व्यर्थ जन्मोनि पशुपरी । 
पूर्वज उद्धरण दिसे वैकुंठ वाटे। हरिदासाचे भार मिरवती गरुड टके गोमटे। 
धन्य तृप्तितीर बरवें वाळुवंटें । वैष्णव रंगी नाचतां हर्ष बहू वाटे । 
लाधलों समसुख काशीये जातां । विश्वनाथ प्रेम प्रेमाचिया सत्ता । 
बाणली वीरश्री पंढरीनाथा | जिकडे तिकडे देखें हरीदास गर्जतां। 
निवृत्ति सोपान हे ज्ञानेश्वरु। चांगदेव मुक्ताई वटेश्वरु । 
अवघिया अवघा साक्षात्कारु। सद्गुरु जाणा तो विसोबा खेचरू। 
त्याचे चरणीचा रजरेणु हा नामदेव शिंपा । पाहांता अनुभव सकळार्थ सोपा । 
विठ्ठल कृपेस्तव यांची मजवरी कृपा । हे एकची मूर्ति पावलों ऐसें देखोपां। 


२। 


३ । 


A) 


Ei) 


०६ 


शा 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७०९ 


. # शेजारती & 
२१९७. चंदनाची ओवरी उदविली प्रकारी। कनकाचा मंचक शेजे सुमने वरी। १ । 
ओंबाळूं आलिया शेजे आरती। निद्रा करीं बापा लक्ष्मीपती । २ । 
संत सनकादिक यांतें आज्ञा दिजे । शुकादिक ज्ञानी यांचा नमस्कार घेइजे। ३ । 
बाळा प्रौढा मुग्धा याते आज्ञा दीजे। मज सेवका संन्निध पहुडविजे। ४ । 
विष्णुदास नामा राहिला द्वारां नेहटी । जयजयकार करीत देतसे घिरटी । ५ । 


२१९८. गुण आणि गंभीर रणधीर । तया योग्य साजे केशव शरीर। 
तैसा अमृतराज हा विसोबा खेचर । बोलोनि अबोलपणा न कल्पी ऐसा सार। १ । 
जय जय आरती या हरिदासाच्या भक्तां । दिंडी पुढें डोलत पंढरिनाथा। धृ० । 
हरिदासमहिमा न वर्णवे वाचा । पतितउद्धरण जाणविला साचा । 
त्याचा दासीपुत्र होय तो दैवाचा । म्हणोनि संतचरणीं भाव धरावा साचा। २ । 
साधु संतां घरीं श्वान मी होईन । मग त्यांच्या पायी नित्य लोळेन । 
हरिभक्ति सोय ते मी लाभेन । तयाचें पोसणें कैं मी होईन । ३ । 
दूध देखोनि जैसी मांजर सोय । तैसे न संडवती या संतांचे पाय । 
चालतां तयासंगें मदमत्सर जाय । म्हणोनि आवडी त्यांचे धरावे पाय। ४ । 
तैसी आरती हे अमृतराज। गातां उन्मेष उन्मनी सहज। 
सत्रावीचें वोळलें अमृत मज । धन्य तृप्तितीर जोडलें सहज | ५ । 
यांची कृपा तरी सार्थक जन्म । नाहीं तरी निरर्थक होईल जाण । 
विष्णुदास नामा म्हणे नेणते अज्ञान । केशव चरणी ठेवुनि केले सार्थक निर्वाण। ६ । 
२१९९. पहुडा पहुडा जी कान्हा कमळदळलोचना। 
श्रमलेती शयना करा वेगीं। १ । 
पहुडावे आतां दीनानाथा । सुखशयना करावें जी। ध्रु०। 
लक्ष्मीसहित देवा निद्रा करावी । राधिकेसहित देवा निद्रा करावी। २ । 
जाईजुई मोगरा मालती | कोमाइल्या पुष्पजाती जी। ३ । 


७१० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ब्रह्मादिक उभे सनकादिक उभे । आज्ञा द्यावी त्यासी जावयासी । ४ । 


गोपाळ गेले निजमंदिरा। सेवा जाणवितो नामया जी। ५ । 


# एकविध भावदर्शन # 
२२००. जाखाई जोखाई उदंड दैवतें । वाउगेंचि व्यर्थ श्रमतोसी । 
अंतकाळीं तुज सोडविना कोणी। एक्या चक्रपाणि वांचोनियां । 
मार्गे थोर थोर कोणें केलें तप । उद्धरीले अमूप नारायणें। 
नामा म्हणे ऐसे बहु झाले भांड। न उच्चारिती लंड नाम वाचे । 


२२०१. मान तोडावया कर शस्त्रांचे । कठिण बहुतांचे उभारिले । 
तरी न वरदे न वर्दे आन। आन कांहीं या विठोबावांचून। 
विठोबा परतें दैवत आहे म्हणती । ऐसें श्रुती स्मृती जरी बोलती। 
तरी ते अपशब्द कानीं पडों न द्यावे । पाखांडी म्हणती जरी उगेचि असावें। 
ब्रह्मदेवेसी जालिया भेटी । तोहि जरी वदेल ऐसिया गोष्टी। 
या विटोबापरतें दैवत म्हणेल सृष्टीं। चळला पोटीं निभ्रांत जाणा। 
कोटी कोटी ब्रह्मांडे एक एक रोमीं। व्यापुनियां व्योमीं वर्ततसे। 
तो हा माझा विठोबा सर्वांधटीं सम । न सांडावे वर्म म्हणे नामा । 


२२०२. न पाहे गे माय विठाईविण डोळां । सर्वस्वे कंटाळा आणिकांचा । 
विठोबाविण कांहीं नायके मीं कानी । जडली चरणीं चित्तवृत्ती । 
आणिकांचे मार्गी न चालोत पाय । जीव बोढे सये पांडुरंगी । 
नामा म्हणे करी आणिकांची पूजा । न करीं गरुडध्वजा वांचूनियां । 
२२०३. भजूं एका विठोबास । आणिक न करूं अभ्यास। 
येथें साधन आहे एक। पाहों विठोबाचें मुख 
वर्णू हरीचे पवाडे। काळ लावूं देशधडे। 


AY HHT NN DY 2» वा €९..>/७ 1:20: HIN +0 oc aH. ve 


नामा विष्णुदास म्हणे। ऐसें करू हरीकीर्तन। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२०४. जीवप्राणे एक विठ्ठलची व्हावा । ऐसिया मी भावा रातलिया । 


आवडे पंढरी आवडे चंद्रभागा । येती यमुनागंगा प्रतिदिनीं। 
आवडे पद्मतीर्थ आवडे गरुडपार । राउळीं माहेर पांडुरंग । 
नामा म्हणे अहो विठाईरुक्माई । आणिकांपाशीं नाहीं चित्त माझे । 


२२०५. आमुचा विठ्ठल प्रचंड । इतरा देवांचे न पाहूं तोंड । 
एका विट्ठलावांचून। न करू आणिक भजन। 
आम्हां एकविध भाव । कदा न म्हणूं इतरां देव । 
नित्य करूं हा अभ्यास । म्हणे नामा विष्णुदास। 


२२०६. केशवापरते देव आणिक आहेती । ऐसें श्रुति स्मृति बोलतील। 
तरी ते शब्द झणीं कानीं हो पडती । पाखांडी म्हणती सहावे तें । 
इंद्रियांसि तुम्ही करा रे जतन | भजावा निधान श्रीविठ्ठल। 
छेदावया शिर हस्त सहस्रांचें । जरी बहुतांचे उगारिले। 
षरि तूते नाम आन न देवाचें । केशवापरतें कैंचें असे ब्रह्म। 
अंगें चतुरानना झालिया हो भेटी । तोहि जरी गोष्टी ऐसी करी। 
तरी तो चळला पोटीं ऐसें जाण । एकीं दुजेपण दावी तरी । 
ब्रह्मकटाह एक उल्लंघों शके ऐसा । वर्तोनि दाही दिशा वर्ते जरी । 
केशव नव्हे तो हो कां अनारिसा। म्हणोनियां वासा पाहों नका। 
व्यसन भक्ति प्रौढी पुरूषार्थ पांचवा । जीवाचिया जीवा सेवा ना कां । 
सर्वाभूतीं आहे केशव परमात्मा। न विसंबावें वर्मा नामा म्हणे । 


२२०७. जन्मोजन्मी आमही बहु पुण्य केले । तेव्हां या विठ्ठले कृपा केली। 
जन्मोनि संसारीं झालों त्याचा दास । माझा तो विश्वास पांडुरंगी । 
अनेक दैवतां नेघे माझें चित्त गोड गातां गीत विठोबाचें । 
भ्रमर मकरंदा मधासी ते मासी। तैसें या देवासी मन माझें। 
नामा म्हणे मज पंढरीस न्या रे। हडसोनी द्या रे विठोबासी । 


८ । 
९ । 
१०। 
११। 
१। 
२। 
३ । 
४ । 
५। 


७१२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२०८. शास्त्राचे हे सार वेदाचें गव्ह । उतराया पार आणिक नाहीं । 
विठ्ठल विठ्ठल म्हणा उघडा मंत्र जाणा । कळिकाळ अंकणा होईल तुम्हां । 
न करावें खंडन अखंड उच्चारण। तप अनुष्ठान न लगे तुम्हां। 
सिद्धीचे हें सार मुक्तीचें माहेर । उतरावया पार दुजें नाहीं। 
विद्वलापरतें काय करिसी दैवत । परब्रहा निरुतें पंढरीये । 
सिद्धीचें सहज भक्ताचें हें बीज | केशवीं दिले मज म्हणे नामा । 


# दृढभाव दर्शन & 
२२०९. जे जें घडेल तें तें घडो। देहे राहो अथवा पडो । 
नाम न सोडी सर्वथा । दीनबंधू पंढरीनाथा । 
जैसा जैसा असेल भोग । तैसा तैसा घडेल योग। 
नामा म्हणे केशवातें। जे घडेल तें घडो या देहातें । 


२२१०. तुझिये चरणी असती दोनी भाव । तरीच हा जीव नरककुंडीं। 
बोल बोले एक मनीं असे आणिक । तरी तयासी देख दोन बाप। 
तुजवीण सुख आणिकांचें मानी । तरी मज जननी दोन देवा। 
नामा म्हणे माझा सत्याचा साहाकारी। आस मी न करी आणिकांची । 


२२११. तुप्निया चाणाचें तुदतां अनुसंधान । जाईल माझा प्राण ततुक्षणीं। 
मग हें ब्रह्मज्ञान कोणापें सांगसी । विचारी मानसीं पांडुरंगा । 
वदनी तुझें नाम होतांची खंडणा। शतखंडरसना होईल माझी । 
सांवळें सुंदर रूप पाहतां तुझे दृष्टी । न देखतां उन्मळती नयन हे । 
तुज परतें साध्य आणिक नाहीं साधन । साधक माझें मन होईल भ्रांत । 
नामा म्हणे केशवा अनाथाचा नाथ | झणीं माझा अंत पाहसी देवा । 


२२१२. आतां होणार ते हो कां पंढीनाधा। न सोडी सर्वथा चरण तुझे । 
हृदयीं तुझें ध्यान मुखीं जपें नाम। हाचि नित्यनेम सर्व माझा । 


१ 
२ 
व्‌ 
४ 


| बह 


५ 
६ 


06 HH A नेछ: AH क? AN AN ‘NS 


MN एक? 


Ee) 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


आम्हीं तुझी देवा धरियेली कास। न करीं उदास पांडुरंगा । 
नामा म्हणे देवा भक्तजनवत्सला | क्षण जीवावेगळा न करीं मज। 


२२१३. देवा माझे मन आणि तुझे चरण । एकत्र करोन दिधली गांठी । 
होणार तें हो गा सुखें पंढरीनाथा । कासया शिणतां वांयांविण । 
माझिया अदृष्टी ऐसेंचि पैं आहे । सेवावे तुझे पाय जन्मोजन्मी । 
असतां निरंतर येणें अनुसंधानें । प्रारब्ध भोगणें गोड बाटे। 
हृदयीं तुझें रूप बदनीं तुझें नाम । बुद्धि हे निष्काम धरिली देवा । 
नामा म्हणे तुझीं पाउले चिंतीतां । झाली कृतकृत्यता जन्मोजन्मी । 


२२१४. तुज़वांचुनि कांही गोड न वाटे जीवा । तुझे पाय मज दिव्य केशवा । 
लौकिकापासुनि कधीं सोडविसी । सांग हृषीकेशी उघडोनि । 
तुझे पाय दिव्य तुझे पाय दिव्य । तुझे पाय दिव्य रे दातारा । 
नामा म्हणे जिव्हें काढीन मी रवा | तुझे पाय मज दिव्य केशवा । 


२२१५. तुक्निया चरणाची न मंडी मी आस । होत गर्भवास कोटिवरी। 
हेंचि मज देई जन्मजन्मांतरी । वाचे श्रीहरी नाम तुझें । 
तुझिया नामाचा करीन विसांवरा । मनाचा हा ठेवा तुझे पायीं । 
नामा म्हणे माझे हेचि मनोरथ । होईन शरणागत जन्मोजन्मी । 
२२१६. तुटोनि आकाश पडेलहि शिरी । न सोडीं मी हरी पाय तुझे । 
तुझे पाय गोड तुझे पाय गोड । तुझे पाय गोड सर्वकाळ। 
डोंगरासांगातें कोण करी वाद । वाउगी उपाध आहे आम्हां। 
जामा म्हणे तुझें थोरपण काय । कायसे उपाय सांग आम्हां। 


२२१७. काळ देहासी आला खाऊं। आम्ही आनंदें नाचूं गाऊं । 
कोणे वेळे काय गाणें। हें तों भगवंता मी नेणें। 


A “0 X AN A «0 A A) “0 XA (९७०७ A “७ २०१) KT १७६: OA) A ०८ AU 


७१४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


टाळ मृदंग दक्षिणेकडे। माझें गाणें पश्चिमेकडे । 


नामा म्हणे बा केशवा । जन्मोजन्मी द्यावी सेवा। 


२२१८. श्रीहरि श्रीहरि ऐसे वाचे म्हणेन । वाचा धरिसी तरी श्रवणी ऐकेन। 
श्रवणी दाटसी तरी मीं नयनीं पाहीन । ध्यानीं मीं ध्याईन जेथें तेथें । 
जेथे जाय तेथें लागला हा आम्हां । न संडी म्हणे नामा वर्म तुझें। 


२२१९. पुक्तिपद मी गा अभिलार्षीन चित्ती । झणीं अंतरती पाय तुझे । 
निर्वासना चित्ते भजन तुझे करितां । झणीं सायुज्यता देसी मज। 
मग मी काय करूं वैकुंठनायका | ऐशा प्रेमसुखा कोठें पाहं। 
ध्यान सुखें करूं पाहें हदयकमळीं । कीटकी ऐसी आळी करिशी झर्णी। 
संकल्पें यावें वाटे चरणा जवळी । विकल्प काजळीं झणीं देशी । 
नामा म्हणे आतां काहींच मी न करीं । मज होत कोटीवरी गर्भवास। 


२२२०. देह जावो हेचि घडी । पाय हरीचे न सोडीं। 
क्लेश होत नानापरी। मुखी रामकृष्ण हरी। 
क्रीडो वैष्णवाचे मेळीं। हाक केशव आरोळी। 
नामा म्हणे विठोबासी। जें तें घडो या देहासी। 


२२२१. देह जावो अथवा राहो। पांडुरंगी दृढ भावो। 
चरण न सोडी सर्वथा। तुझी आण पंढरीनाथा । 
वदनीं तुझें मंगळनाम। हृदयीं अखंडित प्रेम । 
नामा म्हणे केशवराजा । केला नेम चालवी माझा । 


# श्री क्षेत्र पंढरीतून परततानांचे अभंग # 
२२२२. बहु दिवस होतो तुमचे गांवीं । आतां कृपा असों द्यावी। 
आम्ही जातों आपुल्या गांबा । विठोबा लोभ असों द्यावा । 
तुझे पायीं माझें मन । तुझे चरण माझा प्राण। 


३ 
डं 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
|. 


NN A NS 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


७१५ 


लिखित पत्र _ पाठवावे । माझें स्मरण असों द्यावें। ४ । 


नामा म्हणे जी केशवा | अखंड प्रेमभाव द्यावा। 


२२२३. आतां येतों स्वामी आम्ही । कृपा असों द्यावी तुम्ही । 
बहु दिवस सांभाळ केला। पुन्हा जन्म नाहीं दिला। 
थोर सुकृताच्या राशी। तुमचे पाय मजपाशीं। 
ऐसा नामदेव बोले । ऐकोनी दासी जनी डोले। 


२२२४. आपा कार्तिकी विसरु नका मज | सांगतसे गुज पांडुरंग। 
पतितपावन मी तो आहें खरा । तुमचेनि बरा दिसतसे । 
तुम्ही जातां गांवा हुरहुर माझे जिवा । भेटाल केधवां मजलागीं । 
धांबोनियां देव गळां घाली मिठी । स्फुंदस्फुंदून गोष्टी बोलतसे । 
तिहीं त्रिभुवनी मज नाही कोणी। म्हणे चक्रपाणी नामयासी । 


$ नाममहिमा # 
२२२५. नामाचा महिमा मेणेची पै ब्रह्मा । म्हणोनियां कर्मा अनुसरला । 
नाम हेंचि कर्म नाम हेंचि धर्म । केशव हेंचि वर्म सांगितलें । 
नामे शुद्ध स्नान नामे शुद्ध संध्या । नामाविणें वेदा आणिक नाहीं । 
करितां आचमन केशव नारायण | करिती उच्चारण आधीं हेंची। 
लग्नाचिये काळीं म्हणती सावधान । लक्ष्मीनारायण चिंतन करा । 
देहाचिये अंतीं प्रायश्चित्त देती। शेवटीं वदविती रामनाम। 
करिती पितृश्राद्ध कर्म आचरती । शेवटीं म्हणती एको विष्णु । 
ऐसिया नामापरतें नाहीं सार । गिरिजेशी शंकर उपदेशी । 
नामें होय गति नामें होय मुक्ति । नामयाचे चित्ती रामनाम। 


२२२६. नामाचा महिमा कोण जाणे सीमा । चतुर्मुख ब्रह्मा नेणे कांहीं । 
संसारा आलिया हेचि आहे जोडी । अखंड घ्यावी गोडी हरिनामें । 


७१६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


सहस्रमुखें शेष वाखणितां कीर्ती । नाहीं तया तृप्ति आजीवरी। 
पशु पक्षी तृण कीटक अपार | नामें गेले पार उतरोनि। 
कापुराचे राशी पडे अग्निकण । तैसें नाम जाण पातकासी । 
नामाग्नीनें दोष जळती एकसरा । कैवल्य ये घरा बसल्या ठायीं । 
नामा म्हणे धन्य नामाचा प्रताप। ध्याती एकरूप देवभक्त । 


२२२७. नामाचा प्रताप काय सांगूं वाचे। अक्षय सुखाचे स्थान दावी । 
नामाविण कांहीं नाहीं नाहीं सार । साधावे सत्वर भलेनो हें। 
अजामेळ पाहा आजन्म पातकीं । नामें गेला सेखीं बैकुंठासी । 
कुंटिणी जारणी शुकामिसें गाय। वैकुंठासी जाय तत्क्षणी । 
पाहा वाल्ह्या कोळी उफराट्या नामें । भविष्य संभ्रमे वाखाणिलें । 
नामा म्हणे किती सांगावा निर्धार। साधन सोपारें नाम एक । 


२२२८. नामीं नारायण | होय भक्तांचे आधीन। 
न मागतां भक्ती । नामापासी चारी मुक्‍ती । 
भुलों नये जाण । नाम वैकुंठी निशाण। 
नामा म्हणे ऐसे प्राणी। सम होती नारायणीं । 


२२२९. नामामृत गोडी आहे वैष्णवांसी। येरां प्राकृतांसी कळेनाची। 
प्राकृत हे जन भुलले विषयीं । नामाचिया गांवीं कैसे जाती । 
नामीं चित्त व्हावें जावें तेव्हां गांवा । मग नाम ग्रेवा तेर्थे कैंचा। 
नाम तेंचि जाहालें वर्ण रूपातीत। अनाम स्वतंत्र स्वयंभ तो । 
नामदेव म्हणे नाम हें सुलभ। अभक्तां दुर्लभ नानापरी। 


२२३०. आगमी नाम निगमीं नाम । पुराणीं नाम केशवाचे। 
अरथी नाम पदीं नाम। धृपदीं नाम त्या केशवाचें। 
अनुभर्वे भावें कपटें प्रपंचें। परि हरीचें नाम येऊं दे वाचे। 
नाम व्हावें नाम डहार्वे। नाम व्हावें त्या केशवाचें। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ऐसें नाम बहु सुंदर । नामीं तरले लहान थोर । 
नामा म्हणे अंतर । पर्डो नेदी याउपर। 


२२३१. नाम घेतां भगवंताचे । पाश तुटती भवाचे | 
जे जे नामीं रत झाले | ते ते केशर्वे तारिले । 
गणिका दुराचारी । नामें तारिली अहिल्या नारी । 
महापापी अजामेळ । तोहि तारिला चांडाळ । 
नामें गजेंद्र तारिला। देवें मोक्षपदासी नेला । 
नाम घेतसे पांचाळी। उभा बाप बनमाळी। 
नामा सांगे भाविकांसीं। नाम घ्यारे अहर्निशीं। 


२२३२. नाम उत्तम उत्तम | वाचे बोलूं पुरूषोत्तम । 
नाम साराचे हे सार । शरण येती यमकिंकर। 
नाम घेता हो पांचाळी । नामे तरला बाल्हा कोळी। 
नामे गजेंद्र तारिला। मोक्षपदी जागा त्याला । 
नामा म्हणे भाविकाशी। नाम घ्यावे अहर्निशी । 


२२३३. शिव हलाहलें तापला । तोहि नामें शीतळ झाला । 
नाम पावन पावन । याहूनि पवित्र आहे कोण। 
शिवासी नामाचा आधार । केला कळिकाळ किंकर। 
मरण झालें काशीपुरीं । तेथें नामचि उद्धरी । 
अठरा पुराणांची पोथी । नामाविण नाहीं रीती । 
नामा म्हणे अवघी चोरें। एक हरिनाम सोईरं। 


२२३४. तुझें नाम नारायणा | फोडी पाषाणासी पान्हा। 
नाम घेतां वाल्मीकानें। टोणप्यासी फुटलीं पानें। 
अजामेळ पापराशी । नामें नेला वैकुंठासी । 
नाम पावन पावन । नामा म्हणे हेंचि धन्य। 


७१८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२३५. भक्ति हे पोर्णिमा बोध तो चंद्रमा । आनंद सिंधुप्रेमा भरतें आलें। 
सिंधुचें गर्जन राम नाम थोर । वृत्ति लहरी फार थोरावती । 
नामा म्हणे येथें जाला जो सुस्नांत । तोचि जीवनमुक्त देवा ऐक्य । 


२२३६. नाम हेंचि आदि नाम हे अनादी। नामें निरुपाधी सेवा तुझी । 
नाम हेंचि सिद्धि नाम हे समाधी । नामें भवव्याधि निवारेल। 
नाम सर्वाघटीं सानाची त्रिपुटी। नाम हें संकटीं सोडवील। 
नाम हें पूजन नाम हेचि पूजा। नाम भावें भजा जयें कैसें । 
नाम हें आरत्र नाम हें परत्र। नाम तें सर्वत्र शोभिवंत । 
नामा म्हणे नाम आरोधी विरोधी । सेवितां भवाब्धि आटोनि जाये । 


२२३७. तप तीर्थ दान हें सर्व कुवाई । नाम एक वाड केशवाचें। 
मुमुक्ष साधकी सदा नाम गार्वे। तेणेंचि या व्हावें अखंडित । 
विपत्तीचे बळें न होतां विन्मुख । नाममात्र एक धरा वाचे । 
जीवन्मुक्त शुक मुनि ध्रुवादिक । तयासी आणिक ध्यास नाहीं । 
नामयाची वाणी अमृताची खाणी । घ्यावी आतां धणी सर्वत्रांहीं। 


२२३८. आदरें जपतां केशवाचें नाम । वैकुंठ हें धाम पायां पडे। 
आणीक सायास करूनि कदापि । चौऱ्यांशींच्या सिपी गुंफो नका । 
याजसाठी हरिनाम निरंतरी । तारील निर्धारी भाक माझी । 
भावभक्ति क्रिया नलगे आणिक । कीर्तन तारक म्हणे नामा । 


२२३९. गाणें गाती रे सुगड। तयां हांसति दुघड। 
नाम गोड नाम गोड। होय जन्माचा निवाड। 
हांसे त्यासी हांसूं द्यावें। गात आपण असावें। 
नामा म्हणे जे हांसती। त्यांचीं कुळें नरका जाति। 


१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
डे 
४ 
५ 
१ 
२ 
डे 
है 
१ 
२ 


३ । 
४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२४०. मन करी आपुले वासना ते निवारी । सर्व हेंचि हरी भजत जाय । 
ब्रह्ममाम गोविंद नाहीं भेदाभेद । तुटे भवबंध हरिनामें । 
सांडी लगबग न करीं तूं आळस | विठ्टलीं विश्वास असों देणें । 
नामा म्हणे ब्रह्म हेंचि निरूपण। सर्व काम पूर्ण याच्या नामें । 


२२४१. व्रत तप दान हवन पूजन। न लगे साधन नाम म्हणतां। 
रामकृष्ण हरी मुकुंद मुरारी । जिव्हे क्षणभरी न विसंबें । 
कळिकाळ दारुण करीतसे विघ्न । परजी नारायण नाम जिव्हे। 
शरण आलों जिव्हे तुवां नुपेक्षावें । नामा म्हणे गावें हरीनाम । 


२२४२. उपदेश विळळ न कळे याचा अर्थ । वांयांची हा स्वार्थ प्रपंचाचा । 
सांडी हा प्रपंच मिथ्या लवलाहो । विठ्ठल हा टाहो नित्य करीं । 
हरी हरी भजन भज दयाशीळ । होसील निर्मळ ब्रह्मरूप। 
सर्व हा आकार हरीचें शरीर। मायेचा विकार भुलों नको। 
आप तेजी ब्रह्म हरी माझा सम। आदि अंतीं नेम विठ्ठल हरी। 
नामा म्हणे उपमा काय द्यावी यासी । नाम तारी सर्वांसी कलिमाजी। 


२२४३. अनंत जन्मे मेळवितां दुर्लभ । तो प्राणवल्लभ शंकराचा। 
वेदशास्त्र मंथुनी काढियेलें सार । ब्रह्मादिकां पार रामनामें । 
स्वर्गीचे देव चिंतिताती मानसी । भेटी आम्हां कैसी पांडुरंगी । 
नामा म्हणे केशवाचें नाम उच्चारितां । विध्नासी भंगितां नवल काय । 


२२४४. नाम फुकाचे चोखट । नाम घेतां नलगे कष्ट। 
पडशील ज्या सागरीं। रामनामे आत्मा तारी! 
पुत्रभावे स्मरण केले | तया वैकुंठासी ेलें। 
नामा महिमान जाणे | घेतो विठ्ठलाची आण। 


AM A) “0 X A A «9 sm 


है. 


७२० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२४५. नामाचे चरित्र सदा अतिगोड । तीर्थे काय चाड नामामात्रे । 
ऐसा दृढ मर्नी करावा विचार। नाम परिकर कलियुगीं । 
नामा म्हणे नाम अनादि अक्षर। उभा कटीं कर भक्तांसाठी | 


२२४६. अनंत ब्रह्माडे व्यापक तें नाम । अनादि निष्काम विश्वंभर । 
तोचि कृष्ण परब्रह्म द्वारकेसी । पांडवां मानसीं ठसावला । 
ठसावला तोचि पाहावा अनुभव | पांचालागीं ठाव मग कैंचा। 
नामदेव म्हणे देव संपूर्ण आघवा । नामाचिया गांवा सींव नाहीं । 


२२४७. ज्ञान दहावे आधी ओळखावे नांवा । मग जावें गांवा तयाचिया। 
या नामाचें मूळ त्या माजी जो धाला । प्रपंच्याचा घाला मग नाहीं । 
नाम गार्वे प्रपंच सर्व आहे नाम | ब्रह्मानंद प्रेम घनदाट। 
नामदेव म्हणे नंदाचिया घरीं। होता एक हरि दुजें नाम । 


२२४८. साधनांत सोपे नाम हे केवळ । यावीण सकळ शीण वांयां । 
धरारे धरा नाम विठोबाचें । तेणें अज्ञानाचे मूळ नासे । 
नाम तारी फार पुराणीं वर्णिले । नामचि केवळ आत्मसत्ता । 
नामा म्हणे नामीं रंगला सुरंग। अंगें स्वयमेव पांडुरंग । 


२२४९. एकट येकला सर्व हैं सकळा । आपणची झाला विश्व हरी । 
न कळे याची माब कैसा आहे भाव । सर्वाभूतीं देव गीता सांगे । 
भूतदया धरा भजावें श्रीधरा । नामा एका स्मरा विठ्ठल ऐसें । 
नामा म्हणे देव पंढरीपाटणीं। पावेल निर्वाणी नाम घेतां । 


२२५०. जीव शिव ग्रामी मीतूंपण पार्ही। हा गौरव कांहीं नाहीं नामीं । 
नाहीं चतुर देह तूर्या हे उन्मनी । स्वयंभु ते खाणी निजनामाची । 
नामीं जडे चित्त तेथें काय उणें। लज्जित साधनें नाना जाहाली । 
नामा म्हणे नामीं मीतूंपण। नाहीं कांहीं आन सर्व तेंची ! 


३ 
ड़ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
ड 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
डे 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२५१. आकारिक नाम जीवाने ठेविले । शिवाने तें केलें निर्विकल्प। 


जीव शिव दोन्ही विराले ज्यामाजी। तें नाम सहजी आद्य आहे। 
तया नामाविण जावयासी ठाव। नाहीं दुजा भाव तिळ भरी। 
नामदेव म्हणे नाम घनदाट । प्रपंच निघोट नामापरी । 


२२५२. मामे सदां शुद्धि प्राणिया होतसे । नामापाशीं असे भुक्तिमुक्ति । 
नामा ऐसें सोपें नाहीं त्रिभुवनीं । नाम संजीवनी साधकांसी । 
नामें भक्ति जोडे नामें कीर्ति वाढे। नामें सदा चढे मोक्ष हातां । 
यज्ञ दान तप नामें आलीं हातां । नामें सर्व सत्ता प्राप्त होय । 
नामा म्हणे सदा नाम ज्याचे मुखीं । नाहीं याच्या तुकी दुजा कोणी । 


२२५३. कीटकीतें भ्ये स्वयें भंगी घ्यातां । तैसा तूं अनंता करीं आतां। 
भजने पाठविलें श्रीहरि रूपासी । नेतो वैकुंठासी नारायण। 
नाम नारायण अंतीं उद्धारक । नामा म्हणे देख भाक माझी। 


२२५४. तान्हेलों भुकेलों । तुझेनि नामें निवालों। 
तहान नेणें भूक नेणें | अखंड पारणें नामीं तुझ्या । 
अमृतलिंग केशव हा चित्तीं । तेणें नामया तृप्ति अखंडित । 


२२५५. मोह भुजंगें डंखिलें । विषय लहरी झांकोळिलें। 
धांव धांव चक्रपाणी। आणिका न करवे धांबणी। 
नामा म्हणे निर्विष झालों । केशव नामें उपचारिलों। 


२२५६. नामें तरू अवघे जन। यमपुरी घालूं वाण। 
करू हरिनामकीर्तन । तोडू देहाचे बंधन। 
करू हरिनामाचा घोष कुंभपाक पाडूं ओस। 
ऐसा नामा यशवंत । विठोबाचा शरणागत। 


७२१ 


१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
१ 
२ 
डे 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
॥ 


७२२ ` संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२५७. यज्ञ याग दान व्रत उद्यापन । हें नेणें मी साधन काय करूं। १ । 
जप तप होम स्वधर्माचरण। नव्हे तीर्थाटण काय करूं। २ । 
गये पिंडदान प्रयागींचें स्नान । कर्म अनुष्ठान नव्हे मज। ३। 
भक्ति उपासना देवाचें पूजन । ध्यान उपोषण नव्हे मज। ४ | 
पृथ्वीचे भ्रमण अनुताप संपूर्ण । सारासार खूण नकळे कांहीं । ५ । 
पुण्य नाहीं गांठीं पापाचें संचित । परम पतीत वाटे मज। ६। 
माझा देह आहे पातकाचा थारा । मी अपराधी खरा कळलें मज। ७ । 
पुराणप्रसिद्ध नाम तुझें सार। ऐसें निरंतर बोलताती । ८ । 
अन्यथा वचन नव्हे हें प्रमाण। तरी ब्रीदें जाण सांडविलीं । ९ । 
तुम्हां ब्रीद आपुलें जतन करणें। तरी नारायणें सांभाळावें। १०। 
नामेविण कांहीं आम्हांपाशीं नाहीं । विचारोनि पाहीं पांडुरंगा। ११। 
धन वित्त सर्व आमुची हे जोडी । नामा म्हणे गोडी नामीं तुझ्या। १२। 


२२५८. लपलासि तरी नाम कैसे नेसी । आम्ही अहर्निशी नाम गाऊं। १ । 
आम्हापासुनियां जातां नये तुज । तें हें वर्म बीज नाम घोकूं | २ । 
आम्हासी तों तुझें नामचि पाहिजे। मग भेटी सहर्जे देणें लागे । ३ । 
भोळे भक्त आम्ही चुकलों होतो वर्म । सांपडलें नाम नामयासी । ४ । 


२२५९. संसारसागरीं पडलो महापुरीं। सोडवण करीं देवराया । १ । 
नामाची सांगड़ी देऊनियां मातें । बैकुंठावरुतें नेऊनि घालीं। २ । 
काम क्रोध मगर करिती माझा ग्रास । झणीं तूं उदास होसी देवा । ३ । 
नामा म्हणे झर्णी मोकलिसी मातें । नाम तुझें सरते धरलें एक। ४ । 


२२६०. नाचि जो जाणे आनु कांही गेणे। संसार नामाविणें जाईजेना। १ । 
नाम स्मरे त्यासी संसार नाहीं। खुंटली ते पाहीं येरझार। २ । 
नाम न म्हणे त्याचें जळो झालेपण । आळसी वांयाविण संसारासी । ३ । 
नामा म्हणे मज नामींच सौरसु। नाम स्मरे हषिकेशु त्यासी पावे। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२६१. क्रिया कर्म धुर्म तूंचि होसी माझ्ने । राखेन मी तुझें द्वार देवा । 
मज पाळिसी तैसें पाळीं दीनानाथा। न सोडीं सर्वथा नाम तुझें । 
गाईन तुझें नाम हृदयीं धरोनि प्रेम । हाचि नित्य धर्म सर्व माझा । 
नामा म्हणे विठो कृपेच्या सागरा । तूं आम्हां सोइरा आदिअंतीं। 


२२६२. एकांत एकला सर्व आहे ही । ऐसेंचि अहर्निशी ध्याइजे तूं। 
सर्वांभूती विठ्ठल आहे आहे साचें । हें तंव वेदींचे वचन जाण। 
मार्ग हाचि सोपा गेले मुनिजन। जनीं जनार्दन हाचि भावो । 
नामा म्हणे नाम मंत्र उच्चारण । सर्वही कारण होईल तुझें । 


२२६३. प्रसन्न वदन सदा बीळ आहे। कां करिसी उपाय कर्म जाड। 
मंत्रांचा पैं मंत्र बीज नाम हरीचें। तेंचि हें शिवाचे रामनाम। 
तुटेल भवकंद जासील निजपंर्थे । झर्णी तूं दुश्चितें करीसी चित्त। 
नामा म्हणे भजन सर्व हरीचें करीं । होईल बोहरी प्रपंचाची । 


२२६४. एकतत्त्व हरी निर्धार तूं धरी । प्रपंच बोहरी एका नामें। 
अच्युत गोविंद परमानंद छंद । नित्य तो आल्हाद हरिनामीं । 
ऐसा तूं विनटें हरी नामपाठें। जासील वैकुंठे नश्वरिता। 
नामा म्हणे तत्त्व नाम गोविंदाचें । हेंचि धरीं साचें येर वृथा। 


२२६५. सर्वामाजी सार नाम श्रीहरीचे । अखंडीत वाचे जप करीं। 
निशिदिनीं हृदयीं ध्यातो शूळपाणी । पाविजे निर्वाणी मोक्षपद । 
चार सहा आणि अठराही वर्णिती । नामे निजप्राप्ती अर्धक्षणी । 
ब्यासादिकी नाम साधियेले दृढ। प्रपंच काबाड निरसीलें। 
नामा म्हणे ऐसें स्मरें कां निधान। पावेल साधन वैकुंठींचें। 


२२६६. विद्वलासी पाहे विठ्ठलासी ध्याये। विठ्ठलासि गाये सर्वकाळ । 
विठ्ठल हा वृत्ति विठ्ठल जपणें। चित्त वित्त मर्ने सर्वकाळ । 


७२३ 


१। 
र । 
३ । 
डं । 


~ 


२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
1 
१ 
२ 
३ 
1 
५ 


१। 
२३ । 


७२४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


सबाह्य विठ्ठल दाटे घनवट । दशदिशा अफाट विठ्ठलचि । 
नामा म्हणे तुम्ही विठ्ठल होऊन । अभंग भजन करीतसां । 


२२६७. नरहरी नाम नुचारीती। त्यांचे तोंडी पडे माती। 
ज्याच्या भाव नाही चित्ती। लटिका तनाना करिती। 
बोळावा खाती | जिव्हां साखरकांडी ती। 
नामा म्हणे शिकऊ किती। ते प्राणी नरका जाती । 


२२६८. ज्याचे मुखीं नाम तोचि एक धन्य । त्याचें शुद्ध पुण्य इये जनीं । 
नामसंकीर्तन नित्य नाम वाचे। दहन पापाचें एका नामें । 
ऐसा जो अखंड जपे रामनाम। नाहीं तयासम दुजें कोणी। 
नामा म्हणे नाम विठुलाचे जपा । हाचि मार्ग सोपा परब्रह्मीं। 


२२६९. सकळ साधनाचे सार । रामकृष्ण हा उच्चार । 
म्हणा गोविंद नरहरी । सकळ जीवा तोचि तारी । 
नाम घेतां हरी माधव। तरताती सकळ जीव। 
नामा म्हणे केशवाचे। धन्य जीवित बैष्णवांचें। 


२२७०. तरले तरती हा भरंवसा । पुढती न येती गर्भवासा । 
वाट सांपडली निकी । विठ्ठल नाम ज्याचे मुखीं । 
तीर्थे इच्छिती चरणींचे। रज नामधारकाचे । 
प्रायश्चित्त सांडोनी प्रौढी। झाली दीन रूपें बापुडी । 
रिद्धी सिद्धी महाद्वारी। मोक्ष वोळंगण करी। 
नामा म्हणे सुख निधान । नाम पतित पावन। 
२२७१. नामें तो सरता नामें तो परता । नामें पंढरिनाथा भेटविलें । 


नाम हेंचि तारी नाम भवसागरीं। उतरी पैलतिरीं नाम तुझें। 
नाम तें अंजन नामें बोधे मन । नार्मेचि निधान चांगया झाला । 


HAO ० #& २९ छ ७ ONS 6७6९८ «७ 40. «७ ०6 ७ 0. NS HN ७ ७० 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


मार्गी जातां तुम्ही उगेंचि नसार्वे । वाचेसी म्हणावें रामकृष्ण । 


रामकृष्ण हरि मुकुंदमुरारि । केशव नरहरि नारायण । 
ऐसा हा सतत आठव नामाचा । नामा म्हणे कैंचा दोष तया । 


२२७२. जीवन्मुक्त केले नामाचे गजरी । सेवक अधिकारी विठोबाचे । 
काय उतराई होऊं तुज देवा । उदारा केशवा मायबापा । 
अंतरीं देऊनि प्रेमाचा जिव्हाळा । मुक्तीचा सोहोळा भोगविसी। 
नामा म्हणे वेदा न येसी अनुमाना । वर्णिता पुराणा ठक पडे । 


२२७३. प्रेमफांसा घालुनि गळां। जिते धरीले गोपाळा | 
एक्या मनाची करूनि जोडी । विठ्ठल पायीं घातली बेडी । 
हृदय करूनि बंदिखाना। विठ्ठल कोंडुनी ठेविला जाणा । 
सोहं शब्दे मार केला। विठ्ठल काकुलती आला। 
नामा म्हणे विद्ठलासी जीवें न सोडीं सायासीं। 


२२७४. दंभें गर्वे मदे घेरलेंसे भारी । अनुसरलों केसरी पंचानना । 
तूंतें बेद नेणें तूंतें शास्त्र नेणें । तुझें नाम नेणें गातूं असें। 
त्रिविधा तूं पारु दोहींचा वृत्तांतु। सत्व राहे तीतू जयालागीं। 
निर्गुण निराकार केशव उदार । नामा म्हणे पार उतरील। 
२२७५. भोगावरी आम्हीं घातिला पाषाण । मरणामरण आणियेलें । 
नाहीं यासी पतन न होय बंधन । नित्य हेंचि स्नान रामनामी । 
नामा म्हणे भाव सर्वा भूती करा । आणिक पसारा घालूं नका। 
२२७६. नमन करीन द्वारकानायका। पांड पाळका देवराया। 
आतां मी गाईन गुण नामकीर्ति। जेणें चारी मुक्ति दासी होती। 
साधक लोकांसी हेंचि पैं साधन । ब्रह्म सनातन वश होय। 
नामा म्हणे सर्व साराचें हें सार। जेणें निरंतर सुख वाटे । 


७२५ 


४ । 
७ । 
| 


६ 
१ 
२ 
३ 
tt 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
ड़ 


४ । 


७२६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२७७ नाम हैं अमृत भक्तांसी लाधलें । आपण घेतलें बौध्यरूप। १ । 
नाम हें आळवा नाम हें आळवा। होईल दोहावा कामधेनु। २ । 
न बाधेल विध्न प्रपंच हे भान । नाम हेंचि खूण वैकुंठींची। ३ । 
नामा म्हणे जडजीव ब्रह्म असे सर्व । हा गीतेमाजी भाव सांगितला । ४ । 


२२७८. तपे दाने व्रते यज्ञाचिया कोडी । तुकितां झाली थोकर्डी हरिनामें। १ । 
न पुरे त्यांसी घातली त्रिभुवनींची तीर्थे । नयेची पुरतें रामनामेंसी। २ । 
नाही या जीवाचें बोलणें शिवाचे । उपदेशिलें बाचे शक्तीप्रती। ३ । 
नाम नाहीं वाचे हाचि पैं निषेधु । विधि हा गोविंदु स्मरलिया। ४ । 
श्रेष्ठ सर्व नाम शिवाचे बोलणें । युक्ति अनुमानें न बोलें कांहीं । ५ । 
नामेंचि भक्त ते पावले अपार । नामें पतित नर उद्धरले। ६ । 
नामें पशु गजेंद्राचा तो उद्धार । वाल्मिकें विचार हाचि केला। ७ । 
गगनीं धुरु केला अढळ नामें देखा । नामेंचि गणिका उद्धरली। ८ । 
नामें ते आपदा न बाधी प्रल्हादा । मुखीं नाम सदा उच्चारितां। ९ । 
कृपाळु नाम पैं यज्ञ हाचि सार । भीष्में युधिष्ठिरा उपदेशिलें। १० । 
हरिनामापरते नाहीं विचारितां। नवमाध्यायीं गीता कृष्ण सांगे । ११ । 
सकल अमृत श्रीहरिचें नाम । त्यामाजि उत्तम रामनाम । १२। 
म्हणोनि सदाशिवें धरिलें मानसीं । हेंचि गिरजेसी उपदेशिले। १३ । 
तारक ब्रह्ममंत्र रामनाम जाण । विश्वनाथ श्रवण करीतसे। १४। 
कीर्तन श्रवण हेंचि पैं हो काशी । म्हणोनि मानसीं राम जपा । १५। 
विरंची सकळ शास्त्र विचारितां। हरिनामापरता मंत्र नाहीं । १६। 
कळिकाळा त्रास हरिनाम कीर्तने । पतितपावन प्राणी होय। १७। 
कलियुगीं धर्म हरीचें हें नाम। शुकदेवें म्हणोन वाखाणिलें। १८ | 
नामयाचा स्वामी पंढरीचा रावो । रुक्माईचा नाहो गाऊं गीतीं। १९ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२७९. भक्ति करुनिया कोण वांयां गेला । सांगा हो विठ्ठला निवडुनी । 
द्वापाराचे अंतीं नामची सुकृत। अद्यापि निश्चित चालतसे । 
नाम ऐकतां तरती निर्धारी । व्याख्यान श्रीधरी टीकाकार । 
नामा म्हणे राम व्यापी त्रिभुवन। नाम तें निधान कलियुगी । 


२२८०. सार पैं सांगत उपनिषद तुम्हां । वाचे रामनामा जप करा। 
हेंचि पैं मथित सांगोनियां गेले। उच्चारितां ठेले ब्रह्मरूप । 
ज्योतीसी जे ज्योति भजन करील। आपणचि होईल हरी स्वयें । 
नामा म्हणे कैसें विपरीत करणें। भूतदया धरणें सर्वाभूतीं। 


२२८१. सर्वांभूती ही आहे आहे साच । मायाजाळ न छळे भाविकांसी। 
सर्व ब्रह्म ऐसें वेद बोले गाढा । ब्रह्मींचा वाडा अगम्य तो। 
जाणतां नेणतां हरीनाम उच्चार। मार्ग तो साचार सुफल सदा । 
नामा म्हणे कारण जिव्हा होय स्मरण । सर्व नारायण हरी दिसे। 


२२८२. काळवेळ नसे नामसंकीर्तनी । उंच नीच योनी हेंहि नसे। 
धरा नाम कंठीं सदा सर्वकाळ । मग तो गोपाळ सांभाळील। 
कृपाळु कोंबसा सुखाचा सागर। करील उद्धार भाविकांसी । 
नामा म्हणे फार सोपें हें साधन। वाचे नाम घेणें इतुर्केची। 


२२८३. आपुली पदवी सेवकासी द्यावी । तो एक गोसावी पांडुरंग। 
भावाचा आलुका भुलला भक्तिसुखा । सांपडला फुका नामासाठीं। 
प्रेमाचा जिव्हाळा नामाची आवडी । क्षणएक न सोड़ीं संग त्याचा । 
नामा म्हणे आम्हां दीनाचें माहेर। तो एक उदार पांडुरंग। 


२२८४. सोयरा मुखाचा बिसांवा भरक्तांचा। विठोबा निजाचा मायबाप। 
कृपाळु दीनाचा पडिभर नामाचा। तोडर ब्रीदाचा साच तया। 


AN य NAN NNN NAN HNN NHN ०८ 90 >> -%७ ०८ A AN >. 


७२८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


काया मर्ने याचा संग करा त्याचा । अनंत जन्माचा हरेल शीण। ३ । 


नामा म्हणे आम्हां दीनांचें माहेर। हरी निरंतर न विसंबें। ४ । 


२२८५. दया हेचि दाता मन करी उदार । सर्व हा श्रीधर ऐसें भावी । 
तुटेल यातना होईल वैकुंठ । पंढरी मूळपीठ सेवीं कारे । 
इच्छिती अमर नित्य काळ नेमें । दाटताति प्रेमे सनकादिक। 
तें हें विठ्ठलनाम पवित्र चोखडें । अंतरामाजी चढे नित्य करी । 
होतील कामारि ऋद्धिसिद्धी अपार । आपण श्रीधर कुरवाळील । 
नामा म्हणे येथें न लगेची मोल । विठ्ठल निमोल सर्वांभूती । 


२२८६. देवाचें हे गुज सकळ मंत्रमय । जें कां नित्य ध्येय शंकराचें। 
तें हें रामनाम सेवितां सर्वभावें। रामरूप व्हावें निश्वर्येसी । 
नष्ट अजामेळाचें पतितत्व गेलें। दिव्य रूप झालें वाल्मिकाचें । 
शरीरसंपत्ति बळीनें देऊनि सकळ । केला द्वारपाळ नारायण। 
कृष्णाविण दुजे नेणती कायावाचा। झाला पांडवांचा साहाकारी। 
नामा म्हणे केशव भावाचा लंपट। भक्तांसी निकट रतलासे। 
२२८७. नामापरता मंत्र नाहीं त्रिभुवनी । ऐसी बोले वाणी वेदशास्त्रीं। 
पहा विचारोनि अनुभव मनी । नका आडरानीं झणीं भरों। 
नामावांचोनि तरलो जे म्हणती । ते आधीं बुडती भवसागरीं। 
नामा म्हणे नाम ३#काराचें मूळ । ब्रह्म तें केवळ विटेवरी। 
$ निर्वाण प्रसंगीचे भजनाचे अभंग & 
२२८८. अंतींचा लाभु आधींच साधिजे। देह असता कीजे हरिभक्ती । 
आदि मध्य अंती तोचि हा व्यापक । विश्वप्रतिपाळक नारायण। 
विषय महापुरी जे पतीत जीव भारी । तैशा परीहि हरिनाम घ्यावें। 


१ 


०९ २९४ २० “0 # ६ 0०९ २९४ «९ Im 


१ 
२ 
३ 


नामा म्हणे दुर्लभ नरजन्मु । केशव मेघश्यामु अनुसरा वेगीं। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२८९ धनमानबळें नाठविसी देवा । मृत्युकाळीं तेव्हां कोण आहे। 
यमाचे यमदंड बैसतील माथां । तेव्हां तुज रक्षिता कोण आहे । 
मायबापबंधु तोंवरी सोयरी । इंद्रिये जोवरी वाहताती। 
सर्वस्व स्वामिनी म्हणविसी कांता । तेहि केश देतां रडतसे। 
विष्णुदास नामा जातांचि शरण । स्वप्नीं जन्ममरण नाहीं नाहीं । 


२२९०. अंतकाळीं मी परदेशी । ऐसें जाणोनि मानर्सी। 
म्हणोनियां हृषीकेशी । शरण तुजसि मी आलो । 
नव मास गर्भवासी । कष्ट झाले त्या मातेसी । 
ते निष्ठठ॒ झाली कैसी। अंती दूर राहिली । 
जीवी बापासि आवड! मुखीं घालोनि करी कोड। 
जेव्हां लागली यमओढ। तेव्हां दुरी टाकिलें। 
बहिणी बंधूचा कळवळा।तें तूं जाणसी दयाळा। 
जेव्हां लागली यमशुंखला। तेव्हां दूर राहिलीं। 
कन्या पुत्रादिक बाळें । हीं तव स्नेहाचीं स्नेहाळें। 
तुझ्या दर्शनाहुनी व्याकुळ। अंतीं दूर राहिलीं । 
देहग्रहाची कामिनी। ते तंब राहिली भुवनीं। 
मी जळतसें स्मशानीं। अग्निसवें येकला। 
मित्र आले गोत्रज आले । तेहि स्मशानी परतले। 
शेवटीं टाकोनियां गेले । मजलागी स्मशानी । 
ऐसा जाणोनि निर्धार। मग मज आला गहिंबर। 
तंब दाही दिशा अंधःकार। मग मज कांहीं न सूचे। 
ऐसें जाणोनि निर्वाण पाहीं। मनुष्यजन्म मागुता नाहीं। 
नामा म्हणे तुझे पायीं। ठाव देई विठ्ठला । 


Pe) 


0 


७३० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२९१. देह आहे तंव करा रे धांवणी । शरण चक्रपाणि रिघा वेगीं । 
येर ते लटिके इष्टमित्र सखे। हे तंव पारीखे सर्व चोर । 
लावूनि मोहातें दास्यत्व करविती। अंतकाळीं . होती पाठिमोरें। 
मायेचे भुररे भुलवी सकळ। हें तुज न कळे कटकट! 
यापरी आयुष्य वेंचेल रे जना । पुढें यमयातना न चुकती । 
धोतरा देऊनि सर्वस्व हरीती । नामा म्हणे गति हेचि जनां । 


२२९२. जळीं बुडबुडे देखतां देखतां । क्षण न लागतां दिसेनाची। 
तैसा हा संसार पाहतां पाहतां । अंत:काळीं हातां कायी नाहीं । 
गारूड्याचा खेळ दिसे क्षणभर । तैसा हा संसार दिसे खरा। 
नामा म्हणे तेथें कांहीं नसे बरें। क्षणाचें हें सर्व खरें आहे । 


२२९३. शेवदिली पाळी तेवां मनुष्य जम । चुकलीया वर्म फेरा पडे । 
याची जन्मी ओळखी करा आत्मारामा । संसार सुगम भोगूं नका । 
संसारीं असावें असोनि नसावें | कीर्तन करावें वेळोवेळां । 
नामा म्हणे विठो भक्ताचिये द्वारीं । घेऊनियां करीं सुदर्शन । 


२२९४. आम्हीं होतों पंढरिसी । आमुची जुनाट मिरासी। 
राही रखुमाई माता। पांडुरंग आमुचा पिता। 
पुंडलीक आमुचा भाई । चंद्रभागा बहिणाई। 
नामा म्हणे हो शेवटी। घर चंद्रभागे कांठीं। 
२२९५. देव देव्हारा पाट हृदय संपुष्ट । मधीं कृष्णमूर्त बैसविली। 
प्रेमाचे पाण्यानें प्रक्षाळीन तुज । आत्मस्वरूप निज पांडुरंगा। 
भाव केले गंध भक्तीची अक्षता। वाहिली निढळा देवावरी। 
मन केला मोगरा चित्त केलें शेवंती । भक्तीची तुळशी अर्पियेली । 
धूप दीप आर्ती ओवाळीन तुज। एक केशवराज सकळ सिद्ध। 


१। 
२। 
३ । 
डं । 
५। 


६ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१। 
९११ 
३ । 
४ । 
१ 
२ 
३ 
ड 
१ 
२ 


। 
३ । 
ड । 
५। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७३१ 


त्रिगुणी पक्कान्न केलें ब्रह्मार्पण | वांच्छित भोजन अर्पियेलें। ६ 
नामा म्हणे देवा सेवा केली एका । पंचप्राण सखा विटेवरी। ७ 


२२९६. अहो पांडुंगा रखुमाईच्या कांता । निरोप द्यावा आतां येतों आम्ही । १ 
राही रुक्माबाई सत्यभामा माता । निरोप दावा आतां येतों आम्ही। २ 
नमस्कार माझा गरुड हनुमंता । निरोप द्यावा आतां येतों आम्ही। ३ 
नामा विनवी चरणीं ठेऊनियां माथा । निरोप द्यावा आतां येतों आम्ही। ४ 


शेवटी कापूर लावावा. “जन्मता पांडुरंगे' आरती म्हणावी व 
आकल्प आयुष्य अभंग म्हणावा 


# संत नामदेव समाधी, श्री क्षेत्र पंढरपूर महाद्वारांत, 
आषाढ वद्य त्रयोदशी, शके १२७२ # 
२२९७. आषाढ शुद्ध एकादशी । नामा विनवी विद्ठलासी | 


आज्ञा द्यावी वो मजसि। समाधी विश्रांती लागी। १ 


आयुष्य कळसासि आले | अभंग त्वा सिद्धी नेले। 


ज्ञानेश्वर संगती घडले। तीर्थ मिसे जगदोद्धरण। २ 


जन्मा आलियाचे कृत्य। जन लावावे सुपंथे। 


विठ्ठल मंत्र त्रिभुवनांत। जग जाणत महीमा हे। ३ 


सर्व सिद्धी मनोरथ। तुझेनि कृपे पावलो समस्त। 


म्हणे परीसा भागवत। नामा नाम जपतसे। ४ 


२२९८. देवा ही विनंती माझी। जे म्यां सेवा करावी तुझी । 


आस न धरावी दुजी।या अभिलाषा कारणें। १ 


तुज म्यां जीवें अआनुसरावें। तुम्हीहि तैसेचि अपंगावें। 


आणिकाचें न म्हणवावे । जन्मोजन्मीं दातारा। २ 


तुज न पोसवे दातारा । तरी या आयुष्या घाली चिरा। 


एका या पोटा दुर्भरा। साठीं अब्हेरू नको गा। ३ 


७३२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


वदर्नी तुजची वर्णावें। श्रवणी गुण नाम ऐकावें। 
नयनीं चरण न विसंबावे। क्षण एक दातारा। ४। 
अगा येऊनियां संसारा। न जावे आणिकाच्या द्वारा। 
इष्टमित्र सज्जन सोइरा। बंधु आदी करोनि। ५। 
मज न म्हणोत सकळ जन। परि तूं नको गा उदासीन । 


तुझिया नामावांचुन । आणिक नेणें मी दातारा । ६ । 
नाम विक्रय न करावा । दान प्रतीग्रह न घ्यावा । 
स्वकष्टार्जित मेळवावा । तोचि ग्रास आपुला। ७ । 


नको दिवट्या छत्र घोडे । जेणें तुजसीं अंतर पडे । 
तुझें नामचि आवडे। मज बापुडे म्हणोत का। ८। 
ऐसा अन्यायी अपराधी । अहो मज तारा कृपानिधी । 
तुझें नामचि उच्चारी आधीं । थोर अट्टाहास करुनि। ९। 
विष्णुदास नामा म्हणे। आम्हां उपेक्षिसी झणे। 
जन्मोजन्मींचे पोसणे । केशवा उणें येऊं नेदी। १०। 


२२९९. पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान । आणिक दर्शन विठोबाचें। १ । 
हेंचि मज घडो जन्मजन्मांतरीं। मागर्णे श्रीहरी नाहीं दुजें। २ । 
मुखीं सदा नाम संतांचें दर्शन। जनीं जनार्दन ऐसा भाव। ३ | 
नामा म्हणे तुझें नित्य महाद्वारी । कीर्तन गज़रीं सप्रेमाचें। ४ । 


२३००. महाद्वारी सुख असे या सुखाचे । लागती संतांचे चरणरज । १ । 
म्हणोनियां स्थळ पाहिलें निवांत। झालें तेथे चित्त समाधान। २ । 
सकळ वैष्णवांसहित बोळवण करा । तुम्ही हो दातारा मजलागीं। ३ । 
देव म्हणे नामया राहे पक्षभरी । पुरतील अंतरी कोड तुझें । ४ । 


२३०१. स्फुंदस्फुंदोन नामा उभा महाद्रारी । चित्त पायांवरी विठोबाच्या । १ । 
उभा दीनानाथ उभारुनी बाहे । पालवीत आहे पीतांबरें। २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


आरता येरे नामया धरिला पोटासी । कोणें गांजिलासी दुर्जनानें । 
अंतरींचें सांग पडे माझ्या मार्गे। कां करिशी उद्देग संसारीचे। 
नामा म्हणे विठो अर्से मी नेणता । आठवीं पंढरिनाथा वेळोवेळां । 


२३०२. आफू विष्णुदास सांडिली वासना । तुम्ही नारायणा कळों आला । 
अज्ञान बाळक ठकविला धुरु। तैसा मी अधीरु नव्हे देवा । 
उपमन्या बाळका दुधाचा पैं छंद । तैसा मी मतिमंद नोहे देवा । 
शरण आला तुज मूर्ख बिभीषण । लंकाराज्य तेणें मागितले । 
नामा म्हणे तुझें नलगे आम्हां कांही । वास सदा देई चरणाजवळी । 


२३०३. मर्ने ध्यान करणे वाचे उच्चारणे । नयनें तुज पाहणें हेंचि देई । 
करें पूजा करणें माथा चरणीं ठेवणें । श्रवर्णी गुण ऐकणें हेंचि देई । 
षट्‌ चक्रावरी मार्ग बावन्न अक्षरी । निरालंब निरंतरीं भेटी देई । 
मनसा वाचा कर्म आणि दश इंद्रिये । तुझ्या चरणीं दृढ होय ऐसें करी । 
डावी उजवीकडे आणि मागें पुढें । अंतीं चरण जोडे ऐसें करीं । 
नामा म्हणे केशवा तुझी मज गोडी । जन्मोजन्मीं जोडी हेचि देई । 


२३०४. श्रीमुखाची सोय पाहों म्हणों जी । एवढा अधिकारी कैंचा देवा। 
चरणांजवळूनि नसावें जी दूरी । जन्मजन्मांतरीं हेंचि देई। 
तुज देतां सोपें मज तृप्ति अल्प । सर्वज्ञा साक्षेप सांगतसें। 
अनाथाचा नाथ हें तों ब्रीद साच। न करावें उदास नामा म्हणे । 
२३०५. माझिया मर्ने मज उपदेश केला । तो मज बिंबला हृदयकमळीं । 
निर्वाणींची एक सांगितली खूण । कैवल्य चरण केशवाचे। 
वेदशास्त्र श्रुति आणीक पुराणें। पढोनि जाणणें हेंचि सत्य। 
क्रिया कर्म धर्म करणें ज्या कारणें। ते खूण निर्वाण चरण हेचि। 
जप तप अनुष्ठान करोनि साधन । प्रत्यक्ष निधान चरण हेचि। 
नामा म्हणे मज कळलें अनुभवे । न विसंबें जीवें चरण तुझे। 


# 6 ७६८ ७. «४ “0० ०८ २ ७ “0 20 ६ ०८ ७0 -0 CANN os 


७३४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२३०६. रुसलासे नामा उभा गरूडपारी । पितांबरधारी पालवीतो । 
आपल्या सुखाचा तुज देईन बांटा । जरी येसी वैकुंठा एक वेळ । 
आपुले निजपदीं तुज बैसवीन । उभा मी राहेन मागें पुढें । 
पीतांबर छाया करीन तुजवरी। जीवें क्षणभरी विसंबेना । 
अंबक्रषी प्रल्हाद ध्रुव रुक्मांगद । त्याहुनि निजपद देईन तुज । 
ऐसा धीर नामया होता माझ्या मनीं । परी तूं सर्वाहनि उदासीन । 
नामा म्हणे केशवा नलगे माझ्या चित्तीं । मज आहे विश्रांती तुझ्या नामीं। 


२३०७. प्रेमपडीभरु देवासी वोसंडे। नामा तयापुर्ढे शोभतसे। 
प्रेमाचे स्फुंदन न सांबरे नामया । पसरोनियां बाहा क्षेम देत। 
सावध रे नामया आलिंगिला बाहीं। आवडते कांहीं सांग मज । 
उघडोनियां नयन पाहे टुष्टीभरी। वैकुंठा भीतरी चाल जाऊं । 
ऐकोनियां नामा झालासे सावध। मग देतसे शब्द नारायणा। 
भक्तीबीण सुख नेघे पैं वैकुंठ । पंढरी प्रगट परब्रहा। 
हेंची गोड आम्हां आवडे हो हरी | वैकुंठाभीतरी चाड नाहीं। 
सर्वकाळ सेवा करूं पैं कीर्तन | येणें माझें मन संतुष्ट सदा। 
संबोखिला नामा हृदयावरी हस्तक । येरु ठेवी मस्तक चरणावरी । 


X A A -७ 


| चु 
~ 


MS ०९ ७ -९ > Gm 


८। 
९। 


मागरे नामया आवडेल जितुलें । त्रीभुवनाइतुलें ब्रह्मासुख। १०। 
देईन अखंडीत सर्व काम जाणा । रिद्धिसिद्धि पूर्ण अखंडीत । ११। 
नामा म्हणे पंढरी कीर्तन करीन । न सोडीं चरण परी तुझे । १२। 


२३०८. वैकुंठासी आम्हां नको धाडू ही। वास दे पंढरी सर्वकाळ। 
वैकुंठ कोपट जुनाट झोंपडी। नको अडा अडी घालूं आम्हां। 
वैकुंठी जाऊनि काय बा करावें । उगेंचि बैसावे मौनरूप। 
नामा म्हणे मज येथेंच हो ठेवीं। सदा वास देई चरणांजवळी। 
२३०९. घेऊनिया नाया बैससील किती । पहाशील स्थिति अंतरींची । 
कांहींच न होसी विचारी मानसीं । चैतन्य तत्वासि शुद्धबुद्ध । 


१। 
३। 
३ । 
४ । 


३ 
३। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


क्रिया कर्म कर्ता नव्हेसी सर्वथा । आहे सर्वगता रूप तुझें । 


भजतां भजन पूजिता पूज्य । हेंही काय तुज आथीचना। 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ध्याता ध्यान ध्येय । नाथिले उपाय नाहीं तुज । 
नामा म्हणे मज नकळेचि देवा । मज देई सेवा जन्मोजन्मी । 


२३१०. जन्मजन्मांतरीं घेतलें धरणें । सांग कवण्या गुणें विष्णुदासा । 
कांहींच न घेसी कांहीं न मागसी । ऋणें किती करिसी सेवारूपें । 
चतुर्विध मुक्ति अथवा धन संपत्ति । नलगे तुझे चित्तीं काय करूं । 
समुद्रवलयांकित अवघें भूमंडळ । अथवा रसातळ दुर्लभ कांहीं । 
भेटिलागीं आर्त आहे रे वैकुंठ । पाही तुझी वाट रात्रंदिवस । 
नामा म्हणे सर्व ओसंडिले चित्ते । तुझिया चरणापरतें नलगे कांहीं । 


२३११. रामया मनासी म्यां केला विचार । तेणें मज निर्धार सांगितला । 
मज नलगे मुक्ति नलगे ब्रह्मज्ञान । सांडोबा होईन पंढरीचा । 
इंद्रियां मारितां येती काकुळती । तुज ओळगूं म्हणती ठायीं ठायी । 
श्रवणी श्रवण अखंड तुझी कीर्ति । विश्व विठ्ठल मूर्ति देखेन डोळां । 
नामामृतें रसना निवाली त्या सुखें । नाठवती दु:खे जन्मांतरींचीं । 
नामा म्हणे ऐसा कोण भाग्यहीन । जो धरी वासना वैकुंठींची । 
२३१२. ऐसा नामा बोले आनंदें करोनी । तंब देव विचारूनि बोलियेले । 
भला भला नामया शहाणा झालासी । कां रे हें न घेसी सांग मज। 
येरु म्हणे देवा अवधेंची नैश्वर । तूंची एक सार पुरे आम्हां। 
अनंत कोटी ब्रह्मांडे बसती रोमरंध्रीं। त्या चरणाचे अग्री वसों आम्ही । 
पुंडलीक जाणे त्याचें गुहा गुज। उमजोन तुज काय सांगों । 
नामा म्हणे धरू मुळ सोय चोंखडी । ब्रह्मांडा येवढी नलगे पृथ्वी । 
२३१३. वतन आमुची मिरासी पंढरी । विठोबाचे घरीं नांदणूक । 
सेवा तेथे करूं नित्य महाद्वारी । नामाची उजरी जागवूं तेथें । 


७३६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


साधुसंतां शरण जाऊं मनोभावें । प्रसाद स्वभावें देती मज। 
नामा म्हणे आम्ही पायरीचे चिरे । संत पाय हिरे वरी देती। 


२३१४. परियेसीं नामया सांगतो मी तुज । अंतरीचे गुज भक्तराया। 
तूं माझें आवडते कृपेचें पोसणे । चित्ताचें बैसणें करीन तुज । 
येणें संतसंगे यावें माझ्या गांवा। भोगावें राणिवा वैकुंठींच्या । 
माझिया कथेची ज्या बहु आवडी । माझी प्रेम गोडी पढीये जया । 
त्याची पायधुळी लागावी सर्वांगे । म्हणोनि मार्गे मागें हिंडतसें। 
भक्त त्या यातीचे भलतेनी भावे । भलते एक घ्यावें नाम माझें । 
त्याचिया उपकारे दाटे मी सर्वथा । मुगुट करुनी माथां वाहीन त्यासी । 
तनु मन प्राण दिधलें जेणें मार्ते । मजहूनि पढीयतें नाहीं त्यासी । 
चिता न करीं नामया नुपेक्षी सर्वथा । अभयकरू माथां ठेविला देवें । 


२३१५. क्षण एक एकांती बैसोनि निवाडे । सांग मजपुढें आवडे जें जें। 
सीण भाग आपुला सांगे पैं वहिला । असेल जो वाटला मजवीण। 
पुरवीन जीवींचें सर्व तुझें कोड । गगनाहुनि वाड असेल जरी। 
वाटे माझें सर्व द्यावें तुझे हातीं । नामरूप वृत्ति सहित मन। 
परी सर्वभावे तुझें उदासीन चित्त। उरलें माझें आर्त कवण पुरवी। 
म्हणोनि पांडुरंगे धरूनि हनुवटी । सांगे जीवींच्या गोष्टी नामयाजवळी। 


२३१६. केशव म्हणे नामयासी । जें तूं दुरी धरिला होतासी। 
तैं तूं काकुळती भाकिसी । मजलागी हिंडसी दाही दिशा। 
तुझें गाऱ्हाणे सांगो संतांपाशीं। तीहीं तुज सरतें केलें भक्तिसी। 
मी तंब वंद्य तिहीं लोकांसी | त्वां तंव मजशी प्रजियेलें। 
आमुची वर्मे बोलतोसी। सलगी करूनि फार जातोसी। 
उंच पदवी दिल्या पाइकासी । तरी काय स्वामीसी भिऊं नये। 
मी विश्वासलों तुझिया भावासी। परि तूं शब्देहि न पुससी। 


A 


म्यां तंव अमृतदृष्टी पाहिलासी । अढळपदासी दावियलें | ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


मी तंब वंद्य त्रिभुवनासी। श्रुति स्मृति आगमासी । 


न कळे अठरा 'पुराणांसी । ऐसें त्वां मजसी प्रजियेले । 
आतां असोत बहु बोलासी । शाहाणे सिणले मानसीं । 
तप्तलोह उदक ग्रासी । तैसा होऊनि ठेलासी विष्णुदास नामया रे । 


२३१७. कृपेचा सागरा करुणाकरा । परियेसी उदारा केशिराजा। 
मज घातलें संसारीं काळाचे आहारीं। करुणा कैसी हरी नये तुज। 
माझी सोडवण करीं कृपानिधी । तोड़ी हे उपाधि संसाराची । 
पुत्र कलत्र बंधु सांगाति देहाचे । बांधिले मोहाचे वज़पाशीं। 
तिहीं माझें चित्त केलें तडातोडी । नाहीं एक घड़ी सुखलेश। 
सकळहि सांगती संभार कर्माचे । नेदिती नामाचे स्मरण कोणी। 
दुःखाचे डोंगर पडिले मजवरी । धांव बा श्रीहरी पांडुरंगा। 
सुखगोष्टी मजसी न करिती कोणी । झालों चक्रपाणि परदेशी । 
शिणलिया न म्हणती बैस घे विश्रांती। आठवी या श्रीपति पांडुरंगा। 


७३७ 


५ । 


६ । 


१। 
३1 
३ । 
४ । 
५ । 
६ । 
७ । 
८। 
९। 


सकळांचे दास्यत्व केली थोर आशा । मानिला भरंवसा मज होतील म्हणोनि । १०। 
तंव ते भजती आपुलिया हिता। न करिती माझी चिंता परलोकींची। ११। 
ऐसा दुर्जनांचा धरोनि पातेरा । केला म्यां मातेरा आयुष्याचा । १२। 
कुटुंब काबाडी तुजसी कानकोंडा। झालों या ब्रह्मांडा भूमिभार । १३। 
ऐसी करुणेची उत्तरें ऐकोनि पंढरिरायें। कटिवरूनि बाहे उभारिली। १४। 
गाभी नाभी नामया भय न धरी सर्वथा । माझ्या शरणागता कोण गांजी। १५ । 


२३१८. कां रे विष्णुदासा कोमाईले बदन । गांजिलासी कवणें दुराचारी । 
भ्रणएक जीव नगमे मज वेगळा । मीहि त्याजबळां सदा असे। 
वैकुंठ भुवन नलगे माझे चित्तीं । झणीं याची खंति होईल तुज । 
क्ष्मीचे विलासी न घडे माझें मन । झणीं याचे प्राण जाजावती। 
पी हो याचे प्राण हाही माझें मन। जाणती हे खूण भक्त माझे । 
हणोनि जवळी बोलाविला केशिराजें। नामा धरी बोजे चरण दोन्ही । 


315 संत नामटेवांची / पराती 1--24 A 


१ | 
२ । 
३ । 
४. 
५। 
६ । 


७३८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२३१९. माय मेली पोरटें लहान। कवाड धरून उभें ठेले। 
नेणतें बापुडे दारवंटा धरी । शेखीं आस करी भितरील । 
राउळीं म्हणती कैंचें हें भणंग। जंव तंव आंग चुकवितें। 
जाति नाहीं त्यासि काइसी पंगती। म्हणोनी एकांतीं बैसविलें। 
केशवाचे नामें बाहा ठाकी पूजा । तेथें बऱ्या बोजा बैसविलें । 
देव म्हणे नामया पोशीन मी तूंतें । नामामृतशितें देऊनियां । 


२३२०. संकल्प विकल्प निरसुनिया प्रांति। दावीन विश्रांति अभिन्नव तुज । 
सर्वभावे माझी धरूनि आवडी। आस तूं रे सोडी इंद्रियांची। 
जें जें भक्तिसुख लागेल तुझे मनीं । तें तूं खेवा घालुनी घेई मज। 
श्रवण घ्राण रसना त्वचा आणि लोचन । हे सकळ होऊनि मीचि भोगीं। 
यातायाती तुज न घालीं रे सायास । धरी माझा विश्वास दृढ मनीं। 
अंतरींचें गुज बोलूनि पंढरीनाथ । आलिंगन देत नामयासी। 
२३२१. सहज तुमरे सुख आहे तुजजवळी। वांयां मृगजळीं बुडो नको । 
सोय धरीं वेगीं होय पां सावध । अनुभवीं आनंद स्वस्वरूर्पी । 
हा जगडंबर पसरला पाल्हाळ । मायामय सकळ स्वप्न सर्व । 
शरीरसंपत्तीचा मानिसी निर्धार । तों हें क्षणभंगुर सत्य जाण। 
आपुले साउलीं जासी बैसावया । कोण तापलीया निववी तुज । 
नामा म्हणे केशवा असो तुझें ज्ञान । देवा तुजवांचुन नकळे कांहीं । 
२३२२. विचारितां सहज कोणी नळे माझ्ने । म्हणोनि चरण तुझे दृढ धरिले । 
हेंचि माझें ज्ञान हाचि गुरुमंत्र । व्रत तप तीर्थ चरण तुझे। 
हेचि माझी क्रिया हेंचि माझें कर्म। हा माझा स्वधर्म चरण तुझे। 
हेचि माझी पूजा हें माझें पूजन । ध्याईन तुझे चरण हदयकमळीं । 
हाचि परमानंद हेचि योगसिद्धि । लय लक्ष समाधि चरण तुझे । 
नामा म्हणे मर्ने मानिला निर्धार। तरलो भवसागर याचीपरी। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२३२३. ने भूमंडळ न घाली तुज कोड । तुजहुनी केवढी जोड यांची । 
चरण मी सेवीन गाईन तुझें नाम । हृदयीं धरोन प्रेम नाचेन सदा । 
रिद्धि सिद्धी नेर्घे कामना नलगती । तुजवीण श्रीपती अबघें व्यर्थ । 
रसातळ भूतळ वैकुंठासी नये तुजवीण न पाहें ठाव कोठें । 
विष्णुदास आम्ही भक्तिविण नेघो । दारीच बोळगों तुझ्या देवा। 
नामा म्हणे हेचि चाड गा विठ्ठला। पुंडलीकें सांगितला निज ठेवा । 


२३२४. करुणेची उत्तरं बोले नामदेव । ऐकोनि पंढरीराव हांसिन्नले। 
मग हे विवंचना सांगे रखुमाईसी । म्हणे नामयासी आणा वेगीं। 
मग रखुमाई चरणीं ठेवूनि माथा । म्हणे आणाजी समर्था नामयासी । 
रखुमाई सत्यभामा आणि पंढरीराव । पुंडलीक समुदाय चालिलासे। 
येऊनि नामयापाशी उभे पैं ठाकले। पुंडलीक बोले नामयासी । 
धन्य नामदेवा तुझा एक भाव । सहित पंढरीराव आले येथें। 
पीतांबर छाया रूप प्रगट केलें । नामया आलिंगिलें पांडुरंगे । 
कडे घेऊनि नामा रखुमाई जननी। प्रेम पान्हा वोसंडोनि पाजी तया । 
नामयासि घेऊनि आले पंढरीसी । वैकुंठ ओवरीसि कळस केला। 


२३२५. स्फुंदत सफुदत नामा उभा महाद्वार । दृष्टि पायावरी विठोबाच्या । 
देखोनि केशवे उभारिल्या बाहे । पालवीतु आहे पीतांबरें। 
संसारावरी रुसलासे नामा। दाटलासे प्रेमा ओसंडत। 
येई नामया तुज धरीन पोटाशीं । कोणें गांजिलासि दुराचारें। 
ऐके बो रुक्मिणी अंजारूनि तुम्हीं। बोसंगा घेऊनि आळवावा । 
जगत्र जननी संभ्रर्मे करूनि। प्रीतिपान्हा स्तनीं वोसंडला। 


4M 


बोरसला नामा घेतलासे करीं । मुख पितांबरें पुसीतसे । ७ । 
कवे तुझे चित्तीं लावियला चाळा। न देखतां डोळा स्फुंदतसे। ८ । 


1915 सांत जाणारित्ाज्ी / ज) 2417? 


७४० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


बुझाविला नामा दाटलासे प्रेमा । हांसे सत्यभामा काय झालें । ९ । 


कोण कुळीं नामा काय लोभ याचा | तूं स्वामी दीनाचा पांडुरंग । १०। 


२३२६. पाहतां तुझे चरण हाली भवव्यधा । पुढती एक चिंता वाटतसे। 
झणीं मुक्तिपद देसी पांडुरंगा । मग या संतसंगा कोठें पाहूं । 
मग हे पंढरी आनंद सोहळा । कवणाचे डोळां पाहूं देवा । 
मग हे हरिकथा अमृत संजीवनी । कवणाचे श्रवणीं ऐको देवा । 
नामा म्हणे मज पंढरीची सोय । अनंत जन्म होय याचि लागीं । 


२३२७. हेंचि देवा पैं मागत । चरणसेवा अखंडित । 
वास द्यावा पंढरीचा । सदा संग हरिदासांचा। 
जन्म होका भलते याति । परि न चुकों हरिभक्ति। 
नामा म्हणे कमळापती | हेंचि द्यावें पुढतो पुढती । 


२३२८. मनुष्य करिसी तरी भक्तिचेनि मिस । तुझे द्वारी बसें ऐसें करीं । 
श्वान करिसी तरी उच्छिष्टाचेनि मिर्से । तुझे द्वारीं बसें ऐसें करीं । 
पक्षि करिसी तरी चारियाचेनि मिसें । तुझे द्वारी बसें ऐसें करीं । 
झाड करिसी तरी तुळसीचेनि मिसें । तुझे द्वारी बसें ऐसें करीं । 
वृक्ष करिसी तरी मंडप मेखाचेनि मिसे । तुझे द्वारी सें ऐसें करीं । 
पाषाण करिसी तरी रंग शिळेचेनि मिसें । तुझे द्वारी वसे ऐसें करीं । 
उदक करिसी तरी सडियाचेनि मिर्से । तुझे द्वारीं वर्से ऐसें करीं । 
नामा म्हणे विठो कीर्तनाचेनि मिर्से। तुझे द्वारीं बसें ऐसें करीं । 


२३२९. घेरे घेरे नामया दिलें माझें प्रेम । घोकीं माझें नाम सर्वकाळ । 
शिरावरी हात ठेवितसें माझा । अभिमान तुझा गेला म्हणुनि। 
भक्तिसुख देवें दिलें नामयातें । नामा परमामृते तृप्त झाला । 


१ 
रे 
३ 
४ 
५ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 


५ 


६ 
७ 
८ 
१ 
२ 
३ 


नामा म्हणे देवा झालो मी पावन । माझें तुजविण कोण आहे। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२३३०. राजमदिराभितरी रुक्मिणी सेजेदी । नामा परसासरी वोळगो आले । 


नामया देखोनि झडकरी उठली । आड उभी ठेली जाऊनियां। 
अचळ सरिसा करी शृंग माथाबरी । पाहें पां निदसुरी होती कैसी । 
मी म्हणे नावेक लागेल वेळ याते । तंव अवचित देखियेलें । 
कनक परयेळीं घेउनी आरती करीं। ओवाळिलें हरी नामयासहित। 


२३३१. पैल गरुडाचे वारिके । गगनीं येतां कृष्ण देखे । 
दवडा दवडी हरि धांवतु। नाभी नामयातें म्हणतु। 
वैकुंठाहनि आले वेगीं। नामयाच्या भक्तिलागीं। 


२३३२. कोटी सूर्य प्रभादीप्ती । गगनी झळकली अवचिती। 
संत नामयासी सांगती। पैल आला कमलापति। 
बत्सालागी जैसी धेनु। तैसा धांवे जगज्जीबनु । 
गरुडाचे पक्षवाति। दाही दिशा आक्रंदती | 
हरि कंठीची सुमनमाळा । सुटूनि आली भूमंडळा । 
सवे चाले सुदर्शन । भक्त करावया रक्षण । 
उचलोनि दोही बाही। नामा धरिला हदयी। 


२३३३. शंख चक्र गदा पद्मेंसि अंकित । मी तुम्हां सांगात निरंतर । 
जिकडे जाल तिकडे मी तुमचा सांगाति । तुम्हांविण विश्रांति आणिक नार्ही । 
संसाराचे ओझें पडो नेदी तुम्हाते । या वैष्णवा सांगातें निरंतर । 
जे मज आवडे तें तुमचिये घरी । म्हणोनि तुमचे द्वारीं तिष्ठतसें । 
विठोबा म्हणे नामा न विसंबे मातें। हेंचि वर्म तूतें सांगितलें । 


२३३४. सकळ संतजन देखोनि नयनी । टाकिया पिटोनि गाती नाम । 


म्हणती धन्य भक्त निधडा वैष्णव । ब्रह्मादिकां भाव न कळे याचा । 
कैसा ऋणिया केला पंढरीनाथ । आहे सदोदित याचे जवळीं । 


७४१ 


१ 
२ 
डे 
ड़ 
५ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
ड 
५ 
६ 
७ 
१ 
२ 
३ 
ड 


५ 


१ 
२ 
व्‌ 


पूर्वी तो प्रह्वाद श्रवर्णी ऐकिला । किंवा हा देखिला संतामर्धी । ४ 


नामा येऊनियां चरणासी लागला। हृदयीं आलिंगिला भक्तराज। ५ 


७४२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२३३५. जम्मोजमी आम्ही जोडियली भक्ति । तेणे तुझी प्राप्ती झाली देवा । 


भक्तिप्रेमरस देऊनि चक्रपाणि । ठेवी आपुले चरणी जन्मोजन्मी । 
नामा म्हणे आम्ही पाइक फुकाचे । धारक नामाचे तुझे देवा। 


२३३६. अहो पांडुंगा रखुमाईच्या कांता । निरोप द्यावा आतां येतों आम्ही । 
राही रुक्माबाई सत्यभामा माता । निरोप द्यावा आतां येतो आम्ही । 
नमस्कार माझा गरुड हनुमंता । निरोप द्यावा आतां येतों आम्ही । 
नामा विनवी चरणीं ठेऊनियां माथा । निरोप द्यावा आतां येतों आम्ही । 


२३३७. वैष्णवांचा थाट पताकांचे भार । करिती जयजयकार नामघोष । 
पुष्पांचा वर्षाव विमानांची दाटी । नामघोष सृष्टी न समाये । 
ऋषिगण गंधर्व इंद्र प्रजापती । धन्य धन्य म्हणती नामयासी । 
देव वेळाईत केला सेवा क्रणें । अनन्य अनन्य भक्ति याची । 
अलंकापुरी ज्ञानिया इंद्रनीळ सोपान । निवृत्तीसी जाणा त्रिबकेश्वररी । 
नामा महाद्वारी श्रेष्ठ हे पंढरी । प्रत्यक्ष भूमीवरी वैकुंठ हे । 
देवें नामयासी पोटासीं धरिलें। नेत्रोदर्के क्षाळिलें सर्वांग हें। 
जन्मोनि सार्थक तुवां बरवें केलें । बनीं मोकलीलें मजलागी । 
तंव राहीरुक्माई सत्यभामादि प्रवृत्ती । नामा अलिंगिती प्रेमें करून । 


धन्य दिन सुखाचा वेदघोष विप्रांचा । वैष्णवीं नामाचा घोष केला। १०। 
तेर्थे पूजा नमस्कारे परसा यानें केली । हृदयीं धरिली चरणकमळें। ११। 


वरील अभंगातील ९ कडवी म्हणावी व नंतर ऐशा आनंदाने नामाचे 
गजरी । दिली महाद्वारी समाधी त्या ॥' म्हणून पुष्पवृष्टी करावी 
व नामदेव जनाबाई, नामदेव जनाबाई भजन करावे. सुंठवड्याचा 
नैवेद्य द्यावा ब वाटावा. आरती “जन्मता पांडुरंगे' व 
“घालीन लोटांगण' म्हणून उपसंहार करावा. 
किमान घरोघर पूजन व आरती करावी. शेवटी आकल्प 
आयुष्य व्हावे. तया कुळा हे संत नामदेवांचे पसायदान म्हणावे. 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७४३ 


& संत नामदेवांची आरती # 
२३३८. जन्मता पांहुरो जिव्हेवरी लिहिले । शतकोटी अभंग कवित्व रचिले। १ । 
जय जयाजि भक्तराया जिवलगा नामया । आरती ओवाळीता चित्त पालटे काया । धरु० । 
घ्यावया भक्तिसुख पांडुरंग अवतार । करोनिया तिर्थमीस केला जगाचा उद्धार। २ । 
प्रत्यक्ष प्रचीत हे वाळवंट परीस केले । हारपली विषमता द्रैतबुद्धि निरसली। ३ । 
समाधि महाद्वारी श्री विट्ठल चरणी । आरती ओवाळितो परिसा कर जोडोनि। ४ । 
आरती नंतर वर नोंदलेप्रमाणे सांगता करावी 


& श्रीसंत सेना महाराज यांनी केलेली 
श्री संत नामदेवांची आरती & 


२३३९. भक्तांमाजी अग्रगणी तूंचि ऐकसी मनी । 
बैकुठीच्या ध्वजा आणिल्या भुतळा लागोनी। १ । 


जगजयाजी महाराजा जिवलगा नामया । 
आरती करितां चित्त रंगले पाया । २ । 
आवंढ्या नागनाथी देऊळ फिरविले । 
मृत प्रेत गाय कीर्तनी उठविले। ३ । 
प्रत्यक्ष परब्रह्म ज्ञानेश्वर अवतार । 
घ्यावया भक्तिसुख केला जगाचा उद्धार । ४ । 


येऊनि महाद्वा सेना करितो विनबणी। 
लोटांगण घातले लोळे संताचे चरणी | ५ । 


७४४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


# शिखबांधवांचा पवित्र धर्मग्रंथ श्रीगुरूग्रंथ साहिब, 
यांत समाविष्ट असलेले संत नामदेव महाराजांचे 
एकसष्ठ (६१) हिंदी अभंग & 


१. देवा पाहन तारिअले। राम कहत जन कस न तरे। रहाउ । 
तारिले गनिका बिनुरुप कुबिजा। बिआधि अजामलु तारिअले । 
चरण-बधिक-जन तेऊ मुक्ति भए। हउ बलि बलि जिन राम कहे। १ । 
दासी-सुत-जनु बिदरु सुदामा । उग्रसेन कउ राज दिएऐ। 
जपहीन तपहीन कुलहीन क्रमहीन । नामे के सुआमी ते ऊतरे। २ । 


२. एक अनेक विआपक पूरक जत देखउ तत सोई। 
माइआ चित्र - बचित्र विमोहित, बिरला बूझै कोई। १। 
सभु गोबिंदु है सभु गोबिंदु है, गोबिंदु बिनु नही कोई । 
सुतु एकु मणि सत-सहस जैसे उति पोति प्रभु सोई । हाउ । 
जल तरंग अरु फेन बुदबुदा जलते भिन्न न होई । 
इहु परपंचु पांरब्रह्म की लीला बिचरत आन न होई । २। 
मिथिआ भरमु अरु सुपनु मनोरथ सति पदारथ जानिआ। 
सुक्रित मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मनु मानिया। ३। 
कहत नामदेउ हरि की रचना देखहु रिदै बीचारी। 
घट घट अंतरि सरब निरंतरि केवल एक मुरारी) ४ | 


३. आनीले कुंभ भराइले उदक ठाकुर कउ इसनानु करऊ । 
बइआलिस लख जी जलमहि होते, बीठलु भैला काइ करऊ | १ । 
जत्र जाउ तत्र बीठलु भैला। महा आनंद करे सद केला। रहाउ। 
आनीले फूल परोइले माला ठाकुर की हउ पूजा करऊ। 
पहिले बासु लई है भवरह, बीठल भैला काइ करऊ। २ | 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७४५ 


आनीले दुध रांधाइले खीर, ठाकुर कउ नैवेदु करऊ । 
पहिले दूध बिटारिउ बछरे, बीठलु भैला काइ करऊ। ३ । 
इभै बीठलु उभै बीठलु, बीठल बिनु संसारु नही। 
थान - थनंतरी नामा प्रणवै, पूरे रहिउ तूं सरब मही | ४। 


४. मन मेरे गजु जिहबा मेरी काती । मपि मपि काटउ जन्म की फांसी । १ । 
कहा करउ जाती कहा करउ पाती । राम को नाम जपउ दिन-राती। हाउ । 
रांगनि रांगउ सीवनि सीवउ । राम नाम बिनु घरीअ न जीवउ। २ । 
भगति करउ हरिके गुन गावउ । आठ पहर अपना खसमु धिआवउ। ३ । 
सुइने की सुई रूपे का धागा । नामे का चितु हरि सउ लागा। ४ । 


५. सापु कुंच छोड़े बिखु नहि छाडै। उदक माहि जैसे बगु धिआनु मांडे। १ । 
काहेकउ कीजै धिआनु जपना । जब ते सुधु नाही मनु अपना। हाउ । 
सिंघच भोजन जो नरु जानै। असे ही ठग देउ बखाने। २। 
नामे के सुआमी लाहिले झगरा । राम रसाइन पीउ रे दगरा । ३ । 


६. पारत्रहमु जि चीनसी आसा ते न भावसी । रामा भतह चेतीअले अचित मनु राखसी । १ । 
कैसे मन ताहिगा रे संसार-सागरु बिखै को बना । झूठी माइआ देखिकै भूला रे मना । रहाउ । 
छीपे के घरि जनमु देला गुर उपदेसु भैला । संतह के परसादि नामा हरि भेटुला। 


७. जौ राजु देहि त कवन बडाई । जौ भीख मंगावहि त किआ घटि जाई। १ । 
तूं हरि भजु मन मेरे पदु निरबानु । बहुरी न होइ तेरा आवन-जानु। हाउ । 
सभ ते उपाई भरम भुलाई । जिस तूं देवहि तिसहि बुझाई । २ । 
सतिगुरु मिलै त सहसा जाई । किस हऊ पूजूऊ दुजा नदरि न आई। ३ । 
एकै पाथर कीजै भाऊ । दूजे पाथर धरिए पाऊ। 

जे वह देउ त उहु भी देवा । कहि नामदेउ हम हरि की सेवा। ४ । 


८. मलै न लाछै पार मलो परमलीउ बैठो री आई। 
आवत किनै न पेखिऊ कवने जाणै री बाई। १। 


७४६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


कवणु कहै किणि बूझिऐ रमइआ आकुलु री बाई | हाए। 
जिऊ आकासै पंखिअलो खोज निरखिउ न जाई । 
जिऊ आलमाझै माछली मारगु पेखणौ न जाई। २। 
जिऊ आकासै घडुअलो मृग-त्रिसना भरिआ। 
नामेचे सुआमी बीठलो जिन तीनै जरिआ। ३। 


९. जंब देखा तब गावा तड जन धीरजु पावा। 
नादि समाइलो रे सतिगुरू भेटिले देवा ।रहाउ। 
जह झिलिमिलिकारू दिसंता तह अनाहद सबद बजंता। 
जोती जोति समानी मै गुरु परसादी जानी। १। 
रतन कमल कोठरी चमकार बीजुलत ही। 
नेरे नाही दूरी निज आतमै रहिआ भरपूरि। २। 
जह अनाहत सूर उजारा तह दीपक जलै छछारा । 
गुर परसादी जानिआ जनु नामा सहज समानिआ। ३ । 


१०. पाड पडोसणि पुछिलै नामा कापहि छानि छवाई हो। 
तोपहि दुगणी मजूरी दैहउ मोकउ बेडी देहू बताई हो। १। 
री बाई बेडी देनु न जाई देख्नु बेडी रहिउ समाई हमारे बेडी प्राण अधारा। रहाउ । 
बेडी प्रीति मजूरी मांगे जऊ कौऊ छानि छावे हो। 
लोग कुटंब सभहु ते तोरे तउ आपन बेडी आवै हो। २। 
असो बेडी बरनि न साकउ सभ अंतर सभ ठाई हो। 
गुंगे महा अम्रित-रस चाखिआ पूछे कहनु न जाई हो। ३। 
बेडी के गुन सुनि री बाई जलधि बांधि ध्रू थापिउ हो। 
नामे के सुआमी सीअ बहोरी लंक भभी खण आपिउ हो। ४ । 


११. अण मडिआ मंदलु बाजै। बिनु सावन घन हरू गाजै। 
बादल बिनु बरखा होई । जड ततु बिचारे कोई । १। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७४७ 


मोकउ मिलिउ रामु सनेही । जिह मिलिए देहसु देही । हाउ । 
मिलि पारस कंचनु होइआ। मुख मनसा रतनु परोइआ। २ । 
जल भीतरि कुंभ समानिआ। सभ रामु एकु करि जानिआ। 

गुरु चेले है मनु मानिआ । जनु नामा ततु पछानिआ। ३ । 


१२. गहरी करिके नीव खुदाई, उपरि मंडप छाए। 
मारकंड ते को अधिकाई, जिनि त्रिण धरि मूंड बलाऐ। १ । 
हमरो करता रामु सनेही । कहिर म गरु कातउ बिमसि जाई टी देही । रहाउ। 
मेरी मेरी कौरउ करते दुरजोधन सौ भाई। 
बारह जोजन छत्र चले था, देही गिरधन खाई। २। 
सरब सोइना कीं लंका होती, रावन से अधिकाई। 
कहां भइउ दरि बांधे हाथी, खिन महि भई पराई । ३ । 
दुरवासा सिऊ करत ठगऊरी, जादव ए फल पाए। 
क्रिया करी जन अपने उपर, नामदेऊ हरि गुण गाए | ४। 


१३. दस बैरागनि मोहि बसि कीनी पंचहु का मिट नावऊ । 
सतरि-दोइ भरे अंप्रित-सरी बिखु कउ मारि कढावऊ । १ । 
पाछे बहुरि न आवनु पावउ । 

आश्रित बाणी घट ते उचरऊ आतम कउ समझावऊ। हाउ । 
बजर कुठारु मोहि है छीना, करि भिनति लगि पावऊ। 
संतन के हम उलटे सेवक, भगतन ते डर पावऊ। २। 
इह संसार ते तब ही छूटऊ जऊ माइआ नह लपटावऊ । 
माइआ नाम गरभ जोनि का, तिह तजि दरसनु पावऊ। ३ । 
इंतुकरि भगति कराहि जो जन तिन भउ सगल चुकाइए । 
कहत नामदेऊ बाहरि किआ भरमह इह संजम हरि पाइऐ। ४ । 


७४८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१४. मारवाडी जैसे नीरु बालहा, बेलि बालहा करहला। 
जिउ कुरंगनिसि नादु बालहा, तिउ मेरै मनि रामइआ । १ । 
तेरा नाम रूडो, रुप रूडो अति रंग रूडो, मेरो रामइआ । रहाउ। 
जिउ धरणी कड इंद्र बालहा कुसम बासु जैसे भवरला। 
जिउ कोकिल कउ अंबु बालहा, तिउ मेरै मनी रामइआ । २ । 
चकवी कउ जैसे सुरू बालहा मान सरोवर हंसुला । 
जिउ तरूणी कउ कंतु बालहा, तिउ मेरे मनी रामइआ। ३ । 
बारिक कउ जैसे खीरू बालहा, चात्रिक मुख जैसे जलधरा। 
मछली कउ जैसे नीरुं बालहा, तिउ मेरे मनि रामइआ । ४ । 
साधिक, सिध सगल मुनि चाहहि, बिरलो काहु डीठुला। 
सगल भवन तेरे नामु बालहा, तिउ नामें मनि बीठुला । ५ । 


१५. पहिले पुरिए पुंडरक बना। ताचे हंसा सगले जना । 
क्रिसनाते जानऊ, हरि हरि नाचंती नाचना।१। 
पहिल पुरसा बिरा । अथोन पुरसा दुसरा। 
अस गा अस उसगा। 
हरि का बागरा नाचै पिंधी महि सागरा। रहा7। 
नाचती गोपी. जना। नइआ ते बैरे कंना। 
तरकु न चा। भ्रमीआचा। 
केसवा बचवुनी अइए मइए, एक आने जीऊ। 
पिंधी उभकले संसारा। २। 
भ्रमि भ्रमि आए तुमचे दुआरा । तूं कुनु रे। मै जी नामा। 
हो जी आला । ते निवारणा जम कारणा । ३ । 
१६. पतित पावन माधऊ बिरदु तेरा। 
धनि ते वै मुनि जन, जिन धिआइउ हरि प्रभु मेरा। १ । 
मेरै माथै लागीलै धूरि गोविंद चरणन की । सुर नर मुनि जन तिनहु ते दूरि । रहाउ। 
दीन का दइआलु माधौ गरब परिहारी । चरण सरन नामा बलि तिहारी । २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७४९ 


१७. कोई बोलै नीरवा कोई बोले दूरि। जल की माछली चरै खजूरी | १ । 
काई रे बक-बादु लाइउ। जिन हरि पाइउ तिनहि छपाइउ । रहाउ। 
पंडित होइकै बेदु बखानै। मूरख नामदेऊ रामहि जाने। २ । 


१८. कडन को कलंकु रहि, रामु मामु लेतही । पतित पवित भये, रामु कहत ही। १ । 
राम संगि नाम देउ, जन कऊ प्रतिथिआ आई। 
एकादशी ब्रतु रहै काहे कउ तीरथ जांई। २। 
भ्रनति नामदेऊ सुक्रित, सुमति भए। गुर मति राम कहि, को को न वैकुंठी गऐ। ३ । 
१९. तीनि छंदे खेलु आछै। तीनि छंदे खेलु आछै। हाउ। 
कुंभार के घर हांडी आछै। राजा के घर सांडी गो । 
बामन के घर रांडी आछै । रांडी सांडी हांडी गो। १। 
बाणी के घर हिंगु आछै। भेसर माथै सींगु गो। 
देवल मधे लींगु आछै।लींगु सींगु हींगु गो।२। 
तेली के घर तेलु आछै। जंगल मधे बेल गो। 
माली के घर केल आछै। केल, बल, तेल गो। ३। 
संतामधें गोबिंद आछै। गोकल मधे सिआम गो। 
नामे मधे रामु आछै। राम सिआम गोबिंदु गो। ४। 
२०. मैं अंधुले की टेक तेरा नामु खुंदकारा । मैं गरीब मैं मसकीन, तेरा मामु है अधारा । हाउ । 
करीमां रहिमां अलाह तूं गनी। हाजरा हजीर दरि पेसि, तूं मनी। १ । 
दरिआऊ तुं दिहंद, तूं बिसिआर तूं धनी । देहि लेहि एकु तूं दिगर को नही। २ । 
तूं दाना तूं बीना मैं बीचारू किया करी। मामेचे सुआमी वखसंद तूं हरी । ३ । 
२१. हले यारां हले यारां, खुसि खबरी । बलि बलि जाउं, हउ बलि बलि जाऊं । 
नीकी तेरी बिगारी, आले तेरा नाऊ । रहाउ । 
कुजा आमद, कुजा रफती, कुजा मेरी । द्वारिका नगरी रासि बुगोई । १ । 


७५० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


खूबु तेरी पगरी मीठे तेरे बोल । द्वारिका नगरी काहे के मगोल। २ । 
चंदी हजार आलम एक लखाना । हम चिनी पातिसाह सांवले बरना। ३ । 
असपति गजपति नरह नरिंद। नामेके स्वामी मीर मुकुंद । ४ । 


२२. सफल जनम मोकउ गुरु कीना । दुख बिसारि सुख अंतरि लीना। १ । 
गिआन अंजनु मोकउ गुरु दीना । राम नाम बिनु जीवनु मन हीना । हाउ । 
नामदेउ सिमरनु करि जानां। जग जीवन सिऊ जीऊ समानां। २ । 


२३. असु-मेध जगने, तुला पुरख दाने, प्राग इसनाने। १ । 
तउ न पुजहि हरि कीरति नामा । अपुने रामहि भजु, रे मन, आलसीआ। रहाउ । 
गइआ पिंडु भरता, बनारसि असि बसता । मुखि बेदु चतुर पड्ता। २ । 
सगल धरम अछिता । गुर गिआन इंद्री द्रिड़ता। 
खटु करम सहित रहता। ३ । 
सिवा सकति संबादं । मन छोड़ि छोडि सगल भेदं। 
सिमरि सिमरि गोबिंद | भजु नामा तरसि भवसिंधं । ४ । 


२४. नाद भ्रसे जैसे मिरगाए । प्रान तजे वाको धिआनु न जाए। १ । 
ऐसे रामा ऐसे हेरऊ। राम छोड़ि चितु अनत न फेरउ । रहाउ । 
जिऊ मीना हेरै पसुआरा। सोना गड़ते हिरै सुनारा। २। 
जिऊ बिखई हेरै परनारी | कउड़ा ड्डारत हिरे जुआरी। ३ । 
जह जह देखऊ तह तह रामा। हरिके चरन नित धिआवै नामा। ४ । 
#® मोकउं तारिले रामा तारिले । # 

२५. मैं अजानु जनु तरिबे न जानऊं बाप बीठुला बाह दे । हाउ । 
नर ते सुर होइ जात निमखमै, सतिगुर बुधि सिखलाई। 

नर ते उपजि सुरग कउ जीतिओ सो अवखद मैं पाई । १ । 
जहां जहां धूअ नारदु टेके नैकु टिकाबहु मोहि। 

तेरे नाम अवलंबि बहुतु जन उधरे, नामे की निजमति एहि । २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७५१ 


२६. मोहि लागती तालाबेली । बेछरे बिनु गाइ अकेली । १ । 
पानीया बिनु मीनु तलफै ऐसे । राम नामा बिनु बापरो नामा । हाउ । 
जैसे गाइका बाछा छुटला | थन चोखता माखुन घुटला। २ । 
नामदेउ नाराइणु पाइआ । गुरु भेटत अलखु लखाइआ। ३ । 
जैसे बिखै हेत परनारी । ऐसे नामें प्रीति मुरारी। ४। 
जैसे तापते निरमल घामा। तैसे रामनामा विनु वापुरो नामा । ५ । 


२७. हरि हरि करत मिटे सभि भरमा । हरि को नामु लै उत्तम धरमा । 
हरि हरि करत जाति कुल हरि। सो हरि अंधुले की लाकरी | १ । 
हरए नमसते हरए नमह । हरि हरि करत नहीं दुख जमह। हार । 
हरि हरनाखस हरे परान। अजैमल कीऊ बैकुंठ हि थान। 
सुआ पड़ावत गनिका तरी। सौ हरि नैनहु की पूतरी । २ । 
हरि हरि करत पूतना तरी | बाल घातनी कपट हि भरी। 
सिमरत द्रौपत-सुता ऊधरी । गऊतम सती सिला निसतरी। ३ । 
केसी कंस मथनु जिनि कीआ। जीअ दानु काली कउ दीआ। 
प्रणवै नामा ऐसो हरि । जासु जपत भै अपदा टरी। ४ । 


२८. भैरउ भूत सीतला धावै । खर बाहन उहु छार उडावै । १ । 
हउ तउ एक रमइआ लैहउ। आन देव बदलावनि दैहड । हार । 
सिव सिव करते तो नरु धिआवै । बरद चढे डउरू ढृमकावै। २ । 
महा माई की पूजा करै । नरसै नारि होइ आउतरै । ३ । 
तू कहीअत ही आदि भवानी। मुकति की बरीआ कहां छपानी | ४ । 
गुरमति राम नाम गहु मीता । प्रणवै नामा इऊ कहे गीता । ५ । 


२९. आजु नामे बीठलु देखिआ, मूरख को समझाऊ रे। हाउ । 
पांडे तुमरी गाइत्री लोधेका खेतु खाती थी। 
लैकरि ठेंगा टंगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। १ । 


७५२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


पांडे तुमरा महादेउ धउले बलद चड्आ आवत देखिआ था। 
मोदी के घर खाणा पाका, वाका लड़का मारिआ था। २। 
पांडे तुमरा रामचंदु सो भी आवतु देखिआ था । 
रावनसे ती सरबर होई घरकी जोइ गवाइ थी। ३। 
हिंदू अंना तुरकू काणा। दुहांते गिआनी सिआणा। 
हिंदू पूजै देहुरा, मुसलमाणु मसीत । जारं सोई सेविआ जह देहुरा न न मसीत। ४ । 


३०. आनीले कागदु काटीले गूड़ी अकासामधे भरमीअले। 
पंच जना सिउ बात बतऊआ, चीतु सु डोरी राखीअले । १ । 
मनु राम नामा बोधीअले । जैसे कनिक कला चितु मांडीअले । हाउ । 
आनले कुंभु भराइले ऊदका, राजकूआरि पुरंदरीए। 
हसत विनोद बीचार करती है, चीतुसु गागरि राखीअले। २ । 
मंदरू एकु दुआर दस जाके, गऊ चरावन छाडीअले। 
पांच कोस पर गऊ चरावत चीतुसु बछरा राखीअले। ३ । 
कहत नामदेउ सुनहु तिलोचन बालकु पालन पउडीअले। 
अंतरि बाहरि काज बिरूधी चीतुसु बारिक राखीअले। ४ । 


३१. वेद पुरान, सासत्र आनंता, गीत कबित न गावउ गो। 
अखंड मंडल निरंकार महि, अनहद खेनु बजावउ गो। १ । 
बैरागी रामहि गावउ गो । 
सबदिअतीत अनाहदि राता, आकुल कै घरि जाउ गो । हाः। 
इडा पिंगुला अउरू सुखमना, पउनै बंधि रहाउ गो । 
चंदु सूरजु दुइ समकरि राखउ, ब्रहम जोति मिलि जाउ गो। २ । 
तीरथ देखि न जलमहि पैसउ जीअ जंत न सतावउ गो । 
अठसठि तीरथ गुरु दिखाए घटही भीतरि नहाड गो । ३ । 
पंच सहाई जनकी सोभा भलो भलो न कहावउ गो। 
नामा कहै चितु हरिसिउ राता सुंन समाधि समाउ गो । ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७५३ 


३२. माइ न होती, बापु न होता, करमु न होती काइआ। 
हम नहीं होते, तुम नही होते, कवनु कहांते आइआ । १ । 
राम कोइ न किस ही केरा। जैसे तरवर पंखि बसेरा। हाउ । 
चंदु न होता, सुरु न होता, पानी पवन मिलाइआ । 
सासतु न होता, बेदु न होता, करमु कहांते आइआ । २ । 
खेचर भूचर तुलसी - माला, गुरपरसादी पाइआ । 
नामा प्रणवै परम ततु है सति गुर होई लखाइआ । ३। 


३३. बारानसी तपु कौ, उलटि तीरथ मरै । अगनि दहै, काइआ कलपु कीजै । 
असुमेघ जगु कीजै, सोना गरभ दानु दीजै । राम नाम सरि तऊ न पूजै । १ । 
छोडि छोडि रे पाखंडी, मन कपटु न कीजै । हरिका नामु नित नितहि लीजै । रहाउ। 
गंगा जउ गोदावरी जाइए कुंभि जउ केदार नाइए। गोमति सहस गऊ दानु कीजै। 
कोटि जउ तीरथ करै । तन जउ हिवालै गारै। 

राम नाम सरि तऊ न पूजै। २ । 
असुदान गजदान सिहजा नारी भूमिदान । ऐसो दान नित नितहि कीजै। 
आतम जउ निरमाइलु कीजै, आप बराबरी कंचनु दीजै । 

राम नाम सरि तऊ न पूजै। ३ । 
मन हि न कीजै रोसु जमहि न दीजै दोसु । निरमल निरबाणु पदु चीनि लीजै । 
जसरथ राइ नंदु राजा मेरा रामचंदु । प्रणवै नामा ततु रसु अंम्रित पीजै। ४ । 


३४. धनि धनि ओ राम बेनु बाजै। मधुर मधुर धुनि अनहत गाजे । हाउ । 
धनि धनि मेघा रोमावली । धनि धनि क्रिसन ओढे कांबली। १ । 
धनि धनि तूं माता देवकी । जिह ग्रिह रमइआ कवलापती | २ । 
धनि धनि बन खंड ब्रिदाबना । जह खेले स्त्री नारइना । ३ । 
बेनु बजावै गोधनू चारै। नामें का सुआमी आनंद करै । ४ । 


७५४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३५. मेरे बापु माधउ तू धन केसौ, सांवलीओ बीठुलाइ ले । रहाउ। 
कर धरे चक्र वैकुंठ ते आए, गज-हसतीके प्रान उधारीअले । 
दुहसासन की सभा द्रोपती, अंबर लेत उबारीअले । १। 
गौतम नारि अहिलिया तारी, पावन केतक तारीअले । 
ऐसा अधमु अजाति नामदेउ, तउ सरनागति आइअले । २ । 


३६. सभै घट रामु बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे । हाउ । 
एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बहु नाना रे। 
असथावर जंगम कीट पतंगम, घटि घटि रामु समान रे । १ । 
एकल चिता राखु अनंता, अउर तजहु सभ आसा रे । 
प्रणवै नामा भए निहकामा को ठाकुरू को दासा रे २। 


३७. चारि मुकति चारै सिधि मिलिकै दूलह प्रभु की सरनि परिओ। 
मुकति भइओ चउहूं जुग जानिओ, जसु कीरति माथै छत्र धरिओ। १ । 
राजाराम जपत को को न तरिओ 

गुर उपदेसि साध की संगति भगतु, भगतु ताको नामु परिओ । रहाउ । 
संख चक्र माला तिलक बिराजित, देखि प्रतापु जमु डरिओ। 
निरभउ भए राम बल गरजित जनम मरण संताप हिरिओ। २ । 
अंबरीक कउ दीओ अभैपदु, राजु भभीखन अधिक करिओ । 

नउ निधि ठाकुरि दई सुदामै, धू अटलु अजहुंन टरिओ। ३ । 
भगत हेति मारिओ हरनाखसु नरसिंघ रूप होइ देह धरिओ । 
नामा कहै भगति बसि केसव अजह बलिके दुआर खरो । ४ । 


३८. रे जिहबा करउ सत खंड । जो मि न उचरसि स्त्री गोबिंद। १ । 
रंगीले जिहबा हरि कै नाइ। सुरंग रंगीले हरि हरि थिआइ। हाउ । 
मिथिआ जिहबा अवरें काम । निरबाण पदु इकु हरिको नामु। २ । 
असंख कोटिअन पूजा करी। एक न पूजसि नामै हरि। ३। 
प्रणवै नामदेउ इहु करणा । अनंत रूप तेरे नारइणा। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७५५ 


३९. पर धन पर दारा परहरी । ताकै निकटि बसै नरहरी । १ । 
जो न भजते नाराइणा। तिनका मैं न करउ दरसना । हाउ । 
जिनके भीतरि है अंतरा । जैसे पसु तैसे ओइ नरा। २ । 
प्रणवती नामदेउ नाकहि बिना । ना सोहै बत्तीसु लखना । ३ । 


४०. दूधु कटोरै गडवै पानी । कपल गाइ नामै दुहि आनी । १ । 
दूधु पिओ गोबिंदे राइ। दृधु पीउ मेरो मनु पती आइ। 
नाहीं त घर को बापु रिसाइ। राउ। 
सोइन कटोरी अंग्रित भरी। लै नामै हरि आगे घरी। २। 
एकु भगतु मेरे हिरदै बसै । नामे देखि नराइनु हंसै। ३ । 
दूधु पीआइ भगतु घरि गइआ । नामे हरिका दरसनु भइआ। ४ । 


४१. मैं बउरी मेरा राम भतारू। रचि रचि ताकउ करउ सिंगारु। १ । 
भले निंदउ, भले निंद, भले निंदउ, लोगु । तनु मनु राम पिआरे जोगु । रहाउ । 
बाद बिबाद काहू सिउ न कीजै। रसना राम रसाइनु पीजै । २। 
अब जीअ जानि ऐसी बनि आई। मिलउ गुपाल नीसानु बजाई। ३ । 
उसतति निंदा करै नर कोई। नामे स््त्रिरंगु भेटल सोइ। ४ । 


४२. कबहूं खीरि खांड घीउ न भावै । 

कबहू घर घर टूक मंगावै । कबहु कूरनु चने बिनावै। १ । 
जिउ रामु राखै तिउ रहीऔ रे भाई । हरिकी महिमा किछु कथनु न जाई । रहाउ । 
कबहं तूरे तुरंग नचावै। कबह पाइ पनहीओ न पावै। २ । 
कबह खाट सुपेदी सुवावै । कबहु भूमिपैं आरु न पावै। ३ । 
भनति नामदेउ इकु नामु निसतारै। जिह गुरु मिलै तिह पारि उतारै। ४ । 
४३. हसत खेलत तेरे देहरे आइआ । भगति करत नामा पकरि उठाइआ। १ । 
हीनडी जात मेरी जादम राइआ। छीपेके जनमि काहे कः आइआ। रहाउ । 
लै कमली चलिओ पलटाइ। देहरे पाछै बैठा जाई। २। 
जिउ जिउ नामा हरि गुण उचरै। भगत जना कड देहुरा फिंरै। ३ । 


७५६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४४. जैसी भूखे प्रीति अनाज । त्रिखावंत जलसे ती काज 
जैसी मूढ कुटंब पराइण । औसी नामे प्रीति नाराइण। १ । 
नामे प्रीति नाराइण लागी। सहज सुभाइ भइओ बैरागी । रहाउ । 
जैसी पर - पुरुखा रत नारी। लोभी नरु धनका हितकारी । 
कामी पुरखु कामनी पिआरी । असी नामें प्रीति मुरारी। २ । 
साई प्रीति जि आपे लाइ । गुर परसादी दुबिधा जाइ | 
कबहूं न तुटसि रहिआ समाइ । नामे चितु लाइआ सचि नाइ। ३ । 
जैसी प्रीति बारिक अरु माता । औसा हरिसे ती मनु राता । 
प्रणवै नामदेउ लागो प्रीति। गोबिंदु बसै हमारे चीति। ४ | 


४५. घरकी नारि तिआगै अंधा । पर नारी सिउ घालै धंधा । 
जैसे सिंबलु देखि सुआ बिगसाना। अंत की बार मूआ लपटाना। १। 
पापीका घरु अगने माहि । जलत रहै मिटवै कब नाहीं । रहाउ। 
हरि की भगति न देखे जाइ। मारगु छोडि अमारगि पाइ । 
मूलहु भूला आवै जाइ । अंग्रित डारि लादि बिखु खाइ। २ । 
जिउ वेस्वा के परै अखारा। कापरु पहिरि करहि सींगारा। 
पूरे ताल निहाले सास। चाके गले जमका है फास। ३ । 
जाके मसतकि लिखिओ करमा । सो भजि परि है गुरकी सरना। 
कहत नामदेउ इहु बीचारू । इन बिधि संतहु उतरहु पारू। ४ । 


४६. संडा मरका जाइ पुकार। पढै नहीं: हमही पचिहारै । 
राम कहै करताल बजावै | चटीआ सभै बिगारै । १ । 
रामा नामा जपिबो करै। हिरदै हरिजीको सिमरनु धरै । रहाउ । 
बसुधा बसि कीनी सभ राजे । बिनती करै पटरानी। 
पूतु प्रहिलादु कहिआ नही मानै। तिनि तउ अउरै ठानी। २ । 
दुसट सभा मिली मंतर उपाइआ। करसह अउख घनेरी । 
गिरि तर जल जुआला मै राखिओ । राजारामि माइआ फेरी। ३ । 


कतार “२५१३८३१५५५ »«-- . - 


काढि खडगु कालु भै कोपिओ । मोहि बातउ जु तुहि राखै। 
पीत पीतांबर त्रिभवण धणी। थंभ माहि हरि भाखै। ४ 
हरनाखसु जिनि नखह बिदारिओ। सुरनर कीए सनाथा। 
कहि नामदेउ हम नरहरि धिआवहि। रामु अभैपद दाता। ५ 


४७. सुलतानु पूछे सुनु बे नामा । देखउ राम तुमारे कामा। १ 
नामा सुलताने बांधिला । देखउ तेरा हरि बीठुला । रहाउ 
बिसमिलि गऊ देहु जीवाइ । ना तरू गरदनि मारउ ठाइ । २ 
बादिसाह औसी किड होइ । बिसमिलि कीआ न जीवै कोइ। ३ 
मेरा कीया कळू न होइ । करि है रामु होइ है सोइ। ४ 
बादिसाह चडिओ अहंकारि। गज-हसती दीनो चमकारी। ५ 
रुदनु करै नामेकी माइ । छोडि राम की न भजहि खुदाइ। ६ 
न हउ तेरा पूंगडा ना तू मेरी माइ । पिंडु पडै तउ हरि गुन गाइ। ७ 
करै गजिंदु सुंड की चोट । नामा उबरै हरि की ओट । ८ 
काजी मुलां करहि सलामु । इनि हिंदूमें राम लिया मानु । ९ 
बादिसाह बेनती सुनेहु । नाम सरभारि सोना लेहु। १० 
माउ लेउ तउ दोजकि परउ । दीनु छोडि दुनीआ कउ भरउ । १९ 
पावह बेडी हाथहु ताल । नामा गावै गुन गोपाल। १: 
गंगा जमुना जउ उलटी बहै । तउ नामा हरि करता रहै। १' 
सात घड़ी जब बीती सुणी। अजहु न आइओ त्रिभवण धणी। १ 
पाखंतण बाज बजाइला । गरुड चडे गोविंद आइला । १ 

अपने भगत परि की प्रतिपाल। गरुड चडे आए गोपाल । १ 

कहहि त धरणि इकोडि करउ । कहहि त लेकरि उपरि धरू । १ 

कहहि त मुई गऊ देउ जी आइ। सभु कोइ देखे पती आइ। ! 

नामा प्रणवै सेलमसेली । गउ दुहाइ बछरा मेलि।' 


७५८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


दुधहि दुहि जब मटुकी भरी । ले बादिसाह के आगे धरी। २०। 
बादिसाहु महलमहि जाइ । अउघट की घटलागी आइ । २१। 
काजी मुला बिनती फुरमाइ। बखसी हिंदु मै तरी गाइ । २२। 
नामा कहै सुनहु बादिसाह । इहु किछु पतीआ मुझै दिखाइ। २३ । 
इस पतीआका इहै परवानु। साचि सील चालहु सुलितानु। २४। 
नामदेउ सभ रहिआ समाइ । मिलि हिंदू सभ नामे पहि जाहि। २५। 
जउ अबकी बार न जीवै गाइ । त नामदेव का पतीआ जाइ। २६। 
नामे की कीरति रही संसारि । भगत जना ले उधरिआ पारी । २७। 
सगल कलेस निंदक भइआ खेदु । नामे नाराइन नाही भेदु। २८। 


४८. जड गुरदेउ त मिलै मुरारि। जउ गुरदेउ त उतरै परि। 
जउ गुरदेउ त वैकुंठ तरै । जड गुरदेउ त जीवत मरै। १ । 
सति सति सति सति सति गुरदेव। झूटु झूटु झूटु झूट आन सभ सेव । रहाउ। 
जउ गुरदेउ त नामु द्रिडाबै। जड गुरदेउ न दह दिस धावै। 
जउ गुरदेउ त पंचते दूरि। जउ गुरदेउ न मरिबो झूरि । २। 
जउ गुरदेउ त अंग्रित बानी। जउ गुरदेउ त अकथ कहानी। 
जउ गरुदेउ त अंग्रित देही । जउ गुरदेउ नामु जपि लेहि। ३ । 
जउ गुरदेउ भवन त्रै सूझै। जउ गुरदेउ उच पद बूझै। 
जउ गुरदेउ त सीसु अकासि। जउ गुरदेउ सदा साबासि। ४ । 
जउ गुरदेउ सदा बैरागी । जउ गुरदेउ परनिंदा तिआगी। 
जउ गुरदेउ बुरा भला एक । जउ गुरदेउ लिलाटहि लेख। ५ । 
जउ गुरदेउ कंध नही हिंरै। जउ गुरदेउ देहरा फिरै। 
जउ गुरदेउ त छापरि छाइ । जउ गुरदेउ सिहज निकसाइ। ६ । 
जउ गुरदेउ न अठसठि नाइआ । जड गुरदेउ तनि चक्र लगाइआ | 
जउ गुरदेउ त दुआदस सेवा | जड गुरदेउ सभै बिखु मेवा । ७ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७५९ 


जउ गुरदेउ त संसा टूटै। जउ गुरदेउ त जमते छूटै। 
जड गुरदेउ त भउजल तरै । जउ गुरदेउ जनमि न मरै। ८ । 
जउ गुरदेउ अठदस बिउहार । जउ गुरदेउ अठारह भार । 
बिनु गुदरेउ अवर नाही जाई । नामदेउ गुरकी सरणाई । 


४९. आउ कलंदर केसवा । करि अबदाली भेसवा। रहाउ। 
जिनि आकस कुलह तिरि कीनी, पउसै सपत पयाला | 
चमर पोस का मंदरु तेरा, इह बिधि बने गुपाला। १। 
छपन कोटिका पोहनु तेरा, सोलह सहस इजारा। 
भार अठारह मुदगरु तेरा, सहनक सभ संसारा। २। 
देही महजिदि मनु मउलाना, सहज निवाज गुजारै। 
बीबी कउला सउ काइनु, तेरा निरंकार आकारै। ३ । 
भ्रगति करत मेरे ताल छिनाए किह पहि करउ पुकारा। 
नामेका सुआमी अंतर जामी, फिरे सगल बेदेसारा | ४ | 


५०, साहिबु संकट वै सेवकु भजै। चिरंकाल न जीवै दोङ कुल लजै । १ । 
तेरि भगति न छोडउ भावै लोगु हसै। चरण कमल मेरे हीअरे बसै। रहाउ । 
जैसे अपने धनहि प्रानी मरनु मांडै। तैसे संतजना राम नामु न छाडै। २ । 
गंगा गइआ गोदावरी संसारके कामा । नारायणु सुप्रसंन होइ त सेवकु नामा । ३ । 


५१. लोभ लहरि अति नीझर बाजै। काइआ डूबै केसवा। १। 
संसारु समुंदे तारि गोविंदे । तारिले बाप बीठुला । रहाउ। 
अनिल बेडा हउ खेवि न साकड तेरा पारू न पाइआ बीठुला। २ । 
होहु दइआलु सतिगुरू मेलि तूं। मोकउ पारि उतारे केसवा । ३ । 
नामा कहै हउ तरि भी न जानउ । मोकउ बाह देहि बाह देहि बीठुला । ४ । 


५२. सहज अबलि धूडि मणी गाही चालती । पीछे तिनका लैकरि हाकती। १ । 
जैसे पनकत थरु टि टि हांकती। सरि धोवन चाली लाडुली। रहाउ । 


७६० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


धोबी धोवै बिरह बिराता । हरि चरनन मेरा मनु राता। २। 
भणति नामदेउ रमि रहिआ। आपने भगत पर करि दइआ । ३ । 


५३. काए रे मन बिखआ बन जाइ। भूलो रे ठगमूरी खाइ । हाउ । 
जैसे मीनु पानीमहि रहै । काल जाल की सुधि नही लहै। 
जिहबा सुआदी लीलित लोह । ऐसे कनिक कामर्नी बांधिओ मोह। १ । 
जिउ मधु माखी संचै अपार। मधु लीनो मुखि दीनी छारु। 
गउ बाछ कउ संचै खीरु । गला बांधि दुहि लेड अहीरू। २ । 
माइआ कारन स्रमु अति करै। सो माइआ लै गाडै धरै। 
अति संचै समझै नही मूड । धनु धरती तनु होइ गइओ धूडि। ३ । 
काम क्रोध त्रिसना अति जरै। साध संगति कबहू नही करै। 
कहत नामदेउ ताची आण । निरभै होइ भजीऐ भगवान। ४ । 


५४.बदहु की न होड़ माधउ मोसिउ। 
ठाकुर ते जनु जन ते ठाकुरु खेलु परिओ है तोसिउ । रहाउ। 
आपन देउ देहरा आपन आप लगावै पूजा। 
जल ते तरंग, तरंग ते है जलु कहन सुनन कउ दूजा । १। 
आपहि गावै आपहि नाचै आप बजावै तूरा। 
कहत नामदेउ तूं मेरो ठाकुरु जनु उरा तूं पूरा। २। 


५५. दास अनिंन मेरो निजरुप। 

दरसन निमख तापत्रई मोचन परसत मुकति करता ग्रिह कूप । रहाउ । 
मेरी बांधी भगतु छुडावै, बांधे भगतु न छूटै मोहि। 
एक समै मोकउ गहि बांधे तड फुनि मोपै जबाब न होइ। १ । 
मै गुन बंध सगलकी जीवनि, मेरी जीवनि मेरे दास । 
नामदेव जाके जीअ औसी, तैसो ताकै प्रेम प्रगास। २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७६१ 


५६. सेवीले गोपाल राइ अकुल निरंजन । भगति दानु दीजै जाचहि संत जन । रहाउ । 
जांचै घरी दिग दिसै सराइचा। 
बैकुंठ भवन चित्रसाला सपत लोक समानि पूरीअले। 
जांचै घरी लछिमी कुआरी। चंदु सुरजु दीवडे। 
कउतकु काल बपुडा कोटवालु मुक सिरी । सु ऐसा राजा श्री नरहरी। १ । 
जांचै घरी कुलालु ब्रह्मा चतुर मुख डांवडा । जिनि बिस्व संसारू राचिले। 
जाकै घरि ईसरूबाबला जगतगुरु तत सारिखा गिआनु भाखिले । 
पापु पुंनु जांचै डांगीआ दुआंरै चितर गुपतु लेखीआ। 
धरमराइ परुली प्रतिहारु । सो ऐसा राजा श्री गोपालु। २ । 
जांचै घरी गण गंधरब रिखी बपुडे ढाढीआ गावंत आहे । 
सरब सासत्र बहुरुपीआ, अन गरूआ आखाडा। 
मंडलीक बोल बोलहि काछे। चउर ढूल जांचै है पवनु। 
चेरी सकति जितिलै भवणु । अंड टूक जांचै भसमती। 
सो ऐसा राजा त्रिभवण पती । ३ । 
जांचै घरी कूरमा पालु सहस्त्र फनी बासकु सेज बालुआ। 
अठारह भार बनासपती मालणी छिनवै करोडी मेघमाला पाणी हारीआ । 
नख प्रसेव जाचै सुरसरी। सपत समुंद जांचै घडथली । 
एते जीअ जांचै वरतणी । सो ऐसा राजा त्रिभुवण धणी। ४ । 
जांचै घरी निकट बरती अरजनु, अरु, प्रहलादु अंबरिकु। 
नारदु ने जै सिध बुध गण गंधरब बानवै हेला। 
एते जीअ जांचे हहि घरी। सरब बिआपक अंतरी हरी । 
प्रणवै नामदेउ तांची आणि । सगल भगत जांचै निसाणि। ५ । 


५७. मोकउ तू न बिसारि तू न बिसारि तू न बिसारि रामईआ । रहाउ । 
आलावंती इहु भ्रमु जो है मुझ ऊपर सभ कोपिला। 
सुदु सुदु करि मारि उठाइओ कहा करउ बाप बीठला । १ । 


७६२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


मूए हुए जउ मुकति देहुगे, मुकति न जानै कोइला । 
ए पंडिआ मोकउ ढेढ कहत तेरी पैज पिछंउडी होइला । २ । 
तू जु दइआलु क्रिपालु कहिअतु है अतिभुज भइओ अपारला । 
फेरि दीआ देहुरा नामे कउ पंडीअन कउ पिछवारला। ३ । 


५८. ऐसो रामराइ अंतरजामी । जैसे दरपन माहि बदन परवानी । 
बसै घटाघट लीप न छीपै । बंधन मुकता जातु न दीसै। १ । 
पानीमाहि देखु मुखु जैसा । नामेको सुआमी बीठलु ऐसा। २ । 


५९, मन की बिरथा मनु ही जानै, कै बूझल आगे कहीऐ । 
अंतरजामी रामु खाई, मै डरू कैसे चहीऐ। १। 
वेधीअले गोपाल गोसाई, मेरा प्रभु रविआ सरबे ठाई। रहाउ । 
मानै हाटु मानै पाटु मानै है पासारी। 
मानै बासै नाना भेदी भरमतु है संसारी ।२। 
गुरके सबदि एहु मनु राता दुबिधा सहजि समाणी। 
सभो हुकमु है आपे निरभउ समतु बीचारी। 
जो जन जानि भजहि पुरखोत्तमु ताची अबिगतु बाणी। 
नामा कहै जग जीवनु पाइआ हिरदै अलख बिडाणी | ३ । 


६०. आदि जगादि जुगादि जुगो जुगु ताका अंतु न जानिआ। 
सरब निरंतरि रामु रहिआ, रवि ऐसा रुपु बखानिआ। १ । 
गोविंदु गाजै सबदु बाजै। आनंद रूपी मेरो रामईआ । रहाउ । 
बावन बीखू बाने बीखे बासु, ते सुख लागिला। 
सरबे आदि परमलादि कासट चंदनु भैइला। २। 
तुमचे पारस हमचे लोहा संगे कंचनु भैइला। 
तू दइआलु रतनु लालु नामा साचि समाइला। ३। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७६३ 


६१. अकुल पुरख इकु चलितु उपाइआ । घटि घटि अंतरि ब्रह्मु लुकाइआ। १ । 
जीअ की जोति न जानै कोई । तै मै कीआ सु मालूमु होई । रहाउ। 
जिउ प्रगासिआ माटी कुंभेउ । आप ही करता बीठलु देउ । २ । 
जीअका बंधनु करमु बिआपै। जो किछु कीआ सु आपै आपै। ३ । 
प्रणवति नामदेउ इहुँ जीउ चितवै सु लहै । अमरु होइ सद आकुल रहै । ४ । 
श्री गुरु ग्रंथ साहिब यातील अभंग समाप्त. 
६२. माधौजी माया मिलन न देई । जन जीवै तौ करौ सनेही । टेक । 
माया जलधर मोर मन मंछी। नीर बिना क्यौं जीवै हो पियासी। १ । 
जे मोडौं तो मूल बिनासा । बोझ पड्या नहीं आवै सांसा। २ । 
भणत नामदेव दीन दयाला । निरधारन के तुम आधारा। ३ । 


६३. मेरी कौन गति गुसाई तुम जनत भरन देवा । 
जनम हीन करम छीन भूलि गयौ सेवा।टेक। 
बड़ौ पतित पतितन मै । गज गनिका गामी। 
और पतित जगत प्रकट । तिनहूं मैं नांमी। १। 
तुम दयाल मैं गरीब। टेरि कहाँ रामा। 
दीन जानि बिनती मानि । गावै दास नामा। २। 


६४. मैं आपराधी बाप में अपराधी। सांचिली तुम्हची भगति न साधी। टेक । 
घणौ अग्यान अंगीना भंगी । कीयै काम कुसंगा संगी। १ । 
यह अग्यान इही परी घाटौ। निषर कमाई नछट नाटा। २। 
कीया दान गोब्यंद सब जाने । पैठा परबस मेर प्रवाने। ३ । 
नर निरदोष नराइन नांमी। ऐसा बबक अम्हचा स्वामी । ४ । 
नरक निवारन नरहरि नांमा । कीलेमे कस राह दिवाना। ५ । 
६५. तू सुष सागर नागर दाता। तू मेरे प्रारभ पिता अरु माता। १ । 
और न जानूं देवी देवा । अपना रामकी करि हूँ सेवा। २ । 
नामदेव कहै मोहि तारि गोसाई । व्याध बनचर भील की नांई। ३ । 


७६४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६६. दुरबल गरीबा राम कौ । हरि कौ दास मै जन सेवक तेरा। टेक । 
आचार ब्यौहार जाण नहीं पूजा । ऐसो भगत आयो सरनिला । १ । 
नामा भणै मैं सेवग तेरा । जनमि जनमि हरि उरगिला । २ । 


६७. आन न जानौ देवन देवा । जत जत प्राण तत ही तेरी सेवा। टेक। 
तूं सुष सागर आगर दाता । तूं ही मेरे प्राण पिता गुर माता । १ । 
नामौं भणै मेरे सब कुछ साई । मनसा बाचा दूसरा नहीं। २ । 


६८. गरुड मंडल आव । पृथ्वीपति गरुड मंडल आव । टेक। 
तू पृथ्वीपति जागृत केला। मैं गाऊं गुन राग रचेला । १ । 
नामदेव कहे बालक तोरा। भक्तिदान दे साहेब मोरा। २ । 


६९. तुम्हारी क्रिपा बिना न पाइये। हो कान्हा न पाइये। टेक। 
भाव कलपतर भगति लता फल | सो फल रसाल कै देसी देवा। १ । 
नामौ भणै केसवै तूं देसी तर लहाइणै । येणे उपायै तुझे भणिजै। २। 


७०. मै को माधव मलसूत्र धारी। मैं कहां जानो सेवा तुम्हारी। १ । 
तुम्हारी घर को भांडवी दावत । तुम्हारे घर को आदि कलागत। २ । 
नामदेव कहे देवनी के देवा । सुर नर पन्नग तुम्हारी सेवा। ३ । 


७१. राम ` विठ्ठला । हम तुमारे सेवक । १ । 
बालक बेला माई विठ्ठल बाप विठ्ठल । जाती पाती गुरुगोत विट्टल । २ । 
ग्यान विठ्ठल ध्यान विठ्ठल । नामा का स्वामी प्राण विठ्ठल। ३ । 


७२. माधौ कैसे कीजै जोग। 

करत जोग बहुत कठिनाई तजि न सकौ या भोग।टेक। 
नहीं मेरे रहणीं नहीं मेरे करणीं, बंध्यौ पंच बसि पोष। १ । 
नहीं मेरे ग्यान नहीं मेरे ध्यांना, व्यापै हरि परसोक । २। 
मैं अनाथ सुकृत हीनौं, तुम्हथै परयौ वियोग । ३। 
भणत नामदेव हरि सरणिं राषियौ, नहीं तौं हाँसि हैं लोग। ४। 


संत नामदेवांची अभगगाथा ७६५ 


७३. लागी जनम जनमनी प्रीति। चित्त नहीं बीसरू रे । टेक। 
जेन्हो मुषडौ दीठै सुष थाई। तेन्हे कोई जई कहौ रे । १। 
जासूं मन बांधी प्रीति अपार । अपरछन थई न रहौ रे। २। 
भर्‌यौ सरोबर लहर्‌या जाई । धायै नाहीं पपीहडौ रे। ३। 
तेन्है घन बिन तृपति न थाइ । जौवो तेन्हौ नेहडौ रे। ४। 
दोइ लष जोजन चंदल दूरी । कमोदनि बिगसै रै।५। 
जन नामदेवनौ स्वामी दयाल । ते बेद न लहै रै। ६। 


७४. गोविंद राषो चरणन तीर । 

जैसे तरवर पात परे झडी । तैसे बिनसे सकल सरीर। टेक। 
जनीन ऊदर किया प्रतिपाला । गर्भ संकट दुध पीर। 

न सहे यहु बिनसि जाये। चलत मिटे नहीं भीर। १। 
जैसे भुयंगम पंष बिहूनौ । नलिनी बिनी झरै नीर । 
नामदेव जन जमकी त्रासते । प्राण धरे नहीं धीर।२। 


७५. माधो जी काहा करुं या मन कौ । 

मन मैमत नहीं बसे मेरौ बरजत हारयौ दिन कौ। टेक। 
स्वांति प्रमोधि लै घरि आऊं धीर पकरि बैठाऊं। 
पीछे हीते मतौ उपावै बहुरि न इहि घरि आऊं। १। 
अग्रत झांडि विषै क्यूं ध्यावे करत आप मनि मायौ। 
कहै सुने की कछू न मानै अनेक बार समझइयो। २ । 
कब लग तंत रहं या मनकै जतन कीया नही जाई । 

या अरदास करै जन नामौ, सुनि लीज्यौं राम राई । ३। 


७६. जाबा न देस्यू हो नरहरी । मो नृधन कौ धन नरहरी। टेक। 
आगलि थयौ अगोचर थाइसि । माग्हा विद्या थकौ मंजइसि हो नरहरी । १ । 


७६६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


तीन लोक मैं कहीं न समाणौ । संतनि हिरदै समाणौ हो नरहरी। २ । 
नामदेव कहै मै सेवग तेरा । आवा गवण निवारि मेरा हो नरहरी । ३ । 


७७. राम गोबिंद कमोदिन चंदा । छिन छिन यांन करै मकरंदा। टेक । 
जैसे कमल मैं कुसुमलताई । मै गोपाल परसि फिरि आई। १ । 
जैसे भवरा फूल पर रिझा । झणकार करता फिरी घट माई। २ । 
अष्ट कंबल दल नामदेव गावै । चरन कंबल दल काहे न पावै। ३ । 


७८. कैसे न मिलै राम राय मोठा । चित्त न चलै कुचित मेरा षोटा । टेक। 
बाहर माटी जैसे बार लगीला । ऐसे जइ मन लागै बिठुला। १ । 
नामी भणै मन मारगी लागिला । ऐसेनि संगत सूर उगिला। २ । 


७९. देवा तेरी भगति न मोपै होई जी। 
जिहि सेवा साहिब भल मानै। करिह न जानै कोई जी । टेक। 
सुमृत कथा होत नहि मोपै। कथौ त होइ अभिमान जी । 
जोई जोई कथू उलटि मोहिं बांधै । त्राहि त्राहि भगवान जी। १ । 
जामै सकल जीव की उतपति। सकल जीव मे आपजी | 
माया मोह करि जगत भुलाया। तूं घटि घटि व्यापक बापजी। २ । 
सो बैकुंठ कहौ धौ कैसा | प्यंड पडे जहा जाइये। 
यदु परतीति मोहि नहि आवै । जीवन मुकति न पाईये। ३ । 
मै जन जीव ब्रह्मा तूं माधौ। बिन देषे दुष पाईये। 
राषि समीप कहै जन नामा । संगि मिला गुण गाईये। ४ | 
८०. भगति आप मोरे बाबुला। तेरी मुकति न मांगू हरिबीठुला। टेक । 
भगति न आपै तौ तन आडौ। कोटि करै तो भगति न छांडो। १ । 
अनेक जनम भरमतौ फिरयौ । तेरो नाम लेले उधारयौ। २ । 
नामदेव कहै तू जीवनि मोरा । तू सायर मै मंछा तोरा । ३। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७६७ 


८१. तुझ बिन क्यूं जीउं रे। तुझ बिन क्यू जीउं। 
तू मंझा प्रान अधार। तुझ बिन क्यूं जीउं। टेक। 
सार तुम्हारा नांव है।झूठा सब संसार । 
मनसा वाचा क्रमना । कलि केवल नांब अधार। १ । 
दुनिया मे दोजग घना । दारुण दुष अधिक अपार। 
चरन कवलकी मौजमे । मोहि राषौ सिरजन हार । २ । 
मो तो विषि पडदा किसा । लोभ बड़ाई काम | 
को एक हरिजन उबरै । जिनि सुमिन्या निहचल राम। ३ । 
लोक बेदके संगि बहयौ। सलिल मोह की धार। 
जन नामदेवना स्वामी बीठला । मोहि षेवि उतरौ पार | ४। 


८२. बंदे की बंदे छोडि बनवारी । 

असरन सरण राम कहै बिन आइ पडै जम-थधारी | टेक। 
केई बांधे जोग जप करि केई तीरथ दांना। 
केई बांधे नेमा बरतां तेरे हाथि नाथि भगवाना। १ । 
राम-देव तेरी दासी माया नाटी कापट कीन्हां। 
थावर जंगम जीति लिये है आपा पर नहीं चीन्हा। २। 
नामदेव भणै मै तुम थै छूटौ जे तुम छुडावो गोपालजी । 
तुम बिना मेरे गाहक नाही दिनानाथ दयालजी। ३ | 


८३. माधौ भीतरि मार दुहेली । 

अबला कौ बल कहा गुसाई। परतषि जाइ न पेली। टेक। 
ऐ अनेक मै एक गुसाई। कहौ कहा बसु मेरा । 
घेत की पहुंचि कहां लौं राषै। षसम न करई फेरा। १। 
तुमसे बैद न औषदि औरै । मंत्र और नहीं जाना। 
व्याधि असाधि अगाधि दयानिधि । पचि पचि गये सयांना। २। 


७६८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


जिनकौ तुम हरि कारी कीन्हीं । बिथा और नही व्यापी। 
नामदेव कहे नही बसु मेरा। कृपा करौ दुष कापी | ३। 


८४. पाया पडौ दे पाया पडौ दे देवा रामा।टेक। 
जिमि जिमि रुचिजौ तिमि तिमि गोड । कान्हा पुरवीले मनिचो कोड। १ । 
तार डंडी करी उभा रहई तुझै द्वारी। 

वीनवै वीस्नदास नामा उपस्याम कीजै आम्हा। २ । 


८५. अन बोलता चरण नही छाडौ। तुम्हारी आंन बाबा बीठुला । टेक। 
टगमग टगमग क्या चोघता । एक बोल बोलौ बोलता । १ । 
कहि धौ कूतिल कहि धौ बली । प्रणवत नामदेव पुर बौरली 


८६. मोर पिया बिलम्यो परदेस, होरी मै का सौ खेलौ । 
घरी पहर मोहिं कल न परतु है, कहत न कोउ उपदेस। १। 
झरयो पात बन फूलन लाग्यो, मधुकर करत गुंजार । 
हाहा करौ कंथ घर नाहीं, के मोरी सुनै पुकार। २। 
जा दिन तें पिय गवन कियो है, सिंदुरा न पहिरौं भंग । 
पान फुलेल सबै सुख त्याग्यो, तेल न लावों अंग । ३। 
निसु बासर मोहिं नींद न आवै, नैन रहे भरपूर। 
अति दारुन मोहिं सवति सतावै, पिय मारग बडि दूर। ४ । 
दामिनि दमकि घटा घहरानी, विरह उठै घनघोर । 
चित चातृक है दादुर बोलै, वहि बन बोलत मोर। ५ । 
प्रीतम को पतियां लिखि भेजौं, प्रेम प्रीति मसि लाय। 
बेगि मिलो जन नामदेव को, जनम अकारथ जाय। ६ । 


८७. बाल सनेही गोविंद । अब जिनि छांडौ मोहिं। 
मै तोसौ चित लाइयौ। मेरे अवरन दूजा कोई | टेक। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७६९ 


तूं निर्गुण हौ गुणभरी | एकहिं मंदिर वास । 
एकै बालिक पौटते । अब क्यौ भये उदास | १ । 
बड़ी सौति मेरि मरि गई। भयो निकटौ राजौ | 
अब हौ पीयकी लाडिली। मेरो कबहू न होड्या काजौ। २ । 
जेठनिया माणे परिहरयौ । छांडि सुसर कौ हेत। 
पुरिष पुरातन व्याहियौ । कबहु न होइ कुहेत। ३। 
सासुरवाड्यौ परिहरयौ। पीहर लीयौ न्हालि। 
नामदेव कौ साहिब मिल्यौ । भागी कुलकी गाली। ४। 


८८. नाइ तिरौ तेरे नाइ तिरौं नाइ तिरौं हो बाप रामदेवा । टेक। 
नित अमावस नितै पून्यू निते ही रवि चंदा। 
गंगा जमुना संगमि देषौ आनंद लहरि तरंगा। १ । 
घट तृबेणी तीरथ आछै मरम, न जानै कोई। 
चित्त विहंगम चेति न देषै काह लिपत न होई। २। 
ग्यान सरोवर मंजन मंज्या सहजै छूटिलै भरमा। 
नामा संगे राम बौलै रामनाम निहकरमा । ३। 


८९. भाई रे भरम गया भौ भागा । तेरा जनम जहां का तहां जाइ लागा। 
बाजीगर डाक बजाई । सब दुनी तमासै आई। 
बाजीगर घेल सकेला । तब आप रहै अकेला। १। 
रामराई माया लाई । सब दुनिया सौदे आई । 
सब दुनिया सौदा कीन्हां । काह आतम राम न चीन्हां । २ । 
मृण षेत बिझूका देषै। भैचकि भैचकि पेषै। 
निकटि गया सुधि पाई। अडबाथै कहा डराई। ३ । 
यहु मृग न घेत बिझूका | गई संक्या मन दूषा। 
नामदेव सतगुर समझावै । याही थै कहा बतावै । ४। 


INI err) DEA 


७७० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


९०, जौ लग राम नामै हेत न भयौ । तौ लग मेरी मेरी करत जनम गयौ। टेक । 
लागी पंक पंकलै धोवै। नृमल न होवै जनम बिगोवै। १ । 
भीतरि मैला बाहरि चोषा। पाणीं पिंड पषालै धोषा। २ । 
नामदेव कहै सुरही परहरिये । भेड पूछ कैसे भवजल तरिये । ३ । 


९१. भगत भला बाबा काडला । बिन परतीतै पूजै सिला । टेक। 
न्हावै धोबै करै सनान। हिरदै आंषिन माची कान। १ । 
गलि पहिरै तुलसीकी माला। अंतरगति कोईला सा काला। २ । 
नामदेव कहै ये पेटा बलू । भीतरि लाष उपरि हिंगलू। ३ । 


९२. सांच कहै तौ जीव जग मारै । एक अनेक आगै नित हारै। टेक। 
सांचे आषरि गोडि बिनासै। भाजै हाड अभावै हासै। १ । 
मन मैलेकी सुध नहीं जाणी। साबण सिला सराहै पाणी। २ । 
ऊजल बाना नीच सगाई । पाषंड भेष कीऐ पति पाई । ३ । 
अपस अग्यांनी उजल हूवा। संसै गांठि पडी गलि मूवा। ४ । 
नामदेव कहै ये संष सरापी। पुंढरीनाथ न सुमिरै पापी ५ । 


९३. रामची भगति दुहेली रे बापा । सकल निरन्तरि चीन्हिले आपा । टेक । 
बाहरि उजला भीतरि मैला। पाणी पिंड पषालिन गहला। १ । 
पुतली देव की पाती देवा । इहि विधि नामदेव न जानै सेवा। २ । 
पाषंड भगति राम नहीं रीझै । बाहरि आंधा लोक पतीजै। ३ । 
नामदेव कहै मेरा नेत्र पलट्या । राम चरना चित बहु पेठा। ४ । 


९४. कैसे तीरथ बहु कुटिल भरयौ कलि के चिन्ह देषि नाहि न डरयौ । टेक । 
कैसी सेवा कैसा ध्यांन। जैसे उजल बन उनमान । १। 
भाव भुवंग भणयौ हारी । सु रीतिसी बाणा मति मंझारी। २ । 
नामदेव भणै बहु इहि गुणि बाधा । डाइणि डिंभ सकल जग षाधा । ३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७७१ 


९५. कहा करौ जुग देषत अंधा । तजि आनंद विचारत धंदा । टेक । 
पाहन आगै देव काटीला | बाको प्राण नहीं बाकी पूज रचीला। १ । 
निरजीव आगै सरजीव मारै । देखत जनम आपणा हारै। २ । 
आंगणि देव पिछोकडि पूजा । पाहन पूजि भये नर दूजा। ३ । 
नामदेव कहै सुनो रे भाई । राम बिना बस नरकहि जाई । ४ । 


९६. मन थिर होई बारे न होई । ऐसा चिहन करे संसार । 
भीतरि मैला धूतिग फिरे | क्यौ उतरै भवपार । टेक। 
रुद्राष सिषा जप माला मंडै। ताकौ भरम जानै कोई। 
आप न देषै और दिषावै । कपटि मुकति क्यौ होई। १ । 
सींगी जटा विभूति लगावै। संबर सिधि कहावै। 
नाथ न बोलषै मरम न जानै । भाव चंडाली लावै। २। 
ब्रह्मा पढि गुनि बेद सुनावै। मनकी भ्रान्ति न जाई। 
करम करै सो सूझत नाही। बहुतक करम कराई । ३। 
मास दिवस लगि रोजा साधै। कलमा बांग पुकारै। 
मनमे कांति जीव संघारै। नांव अलह का सारै। ४। 
केवल ब्रह्मा सति करि जानौ । सहज सुनि मै ध्याया। 
घ्रणवत नामदेव गुरु परसादै। पाया तिनही लुकाया। ५ । 


९७. जो न भजै नर नाराइणा । ताका मै न करू दरसना। टेक। 
जाहि सवारै आवहिं सांझ । ते नर गणवै पसुवा मांझ। १ । 
जिनके हरि नही अभि अंतरा। जैसे पसुवा तैसे उड़ नरा। २ । 
जैसी संतो विषकी डरी । तैसी परघर कीं सुंदरी। ३ । 
परधन परदारा परहरी। तिनके निकटि बसै नरहरी । ४ । 
प्रणत नामदेव नाका बिना । न सोहै बतीस लषिणा। ५ । 


७५१4५ WN. WE / >>> ५ nem 


७७२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


९८. नाराजिन सौ मन न रंजै । संजम चूके अरु व्रत षंडे । टेक । 


एकादशी व्रत जुगति न जानै । चंचल चित मन थिर न धरै। 
पंच आतमा राषि न सकई। राम दोष दे भूष मरै। 
पर निंदा जू आप परकास । झूठी साषि सहजि ठारै। 


१। 
३ । 
३ । 


परत्रिया सौ रमै रैनि दिन । नेम धरम सबै हारै। ४। 
जलहर पैसि पषालै काया । अंतरि मैल न तउ छूटे | ५। 


भणत नामदेव कछु न सूझै । पूजा कौन देवकी करै । 


६ । 


९९, चूक भजीला चूक भजीला। चूके चित अवतार धरीला । टेक । 


दिग हीणौ दस रूप बषानै। अकल अगोचर एक न जाणै। 
भोलै जल पाषाण पूजीला। अंतरजामी उर न सूझीला । 
नामदेव निरषि निरंजन गावै। अंजन आवै जाइ न भावै । 


१००. रुकडी न खाइयो स्वामी । रुकडी न खाइयो । 
हाथ हमारे धिरत कटोरी। अपना वांटा ले जाइयो । 
दौडे दौडे जात स्वामी । कोटडियां मुखमांहि । 
हम तो दौडे पहुँच न साके। मेल लेहु गोसाई। 
घट घट बासी सर्व निवासी। पलमे भेष बटाया। 
कूकर ते ठाकूर व्है प्रगटे । नामदेव दर्शन पाया। 


१०१. नामा तुं हि तूं झूठा रे। तरा पंथ झूठा रे। 
अल्लाहि अलम का साई । सोहि गुप्त चहरा रे। 
मुसलमीन तो हंबी जाणी। नहीं रामकु तोली । 
पांच बखत निमाजु गुजरी । मस्जित क्यूं नहीं बोली । 
वाच्छाव तू ही तू दीवाना रे । तेरा तूं हिं दीवाना रे । 
गाईत्री तो हंबी जाणी । खेती वीराणा खाती। 
एक पाव तो छीन लिया है । तीन पाव पर चल जाती । 


१। 
२ । 
३ । 


१। 


२। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


७७३ 


नामा तू हि बकरी काटी । मृगी काटी हलाल कीया कहता है । 
मुरगी में सो अंडा निकला । हलाल कैसा होता है। 
वाच्छाव बाबा आदम हंबी जाणें । ढवला नंदी आवे। 
सीरालसेट का बेटा मारे। हराम खाना खावे । 

नामा तू हि झूठा रे। 
उन ने मारा उन ने तारा । उनने किया उत्धारा । 
मुवा पोगंडा आब जीवावै। ऐसा राम हमारा पाच्छा। 
दशरथ को दोनो बेटे, राम लछीमन भाई। 
डेरा छांड कर जंगल जावे। जोरू अपनी गमाई। 
नामा तू हि जल ऊपर, फत्तर तारी, आहिल्या नारि उत्धारी। 
रावण मारा बिभिषण थापा लंका बक्से झौरी। 
पात्छा तूं । गोऊ बछरा दोनऊं काटे नामा आगे डारे। 
नामदेव ने हाथ लगाया, बछरा पीन लागे। 
अब तो भली बनी है जी, सबका धनी रामधनी है जी । 
नामा वाच्याव सहज मिलै, सांचा झगडा उनका। 


है. 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


उंचानीका कर कर देख्यो, सोही उंचानीचा । १०। 
१०२. बापजी येतलौ अंतर कीधौं। जनम नाउं दरजीनौ दीधौ। टेक। 


बाभण उचरै बैदनै बाणी । जेतलौ अंतरौ दूधनै पाणी । 
जागरनै आव्या व्यासनै भांटा । उठौ नामदेव नांषिये छांटा । 
हमारी भगति न जाणी हो रामा । हंसि करि कृष्ण बुलाये नामा। 


१०३. हीन दीन जात मोरी पंढरीके राया । ऐसा तुमने नामा दरजी कायकु बनाया । 
टाल बिना लेकर नामा राऊल मे गाया । पूजा करते ब्रह्मन उनौने बाहेर ढकाया । 
देवलके पिछे नामा अल्लक पुकारे । जिदर जिदर नामा उदर देऊलहिं फिरे । 
नाना वर्ण गवा उनका एक वर्ण दूध । तुम कहांके ब्रह्मन हम कहांके सूद । 
मन मेरी सुई तनो मेरा धागा । खेचरजी के चरण पर नाम्रा सिपी लागा । 


१ 


२ 
३ 
१ 
२ 
डे 
ड 
५ 


७७४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१०४. आ भडै रे नौआ आ भणै रे । 

होति छोति कहि नहीं छीपा सूं । देवल मांही ना बडे रे । टेक। 
उत्तम लोग देह रे आया | च्या वरण चा भडैरे । १। 
उठि भाई नामदेव बाहरि आव। ज्यौ पंडित बेद भणै रे। २। 
नामदेव उठि जब बाहरि आयौ | केसौ नै कल न परै रे) ३। 
देवल फिरि नामा दिसि भईया । पंडित सब पांवा पडैरे। ४। 
दास नामदेव कौ ऐसा ठाकूर। पण राषै हरि साकडे रे। ५ । 


१०५. तूं मेरो ठाकूर तूं मेरौ राजा। हौं तेरे सरनौ आयो हो। 
जस तुम्हारो गावत गोबिन्द । इन लोगनि मारि भगायो हो । टेक । 
आलम दुनी मै आवत देषी । सायर पांडे कोपिला हो। 
सुद्र सुद्र करि मारि उठायो । कहा करौ मेरे बाबुला हो । १ । 
प्राण गये जे मुकति होत है । सो तो मुकति न दीसै कोई हो । 
ये ब्राह्मण मोहि सुद्र कहत है। तेरी पैज पिछौड़ी होई हो। २। 
भई चहुं दिसि अचिरज भारी। अदबुद बात अपारा हौ । 
दास नामा कौ भयौ दुवारौ । पंडित कौ पिछवारा हो । ३। 


# संत नामदेवास हीन लेखिल्यामुळे त्यांची मनःस्थिती # 


१०६. उठिरे नामदेव बाहरि जाइ। जहां लोग महाजन बैठे आइ । टेक। 
बांभण बणीयां उत्तिम लोग। नहीं रे नामदेव तेरा जोग । १ । 
बार बार सीधा कुण लेह। को छिपीया ढिग बैसण देह। २ । 
हम तौ पढीया बेद पुरानां। तू कहा ल्यायौ ब्रह्म गियाना । ३ । 
नामदेव मनि उपरति धरी । हीन जाति प्रभु काहे मोरी करी । ४ । 
झाडि कबलीया चल्यौ रिसाइ। मठ कै पीछे बैठो जाइ। ५ । 
पगां घूंगरा हाथां तारी। नामदेव भगति करै पछि वारी। ६ । 
धज कांपी देवल धरहरया। नामदेव सनमुषि दूबारा फिरया। ७ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७७५ 


नामदेव नरहरि _दरसन भया । बांह पकडि मिंदर मै लीया। ८ । 
जैसी मनसा तैसी दसा | नामदेव प्रणवै बीसो बिसा । ९ । 


१०७. ताहि गावै दास नामा । संत जननि के पुरवै कामा | टेक । 
असपति नामदेव तुम कि बुलाइया। बेगि पलींग ले आवरे । 
रुबरि रूपेती गलौ गीदबा। दर हालै लै आव रे। १। 
अंबरीक प्रहिलाद परीछत। जस गावै प्रभु तेरा । 
सुंदर स्वामि कमल दल लोचन। प्राण जीवन धन मेरा। २। 
अपने पन कौ दीन दान | दाऊ सनक जनावै। 
भगत जनन कौं ज्यौं दामोदर । पुररुपि जनमि न आवै। ३। 
त्रिभुवन घणी सकल परिपूरण। जस भरि नामदेव गावै। 
सूकी सेज जलहिं थै निकसी । ले दीवानि पहुँचावै। ४ । 


१०८. काल न्याइ विचारि हौ । काइथ बाहान तिलक सुमिरि हौ । टेक । 
चारि बेद चौ धरणी। नरक पड़ धरमादिक करणी । १ । 
सूझणिना परि धाधै। चंद सूर मै उर धरि बाधै । २। 
बाहान मद भरि सखा। जतन पीवै तत मातिल बरवा। ३। 
हरि कौ दास भणै नामा । राम नाम बिन और न जाना। ४ । 


१०९. राम राइ उलगु और न जाचूं । सरीर अनंत जाउ भलै जाउ । टेक। 
जोग जुगुती कछु मुकति न भाषूं । हरि नांब हरि नांव हिरदै राषू। १ । 
राम नाम नामदेव अनहद आछै। भगति प्रेम रस गावै नाचे। २ । 
११०. साई मेरौ रीझै सांचि। कूडै कपट न जाई राचि । टेक। 
भावै गावौ भावै नाचौ । जब लगि नाहीं हिरदै साचौ। १ । 
अनेक सिंगार करै बहु कामिनि । पीय के मनि नहीं भावै भामिनि। २ । 
पतिव्रता पति ही कौ जाणे । नामदेव कहै हरि ताकौ मानै। ३ । 


७७६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१११. राम जुहारि न और जुहारौ । जीवनि जाई जनम कत हारौ । टेक । 
आनदेव सौं दीन न भाषौ । राम रसाइन रसना चाषौ। १ । 
थावर जंगम कीट पतंगा । सत्य राम सब हिन के संगा । २ | 
भणत नामदेव जीवनि रामा । आनदेव फोकट बेकामा । ३ । 


११२. राम रमे रमि राम संभारे । मै बलि ताकी छिन न बिसारे। टेक । 
राम रमे रमि दीजे तारी। वैकुंठनाथ मिले बनवारी। १ । 
राम रमे रमि दीजै हरी। लाज न कीजै परुवा करी । २ । 
सरीर सभागा सो मोहि भावै । पारब्रह्मका जे गुन गावै । ३ । 
सरीर धरें कीं इहै बढाई । नामदेव नाउ न बिसरि जाई । ४ । 


११३. तुम बिनु धारे येक रहं नहि न्यारा। सुन यह केसव नियम हमारा । 

जहाँ तुम गीरीवर तहां हम मोरा । जहाँ तुम चंदा तहां मै चकोरा। १ । 
जहाँ तुम तरुवर तहां मै पंछी । जहाँ तुम सरोवर तहां मै मच्छी। २ । 
जहाँ तुम दिवा तहां मैं बत्ती। जहाँ पंथी तहां मैं साथी । ३ | 
जहाँ तुम शिव जहां मैं बेलपूजा । नामदेव कहे भाव नहीं दूजा । ४ । 

+ अनन्य प्रेमभावना # 

११४. देवा नटणीकौ तन मन बांसां बरतां मांहिरे । 

अनेक राज्यउ बैठे तिनही सौ चित नाही रे।टेक। 
सुरति सरीर संवारै नटनी निहारै । राम नाम नीसाण बाज़ इहि तति पाव धार । १ । 
एक मन एक चित्त षेलीलै षेला रे । मरकट मूटी छांडिडे ज्यं मुकति भैला र) २ । 
धरणीधर सौ ध्यान लाग्यौ अंतरजामी रे। 

नामदेव नटवा व्है नाच्या तौ रीझ्यौ स्वामि रे।३। 
११५. पाणीयां बिन मीन तलषै। ऐसे राम नाम बिन बापुरो नामा । टेक । 
तन मन लागिलै तालाबेली । बछा बिन गाइ अकेली । १ । 
जैसे गाइका बाळा छुटिला । थन लागिलै मांषन घूटिला । २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७७७ 


मांषन राषिलै ताती घांमा। ऐसे राम नाम भिन भापुरो नामा । ३ । 
नामदेव नाराइणु पाइआ । गुरु भेटत अलख लखाइआ । ४ । 
जैसे विषई चित्त परनारी। ऐसे नामदेव हेत बनवारी । ५ । 


११६. याही गोविंदा चरन मेरो जीवरौ बसैरै। 

भगति न छोडौ हरिकी लोग हंसै रे।टेक। 
गोविंदा के नाई लीवै भौजल तिरिए रे। झूठी माया लागि काहे कूं मरीए रे। १ । 
साइ कौ सांकडे दीयै सेवक भाजै रे । चिरकाल ना को जीवै दोऊ पष लाजै र । २ । 
आपना धन कारनि प्राणि मरण मांडे रे। भगति भगत जन काहे कौ छांडे रै। ३ । 
गंगा गया गोदावरी संसारी जामारे । सुपरसन नाराइन सेवग नामा रे । ४ । 


११७. का करौ जाती का करौ पांती। राजाराम सेऊं दिन राती। टेक। 
मन मेरी गज जिभ्या मेरी काती । रामरमे काटौ जमकी फासी। १ । 
अनंत नाम का सीऊं बागा । जा सीजत जम का डर भागा। २। 
सीबना सीऊं हौं सीऊं ईब सींऊ। राम बिना हूं कैसे जीऊं। ३। 
सुरति की सूई प्रेमका धागा। नामा का मन हरि सूं लागा। ४ । 


११८. हमारे गोपालराजा गोपालराजा । और देव सौ नाही काजा। टेक। 

काहु कै सुमृत बेद पुराना। चरन कंबल मेरा मनि माना। १ । 

काह कै लछमी कोटि भंडारा । मेरे राम का नाम अधारा। २। 

काहु कै दूढैगा पायेगा हाथी । मेरे राम नाम संगा थी । ३। 

सरब लोग जाका जस गाया । नामाकौ चित हरि सौ लागा । ४ । 
## ईश्वर तादात्म्य & 


११९. माई तूं मेरे बाप तूं । कुटुबी मेरा बीठला तूं । टेक। 
हरि है हमची नावरी। हरि उतारे पैली तिरी। १। 
साध संगति मिलि पहुचार। केसौ नामदेव का दातार | २। 


७७८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१२०. माइ गोब्यंदा बाप गोब्यंदा । जाति पांति गुरुदेव गोब्यंदा । टेक । 
गोब्यंद ग्यान गोब्यंद ध्यान । सदा आनंदी राजाराम। १ । 
गोब्यंद गावै गोब्यंद नाचै। गोब्यंद भेष सदा नृति काछै। २ । 
गोब्यंद पाती गोब्यंद पूजा । नामा भणे मेरे देव न दूजा । ३ । 


१२१. हिरदै माला हिरदै गोपाला । हिरदै सिष्टिको दिन दयाळा । टेक। 
हिरदै मांही रंग हिरदै छीपा। हिरदै रैणी पाणी नीका। १ । 
हिरदै दीपक घटि उजियाला। षूटि किवार टूटि गयौ ताला। २ । 
हिरदै रंग राम नहीं जाति। रंगि रे नामा हरि की भांति । ३ । 


१२२. राम समाना नाम ही रामा । तूं साहिब मै सेवक स्वामि । टेक। 
हरि तरवर जग तरंग कहावै । सेवक हरि तजि कहं कत जावै । १ । 
हरि सरवर जग पंखी छाया । सेवक हरि भजि आवे गवया । २ । 
नामा कहै मैं नरहरि पाया । राम रमे मै रामी समाया। ३। 


१२३. रुंडा राम जीसूं रंग लगाया रे । सहजि रंग रंग आया रे। टेक। 
ररे ममै की भांति लिषाई। हरि रंग मे रैणी रचि आई | १ । 
प्रेम प्रीति का बेगर दीया । हरि रंग मै मेरा मन रंगि लीया। २ । 
नामदेव कहै मैं हरि गुन गाऊं । भौ जल मांहि बहौरि नहीं आऊं। ३ । 
१२४. गुड मीठा राम गुड मीठा । जिनि लह्या तिनि गुन दीठा । टेक। 
नैननि पाया श्रवननि षाया । तृप्त भये तृष्णो मवी माया । १ । 
पांच उष इनि ज्ञान गुंडासी। कोल्हू पान करो तेहि प्यासी । २ । 
कानकुडा जब चित ना होई। सहज अनल गुड सोना होई। ३ । 
गुरुबा सो गुडबाई साजा । सो गुर हुआ तिहूं पर राजा । ४ | 
नामदेव प्रणवै कृष्ण मिठाई। जहा जतन सिमरण बनि आई । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७७९ 


१२५. सहजै सहजै सब गुन गायला । भगवंत भगता अथि राहिला । टेक । 
मुक्त भयला जाप जपेला । वो सेवक स्वामि संगे रहेला। १ । 
अमृत समुंदा निद्रेआ तन जाइला । पीवत पान कदे न अधाइला। २ । 
राम नामी मिलि संगी रहैला । जबलग रस तब लग पीबैला। ३ । 
# भक्त महिमा # 
१२६. बस्नौ ते मैं मैं ते बस्नौ । सुनि नारद रिषि साचु। 
जे भगता मेरे गुन गावै। ताकै अंतरिथ कौ मै नाचु नारद। टेक। 
नारद कहै सुनौ नारायण। बैकुठ बसौ कि कविलास। 
जहा मम कथा तहा मै निहचल। बस्नौ मंदिर बास नारद । १ । 
गंगा आदि सकल तीरथ करै। चारुं धाम फिरि आवै । 
एकादसी सहित संजम करै। ते मोहि सुपिनै कदे न पावै नारद। २ । 
जोगी जती तपी संन्यासी । इक मुनि ध्यान बैठा। 
जजै जाग वेद धुनि उचरै | तिनहू कदे न दिठा नारद । ३ । 
जाग जोग तप धर्म नेम ब्रत। जबलगि इनकी आसा। 
वसुधा आदि देहि दानादिक । नाही मम चरण निवासा नारद । ४ । 
जे भगता निर्मल जस गावै । ते भगता मम सार। 
बैस्नौ जीया जीऊ पीया पीऊं । बैस्नौ मम षरिवार नारद। ५ । 
बैस्नौ मैं दोई नाहीं नारद । प्रीति किया तैं आऊ । 
भगत हेत यहु ब्रत धारयौ है । बैस्नौ हाथि बंधाऊं नारद। ६ । 
बिसवा बीस आगै बरताऊं । निज जन नांव सूं राताँ । 
नामदेव कौ स्वामि परम पद आपै । भगति मुकति दोऊं दाता नारद। ७ । 
१२७. भगवंत भगता नहीं अंतरा। द्वै करि जानें पसुवा नरा। टेक। 
छांडि भगवंत बेद बिधि करै । दास लुजै जामै मरै। १। 
कयनी वदनीं सब कोइ कहै । करनी जन कोई बिरला रहै। २ । 
कहत नामदेव ममिता जाइ । तौ साध संगति मैं रहै समाई । ३ । 


७८० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


# भक्त दर्शनोत्सुकता & 
१२८. आज कोड मिलिसी रे मुग श्र सनेही । तब सुष पावै हमारी देही । टेक । 
भाव भगति मन मैं उपजावै । प्रेम प्रीति हरि अंतरि आवै । १ । 
आप पर दुबिधा सब नारौ । सहजै आतम ग्यान प्रकासै । २ । 
जन नामा मन षरा उदास । तब सुष पावै मिलै हरिदास। ३ । 


१२९. पद निरखित किनी जाई रे दीना । अब छिपा नाम नही मना । टेक। 
घट भरीले उदक वरोई । ऐसा तूं निहचल होई रे मना। १ । 
जै तूं न मरसी करीसी घाई । तै तूं न सीस ठाईचा ठाई । २। 
नामा कहै सुष सुरगही नाही । सौ सुष भगता माहीं रे मना । ३ । 


१३०. लोग कहै लौ काइं रे नामा । 

घट दरसन के निकटिन न जाइबौ, भगति जाइगी जाइ रे नामा । टेक। 
षट कर्म सहित बिप्र आचारी, तिन सूं नाहिन कामा। 

जौ हरिदास सबनि थै नीचे, तोऊ कहेंगे केवल रामा। १। 
अधम असोच भ्रष्ट बिभचारी, पंढरीनाथ कौ लेहि जु नामा। 

वे सब बंधु बरग मेरी जीवनि, तिनकै संगि कहाँ मै रामा । २। 
गो सति लछि बिप्र कूं दीजै, मन बांछित सब पुरवै कामा । 
दास पटतरी तउ न तूलै, भगति हेत जस गावै नामा । ३। 


१३१. ऐसे जगथै दास नियारा। बेद पुरांन पढौ किन सोचौ । 
पंडित करौ बिचारा । टेक। 
दधि बिलोइ जेसे घृत लीजै। बहुरि न ऐकठ थाई। 
पावक दाह जितन करी काष्ठौ। बहुरि न काष्ठ समाई । १। 
पारस परसि लोह जैसे कंचन। बहुरि न त्र्यंबक होई। 
अक पलास बेधीले चंदन । काष्ठ कहै न कोई।२। 
जे जन राम नाम रंगि राता । छाडि करम की आसा। 
ते जन रामै राम समानै। प्रणवै नामदेव दासा। ३। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७८१ 


१३२. संत प्रवाणी भगति आपिला । नहीं आपिला तौ प्राण त्यागिला । टेक । 
हमची थाती तुम बसी भईला । हमचा जीवला तुम चेत लागिला। १ । 
चारौ मुकति आठौ सिधि आपुइया । भगति न आपौ दास न मझ्या। २ । 
नामदेव बीठल सनमुष बोलीला। भगति आपिला मुक्ति त्यागिला। ३ । 


& सर्व व्यापी ईश्वर # 


१३३. डोलाचै डोला कान्हा । जीवचा जीवलु कान्हा | टेक। 
तूं आदिचौ समाधि । सिधचौ परसिध कान्हा। १। 
तूं विचारचौ सारुपा । अग्यानचौ कुठारौ कान्हा। २ । 
तूं आनंदचौ कंद । सुखाचौ बिनोदु कान्हा। ३। 
तूं प्रेमाचा पुतला । नामौ भणै श्रीगोपाला। ४ । 


१३४. जत्र जाऊं तत्र बीठल भैला । बीठलियौ राजाराम देवा। टेक। 
आनिले कुंभ भराइले उदिक, बाल गोविन्दहिं न्हाण रचौ । 
पहिली नीर जु मछ बिटाल्यौ जुठणी भैला काय करौ। १। 
आणिलै केसर सुकडि समसरि, बाल गोबिन्दहीं षौलि रचौ । 
पहिली बास भुवंगहि लीन्ही, जूठणि भैला काय करौ। २। 
आणिलै पुहुप गूंथिलै माला, बाल गोबिन्दहि हार रचौ । 
पहिली बास जु भंवरहि लीन्ही, जूठणि भैला काय करौ । ३। 
आणिलै घृत जोइलै बाती, बाज गोबिन्दहि जोति रचौ । 
पहिली जोति जु नैनो देषी, जूठणि भैला काय करौ। ४ । 
आणिलै आगर षेइलै धूपा, बाल गोबिन्दहि धूप रचौ । 
पहिली बास नासिका आई, जुठणि भैला काय करौ। ५ । 
आणिलै तंदुल राधिलै खीरौ, बाल गोबिन्दहि भोग रचौ। 
पहिली दूध जुं बच्छि बिटाल्यौ, जुठणि भैला काय करौ । ६ । 


७८२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


आऊं तौ बीठल जाऊं तौ बीठल, बीठल व्यापक, माया । 
नामा का चित्त हरि सौ लागा, ताथ परम मद पाया। ७ । 


१३५. जहां तहां मिल्यौ सोई। ताथै कहै सुने कोई ।टेक। 
अभेदै अभेद मिल्यौ भदै मिल्यौ भेदू। 

सहज सोई सहजै मिल्यौ । षेलै मिल्यौ षेलू। १ । 
दूष सोई दुपै मिल्यौ । सुषे सुष समानां। 
ग्यान सोई ग्यानै मिल्यौ । ध्यानै मिल्यै ध्याना। २। 
देष्यौ कहौ ती निषट झूटा । सुनी कहौ तो झूटा रे। 
नामदेव कहै जे अगम भणै । तौ पूछ्या ही अण पूछ्या रे। ३ । 


१३६. ऐसे राम ऐसे हेरो। राम छांडि चित अनत न फेरौ । टेक। 
ज्यौ विषयी हेरै परनारी। कौडा डारत हिरै जुबारी। १ । 
ज्यौ पासा डारै पसबारा | सोना घडता हरे सुनारा । २ । 
जत्र जाऊं तत्र तू ही रामा। चित हरिके चरण नित घ्यावै नामा । ३ । 


१३७. राम नीसाण बागा । ताका मरम को जाणे भागा | टेक। 
बेद विवर्जिती भेद विवर्जिती। ज्ञान विवर्जीती शून्यं। 
जोग विवर्जिती जुगती विवर्जिती। ताहा नहीं पाप पुण्यं। १ । 
सोंग विवर्जिती भेख विवर्जीत । डिंभ विवर्जित लीला। 
कहे नामदेव आपहा आपही । व्याप सरीस सकला। २। 


१३८. भले बिराजे लंबकनाथ । धु०। 
धरणी पाय स्वर्ग लोक माथ योजन भर के हाथ। १। 
सिव सनकादीक पार न पावे । खगनग सखा विराजत साथ। २ । 
नामदेव के आपही स्वामी । कीजे मोहि सनाथ। ३। 


१३९. पुरिष हजारी वरण नाही दुरि ठाटा बोले मांहीं। टेक। 
ग्यान ध्यान रहित षेल । अदुष्टी मांहि दृष्टि मेलै। १। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७८३ 


सांगिला गा भेष काछै। सारीषा आगे अरु पाछै। २ । 
पूज जाणी रमीजे कोई । सो हरि समीप न्हैन जन सोई। ३ । 
निगंध रुप विवर्जित वासा । प्रणवत नामदेव हरिका दासा। ४ । 


१४०. तूं अगाध वैकुंठनाथा। तेरे चरनौ मेरा माथा।टेक। 
सरवे भूत नाना पेषूं। जत्र जाऊं तत्र तूंही देषू । १ । 
जलथल महीथल काष्ट पषाना । आगम निगम सब बेद पुरानां। २ । 
मै मनीषा जनम निरबंध ज्वाला । नामा का ठाकूर दीन दयाला । ३ । 


१४१. काल भै बापा सह्या न जाइ। महा भै भीत जगत्र कौ षाइ। १ । 
अनेक मुनेस्वर जूझै जाइ । सुर नर थाके करत उपाई। १ । 
कंपै पीर पैकंबर देव | रिषी कंपै चोरासी भेव। २ । 
चंद्र सूर धन पवन अकास | पाणी कंपै अगनि गरास। ३ । 
कंपै लोक लोकांतर षंड। ते भी कंपै अस्थिर अंड। ४। 
अविचल अभै नराइन देव । नामदेव प्रणवै अलष अभेव। ५ । 


१४२. राम नाम जपिबौ श्रवननि सुनिबौ । सलिल मोह मै बहि नहीं जाइबौ। टेक । 
अकथ कथ्यौ न जाइ कागद लिख्यौ न भाई। 

सकल भुवनपति मिल्यौ है सहज भाई । १ । 
राम माता राम पिता राम सबै जीव दाता। 

भणत नामईयौ छीपौ कहै रे पुकारि गीता।२। 
१४३. बाजी रची बाप बाजी रची । मै बलि ताका जिनी सूं षची । टेक। 
बाजी जामन बाजी मरना। बाजी लागि रहो रे मना । १ । 
बाजी मन मै सोचि बिचारी। आपै सुत्र आपै सुत्रधारी । २ । 
नामदेव कहै मै तेरी सरना । मेटि हमारै जामन अरु मरना । ३ । 


७८४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१४४. तूं न बिसारि तूं न बिसारि। मै तो बिसारी स्वामी मोरी । टेक। 
अषिल भवनपति गरुडा गामी । अंति काल हरि अंतर जामी। १ । 
जामन मरण बिसर जन पुजा । तुम सादेव और नहीं दुजा । २ । 
तूं जु बिसंभर मै जन नामा । सकल संतन के पुरवन कामा । ३ । 


१४५. बाप मंझा समझि न परई। सांचो ढारि अवर कछु भरई। टेक। 
पनीका चीत पवनका थंबा । क्रत उपायो रचो आरंभ । १ । 
इहांका उपज्या इहां बिलाना । बोलन हारा कहां समाना। २ । 
कहै नराइन सुनि जन नामा । जहां सु रती तहां पुरवन कामा। ३ । 
जीवत राम न भयो प्रकासा। भनत नामदेव मूवो कैसी आसा। ४ । 


१४६. सहज बोलणे बोल बोलिजै । पै अनुभौ बीना न नीपजै। टेक। 
राजहंस चाली कोण सीकवीला। सांगैइ मोरुला कवणै नाचवीला । १ । 
चंदन सीतल कोणै केला । पैल सीहाला डीट कोणै केला । २ । 
पहुप बास कोणे दीधला परिमला । सांगी मणिकास कोणे दीधली कीला। ३ । 
सुरै अथी कोकीला | पै सीत बाना नई बैरसाला । ४ । 
अमृतास कवणै दीधले गोडी । जिव्हा नींबडी वलतीच बोबडी। ५ । 
नामदेव भणै संत संगती फुडी। मै केसौ चरण निवाडी। ६ । 


१४७. हरि दरजीका मरम न पाय । जिनि यहु बागा षूब बनाया । टेक । 
पानीका चित पवनका तागा । ता सीवत मास दस लागा। १। 
स्यौं सुरवाल मुकुट बनि आया । ये दोइ हीरा "लाल लगाया। २ । 
भगति मुकतिका पटा लिषाया । पूरण पारब्रह्म पद पाया ३ | 
आपै सीवै आप पहिरावै । नृति नामदेव नांव धरावै। ४ । 


१४८. मैला मलिता सब संसार। हरि निरमल जाको अंत न पार। टेक । 
मैला बीरज मैला षेत । मन मैला काया जय हेत। १ । 
मैला माती मैला हीर । मैला पवन पावक अरुनीर । २। 
मैला तीन लोक ब्रह्मांड इकबीस । निस बासर मैला दिन तीस। ३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७८५ 


मैला ब्रह्मा मैला इंद्र । सहस कला मैला रविचंद्र । ४ । 
सब जग मैला जानहि भाई । जन निर्मल जब हरि गुन गाई । ५ । 
मैला पुनि अरु मैला पाप । मैला आन देव का जाप । ६ । 
मैला तीरथ मैला दान | ब्रत मैला पूजा इसनान । ७ । 
मैला सुर मैली सुरसरी। नामदेव का ठाकुर निरमल हरी । ८ । 


१४९. अवधू बेली विरधि करैली । 
नृगुण जाइ निरंजन लागी।मारी हूं न मरैली।वेक। 
सहजि समाधि वाडी रे अवधू । सत गुरु वाही बेली । 
अमी महारस सींचत लागा । तत तरवर जाई चढैली । १ । 
अमरबेलि अनभै जाई लागी । कटी हू न कटैली | 
रुप रेष ताकै कुछ नाही। चंदहि कोटि फलैलि। २। 
पाचूं मृग पचीसूं मृगी । सूंघत देषि मरैलि। 
निराकार नामा तेरी बेली । अनंत अमर फल देली । ३। 
१५०, माधव माली एक सयाना। अंतर गति रहै लुकानां । टेक । 
आपै बाडी आपै माली । कली कली कर जोडै। 
पाके काचे काचे पाके।मनि मानै ते तोडै।१। 
आपै पवन आपही पाणी । आपै बरिषै मेहा । 
आपै पुरिष नारि पुनि आपै । आपै नेह सनेहा।२। 
आपै चंद सूर पुनि आपै। आपै धरिन अकासा। 
रचनहार विधि ऐसी रची है । प्रणवै नामदेव दासा।३। 
१५१. राम बोले राम बोले राम बिनाको बोलेरे भाई टेक । 
एकल मीटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नानारे। 
थावर जंगम कीट पतंगा, सब घटि राम समानारे । १ । 
एकल चिता राहिले निता और छुटिले सब आसारे । 
प्रणवै नामा भये निहकमा को ठाकूर को दासारे ।२। 


७८६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


# सर्वात्माची पूजा # 
१५२. का नाचीला का गाईला । का घसि घसि चंदन लावीला । टेक । 
आपापर नाहीं चान्हीला । तो चित्त चिता रे डहकीला । १ । 
किरतन आगै नाचे लाई। स्वयं देव चिन्हे नही कोई । २ । 
स्वयं देव की सेवा जानै। तो देव दृष्टी है सकल पछानै । ३ । 
नामदेव भणै मेरे यही पूजा । आतमराम अवर नहीं दूजा। ४ । 
# हरिकृपा & 
१५३. कुन्‌ क्रुपा तुही होइ ज्यौ आवरी। विघन व्याधी तेथै काल काई करी । टेक । 
एक बहावला महापुरी, बलसिया भीतरि। जीवल होता ताहं जेळै धरीला निज करी । १ । 
एकै थन उदेस मूकला तास दिवौ सनमुख भेटिला । निधनिया धनद्योनि धनाईत केला। २ । 
हरिणी पातल गुणबा बाण रेषिला। सुप्त सुनौ सरषै पारधी डंकिला । ३ । 
गाइका पाणधी बाध झपविला । जीवल होता साहो जेने बाध निरदालीला । ४ । 
ऐसी अचरजै तुझी न कले बा देवा। बिस्नदास नामा वीनवै केसवा | ५ । 
## कूटात्मक पद्य # 
१५४. धीरे धीरे ाइबौ'कथन न जैबौ। आपन षैबोतव नृमल व्हैबौ । टेक । 
पहली षै हौ आई माई। पीछे षै हौ सगा जंवाई । १ । 
उगली बा चंदा गिलिबा सूर। फुनि मै षै हौ घर कौ ससूर। २ । 
फुनि मै षै हौ पंचौ लोग । भणत नामदेव ये सिध जोग। ३ । 
१५५. अदबुद अचंभा कथ्यौ न जाई। चीटी के नेत्र कैसे गजिंद्र समाई । टेक । 
कोई बोलै इंद्री बांध्या कोई बोले मुकता । सहज समाधिन चीन्है मुगधा । १ । 
कोई बोलै बेद सुम्ृत पुराना। सतिगुरु कथिया पद निरबाना । २ । 
कहत नामदेव परम तत है ऐसा । जाकै रुप न रेष वरण कहूं कैसा । ३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७८७ 


१५६. लटकि न बोलौ बाप वर्तमान गाढौ। 
कोल्हा ऐवडा मोतीडा मैं माझे डोलै देषीला । टेक । 
छेली वैली बाध जैला मांजरिया भै ठाडै। 
उडत पंषि मैं लवरु पेषा नर लूंजै है हाडै। १ । 
बावलीयाचै घोटी माषणी याचै पोटे । 
सुंषे सुनहा मारीला तहा भीडका अमिला लोटै। २ | 
अम्है जु गैला ब्राट देस तहा गाझी दूध कैला । 
श्रे आटे गांझीला तहा चौदह रंजन भरिला । ३। 
लटक्यौ गइयौ गठिया जोलै गठिया एवडौ रालै । 
उडत पंषि मै मुंगी पेषी वाटी इवडी डोलै। ४। 
बिस्नदास नामदेव इमि प्रणवै येछै जीवची उकती। 
लटक्यौ आछै सांगीला ताछै मोष न मुकती। ५। 


१५७. पांडे एह अरथ लगाई । 

सात बरस कौ मांहि थौ।तब पांच बरस की माई। टेक। 
अगम अलेष विचारि देषौ । सुसै स्नान छिपाई। 
मच्छ जल कौ गगन चढीयौ । बाघ षैदे गाई।१। 
समंद भितरि बूंद नाचै। बूंद समंद समाई । 
नामदेव कै एक तूही। अलष लष्यौ न जाई।२। 


१५८. देवा पातुरि बाजै मांदल नाचे । येवढा अचंभा दीठा। 
पूछो पढिया पंडिता।जली बैस दरबूठा । टेक। 
चीटी ब्याई हस्ती जाया | येवढा अचंभा थाया। 
उभी उभी नाषीला। मैमत घूमत आया। १ । 
पाइ न पंष बिना ही उडिया। कैरूं डाली बैठा । 
नींब सदाफल सुफल फलिया । सो मोहि लागै मीठा । २। 


७८८ संत नामदेवाची अभंगगाथा 


ससै सींग मछै घुरी। भेड तडका काना। 

मांषी काजल सारन लागी | ऐसा ब्रह्मा गियाना। ३ । 
गाई ब्याई बछी जाई। गाई बछीकौ धाबै। 

प्रणत नामदेव गुरु परसादै। जो घोजै सो पावै। ४। 

+ माया व ब्रह्म # 
१५९. बीहौ बीहौ तेरी संबल माया। अगे इनि अनेक भरमाया। टेक । 
माया के अंतर ब्रह्म न दीसै । ब्रह्म के अंतर माया न दीसै। १ । 
भणत नामदेव अये बाबी धाना । देहु घोडावर चढाई कान्हा। २ । 
३+ परीक्षा # 
१६०. रतन पारसू नीरा रे । मुलमा नही हीरा रें।टेक। 
हंस पारषू नीर घिर जोई । बैरागर क्यूं षोटा होई। १ । 
कालकुट विष बाध्यौ गांठी । कहा भयौ नही षायौ वाटि। २ । 
षायौ विष कीन्हौ बिस्तार । नामदेव भणै हरि गरुड उबार । ३ । 
ॐ सत्संग महिमा & 

१६१. जा दिन भगतां आईला। चारया मुक्ती पाईला । टेक । 
दरसन धारवा भागीला । कोई आइ सुकृत जागीला। १ । 
सनमुष दरसन देषीला । तव जन्म सुफल करि लेषिला। २ । 
साध संगति मिली षेलीला । पांचू प्रबल पेलीला | ३। 
बैसनो हिरदै समाईला । जन नामदेव आनंद गाईला । ४ । 
१६२. संत सूं लेना संत सूं देना । संत संगति मिली दुस्तर तिरना। टेक । 
संतही माई संतही बाप । संत संगति मिली तिरबो आप। १ । 
संतकी छाया संतकी माया । संत संगति मिली गोविंद पाया। २ । 
असंत संगति नामा कबहूं न जाई । संत संगति मै रह्यौ समाइ । ३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७८९ 


१६३. लोक एक अनंत बानी । मंझा जीवन सारंगपाणि। टेक । 
जिही जिहि रंगे लोक राता । वाहा रंगि जन नरा चाला । १ । 
जिही जिहि मारग संसा जाइला । सो पंथ दू वंचिला। २ । 
निरबान पद कोई एक चिन्हे । झूठै श्रमी भुलाइला । ३ । 
प्रणवत नामा परम ततुरे। सतगुरु निकति बताइला । ४ । 


१६४. तेरी तेडी गति तूं ही जानै । अलप जीव गति कहां बषानै। टेक । 
जैसा तूं कहिये तैसा तूं नाहीं । जैसा तूं है तैसा आछि गुसाई। १ । 
लूण नीर थै ना व्है न्यारा । ठाकूर साहिब प्राण हमारा। २ । 
साध की संगति संत सूं भेटा । प्रणवत नामदेव राम सहेटा । ३ । 


१६५. संसार सागर विष कौ बना । तामै कैसे तिरैंगोके मेरे मना । टेक । 
ना कुछ सुक्रित कीधोला। अभष भाषीला । 
गोब्यंद सेवा चूकीला । तातै आच्छौ पराषीला। १ । 
सूधा बचन न बोलीला। आपा पर कुछ चीन्हीला । 
गोब्यंद भगता पूजीला । तौ अच्यंत भेटीला । २ । 
छीपीकै घरि जनसु दैला। गुरुपदेस भैला । 
सतकै परसादि नामदेव । नरहरि भेटिला । ३ । 


१६६. पायौ मै राम संजीवनी पूरी । गुरु मिल्यौ बैद ब्रिथा गई दूरी । टेक । 
पढि पुरांन पंडित बौराना । भ्रम क्रम संसार भुलानां। १ । 
आन देव सब भ्रमकी पूजा । दहे धरै कौ धरम न दुजा। २ । 
फुनि मुनि उरनिऊ मे मति चोषी । पीवत नामदेव भये संतोषी । ३ । 
## उच्चनीच भाव + 

१६७. देवा मेरी हीन जाती हो। काहं पै सहीं न जाती हो। टेक । 
मै नहीं मैं नहीं मैं नहीं माधौ । तूं है मैं नहीं हो! 

तू व्है एक अनेक हो बिस्तरयो । तेरी चरनन साई हो। १ । 


७९० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


जैसे नदिया समुंदी समावी। धरनी बहती हो। 
तुम्हारी कृपाये नीच उंच भये। तूं कालकी काती हो। २ । 
नामौ कहे मेरे देवीन देबा । संग न साथी मी तुला । 
तुम्हारी सरनि मै भजि परयो । बंदि छोडिव बा बीठुला ।३ । 
$$ मत्सर && 
१६८. हम तो भुले ठाकून जानें। तुमकौ भाई झूट दिवानें। १ । 
नाला अप आप सागर हुवा । काहे के कारण रोता है कुवा। २ । 
चंदन के साती लिंब हुवा चंदन । क्यौ कर रोवे देखो ए हिंगन। 
गुरु की मेहेर से नामा भये साधु । देखत रोने लगे जन हे भोंदु । 
# गर्व # 
१६९. हमारे करता राम सनेही। काहे रै गर गरब करत है बिनसि जाइगी देही। टेक । 
उंडी षणि षणि नींव दिवाई, ऊंचे मंदिर छाये। 
मारकंडे ते कौन बडौ है तिन सिरि द्यौस बलायै । १ । 
मरी मेरी कैरो करते, दुरजोधन सौभाई। 
बाराह जोजन छत्र चलत सिरि देही गिरधनि घाई।२। 
सर्व सोवनी लंका होती रावणसे अहंकारी । 
छाडि गये दर बांधे हाथी, छिन मैं भये भिषारी। ३ । 
दुरबासा सूं करी ठगारी, जादौ - सबै षपाये। 
गरब प्रहारी हैं प्रभु मेरी नामदेव हरि जस गाये। ४ । 
# नश्वर जीवन # 
१७०. सावध सावध भज लेरे राजा । नहीं आवे ऐसी घडी जू । धृ० । 
उत्तम नरतनु पाया रे भाई। गाफल क्यों हुवा दिवाने जू। १ । 
जिने जन्म डारा है तुजकूं । विसर गया उनका ग्यान जू। २ । 
फिर पस्तायेगा दगा पायेगा । निकल जायगा आवसान जू। ३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७९१ 


क्या करना सो आजि करले । फिर नहिं ऐसा जोडी जू। ४ । 
हंस जायगा पिंजरा पडेगा | तुज कसा भुल पडी जू । ५ । 
सुन्ने का मन्दिर मेहेल बनाया । धन संपत नंहा तेरी जू । ६ । 
मा भैन आर जोरु लडके । सुखके खातर सारे जू । ७ । 
अकेले आना अकेले जाना । सब झुटी माया पसरी जू । ८ । 
लख चौच्यासीका फरा आवेगा । तब चुपी बैठे बंदे जू । ९ । 
फिरता फिरता जाव दमता है बाबा। कोन रखे तेरे तन कूंजू । १०। 
जिस माया उदरी जन्म लियेगा । तेरे संगत दुख उनकू जू । ११। 
गरभी की यातना सुनले रे भाई । नवमास बंधन डारे जू ।१२। 
नहीं जगा हलने चलने कू बाबा । छुडाने कोई नही आवे जू। १३। 
आग लगी क्या देखत अंधे । काय के खातर साया जू। १४। 
ऐसी बात सुनके नामा सावध हुवा। गुरुके पाव मिठी डारी जू । १५ । 
मैं अनाथ दुबले शरण सये तुज कू। आब जो मेरी लाज राखी जू। १६ । 


१७१. कांड रे भूले मूढे जना । चांभादा करषा नहीं आपना । टेक । 
लोही रंगता मासा घाणा । तुम जिनि जानौ तन अपना। १ । 
भणत नामदेव नाराइंना । रामनाम बिन धीग आतमा । २ । 


# कुटिल व ज्ञानी मानव # 
१७२. सबै चतुरता बरतै अपनी ऐसा न कोई। 
निरपष व्है षेलै ताथै मिटै अंतरकी तपनी।टेक। 
अंतरि कुटिल रहत षेचर मति, उपरि मंजन करी दिन षपनी । १ । 
ऐसा न कोई सरबंग पिछानै, प्रभुबिन अरे रैनि दिन सुपनी । २ । 
साई साध सोई मुनि ग्यानी, जाकी लागी रहिल्यौ रसनी। ३ । 
अणत नामदेव तिनि थिति पाई, जाके राम नाम निज रटनीती। ४ । 


७९२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


$ अज्ञानी मानव # 
१७३. तैसी चुकली रे जगजीवना । अनभवल्या बिना लषी न ऐसी कृस्मा । टेक । 
पार ब्रह्मची गोडी नेणती बापुडी। पडीली ते साकडी वीषया संगै। १ । 
सिलेस घातीले उसाचे बैरणे । ते चवी घेणे नेणति त्या रसाचै । २ । 
कमलीणी दरदुरा एकै जु बिढारा । परिमल मधुकरा धीवणी गैला। ३ । 
थानाचे या दुधा न होसी वरपडा । असुध सेवीता गूचडा जनम गैला। ४ । 
नामा भणे तैसी चुकली तुजसी देषता । अमृत सेविता चवी नेणति। ५ । 
३+ योगी # 
१७४. जोगी जन नाई जुगे जुगि जीवै। 
आकास लांधि पाताळ चलावै। आप भर भरि पीवै। टेक | 
अमृत षात पिता परमोद्ध माइ मुइ करि सोग । 
भाई बंधकी आस न पूगी भाजि गये सब लोग । १ । 
बाहिली मुूंदिलै माहिली चौधिलै पंचकी आस मिटाइरे । 
भणत नामदेव सेवि निरंजन सहज समाधि लगाइरे। २ । 


१७५, रे मन पडसि भोला प्यंजरै । संसार माया जाल रे। 
एक दिन मैं तीनि फेरा । ताकौ सदा झंपै काल रे । टेक । 
धन रुप जोबन देषि करि। गरब्यौ कहा गवार रे। 
कुंभ काचौ नीर भरियौ। विनसत नाही बार रे। १। 
कपूर भोजन सब कीया । नित नवा स्पंगार रे। 
हंस कावडि छाडि चाल्यौ । देह कैली छार रे।२। 
पिता जननी आधि लछमी। पूत सौह परिवार रे। 
इति उभा मेल्हि करि | येकला जाइ गवार रे।३। 
बरस लगि तेरी माइ रोवै । बहनडी छह मास रे । 
अस्त्री रोवै दस देहाडा । चितवंती घर बास रे । ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७९३ 


भणत नामदेव सुणौ तिलोचन । गोब्यंदका गुण गाइ रे । 
पाहुनडा दिन चारिका । बुदबुदा गया बिलाइ रे । ५ । 


१७६. त्रिवेणी पिराग करहु मन मंजन । सेवो राजाराम निरंजन । टेक । 
पुरी द्वारका निकटि गोमती। गंगा जमुना बिच बहै सुरसती। १ । 
अठिसठि तीरथि मधि सरोवर । एकत पोता मै ताको घर। २ । 
भणत नामदेव सुनहु तिलोचन । ये तीरथ सब अघके मोचन। ३ । 
# माता-संवाद # 
१७७. तुम ती बरजाउं माई है, मुनै देहरे जाता। 
राम नाम हमारे मन बैसे, चीत चतुर्भुज राता।टेक। 
करम छांडि कुकर्म करुं तौ, तु बरजी है माई । 
आदि पुरुष म सेइयो, जीइ ही यहु सीष्टी उपाई । १ । 
माई कहई सुनी पुतरे, तु उबीग कस धरीसी। 
जीहीर उपाई मेदनी सो चीत करसी। २ । 
प्राता बीण बालीककी सौ (ह) की ससीहर बीण रैणी । 
दीपक बीण मंदीर की सौ (ह) त्यौ मै क्रीसन बीडणी । ३ । 
काहु के मन क्यु बैसे, कांह के पार सुहावै। 
नामाका चीत बीठली बैठा छा यौ हरि गुण गावै। ४ । 
# भक्त पुंडलिक & 
१७८. पंढरीनाथ विठाई बताबो मुजे पंढरीनाथ विठाई । धृ० । 
प्रायबापके सेवा करीये पुंडलीक भक्त सवाई। 
तरैकुंठसे विष्णु लाये खडे करकर बातलाई। १ । 
वंद्रभागा बालवंटपर कविता धूप चलाई। 
प्राधुसंतकी हो गई गर्दी भजन कुटाई खुब खाई। २ । 


७९४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


त्रिगुणामे रेनु बेनु बजावे सागरका जवाई । 
दही दूधकी हंडी गई भर भर दुधया घाई ।३। 
नामदेवजीके गुरु शिखावे खेचरी मुद्रा गाई । 
कृष्णजीकी बार - बार गावे हरिनाम बढाई। ४ । 
# परमपद प्राप्ति # 
१७९. राम अपना पर्यागा राम अपना वांना । नामदेव मूरष लोग सयाना। टेक । 
जब हम हिरदै प्रीति विचारी । रज बल छांडि भये भए भिषारी। १ । 
जब हरि कृपा करि हुम जाना । तब था चेरा अब भय रांना । २ । 
नामदेव कहै मै नरहर गाया । पद षोजत परमारथ षाया। ३ । 
१८०. अनेक मरि मरि जाहिंगे अबधू । ऐक राम नाम तत रहैला । टेक । 
मुई जु आसा मुई जु तृसना । मु जु मनसा माई । 
लोभ हमारी बहिनी मुई । तिनका सोच हम नाही रे अवधू। १ । 
माइका गोत मद मंछर मूवा । बापका गोत अहंकार । 
काम क्रोध भाई भतीजा मरि गया । तिनका सोच हम नाही रे अवधू। २ । 
जा करणी जोगेश्वर मूवा । तास धरनि मै जाऊ गा । 
नामदेव सत गुरु साहिला । गोविंद चरण निवासा रे अवधू। ३ । 


१८१. बीठल भंवर कंबल न पावै । ताथै जननी जनमी डहकावै। टेक । 
दादूर एक बसै पदमणि तलि । स्वाद कुस्वाद न पावै । 
पहुप बासका लुबधी भवरा । सौ जन फिरि आवै । १ । 
महणारंभ होत घट भीतरि । रवि ससि नेत्र बिलोवै । 
वो हालै वो ठौर न पावै। ताथै भवरा जुगि जुगि रोवै । २ । 
उपजी भगति पचीसौ परिहरि । बहुरि जनमि नही आवै । 
अषंड मंडल निराकार मै । दास नामदेव गावै। ३। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७९५ 


१८२. मंझा प्रान तूं बीठला | पैडी अटकी हो बाधला । टेक। 
कली षोटी कुसमल कलिकाल । मेरे बंधन मोचउ श्रीगोपाल । १ । 
काटि नरायण भौचे बंध। सम्रथ दृढ करि वोडउ कंध । २ । 
नामदेवका नराइन कान्ही सार । चले परोहन उतरे पार । ३। 
# दिव्य अनुभव # 

१८३. देवा गगन गुडी बैठी मै नाही तब दीठा। टेक। 
जबलग आस निरास विचारे तबलग ताहि न पावै। 

कहिबौ सुनिबौ जब गत होइबौ तब ताहि परचौ आवे। १ । 
गाये गेय गेय ते गाये अगई कौ अब गाऊं । 

प्रणवत नामा भये निहकामा सहज समाधि लगाऊं। २ । 


१८४. ह्विलिम्िलि ग्रिलिम्िलि ब्रितिमिति ताए । सो झिलिमिलि तिह लोक पियारा । टेक । 
रहै अकास पडे नहीं दिष्टी । पकडू या न जाई न आवै मुष्टी । १ । 
दिपक पषै तेल बिन बाती । जोति सरुप बलै दिन राती । २ । 
भणत नामदेव अमर पद परस्या । पिंड भया मुकति तया तत दरस्या । ३ । 


१८५. देवा बेनु बजावै गगन गाजे । सबद अनाहत बोले । 
अंतर गतिकी जानै नाही । मूरिष भरमत डोले ।टेक। 
चंद सूर दोउ सम करि राखौ । मन पवन दिठ डांडी । 
सहजै सुषमन तारा मंडल । इहि विधि त्रिसना षांडी । १ । 
बैठा रहौ न फिरौ न डोलौ। भूखा रहौ न खाऊं । 
मरौ न जीऊं अहिनिसि भुगतौ। नहि आऊं नहि जाऊं।२। 
गगन मंडलपर रहनि हमारी | सहज सुनि ग्रिह मेला। 
अंतर धुनि मै मन बिलगाऊं। कोइ जोगिया गमि लहैला। ३ । 
पाती तोडि न पूजौ देवा।देवलि देव न होई। 
नामा कहै मै हरिकी सरना । पुनरपि जनम न होई।४। 


७९६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१८६. देवा आजि गुडी सहजि उडी । गगन माहि समाई । 
बोलनिहारा डोरि समाना । नही आवै नही जाई ।टेक। 
तीनि रंग डोरि जाकै । सेत पीत स्याही । 
छांडि गगन बाजि पवन।सुर नर मुनिचाही १ । 
द्वादस थै उपजी गुडी । जानै जन कोई । 
मनसा कौ दरस परस | गुर थै गमि होई।२। 
कागद थै रहित गुडी । सहज आनंद होई । 
नामदेव जल मेघ बूंद मिलि रह्मा ज्यू सोई।३। 


१८७. जोगिया जिनी षरचासि दामा । संभू की नाई भेटिलै रामा । टेक। 
बाई कौ दाम न षरच्यौ भावै। गांठि परै तब परचै आवै । १ । 
भणत नामदेव राषिलै भाती । प्रगटी जोति जहा दीवा न बाती । २ | 
$$ मुकतावस्था ३३ 
१८८. देवा तेरा नीसान बाजा हो । 
ताल पषावज जंत्रा वेणा औसर साज्या हो ।टेक। 
लोहा ताला बंदन कीन्हा पाइ परी है बेरिया । 
भौसागर की संक्या छूटी मुकति भई है चेरिया । १ । 
सिंध भागा पूठि भेरी षाण लागीं छेरिया । 
बाहरि जाता भीतरि पेष्या नामै भगति निबेरिया । २ । 


१८९. जाणौ नै जाणौ बेद पुराना । छाडौ पाना पोथी । 
बिन मेधा मुकता हल बरिषै । श्रब निरंतर मोती । टेक। 
बिनै बजाया बाजा बाजै । नादै अंबर गाजै। 
बिन भेरै होत झणकारा । न दिसै बजावण हारा। १ । 
बिन पावक जोति ही दीसै । सुनिमै सूता जागे । 
अंधियारानौ भौ भागोरे भाई / जे जोइये ते आगै।२। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७९७ 


कर जोडिनै नामा बिनवै। मैं मूरिष मति थोडी । 

ये पदनो हेतारथ जाणै। तेन्है पगि लागौ करजोडी । ३ । 
१९०. धनि दिहाडौं धनि घडीये । साधो भाई गोविंदजी धरि आव्यो ये । टेक । 
चंदन चौक पुरावज्यौ ये । साधो भाई पांच सी मिलि रु बधावौ ये । १ । 
गगन मंडल म्हासै बैसणोए । साधौ भाई बाजे अनहद तूरौ ये। २ । 
हरिजी आव्या म्हारै पाहुणाए । साधौ भाई आज बधावौ पूयै ये । ३ । 
आंबरि लागी बादली ये । साधौ भाई झिरिमिरि बरिषै मेहौ ये । ४ । 
गरीब नामदेव हरि भज्यौ ये। साधौ भाई लोग हसे बा दीज्यौ ये । ५ । 


१९१. झिलमिल झिलिमिलि नुरा रे । जहं बाजै अनहद तुरा रे । टेक। 
ढोल दमामां बाजै रे | तहां सबद अनाहद माजै रे। १ । 
फिर रायां जोति प्रकासी रे । जहां आपै आप अविनासी रे २ । 
जहा सूरिज कोटि प्रकासा रे । तहां निहचल नामदेव दासा रे । ३ । 
१९२. जागौ न बैरागी जोगी । यही अनोपमि बाणी जी। 
झिलिमिलि झिलिमिलि होइ निरंतर, सो गति बिरलौ जाणी जी ।टेक। 
राग बैराग म्हारै मंडल चूबै, कारण क्या भीजै जी । 
निस अंधियारा भौ सब भागा, सुनि मैं सूता जागूं जी । १ । 
नारि न सारि तांत्य नहीं तूंबा, पत्र पवन न पाणी जी। 
एकै आसन दोइ जन बैठा, रावल नैरौ हिताणी जी।२। 
मनकरि हीरा तत करि कंथा, जम मनी परि जागूं जी। 
भणत नामदेव अनहद जाचूं बैकूठा भिष्या मांगूं जी। ३। 
१९३. पावघे पावघे सहज मुरारी । 
सबद अनाहद घंटा बाजै । विवेक विचारी विठला । टेक। 
त्रिवेणी संगम मंजन करि हौ मनै बुझाया। 
नैनकु सम करि चरचौं। चितै चंदन लाया ।१। 
पाती प्रीती ध्यान ले ।धूप दीपक ग्याना । 


७९८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अजपा जपौ अपूज्या पूजौ । अजरावर याना । २ । 


जहां कछु नाहीं तहाँ कछु देषा । जीयरा लोभाना। 
आतम केरे तेज मधे | तेज दीपाना । ३ । 
अनेक सूरिज मिलि उदै किये हैं । एसी जोति प्रकासी। 
तहा निरंजन अंजन खोलै। बैकुंठ बासी । ४ । 
करम सकल कौ भेष धरयौ है। विषयी विकारा । 
चवर पवन गुन अर्षित करि हूं । सारंग धारा। ५ । 
बिना बिप्र बेद धुनि उचरै । अधिक रसाला । 
बिना तंबुर नारद नाचै गावहि बाजहि ताला। ६ । 
रुप अतीत सकल गुन रहिता। गगनै समाना । 
तहा थै अधिक लै लागी । अंतरि ध्याना । ७ । 


बिसनदास नामड्या संगै हरि भेटीला सोई । 
हरि हरि हरि हरि कीर्तन करतां। इह बिधि आनंद होई। ८ । 
# नाम महिमा # 
१९४. सुणि भाई महिमा नाम तर्णी । मारहा सतगुर पासै जो मैं सुणी । टेक । 
कोटि कोटि बार जो पढ़िये बेद । सकल सास्त्र कौ लीजै भेद। 
पुराण अठारह कौ मत जोइ। राम नाम समि तुलै न कोई। १ । 
कोटि कोटि बार जौ कीजै जागि। तुलै न राम. सहस्र मै भागि । २ । 
बिस्व सगली जौ दीजे दान। कोटि कोटि तीरथ कीजै असनान । 
कोटि कोटि जप तप संधियान। तऊ न आवै नाम समान । ३ | 
गज गनिका गौतम बधु तरी। नृमल नाम एहौ छो हरि। 
पतित अजामेल सरणे गयौ । भाव कुभाव जिनि हरिनाम लयौ। ४ । 
सुष नारद प्रहिलाद अभ्यास । सुरमयो भ्रू सति करि बिस्वास । 
तिनके हरि काटे भौ फंद।ते न चले चलै रब चंद । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ७९९ 


हिरदे सति करि सुमरयो राम । आन धरम सब तजि बेकाम । 
भणत नामदेव हरि सरणां । आवा गवण मेटि मरणां। ६ । 


१९५. छांडि छांडि रे मुगुध नर मन कपट न कीजै। 
गोबिंद नारायण नाम मुषां लीजै। टेक । 
कोटि जौ तीरथ करै।तन जो हिवालै गलै । 
पृथ्वी जे सकल परदछिन दीजै। करवत कासी मै लीजै। 
सिव कौ जे सीस दीजै । राम नाम सरि तऊ न तुलै। १ । 
बनारसी तप करै पलटि तीरथ फिरै। 
काया जे अगिनी मुखि कलेस कीजै । हिरन गर्भ दान दीजै। 
असुमेध यज्ञ कीजै । रामनाम समि तऊ न तुलै । २ । 
मान जौ सरोवर जइथै। गया जौ कुरुषेन ऱ्हइयै। 
गोमती सनान दान नऊ कोटि दीजै। कुंभ जौ केदार जये । 
सिंहाहस्त गोदावरी म्हइयै। राम नाम सरि तऊ न तुलै। ३ । 
अस्वदान गजदान भोमिदान कन्यादान गृहदान सज्यादान दान दीजै । 
तन तुला तोलि दीजै । मन जो निरमल कीजै । राम नाम समि तऊ न तुलै । ४ । 
जमहिं न दीजै दोस मन हि किजै रोस । गिरषि निरवाण पद राम नाम लीजै । 
आतमा अंगि लगाई सेषिलै सहज भाइ। भणत नामईयौ छीपौ अमृत पीजै। ५ । 


१९६. सुमरि हरि सौ चित लाइ। सुमरि सुमरि गोबिन्द गुण गाई । टेक । 
सब बसुधा दान दे आवै । कोटि कोटि जगि करै रु करावै । 
सकल तीरथ करै अस्नान। नही नही रे हरि नांव समान। १ । 
अनेक धरम मन तै उपजावै । आगली पिछली बात बतावै । 
कंठ पाठ मुष वेद पुरान । नही नही रे हरि नांव समान। २ | 
काया पलटि बहुत दिन जीवै । युही रहै कुछ षाइ न पीवै । 
गगन मंडल मै जोगै ध्यान । नही नही रे हरि नांव समान। ३ । 


८०० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


पंच अगनि तम जौ करै । सिध समाधि टारी नही टरै । 
दसवै द्वारे काढे प्रान। नही नही रे हरि नांव समान। ४ । 
कासी लेजे करवत मरे | बहुरै जाई हिंवालै गरै। 
तूला तोलि जे देई दान। नही नही रे हरि नांव समान। ५ । 
तापरि सतगुर कृपा करे । प्रेम भगति लै हिरदै धरै । 
इहि कलिमै सोई प्रवान | कहै नामदेव भजै भगवान । ६ । 


१९७. अपने रामको भजि रे म आलसिया । राम बिना जम जाल सीया । टेक। 
प्राणी असुमेद जगने तुला पुरिष दाने हरि हरि पिराग इसनाने । 
तऊ न तुलै हरि कीरति नामा। १ । 
प्राणी गया प्यंड भरता बनारसि यै बसता मुषि वेद पुरान पढता। 
तऊ न तुलै हरि कीरति नामा । २ । 
प्राणी सकल धरम अछता गुरु ग्यान इंद्रीद्रिढता षट कर्म सहित रहिता । 
तऊ न तुलै हरि कीरति नामा। ३ । 
प्राणी सकळ सेवाश्रम बाद छांडि छांडि बहु भेद सुमिरि सुमिरि गोविंद । 
नामदेव नाई तिरे भवसिंध। ४ । 


१९८. भ्या कोई तुलै रे राम नाम। 
जोग जिग तप होम नेम व्रत ए सब कोने काम। टेक। 
एक पालै सब बेद पुराना एक पलै अरध नाम । 
तीरथ सकल अहडै दीन्है तऊ न होत समान | १। 
नाद न बिंद रुप नहीं रेषां ताकौ धरिये ध्यान। 
तीनि लोक जाके उद्र समाना, सिभू पद नृबान। २। 
भणत नामदेव अंतरजामी संतौ लेक बिचारी । 
रामनाम समि कोई न तुलै, तारण तिरण मुरारी। ३। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८०१ 


१९९. राम नाम मेरे पूंजी धनां । जो पूंजी मेरौ लागौ मना। टेक । 
यहु पूंजी है अगम अपार | ऐसा कोई न साहूकार। १ । 
साह की पूंजी आवै जाइ। कबहूं आवै मूल गवाइ । २ । 
जाली जलै न कोइ घाइ। राजा डंडै न चोर लै जाइ । ३ । 
अलष निरंजन दीन दयाळ । नामदेव का धन श्रीगोपाळ । ४ । 


२००. राम नाम पेती राम नाम वारी । हमारै धन बाबा बनवारी । टेक । 
या धनकी देषतु अधिकई। तसकर हरै न लागै काई । १ । 
दह दिसि राम रहा भरपुरी। सत नि नीयरै साकत दूरी। २ । 
नामदेव कहे मेरे क्रीसन सोई । कृत मसाहति करै न कोई । ३ । 


२०१. राम सो धन ताको कहा अब थोरे । अठ सिधि नव निधि करत निहारै। टेक । 
हरण कसिब वध करी अद्भूत देही । इंद्रको विभौ प्रहिलाद न लेही। १ । 
देव दानव जाहि संपदा करि मानै । गोविंद सेवग ताहि आपदा करि जानै । २ । 
धरम अरथ काम को कदा मोषि न मांगे । दास नामदेव प्रेम भगति अंतरी जो जागै। ३ । 


२०२. राम नाम बीण येर न दुजा । क्रस्न देवकी करीहु पुजा । टेक | 
रामही माई रामही बाप। राम बीणा कुण ठाई पाप । १ । 
संपती विपती रामही होई। राम बीना कुण तारी है मोही । २ । 
भणत नामदेव अप्रित सार । सुमरी सुमरी जन उतरै पार । ३ । 
२०३. जौ बोलै तो रामहिं बोलि। नहीं तर बदन कपाट न षोलि। टेक । 
जे बोलिये तौ कहिये राम । आन बक न सूं नाही काम । १ । 
राम नाम मेरे हिरदै लेष । राम बिना सब फोकट देष। २ । 
नामदेव भणै मेरे एकै ना । रामनाम की मै बलि जाऊं । ३ । 
२०४. जपि राम नाम मंत्रावला । कलि जुग मरना उतावला । टेक । 
दिवस गवाया गृह-ब्यौहार । रति जु आई अंधकार। १। 
दूरि पयानां अवघट घाट । क्यौ निस्तरिबौ संग न साथ। २ । 
भणत नामदेव औघड तिरी । अरधै नांव उबारै हरी। ३। 


1801 ८ Tor Im) DAA 


८०२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०५. जब तब रामनाम निसतारै । 
सठि घडी मे एक घडी रे साई सकल अघ जारे । टेक। 
कासी पुरी मंझि गौरापति अहनिसि सदा पुकारे । 
कीट पतंग सुनत गति पावै गोब्यंद जस बिस्तारै। १ । 
अजामेल गनिका सुष पंषी रसना राम (नांव) उचारै। 
गज पसु व्याधि तिरे हरि सुमिरत महिमा ब्यास बिचारै। २ । 
परम पुनीत सुलूप हरि निसि बासुर निज जन हरिव्रत धारै। 
नामदेव कहै सोई दास कहावै जीय तै छिन न बिसारै। ३ । 


२०६. हरि नांव गाजे हरि नांव राजै । हरि कौ नांव लेतां काइ नर लाजै । टेक । 
हरि मेरा मातु पिता गुरुदेवा । अपने रामकी करिह सेवा । १। 
हरि नांव मै निज कंबला दासी। हरि नांवै संकर अविनासी । २। 
हरि नांवै श्रू निहचल करीया । हरि नामै प्रहिलाद उधरीया । ३ । 
हरि मेरे जीवन मरण के साथी। हरि जल मगन उद्यारयौ हाथी । ४ । 
हरि मेरे संगि सदा सुष दाता । हरि नामै नामदेव रंगि राता । ५ । 


२०७. राम नामै बोलि नृबाण बाणी । जिभ्या आन मिथ्या करि जाणी। टेक । 
को को न तारे को को न उधारे। बैकुंठनाथ षसम हमारे । १ | 
सोनेकी माल पषाण बेधीला। झीझ फुटी राम नाम अकेला। २ । 
सपत पुरी नौउ षंड भाई। राम बिना कौने गति पाई । ३। 
माटी देषि माटी कहा भुलाना। कहि समझावै दास नामा । ४ । 


२०८. एवडीसी मानै बुद्धि आवडी । राम न बिसरौ एकौ घड़ी । टेक । 
हरि हरि कहतां जे नर लाजै। जम की डांग तिन्है सिरिबाजै। १ । 
हरि हरि कहता न कीजै बाता। गयो पाप जे पोतै उता। २। 
नामदेव कहै मै नरहरि भणौ। कटे पाप और लाभ होई धनौ। ३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८०३ 


२०९. जपि रामनाम महामंत्र । राम बिना नही मुकति अनंत्र । टेक । 
महादेव उपदेसी गौरी। राम नाम जपि रसनां बौरी। १ । 
जो पद नारद श्रृं कूं सिषावा । सुरनि सुमृति संतनि सुष पावा । २ । 
जन नामदेव राम नाम जपैला । चौरासी बिष उतरि जैला। ३। 


२१०. लायौ तौ लाधौ मैं राम नाम लाधो । प्रेमे पाटे सुत्रे पोयौ कंठि लै बाधौ । टेक । 
राम नाम ततसार । सुमरि सुमरि जन उतरै पार। १ । 
राम जननी राम पिता । राम बंधू भौ तारिता। २। 
भणत नामदेव हरि गुण गाऊं । बहुरि न जोनी संकुट आऊं। ३ । 


२११. अब न बिसारू राम संभारु। जौ रे बिसारु तौ सब हारुं । टेक । 
तन मन हरि परि छिन वारी । घडी घडी महुरत पल नही टारु। १ । 
सुमिरन स्वासा भरि भरि पीऊं। रंक राम गुड खाइ रे जीऊं। २ । 
अगे मांडि राम रटि लेहूं। जौ रे बिसारौ तौ रोइ देहू । ३ । 
नामदेव कहै और आस न करि हूं। राम नाम धन लाग्यौ मरि हू । ४ । 
२१२. राम नाम नरहरि श्री बनवारी । सेविये निरंतर चरन मुरारी । टेक । 
गुरु को सबद बैकुंठनि तरणी । हदै प्राग प्रेम रस वानी। १ । 
जा कारन त्रिभूवन फिरि आये। सो निधान घटि भीतरि पाये। २ । 
नामदेव कहै कहूं आइये न जाइये । अपने राम घर बैठे गाइये। ३ । 
२१३. हरि नांव हीरा हरि नांव हीरा । हरि नांव लेत मिटै सब पीरा । टेक । 
हरि नांव जाती हरि नांव पाती । हरि नांव सकल जीवन मे क्रांती । १ । 
हरि नांव सकल सुखनकी रासी । हरि नांव काटे जमकी फासी । २ । 
हरि नांव सकल भुवन तत सार । हरि नांब नामदेव उतरे पार । ३ । 
२१४. जन नामदेव पायौ नाव हरि। 

जम आइ का करि है बौरे। अब मोरी छूटी परी। टेक। 


101 4 Siz rr Tr 2A 


८०४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


भाव भगति नाना विधि कीन्ही। फल का कौन करी। 
केवल ब्रह्म निकटी ल्यौ लागी । मुकती कहा बपुरी 1 १। 
नाम लेत सनकादिक तारे । पार न पयौ तास हरि। 
नामदेव कहे सुनो रे संतो। अब मोहि समझि परी । २ । 


२१५. धृग ते बकता धृग ते सुरता । प्राननाथ कौ नांव न लेता । टेक । 
नाद वेद सब गालि पुराना । रामनाम को मरम न जाना । १। 
पंडित होई सो बेद बषानै। मूरिष नामदेव रामही जानै । २ । 


# उपदेश # 


२१६. नाचि रे मन राम के आगे। ग्यान बिचार जोग बैरागे । टेक । 
नाचै ब्रह्मा नाचै इंद । सहस कला नाचै रवि चंद। १ । 
रामकै आगै संकर नाचै । काल बिकाल अकालहिं नाचै। २ । 
नारद नाचै दोइ कर जोडि । सूर नाचै तैतीस कौडि। ३। 
भणत नामदेव मनहि नचाऊं । मनके नचाये परम पद पाऊं । ४ । 


२१७. एकै बीठला सरै जा रे। जनम वाया का दौडा रे। टेक । 
तीरथै तीरथै का. हांडा रै। लटक्या डोया कां मुंडा रे। १। 
फोकाचया तुलछी वाहा रे। धरू सरिषा पद जोडा रे। २। 
नामौ भणे वू देवय हरि । केसौ भगतांचा रिणिया रे । ३ । 


२१८. भाई रे इन नैननि हरि देखौ। 

हरिकी भगति साध की संगति सोई दिन धनि लेखौँ । टेक । 
चरन सोई जो नचत प्रेम सो करजो करै नित पूजा । 
सीस सोई जो नवै साध कौ दरसन अवर न दूजा। १। 
यह संसार हाट कौ लेखा सब कोई बनिज हि आया । 
जिन जस लादा तिन तस पाया मूरख मूल गवाया। २। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८०५ 


आतम राम देह धरि आया ता बमै हरि कूँ देखौ। 
कहत नामदेव बलि बलि जै हो। हरि भजि और न लेखो। ३ । 


२१९. अस मन लाव राम रसना । तेरो बहुरी न होय जरा मरना। १ । 
जैसे मृगा नाद लव लावै । बान लगे बहि ध्यान लगावै। २ । 
जैसे कीट भृङ्ग मन दीन्ह। आपु सरीखे वा को कीन्ह। ३ । 
नामदेव भनै दासन दास | अब न तजौ हरि चरन निवास । ४ । 


२२०. राम नाम मै प्यड़ पषाल। मल नही लागै जपत गोपाल। टेक | 
राम नाम डुंगर सी सिला । धुबिया धोवै अंतरि मला । १। 
बरणा आश्रम नाना मती । नामदेव नौ स्वामी कवलापति। २ । 


२२१. जपी राम नाम नृ लैउ री । जीणो चरण अहिल्या उधरी। टेक । 
रामनाम मेरे हिरदै लखी । रामबिना सब फोकट देखी । १ । 
जो बोलियो तो कहिये राम । अनेक बचन सो नाहीं काम। २ । 
नामा भणैं मेरे यही नाउं। राम नाउं की मै बलि जाउं । ३। 


२२२. नको नको रे संसार महा जड। छांडी परपंच माहा कड । टेक। 
मला - मुत्राचैया भांडई । तामई पांच डसई भांडई। १ । 
पांच महदभुत गुण त्रीवीधा । तामे भीन्न प्रकृती अषटधा। २। 
नामदेव भण वैणी माया । चौरयासी लख भरमाया। ३ । 
२२३. रसना रंगीलै हरि नाम । लै हरि नाम सरै सब कामा टेक । 
रसना है तूं बकबादणी। राम सुन रै क्यौ पापणी। १ । 
रसना तो पै मागू दान। राम छांडि मति सुमरै आंन। २ । 
जप तप तीरथ कोणे काम । नामदेव कहै मोहि तारैगो राम । ३ । 


२२४. तत गहनको नाम है भजि लीजै सोई । लीला सिंध अगाध है गति लषै न कोई । टेक । 
कंचन मेरु सुमेरु हय जग दीजै दाना । कोटि गऊ जो दान दे नहि नाम समाना । १ । 


